प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMEBY) 
रबी हंगाम २०१९-२० मध्ये राज्यात राबविणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. प्रपीवियो-२०१९/प्र.क्र.१४६/११-अओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २८ नोव्हेंबर, २०१९ 


ora: 
१.कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.सीआयओएस/ १२९९ /सीआर ८९ /११-अ, दि.४.१२.१९९९. 
२.कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. प्रपिवियो-१६/प्र.क्र.२६/११अ, दिनांक: २९.४.२०१६. 
३. केंद्र शासनाच्या कृषि व शोतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्र. 93094/09 /२०१६/क्रेडिट २, 
दि २५.०४.२०१८. 
४. केंद्र शासनाच्या कृषि व शहोतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्र. १३०१५/०३/२०१६-क्रेडीट 2, 
दि. २८ सप्टेंबर २०१८ 
५. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. प्रपिवियो-२०१९/प्र.क्र.०१/११ओ, दिनांक १२.०७.२०१९ 
६. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. प्रपिवियो-२०१९/प्र.क्र.०१/११ओ, दिनांक ६.०८.२०१९ 
७. मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.१८.११.२०१९ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना 
प्रधानमंत्री पिक विमा योजना राज्यात खरीप हंगाम २०१६ पासून राज्य शासनाचे संदर्भिय शासन निर्णय क्र. २ 
अन्वये राबविण्यात येत आहे. राज्यातील अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना 
रबी हंगाम २०१९-२० मध्ये राज्यात पुढे चालु ठेवण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती 
शासन निर्णय: 
रबी हंगाम २०१९-२० मध्ये राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खालील प्रमाणे अधिसुचित क्षेत्रातील 
अधिसूचित पिकांसाठी विमा क्षेत्र घटक (Area Approach) धरुन राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. 


१. योजनेची उद्दीष्टये : 


१. नैसर्गिक आपत्ती, किड आणि रोगासारख्या अकल्पित प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास 
शेतक-यांना विमा संरक्षण देणे. 

२. पिकांच्या नूकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शहोतक-यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे. 

३. होतक-यांना नाविन्यपूर्ण व सुधारीत मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामुग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देणे. 

४. कृषि क्षेत्रासाठीच्या पत पुरवठयात सातत्य राखणे, जेणेकरुन उत्पादनातील जोखमींपासून शेतक-यांच्या 
संरक्षणाबरोबरच अन्नसुरक्षा, पिकांचे विविधीकरण आणि कृषिक्षेत्राचा गतिमान विकास व स्पर्धात्मकतेत वाढ हे 
हेतू साध्य होण्यास मदत होईल. 

२.योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये 
सदरची योजना ही या आदेशान्वये अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रातील केवळ अधिसूचित पिकांसाठी असेल 

२. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना कर्जदार शेतकऱ्यांना अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी बंधनकारक 
असून बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे. 

३. अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकासाठी खातेदारांचे व्यतिरिक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने होती करणारे 
शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१९/प्र.क्र.१४६/११-ओ 


४. या योजनेअंतर्गत वास्तवदर्शी दराने विमा हप्ता आकारण्यात येणार असून शेतकऱयांवरील विमा हप्त्याचा भार 
कमी करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता रबी हंगामासाठी १.५ टक्के व नगदी पिकांसाठी ५ टक्के 
असा मर्यादित ठेवण्यात आला आहे. 

५. या योजनेअंतर्गत जोखिमस्तर सर्व पिकांसाठी ७० टक्के असा निश्चित करण्यात आला आहे. 

६. अधिसुचित क्षेत्रातील अधिसुचित पिकांचे उंबरठा उत्पन्न हे मागील ७ वर्षापैकी सर्वाधिक उत्पन्नाच्या ५ वर्षाचे 
सरासरी उत्पन्न गुणीले त्या पिकाचा जोखिमस्तर विचारात घेवून निश्चित केळे जाईल. 

७. जोखमीच्या बाबी- योजनेअंतर्गत जोखमींची व्याप्ती वाढविण्यात आली असून त्यामध्ये खालील बाबींचा 
समावेश करण्यात आला आहे. 

७.१) हवामान घटकांच्या प्रतिकूल परिस्थिती मुळे पिकांची पेरणी किंवा लावणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान 

( Prevented Sowing / Planting / Germination ) 

७.२) पिकांच्या हंगामामध्ये हवामानातील प्रतिकुल परिस्थितीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान ( Mid season 
adversity) 

७.३) पिक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, 
चक्रीवादळ, पूर,क्षेत्र जलमय होणे, भुस्खलन, दुष्काळ, पावसातील खंड, किड व रोग इत्यादी बाबींमुळे 
उत्पन्नात येणारी घट. 

७.४) स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान (Localized Calamities) 

७.५) नैसर्गिक कारणांमुळे पिकांचे होणारे काढणीपश्चात नुकसान.(2051 Harvest Losses ) 


३.योजनेत समाविष्ट पिके व शोतकरी : 

या योजनेअंतर्गत अन्नधान्य पिके, गळीत धान्य पिके व नगदी पिकांना विमा संरक्षण मिळेळ. सदर योजना 
राज्यात शासनाने रबी २०१९-२० हंगामासाठी अधिसुचित केलेल्या महसुल मंडळ/मंडळगट किंवा तालुकास्तरावर 
खालील अधिसुचित ६ पिकांसाठी राबविण्यात येईल. 


पिक वर्गवारी अधिसुचित पिके 
तृणधान्य व कडधान्य पिके ळे विच , रबी ज्वारी (बागायत व जिरायत), हरभरा, 
गळीत धान्य पिके उन्हाळी भुईमुग. 
नगदी पिके रबी कांदा. 


राज्यात अधिसुचित क्षेत्रासाठी उन्हाळी भात पिक अधिसुचित करण्यात आले असून यासाठी उंबरठा उत्पन्न व 
चालु वर्षाचे सरासरी उत्पन्न हे तांदुळ गृहित धरुन निश्चित केले आहे. 


या योजनेअंतर्गत विमा हप्ता दर हा वास्तवदर्शी दराने आकारला जाणार आहे. तथापि, सर्व शोतकऱ्यांनी रबी 
हंगामासाठी भरावयाचा प्रति हेक्टरी विमा हप्ता दर खालीलप्रमाणे आहे. 


अ.क्र पिके शेतक-यांनी भरावयाचा विमा हप्ता 
EF अन्नधान्य व गळीत धान्य विमा संरक्षीत रक्कमेच्या १.५ टक्के किवा वास्तवदर्शी दर 
पिके यापैकी जे कमी असेल ते. 
२. तंग ता विमा संरक्षीत रक्कमेच्या ५ टक्के किंवा वास्तवदर्शी दर यापैकी 
जे कमी असेल ते. 


या योजनेअंतर्गत निश्चित करण्यात आलेला पिक निहाय प्रति हेक्‍टरी विमा हप्ता दर व शोतक-यांनी प्रत्यक्षात 
भरावयाचा विमा हप्ता यामधीळ फरक हा सर्वसाधारण विमा हप्ता अनुदान (Rate of normal premium subsidy) 
समजण्यात येईल आणि हे अनुदान केंद्र व राज्य शासनामार्फत समप्रमाणात दिले जाईल. विमा कंपनींना देण्यात 
येणाऱ्या राज्य शासनाच्या विमा हप्ता अनुदानाची रक्‍कम भारतीय कृषि विमा कंपनीमार्फत (AIC) केंद्र शासनाने सदर 


पृष्ठ ३६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१९/प्र.क्र.१४६/११-ओ 


योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनान्वये विहित केलेल्या पध्दतीनुसार विविध टप्प्यात अदा करण्यात येईल. तसेच सदर 
अनुदान रकमेची अदायगी पब्लिक फायनान्स मॅनेजमेंट सिस्टीम (पीएफएमएस) अथवा पीएफएमएस संलग्न 
प्रणालीमार्फतच तसेच राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टल वरुन प्राप्त माहितीनुसार करण्यात येईल. 
५.विमा संरक्षित रक्‍कम व शोतकऱ्यांनी भरावयाचा पीक विमा हप्ता: 

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत राज्यात सन २०१९-२० साठी सर्वसाधारणपणे जिल्हास्तरीय पीक कर्ज दर 
समितीने निश्चित केलेल्या पीक कर्ज दराप्रमाणे पिकनिहाय विमा संरक्षीत रक्‍कम निश्चित करण्यात आलेली आहे. त्याच 
प्रमाणे जिल्हांतर्गत पिकनिहाय पीक कर्जदरामध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत असून, राज्य पीककर्ज दर समितीच्या 
दरांपेक्षा काही जिल्हयांमध्ये असाधारण दराने पीक कर्जदरास मान्यता देण्यात आलेली आहे. यासंदर्भात ज्या 
जिल्हयात राज्य पीक कर्ज दर समितीने निश्चित केलेल्या कर्जदरापेक्षा जादा दर निश्चित केलेला आहे, त्या जिल्हयाचे 
पीक कर्जदरांचे पुनर्विलोकन करण्यात आलेले आहे. 

जिल्हा समुह (क्लस्टर) क्र १, ३, ५ व ६ मधील जिल्हानिहाय, पिकनिहाय विमा संरक्षित रक्‍कम, विमा हप्ता दर, 
विमा हप्ता अनुदान इ. बाबतचा तपशील (प्रपत्र अ-१ ते अ- २२) मध्ये सहपत्रित केला आहे. 


६.विमा क्षेत्र घटक : 


ही योजना क्षेत्र हा घटक (Area Approch) धरुन राबविण्यात येणार असून, पिकनिहाय अधिसूचित विमा क्षेत्र 
घटक म्हणजेच मंडळ किंवा मंडळगट आणि तालुका यांची यादी सोबतचे परिशिष्टानुसार आहे. ), +} अशा महिरपी 
कंसाव्दारे मंडळगट किंवा तालुकाविमा क्षेत्र घटक दर्शविण्यात आले असून, सदरचे परिशिष्ट शासन निर्णयासोबत 
जोडलेले आहे. या योजनेंतर्गत सरासरी पीक उत्पादकतेची परिगणना करण्यासाठी प्रत्येक पिकासाठी निर्धारीत 
केलेल्या विमाक्षेत्रात घ्यावयाची नियोजित पीक कापणी प्रयोगांची संख्या पुढील प्रमाणे असेल - 


पीक कापणी प्रयोगाचे विमा अधिसूचित | किमान पीक कापणी 
क्षेत्र प्रयोग संख्या 


उंबरठा उत्पादन काढण्यासाठी आवश्‍यक असलेले पिक कापणी प्रयोगाद्वारे आलेले मागील ७ वर्षापैकी सर्वाधिक 
उत्पादनाचे मागील ५ वर्षाचे सरासरी उत्पन्न, पिकाखालील क्षेत्र आणि चालू हंगामात पुरेसे पिक कापणी प्रयोग 
घेण्यासाठी उपलब्ध मनुष्यबळ या बाबी विचारात घेऊन राज्यस्तरीय पिक विमा समन्वय समितीने पिक निहाय विमा 
क्षेत्र घटक अधिसूचित केलेले आहेत. असे करतांना राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील प्रमुख पिके अंतर्भुत करण्यात 
आलेली आहेत. अधिसूचित केलेल्या सर्व पिकांसाठी उत्पन्नाचा अंदाज काढण्याच्या मानक पद्धतीनुसार आवश्‍यक 
तेवढ्या पिक कापणी प्रयोगांचे नियोजन करण्यात आलेले आहे. 

तसेच प्रधानमंत्री पिक विमा योजना रब्बी हंगाम २०१९-२० या हंगामात राज्यातील प्रत्येक महसुल विभागातील 
खालीलप्रमाणे एका जिल्हयामध्ये ग्रामपंचायत स्तरावर मुख्य पिकासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येईल. त्याचा 
तपशील पुढीलप्रमाणे:- 


अ.क्र. | महसुल विभाग जिल्हा मुख्य पिक 
ie १_| नाशिक अहमदनगर रबी ज्वारी 
२ | अमरावती अमरावती हरभरा 
३ | नागपूर नागपुर हरभरा 


पृष्ठ ३६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१९/प्र.क्र.१४६/११-ओ 


तसेच, महसूल मंडळ व महसूल मंडळ गट स्तरावर सद्यपरिस्थितीत १२ पीक कापणी प्रयोगांचे नियोजन 
करण्यात येते. याच अनुषंगाने क्षेत्रिय स्तरावर पीक कापणी प्रयोगाचे महसूल मंडळ वा महसूल मंडळ गट स्तरावर 
नियोजन करतांना किमान १२ पीक कापणी प्रयोगापेक्षा अधिकचे पीक कापणी प्रयोगांचे ग्रामपंचायत स्तरावर नियोजन 
करण्याचे संबंधित जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी यांना स्वातंत्र्य देण्यात येत आहे. स्थानिक स्तरावर उपलब्ध साधनसामग्री, 
मनुष्यबळ यांच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी यांनी विहित पध्दतीनुसार पीक विम्याकरीता अधिसूचित क्षेत्रातील 
अधिसूचित पिकांकरीता पीक कापणी प्रयोगांचे नियोजन करावे. पीक विमा अधिसूचित क्षेत्राचे अधिसूचित पिकाची 
सरासरी उत्पादकता निश्चितीसाठी या सर्व पीक कापणी प्रयोगांची सरासरी उत्पादकता परिगणना करण्यासाठी 
वापरण्यात यावी. 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत पीक कापणी प्रयोगांद्वारे मिळणारे उत्पन्नाचे अंदाज हे अचूक व दिलेल्या 
कालमर्यादेमध्ये प्राप्त करणे करिता उपग्रहाद्वारे प्राप्त प्रतिमांच्या सहाय्याने पीक कापणी प्रयोग आयोजित करणे, तसेच 
पिकांच्या उत्पन्नाच्या अंदाजासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उदा. रिमोट सेंसिंग टेक्नॉंलॉजी (आर.एस.टी.), ड्रोन 
(Dynamic Remotely Operated Navigation Equipment), FITCH इ. चा वापर करणे बाबत केंद्र शासनाने सुचित 
HOS आहे. त्यानुषंगाने राज्यस्तरावर केंद्रीय संशोधन संस्थांचे वतीने पथदर्शी प्रकल्प हाती घेण्यात यावेत. 

पारदर्शक पध्दतीने अचूक आकडेवारी प्राप्त करण्याच्या उद्देशाने या योजने अंतर्गत पीक कापणी प्रयोगासाठी केंद्र 
शासनाने विकसित केलेल्या मोबाईळ Ava वापर करणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. याव्यतिरिक्त इतर 
कोणतीही प्रणाली / अँपचा वापर पीक कापणी प्रयोगांसाठी करण्यात येऊ नये. पीक कापणी प्रयोगासाठी विहित 
केलेल्या याहच्छिक (Random) पध्दतीने किवा शाक्य असल्यास सुदूर संवेदन तंत्राचा वापर करुन प्लॉटची निवड 
करण्यात यावी. कोणताही नैतिक धोका टाळण्यासाठी पीक कापणी होईपर्यंत सदर प्लॉटचे ठिकाण उघड करण्यात 
येऊ नये. 


७.विमा संरक्षणाच्या बाबी : 
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत पुढील कारणामुळे म्हणजेच शेतकऱ्यांस टाळता न येण्याजोग्या कारणामुळे 

झालेल्या नुकसानीस विमा संरक्षण मिळेल. 
७.१ प्रतिकुल हवामान घटकांमुळे पेरणी/लावणी/उगवण न होणे; 

अपूरा पाऊस, हवामानातील इतर घटकांच्या प्रतिकुल परिस्थितीमुळे केवळ अधिसुचित मुख्य पिकांची 
अधिसुचित क्षेत्रात व्यापक प्रमाणावर पेरणी / लावणी होऊ न शकलेल्या क्षेत्रासाठी पेरणी / लावणी न झालेले क्षेत्र हे 
सर्वसाधारण क्षेत्राच्या ७५ टक्के पेक्षा जास्त असल्यास विमा संरक्षण देय राहील. 
७.२) पिक पेरणीपासून काढणी पर्यन्तच्या कालावधीत पिकांच्या उत्पादनात येणारी घट (Standing Crops): 


वीज कोसळणे, वादळ, गारपीट आणि चक्रीवादळ या टाळता न येण्याजोग्या जोखमींमुळे पिकांच्या उत्पन्नात येणा-या 
घटीपासून व्यापक विमा संरक्षण दिले जाईल. 
७.३) हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीत झालेले नुकसान 

(On Account Payment of claims due to Mid- Season Adversity) 

हंगामातील प्रतिकुल परिस्थितीत, मात्र सर्वसाधारण काढणीच्या १५ दिवस आधीपर्यंत पूर, पावसातील खंड, 
दुष्काळ इ. बाबींमुळे होतकऱ्यांच्या अपेक्षित उत्पादनामध्ये सरासरी उत्पादनाच्या ५० टक्के पेक्षा जास्त घट अपेक्षित 
असेल तर विमा संरक्षण देय राहील. 


७.४) काढणी पश्चात नुकसान : 

ज्या पिकांची काढणीनंतर शोतात पसरवून अथवा पेंढ्या बांधुन सुकवणी करणे आवश्‍यक असते अशा 
कापणी/काढणी नंतर सुकवणीसाठी शेतात पसरवून ठेवलेल्या अधिसुचित पिकाचे काढणीनंतर दोन आठवड्यांच्या 
आत (१४ दिवस) गारपीट,चक्रीवादळ,चक्रीवादळामुळे आलेला पाऊस आणि बिगरमोसमी पावसामुळे नुकसान झाल्यास 
वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करुन निकषांचे अधिन राहून नुकसान भरपाई निश्चित केळी जाईल. 


पृष्ठ ३६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१९/प्र.क्र.१४६/११-ओ 


७.५) स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती: 


या बाबी अंतर्गत गारपीट, भूस्खलन, विमा संरक्षित क्षेत्र जलमय झाल्यास, ढगफूटी अथवा विज कोसळल्यामुळे 
लागणारी नैसर्गिक आग या स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसानग्रस्त झाल्यामुळे होणारे अधिसुचित पिकाचे ठरावीक 
क्षेत्रातील नुकसान हे वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करुन निश्चित करण्यात येईल. 
सर्वसाधारण अपवाद - 

वरील सर्व विमा संरक्षणाच्या बाबी युध्द आणि अणू युध्दाचे दुष्परिणाम, हेतुपुरस्सर केलेल्या नुकसानीस व इतर 
टाळता येण्याजोग्या धोक्यास लागू असणार नाहीत त्यामुळे अशा परिस्थितीत विमा संरक्षण मिळणार नाही. 
८.योजना कार्यान्वयीन यंत्रणा : 

राज्यात रबी हंगाम २०१९-२० मध्ये सदरची योजना खाली नमुद केलेल्या विमा कंपनी कडून संबंधीत जिल्हा 
समुहामध्ये राबविण्यात येईल. 


जिल्हा कंपनीचे 
समाविष्ट जिल्हे विमा कंपनीचे नाव व पत्ता 
समुह क्र. 
रिलायंस जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि. वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, ५ वा 
a अहमदनगर, नांदेड, बुलडाणा, ee विरानी औदयोगीक वसाहती जवळ, गोरेगाव 
_९१०००६३. 
सातारा, यवतमाळ (५ जिल्हे) ही = 
दुरध्वनी H 020-8 0008 G3 
टोल फ्री क्र १८००२७००४६२ 
भारती एक्सा जनरल इंशुरन्स कं.लि. 
सांगली. | १९ वा मजला, परिणी क्रुसेंझो जी ब्लोक, बांद्रा कुर्ला कॉप्लेक्स,एम 
पुणे, परभणी, अकोला, र 8 a as छै मुंबई gf ‘ 
3 सी ए क्लब समोर,बांद्रा पुर्व,मुंबई ४०००५१ 


नागपूर, वर्धा (६ जिल्हे) दुरध्वनी क्र. ०२२ ४९१८१५०० 


टोल फ्री. क्र. १८०० १०३२ २९२ 


बजाज अलियांन्झ जनरल इंशुरन्स क॑. लि. 

कॉमरझोन, १ ला मजला, टॉवर १ समर्थ अशोक मार्ग, येरवडा, 
पुणे ४११००६. 

दुरध्वनी क्र. ०२० ६६२४०१३७ 

टोल फ्री. क्र. १८०० २०९ ५९५९ 


जालना, औरंगाबाद,जळगाव, 
धुळे, नंदुरबार ,रायगड (६जिल्हे) 


फ्युचर जनरली जनरल इंशुरन्स कं. लि., 

इंडिया बुल्स फायनान्स सेंटर, टॉवर-३, ६ वा मजला, सेनापती 
बापट मार्ग, एलफिस्टन रोड,पश्चिम,मुंबई ४०००१३. 

दुरध्वनी क्र. ०२२-४०९७६७८६ 

टोल फ्री. क्र. १८६० ५०० ३३३३ 


: उस्मानाबाद, नाशिक, कोल्हापूर, 
गोंदिया, अमरावती (५ जिल्हे) 


* राज्यातील जिल्हा समुह क्र २ मध्ये समाविष्ट जिल्हे (सोलापूर, लातुर, हिंगोली , वाशिम, भंडारा) व जिल्हा समुह क्र ४ मध्ये 
समाविष्ट जिल्हे (बीड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गडचिरोली, चंद्रपुर) अशा एकुण १० जिल्हयांकरिता निविदा प्राप्त न झाल्याने या 
जिल्हयांसाठी योजना राबविणेबाबत स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येत आहे. 


९.योजनेचे वेळापत्रक : 

कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतक-यांसाठी विमा प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मुदत समान असेल. केंद्र 
शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनूसार कर्जदार/बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी बँकेकडे विमा प्रस्ताव सादर करणे आणि 
बँकांनी कर्जदार/बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव संबंधीत विमा कंपनीकडे सादर करणे याबाबतची अंतिम मुदत 
खालील प्रमाणे निश्चित केलेली आहे. 


पृष्ठ ३६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१९/प्र.क्र.१४६/११-ओ 


बाब 


बाबनिहाय वेळापत्रक 


शेतकऱ्यांनी (कर्जदार व बिगर कर्जदार) योजनेतील 
सहभागाचा अर्ज सादर करणे/ विमा हप्त्याची रक्‍कम कर्जदार 
किंवा बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामधून प्राथमिक 
सहकारी संस्था /बँक/आपले सरकार सेवा केंद्र/ विमा प्रतिनिधी 
यांनी कपात करणे / NAHI ऑनळाईन अर्ज करण्याचा 
अंतिम दिनांक. 


३१ डिसेबर २०१९ (गहु बा., ज्वारी बा., 
ज्वारी जि., हरभरा व कांदा) 

०१ Ue, २०२० (उन्हाळी भात, उन्हाळी 
भुईमुग) 


कर्जदार शेतक-यांनी विमा संरक्षीत क्षेत्रामध्ये पिक 
बदलाबाबत सूचना देण्याचा अंतिम दिनांक. 


विमा नोंदणीच्या अंतिम दिनांकापुर्वी २ 
कार्यालयीन दिवस अगोदर 


शेतकऱ्यांची (कर्जदार व बिगर कर्जदार) विमा हप्त्याची 
रक्‍कम इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने संबंधीत विमा कंपनीस 
हस्तांतरीत करणे व एकत्रीत विमा घोषणापत्रे (डिक्लरेडन) 
आणि विमा प्रस्ताव व्यापारी बँक / ग्रामिण बँक / जिल्हा 
मध्यवर्ती सहकारी बँक शाखेकडुन संबंधीत विमा कंपनीस 
सादर करण्याचा व पिक विमा योजनेच्या संकेतस्थळावर 
(पीएमएफबीवाय पोर्टलवर) योजनेत सहभागी झालेल्या प्रत्येक 
शेतकऱ्याची माहीती नोंदविण्याचा अंतिम दिनांक. 


योजनेतील ठशोतकरी 
अंतिम दिनांका नंतर १५ 
कालावधीत 


सहभागाच्या 
दिवसांच्या 


विमा कंपनीच्या प्रतिनिधीमार्फत विमा योजनेत सहभागी 
करुन घेतलेल्या बिगर कर्जदार शोतकऱ्याची विमा घोषणापत्र 
(डिक्लरेडान), विमा हप्त्याची रक्‍कम soap पध्दतीने 
विमा कंपनीस हस्तांतरीत करणे व होतकरी सहभागाची माहीती 
पिक विमा योजनेच्या संकेतस्थळावर (पीएमएफबीवाय 
पोर्टलवर) नोंदविण्याचा अंतिम दिनांक. 


Jae सहभागाचा अर्ज व विमा 
हप्त्याची रक्‍कम प्राप्त झाल्यापासून दोन 
दिवसांचे आत 


विमा कंपन्यांनी पिक विमा योजनेच्या संकेतस्थळावरील 
(पीएमएफबीवाय पोर्टलवरील) शेतकरी सहभागाची माहीती 
स्विकृत / अस्विकृत करण्याचा अंतिम दिनांक 


कर्जदार उोतक-यांबाबत विमा 
नोंदणीच्या अंतिम दिनांकानंतर १५ दिवसांचे 
आत. 


बिगर शोतक-यांबाबत विमा नोंदणीच्या 
अंतिम दिनांकानंतर ३० दिवसांचे आत. 


आपले सरकार सेवा केद्र/बक/विमा प्रतिनिधीने विमा 
प्रस्तावातील त्रुटी दुर करणे 


विमा कंपनीने सुचना दिल्यापासुन ७ 
दिवसांचे आत. 


विमा कंपनीने सुधारीत प्रस्ताव स्विकृत करणे 


आपले सरकार सेवा केंद्र / बक / विमा 
प्रतिनिधीने विमा प्रस्तावातील त्रुटी दुर 
केल्यापासून ७ दिवसांचे आत. 


बंक / विमा कंपनीने विमा प्रस्तावाची पोहोच फोलिओसह 
विमाधारक शेतक-याला देणे 


विमा कंपनीने पोर्टलवरील माहिती 
स्विकृत केल्यापासून ७ दिवसांचे आत. 


विमा कंपन्यांनी पिक विमा योजनेच्या संकेत स्थळावरील 
(पीएमएफबीवाय पोर्टलवरील) शेतकरी सहभागाची माहीती 
मंजूर करण्याचा अंतिम दिनांक 


योजनेतील ठशोतकरी 
अंतिम दिनांका नंतर ६० 
कालावधीत 


सहभागाच्या 
दिवसांच्या 


पृष्ठ ३६ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१९/प्र.क्र.१४६/११-ओ 


अ. बाब बाबनिहाय वेळापत्रक 
क्र 
i सरासरी उत्पन्नाची आकडेवारी विमा कंपनीस सादर रबी पिके - दि. ३१ जुले २०२० पर्यंत 
करण्याचा अंतिम दिनांक. उन्हाळी भात व कांदा - दि. ३१ 
ऑगस्ट २०२० पर्यंत 
उन्हाळी भुईमूग - दि. ३१ ऑक्टोबर 
२०२० पर्यंत 
हिं १ नुकसान भरपाई अदा करणे. सरासरी उत्पन्नाची आकडेवारी, 
अनुदान इत्यादी प्राप्त झाल्यानंतर ३ 
आठवडे. 


९.१ बोगस पिक विमा प्रकरणात फौजदारी कारवाई करणे:- 

ज्या सर्व्हे नंबरसाठी व क्षेत्रासाठी पिक विमा काढण्यात आळेला आहे, त्या क्षेत्राच्या ७/१२ उताऱ्यावर शेतकऱ्याचे 
नाव नसणे, ७/१२ उताऱ्यावर नोंद क्षेत्रापेक्षा अधिकच्या क्षेत्रासाठी विमा काढणे, बोगस ७/१२ व पिक पेरा नोंदीच्या 
आधारे पिक विम्याची बोगस प्रकरणे करणे, अश्या बाबी पुराव्यानिशी निदर्शनास आल्यास, अशा प्रकरणात संबंधित 
दोषींवर जिल्हा संनियंत्रण समितीच्या मार्गदर्शनानुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची जबाबदारी संबंधित विमा 
कंपनीची राहील. तसेच महसुल दस्तऐवजामध्ये फेरफार करून योजनेत सहभागी झालयाचे निदर्शनास आल्यास 
महसुल दस्तऐवजामधे चुकिचे फेरफाराबद्दल महसुल विभागामार्फत तहसिलदार यांनी स्वतंत्रपणे गुन्हे दाखल करणे 
बाबत कार्यवाही करावी. 


१०. नुकसान भरपाई ठरविण्याची पध्दत: 


१०.१ प्रतिकूल हवामान घटकामुळे उगवण न झालेले क्षेत्र 
अ) पिक पेरणी / लावणी Yd (Preventive Sowing) नुकसान भरपाई निश्चित करणे:- 
अधिसुचित क्षेत्रामध्ये अपुरे पर्जन्यमान किंवा हवामान घटकाच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे अधिसुचित मुख्य 
पिकाची अधिसुचित विमा क्षेत्र घटकातील पेरणी क्षेत्राच्या ७५ टक्के पेक्षा जास्त क्षेत्रार उगवण अथवा पेरणी / लावणी 
न झाल्यास सदरची तरतूद लागू होईल. 


आ) सदर जोखमी अंतर्गत नुकसान भरपाईचे निकष खालील प्रमाणे राहतील. 


१) संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी या जोखीमेबाबत प्रातिनिधीक सुचकांचे आधारे अधिसुचित विमा क्षेत्र व 
पिकनिहाय सरासरी पेरणी क्षेत्र याबाबतची अधिसुचना काढावी. 

२) सरासरी पेरणी क्षेत्राच्या ७५ टक्के पेक्षा जास्त क्षेत्रावर पेरणी / लावणी होऊ न शकलेले अधिसुचित विमा क्षेत्र 
घटक नुकसान भरपाईस पात्र राहील. सदर जोखीम लागू करण्यासाठी अंतिम मुदत ही पीक पेरणीच्या अंतिम 
मुदतीच्या एक महिन्यापेक्षा अधिक नसावी. तसेच विमा नोंदणी करून योजनेत सहभागी होण्याच्या अंतिम 
तारखेनंतर १५ दिवसाच्या आत असावी. १५ दिवसाच्या आत असावी. 

३) संबंधित जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत जाहीर केल्या जाणाऱ्या नुकसानीच्या अधिसुचने अगोदर ज्या शोतकऱ्यांनी 
विमा हप्ता रक्‍कम भरली आहे किंवा त्यांच्या खात्यातून विमा हप्ता रक्कम वजा करुन घेण्यात आली आहे 
असेच शेतकरी सदर मदतीसाठी पात्र राहतील. कर्जदार शेतक-याच्या बाबतीत पिक कर्ज मंजुरीनंतर १५ 
दिवसाच्या आत सर्व कर्जदार शेतक-यांचा विमा हप्ता कपात केला जाईल व सर्व कर्जदार शेतक-यांना 
सदरची तरतुद लागु होईल यांची सर्व बँकांनी दक्षता घेण्यात यावी. अन्यथा बँकांच्या चुकीमुळे विमा 
संरक्षणापासून वंचित राहिलेल्या होतक-यांच्या नुकसान भरपाईचे दायित्व संबंधीत बँकांचे राहील. 

४) नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी अधिसुचित विमा क्षेत्र घटक ग्राह्य धरण्यात येईल. 

५) पेरणीपुर्व/लावणीपुर्व नुकसान भरपाई अधिसुचना जाहीर करण्याबाबत विमा कंपनी जिल्हास्तरीय संयुक्‍त 
समितीकडे seer त्या पुराव्यासह विहित कालावधीत अधिसूचना निर्गमित करणेसाठी मागणी करु 


पृष्ठ ३६ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१९/प्र.क्र.१४६/११-ओ 


&) 


शकेल.जिल्हास्तरीय संयुक्त समिती याबाबत अभ्यास करून ७ दिवसात निर्णय घेईल.जर पेरणीची 
वस्तुस्थिती विमा कंपनीच्या मागणीस पूरक नसेल तर तसे कारणांसह विमा कंपनीस अवगत करेल. 
जिल्हास्तरीय संयुक्‍त समितीने सदरच्या तरतुदीचा अभ्यास करून सदर तरतूद लागु न करण्याचा निर्णय 
घेतल्यास विमा कंपनी राज्य शासनाकडे सदर तपशीलासह अधिसूचनेसंदर्भात मागणी करु शकेल. 

सदरची नुकसान भरपाई ही विमा संरक्षीत रक्कमेच्या २५ टक्के पर्यंत मर्यादेत देय राहील व सदर क्षेत्राचे विमा 
संरक्षण संपुष्टात येईल. 


इ) अटी 


१) 


2) 


३) 


8) 


सदर विमा संरक्षणाची बाब ही विमा अधिसूचित क्षेत्रातील फक्त मुख्य पिकांना ary राहील. विमा अधिसूचित 
क्षेत्रावर मुख्य पीक निश्चित करतांना जिल्हा/तालुका स्तरावरील एकूण पिकाखालील क्षेत्रापैकी (Gross 
cropped area )किमान २५% पेरणी क्षेत्र या मुख्य पिकाखाळी असणे आवश्‍यक राहील. 

अधिसूचनेपूर्वी बँकेकडून विमा हप्ता जमा करणे किंवा कपात न करता केवळ पीक कर्जाची मंजूरी / वितरण 
केल्यास संबंधित शहोतकरी विमा जोखिमेच्या संरक्षणास पात्र होणार नाही. 

संबंधीत जिल्हाधिकारी यांनी योजनेतील सहभागाच्या अंतिम तारखेनंतर १५ दिवसाच्या आत परंतु अधिसूचित 
पीक वेळापत्रकानुसार पिकाचे पेरणीच्या अंतिम तारखेच्या एक महिन्यापर्यंतच्या मर्यादेत सदर जोखमीबाबत 
अधिसुचना जाहीर करणे आवश्‍यक असेल. 

संबंधित जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत बाधित क्षेत्राचा अहवाल, अंदाजित पेरणी क्षेत्राचा अहवाल व अधिसुचना 
जाहीर झाल्यानंतर ३० दिवसाच्या आत विमा कंपनीमार्फत नुकसान भरपाई देण्यात येईल. 


५) शासनाकडून विमा हप्ता अनुदान प्रथम हप्ता प्राप्त झाल्यानंतर विमा कंपनीमार्फत वरीलप्रमाणे नुकसान 


भरपाई अदा करण्यात येईल. 


६) सदर जोखमी अंतर्गत बाधित अधिसुचित क्षेत्रातील अधिसुचित पिकाला नुकसान भरपाई देय झाल्यानंतर सदर 


७) 


पिकासाठी विमा संरक्षण संपुष्टात येईल व सदरचे अधिसुचित क्षेत्र / पीक हे हंगामाच्या शेवटी उत्पन्नाच्या 
आधारे निश्चित करण्यात येणाऱ्या नुकसान भरपाईसाठी पात्र राहणार नाही. 

सदरची तरतुद लागू केल्यानंतर बाधित अधिसुचित क्षेत्र / पिकासाठी पुनः नवीन विमा संरक्षण नोंदणी सुविधा 
उपलब्ध राहणार नाही. 


८) सदर तरतुद लागू झाल्यानंतर बाधित अधिसुचित क्षेत्र/पिकासाठी विमा संरक्षण घेतलेल्या सर्व शेतकऱयांना 


8) 


लागू राहील. 

संबंधित जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत जाहीर केल्या जाणाऱ्या नुकसानीच्या अधिसुचने अगोदर विमा हप्ता न 
भरलेल्या / त्यांच्या खात्यातून विमा हप्ता रक्कम वजा करुन घेण्यात आली नाही असे कर्जदार शेतकरी 
नुकसान भरपाईस पात्र राहणार नाहीत. 


१०) सर्व बँकांनी विमा संरक्षित शोतक-यांची यादी पिक विमा पोर्टलवर अपलोड करणे आवश्‍यक आहे. तथापि 


१०.२ 


यादी पिक विमा पोर्टलवर अपलोड करणे प्रलंबित असल्यास या तरतुदी अंतर्गत नुकसानीची अधिसुचना 
जाहीर झाल्यानंतर ७ दिवसाच्या आत संबंधीत बँकांनी योग्य त्या कारणांसह त्यांच्याकडे जमा विमा हप्ता 
रकमेसह शेतक-यांची यादी संबंधीत विमा कंपनीकडे पाठविणे आवश्‍यक आहे. मात्र सदर तरतूद अत्यंत 
अपवादात्मक परिस्थितीत सबळ कारण असेल तरच वापरण्यात यावी. 

हंगामातील प्रतिकुल परिस्थिती (Mid-Season Adversity Far भरपाई निश्चित करणे. 


हंगामातील प्रतिकुल परिस्थितीत उदा. पूर, पावसातील खंड, दुष्काळ इ. बाबींमुळे शहोतकऱ्यांच्या अपेक्षित 
उत्पादनामध्ये सरासरी उत्पादनाच्या ५० टक्के पेक्षा जास्त घट अपेक्षित असेल तर नुकसान भरपाईच्या प्रमाणात 
विमाधारक शेतकऱ्यांना २५ टक्‍के मर्यादेपर्यंत आगाऊ रक्कम देण्यात येईल. 


अ) सदर नुकसान भरपाईचे निकष खालीलप्रमाणे राहतील :- 
१. जर अधिसुचित क्षेत्रातील अधिसुचित पिकाचे अपेक्षित उत्पन्न हे त्या पिकाच्या सरासरी उत्पन्नाच्या Yo टक्के 


पेक्षा कमी असेल तर सर्व अधिसुचित विमा क्षेत्र हे सदरच्या मदतीसाठी पात्र राहील. 


पृष्ठ ३६ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१९/प्र.क्र.१४६/११-ओ 


२. प्रातिनिधीक सुचकांच्या आधारे विशिष्ट पीक व पिकांच्या गटासाठी अधिसूचित विमा क्षेत्राकरिता या जोखिम 
निश्चिती करीता आवश्‍यक तरतुदींचे पूर्तता करून नुकसान भरपाई देण्याबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी 
अधिसुचना काढावी. 

३. राज्य शासनाचे अधिकारी व विमा कंपनी यांच्या संयुक्‍त पहाणीनुसार नुकसानीचे प्रमाण व द्यावयाची नुकसान 
भरपाई निश्चित केली जाईल. 

४. संबंधित जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत जाहीर केल्या जाणाऱ्या नुकसानीच्या अधिसुचने अगोदर ज्या शेतकऱ्यांनी 
विमा हप्ता रक्‍कम भरली आहे किंवा त्यांच्या खात्यातून विमा हप्ता रक्कम वजा करुन घेण्यात आली आहे 
असेच शेतकरी सदर मदतीसाठी पात्र राहतील. कर्जदार शेतक-यांच्या बाबतीत पिक कर्ज मंजुरी नंतर १५ 
दिवसाच्या आत सर्व कर्जदार शोतक-यांचा विमा हप्ता कपात केला जाईल व सर्व कर्जदार शेतक-यांना 
सदरची तरतुद लागू होईल याची सर्व बँकांनी दक्षता घ्यावी. अन्यथा बँकांच्या चुकीमुळे विमा संरक्षणापासून 
वंचित राहिलेल्या होतक-यांच्या नुकसान भरपाईचे दायित्व संबंधीत बँकांचे राहील. 

५. अपेक्षित नुकसान भरपाई रक्कमेच्या २५ टक्के मर्यादेपर्यन्त नुकसान भरपाईची आगाऊ रक्कम देण्यात येणार 
आहे व ही मदत अंतिम येणाऱ्या नुकसान भरपाईतून समायोजीत करण्यात येईल. 

६. जर प्रतिकूल परिस्थिती ही सर्वसामान्य काढणी वेळेच्या ११ दिवस अगोदर आली तर सदर तरतुद लागू 
राहणार नाही व नुकसान भरपाई देय होणार नाही. 

७. नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी अधिसुचित विमा क्षेत्र घटक ग्राह्य धरण्यात येईल. 


आ) नुकसान भरपाई ठरविण्याची पध्दत :- 

१ जिल्हास्तरीय सनियंत्रण समिती ही विमा कंपनींचे अधिकारी व राज्य शासनाचे अधिकारी यांची संयुक्‍त समिती 
गठित करेल आणि ही समिती पीक नुकसान सर्वेक्षणाकरिता कार्यवाही करेल. 
वरील अहवालाच्या अनुषंगाने राज्य शासनाचे अधिकारी व विमा कंपनीचे प्रतिनिधी हे बाधित क्षेत्राची 
संयुक्तरित्या पहाणी करुन नुकसानीचे प्रमाण ठरवतील. याकरिता मोबाइल अँप व शक्‍यतोवर महाअँग्रीटेक 
प्रकल्पातर्गत सुदुर संवेदन (Remote Sensing) स्वयंचलित हवामान he (AWS) विविध स्रोताद्वारे संकलित 
केलेल्या वस्तुनिष्ठ तसेच केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या विविध प्रतिनिधीक सूचकांच्या (Proxy indicators) 
चा वापर करण्यात यावा. 
अधिसुचित विमा क्षेत्रातील बाधित पिकाचे अपेक्षित नुकसान हे सरासरी उत्पन्नाच्या ५० टक्के पेक्षा जास्त असेल 
तर वरील तरतुद लागू राहील. 
४) नुकसान भरपाईचे सुत्र: 


2 


wy 


उंबरठा उत्पन्न - अपेक्षित उत्पन्न 
नुकसान भरपाई रक्‍कम रुपये = X विमा संरक्षित रक्कम X २५ टक्के 
उंबरठा उत्पन्न 


इ) अटी:- 
१) सदर तरतुदीच्या पात्रतेसाठी याबाबतच्या अधिसुचने अगोदर शेतकऱयांना कर्ज मंजूर होणे / वितरीत होणे 


एवढाच पात्रता निकष नसुन शेतकऱ्यांनी विमा हप्ता भरुन योजनेत सहभाग घेणे आवश्‍यक आहे. 

२) शासनामार्फत विमा हप्ता अनुदान (प्रथम हप्ता ) प्राप्त झाल्यानंतर विमा कंपनीमार्फत सदरच्या तरतुदीची 
नुकसान भरपाई देण्यात येईल. 

३) जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत नुकसानीचा अहवाल व अधिसुचना जाहीर झाल्यानंतर १ महिन्याच्या आत 
वरील तरतुदीस पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना विमा कंपनीमार्फत नुकसान भरपाई देण्यात येईल. 

४) सदर नुकसान भरपाई अंतीम येणाऱ्या नुकसान भरपाई रक्कमेतून समायोजित करण्यात येईल. 

५) सर्व बँकांनी विमा संरक्षित होतक-यांची यादी पिक विमा पोर्टलवर अपळोड करणे आवश्‍यक आहे. तथापि 
यादी पिक विमा पोर्टलवर अपलोड करणे प्रलंबित असल्यास या तरतुदी अंतर्गत नुकसानीची अधिसुचना 


पृष्ठ ३६ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१९/प्र.क्र.१४६/११-ओ 


१०.३ 
A 


2. 


जाहीर झाल्यानंतर ७ दिवसाच्या आत संबंधीत बँकांनी योग्य त्या कारणांसह त्यांच्याकडे जमा विमा हप्ता 
रकमेसह शेतक-यांची यादी संबंधीत विमा कंपनीकडे पाठविणे आवश्‍यक आहे. मात्र सदर तरतूद अत्यंत 
अपवादात्मक परिस्थितीत सबळ कारण असेल तरच वापरण्यात यावी. 
हंगामाच्या अखेरीस सरासरी उत्पन्नाच्या आधारे नुकसान भरपाई निश्चित करणे- 
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत अंतर्गत निश्चित होणारी नुकसान भरपाई ही शासनाने निर्धारित केलेल्या विमा 
क्षेत्र घटकातील (Insurance Unit) पीक कापणी प्रयोगावरून उपलब्ध झालेल्या उत्पन्नाच्या सरासरी 
आकडेवारीवर आधारित असेल. जर एखाद्या निर्धारित क्षेत्रातील विमा संरक्षित पिकाचे त्यावर्षीचे दर हेक्‍टरी 
सरासरी उत्पन्न हे उंबरठा उत्पन्नापेक्षा कमी आले तर त्या क्षेत्रातील सर्व विमाधारक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले 
असे गृहीत धरण्यात येईल. 
एका विमा घटकातील उंबरठा उत्पन्न किंवा हमी उत्पन्न हे सर्व पिकांसाठी त्या हंगामातील मागील ७ वर्षापैकी 
सर्वोत्तम Sa ५ वर्षाचे सरासरी उत्पन्न > जोखीमस्तर असेल. या योजनेअंतर्गत सर्व पिकांसाठी ७० टक्के 
समान जोखीमस्तर निश्चित करण्यात आला आहे. 
उंबरठा उत्पन्न हंगामातील मागील ७ वर्षापैकी सर्वोत्तम Sa ५ वर्षाचे सरासरी उत्पन्न x Wo % 
(हमी उत्पन्न) 
नुकसान भरपाई ठरविण्याचे सूत्र : 


उंबरठा उत्पन्न - चालू वर्षाचे सरासरी उत्पन्न 


नुकसान भरपाई = X विमा संरक्षित रक्‍कम (रु. प्रति हे.) 


8. 


षु र 


उंबरठा उत्पन्न 


जर एखाद्या विमा क्षेत्र घटकात निर्धारित केलेल्या संख्येप्रमाणे पीक कापणी प्रयोग पिकाखालील क्षेत्रा अभावी 
होऊ शकले नाही तर खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल. 

ज्या ठिकाणी पिकाखालील पुरेसे क्षेत्र नसल्यामुळे, प्रतिकुळ हवामान परिस्थिती/ पायाभुत सुविधा 
यांमुळे पुरेसे पिक कापणी होऊ शकणार नाहीत अशा परिस्थितीत संबंधीत विमा क्षेत्र घटकासाठी सर्वप्रथम 
लगतच्या सर्वाधिक साधर्म्य असलेल्या विमा क्षेत्र घटकाचे सरासरी उत्पन्न गृहेत धरावे. तसे करणे शक्‍य 
नसल्यासच संबंधित विमा क्षेत्र घटकापेक्षा उच्च एककाचे उत्पन्न गृहित धरावे. मात्र सदर तरतूद केवळ 
अपवादात्मक परिस्थितीतच व किमान विमा क्षेत्र घटकांसाठी वापरता येईल, पिक कापणी प्रयोग 
टाळण्यासाठी या तरतूदीचा वापर करता येणार नाही. नियोजन केल्या नुसार पुरेसे पिक कापणी प्रयोग सर्व 
अधिसूचित विमा क्षेत्र घटकांमध्ये घेतळे जातील याची काळजी जिल्हास्तरीय यंत्रणेने घेणे आवश्‍यक आहे. 
उंबरठा उत्पन्न हे विमा दावे निश्चितीपूर्वी प्रसिद्ध करण्यात येणार नाही. 
विमा कंपन्यांना पीक कापणी प्रयोगांचे सह-साक्षीदार होण्याची पुर्ण संधी राज्य शासनाने / संबंधीत क्षेत्रिय 
कर्मचा-यांनी देणे तसेच संबंधित छायाचित्रे आणि तक्ते यांची ईलेक्ट्रॉनिक / भौतिक प्रत तात्काळ उपलब्ध 
करुन देणे बंधनकारक / आवश्यक राहील. पिक कापणी प्रयोग घेणारे क्षेत्रिय स्तरावरील कर्मचारी / अधिकारी 
यांचेशी समन्वय साधणे व त्यानुसार मनुष्यबळ गतीशील करण्यासाठी पिक कापणी प्रयोगाचे वेळापत्रक किमान 
७ दिवस आधी पिक विमा कंपनीस कळवावे. 


. जिल्हयात होणा-या पिक कापणी प्रयोगाचे संनियंत्रण, समन्वयासाठी व आवश्‍यक माहिती प्राप्त करणेसाठी 


पिक विमा कंपन्यांना त्यांच्या एका Hares प्रतिनिधीची काढणी हंगामात किमान तीन महीने जिल्हा स्तरावर 
नियुक्‍ती करणे बंधनकारक राहिल. या प्रतिनीधीसाठी जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयात आवऱ्यक 
जागा व सुविधा जिल्हा प्रशासनाने उपलब्ध करुन देऊन पीक कापणी प्रयोगांचे माहितीचे आदान-प्रदान सुकर 
होण्याची व्यवस्था करावी. 


पृष्ठ ३६ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१९/प्र.क्र.१४६/११-ओ 


१०.४) स्थानिक आपत्ती : 
या बाबी अंतर्गत विमा संरक्षित क्षेत्र जलमय झाल्यास, भूस्खलन, गारपीट, ढगफूटी अथवा वीज 
कोसळल्यामुळे लागणारी नैसर्गिक आग या स्थानिक नैसर्गिक आपत्तींमुळे नुकसानग्रस्त झाल्यामुळे होणारे 
अधिसुचित पिकाचे नुकसान हे वैयक्तिकस्तरावर पंचनामे करुन निश्चित करण्यात येणार आहे. 
या जोखीमेंतर्गत शोताचे क्षेत्र पडलेल्या पावसामुळे पाण्याची पातळी वाढून किंवा ओसंडून वाहणारी विहीर 
किंवा पुराचे पाणी होतात शिरून, शेत दिर्घकाळ जलमय राहिल्यामुळे पिकाचे नुकसान झाल्याचे निदर्शनास येत 
असेल तर लागू राहील. 


१०.५) काढणीपश्चात नुकसान भरपाई निश्चित करणे. 

अधिसुचित क्षेत्रातील शेतात पिक कापणी करुन सुकवणीसाठी पसरवून ठेवलेल्या अधिसुचित पिकांसाठीच, 
कापणी पासून जास्तीत जास्त २ आठवड्यांपर्यन्त (१४ दिवस) गारपीट, चक्रीवादळ, चक्रीवादळामुळे पडलेला 
पाऊस व अवकाळी पावसापासून नुकसान झाल्यास वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करुन नुकसानभरपाई देण्यात 
येईल. या तरतुदींतर्गत अवकाळी पाऊस म्हणजे त्या जिल्ह्याचे त्या महिन्याचे दिर्घकालीन पावसाचे सरासरीच्या 
२०% पेक्षा अधिक पाऊस व वैयक्तिक स्तरावर पंचनाम्यामध्ये आढळून आलेले नुकसान असेल तरच ही जोखीम 
लागु होईल. 
१०.४ व १०.५ येथील जोखमी अंतर्गत नुकसान भरपाईचे निकष खालीलप्रमाणे राहतील. 


१. अधिसुचित विमा क्षेत्रात अधिसुचित पिक घेणाऱ्या सर्व शहोतकऱ्यांसाठी सदर तरतुद वैयक्तिक स्तरावर लागु 
राहील. 
२. जास्तीत जास्त दायित्व हे बाधित पिकाच्या क्षेत्राच्या विमा संरक्षीत रक्‍कमेएवढे राहील. 
३. या बाबीअंतर्गत जोखमीचा धोका घडेपर्यन्त पिकाच्या लागवडीसाठी झालेल्या निविष्ठा खर्चाच्या प्रमाणात 
नुकसान भरपाई विमा संरक्षित रक्कमेच्या अधिन राहून देण्यात येईल 
११. योजनेतर्गत समाविष्ट विविध जोखीम करिता नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी करावयाची कार्यवाही 


हंगामातील प्रतिकुल परिस्थिती /पेरणीपुर्व -लावणीपुर्व जोखीम करिता करावयाची कार्यवाही व कालमर्यादा- 


१. हंगामातील प्रतिकुल परिस्थिती /पेरणीपुर्व/लावणीपुर्व जोखीम करिता_नुकसान भरपाई निश्चितीसाठी जिल्हा 
स्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय संयुक्‍त समिती स्थापन करण्यात येत आहे. 
यामध्ये खालीलप्रमाणे प्रतिनिधी असतील - 

१) जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (संयोजक/ सचिव) 

संबंधीत विमा कंपनीचा प्रतिनिधी 

नजीकच्या वेधशाळेतील हवामान खात्याचा प्रतिनिधी 

कृषि विदयापीठ किंवा कृषि विज्ञान केंद्राचा प्रतिनिधी 

समितीने नामनिर्देशित peed तीन शोतकरी प्रतिनिधी 

समितीने नामनिर्देशित केळेले विषय तज्ञ (आवश्‍यकतेनुसार) 


AD 


CC AN 


Cc 
eS 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


& 


AD 


. उपरोक्त समितीची प्रथम बैठक सदर शासन निर्णय निर्गमीत झाल्यानंतर ७ दिवसाच्या आत घेण्यात यावी, 

जेणेकरुन समितीचे सदस्यांना सदर तरतूदीच्या बारकाव्यांचा परिचय होऊ शकेल. 

३. हंगामातील प्रतिकुल परिस्थिती उदभवल्यास किवा पेरणीपुर्व/लावणीपुर्व जोखीम निदर्शनास आल्यानंतर ७ 
दिवसाच्या आत जिल्हास्तरीय संयुक्‍त समितीच्या बैठकीत प्रातिनिधीक सुचकांच्या अनुषंगाने सर्व माहिती, 
अहवाल ठेवून अधिसुचना निर्गमित करणेबाबत निर्णय घ्यावा. 

४. जिल्हास्तरीय संयुक्‍त समितीच्या बैठकीनंतर ७ दिवसाच्या आत अधिसुचित क्षेत्रातील अधिसुचित पिकांच्या 

एकुण पेरणी क्षेत्रापैकी ५ टक्के क्षेत्राचे नजरअंदाज सर्वेक्षण नुकसानीचे मुल्यमापन करण्यासाठी करणे 

आव्यक आहे. सदरचा सर्वे विमा क्षेत्रघटकातील याहच्छिक पध्दतीने निवडलेल्या १० वेगवेगळया ठिकाणी 


पृष्ठ ३६ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१९/प्र.क्र.१४६/११-ओ 


करणे आवश्यक आहे. तसेच पेरणीपुर्व/लावणीपुर्व जोखीम परिस्थितीबाबत ७५ टक्के क्षेत्राचे नजरअंदाज 
सर्वेक्षण नुकसानीचे मुल्यमापन करणे आवश्‍यक आहे. 

५. अधिसुचित विमा क्षेत्र घटकांतील नुकसानीच्या मुल्यमापनांचा संयुक्‍त समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर ७ 
दिवसाच्या आत अधिसुचना काढण्यात यावी. 

६. अधिसुचित विमा क्षेत्र घटकांतील नुकसानी बाबत अधिसुचना निर्गमित झाल्यानंतर व नुकसान मुल्यमापनांचा 
संयुक्त समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर १ महिन्यांच्या आत विमा रक्‍कम निश्चित करून राज्य 
शासनाकडून विमा हप्त्यापोटी किमान ५०% विमा हप्ता अनुदान प्राप्त होण्याचे अधिन राहून अंतिम विमा 
हप्ता अनुदानाची वाट न पहाता तात्काळ नुकसान भरपाईची अदायगी विमा कंपनीकडून करण्यात यावी. 


११.२ काढणीपश्वात नुकसान व स्थानिक आपत्ती या जोखमी अंतर्गत करावयाची कार्यवाही व कालमर्यादा - 


अ) नुकसानीचा अहवाल सादर करण्याची पध्दती आणि वेळापत्रक 

१. विमा संरक्षण घेतलेल्या शेतकऱ्यांनी सर्वे नंबर नुसार बाधीत पीक व बाधीत क्षेत्राबाबत घटना घडल्यापासून 
७२ तासांच्या आत संबंधित विमा कंपनीस कळविणे आवश्‍यक राहील. नुकसान कळवताना सर्व्हे नंबर व 
नुकसानग्रस्त क्षेत्र तपशील कळविणे बंधनकारक असेल. 

२. आवश्यकतेनुसार विमा हप्ता भरल्याची पडताळणी पीक विमा संकेतस्थळावरून / बँकेकडून करता येईल. 
बँकेकडून ४८ तासांमध्ये विमा हप्ता भरल्याची खात्री करून त्याची पावती बँकेने विमा कंपनीस सादर करणे 
AAPA राहील. 

3. कृषि व शोतकरी कल्याण विभागामार्फत विकसित करण्यात येणाऱ्या मोबाईल अँपद्वारे स्थानिक आपत्तींमुळे 
नुकसानग्रस्त क्षेत्राचे छायाचित्र त्याच्या SATA व रेखांश सहित घेऊन माहिती दिली जाऊ शकेल. 


आ) पीक नुकसानीची माहिती कळविण्याची पध्दत 


योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांनी घटना घडल्यापासून ७२ तासांच्या आत याबाबतची सुचना विमा 
कंपनी, संबंधीत बँक, कृषि / महसूल विभाग किंवा टोल फ्री क्रमांकाद्वारे देण्यात यावी. सर्वप्रथम केंद्रीय टोल 
फ्री क्रमांकाचा वापर करण्यात यावा. केंद्रीय टोल फ्री क्रमांक वरून सदर सूचना संबंधित विमा कंपनीस 
पुढील ४८ तासात पाठवण्यात येईल.केंद्रीय टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध न झाल्यास सदर आपत्तीची माहिती 
बँक / कृषि व महसूल विभाग यांना दयावी तसेच सदर माहिती विमा कंपनीस तात्काळ देण्यात यावी, 
बँकेमार्फत विमा संरक्षित बाबी जसे - पीक विमा संरक्षित रक्‍कम, भरलेला विमा हप्ता व त्याचा दिनांक या 
बाबी तपासून संबंधीत विमा कंपनीस सर्वेक्षणाकरिता कार्यवाही सुरू करण्यासाठी पाठविल्या जातील. 


इ) नुकसान भरपाई निश्चित करणेसाठी सादर करावयाची आवश्‍यक कागदपत्रे 


शेतकऱ्याने नुकसान भरपाईचा दावा दाखल करण्यासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज आवश्यक त्या 
कागदपत्रासह (७/१२, पिकाची नोंद असलेला विमा हप्ता भरल्याचा पुरावा इ.) विमा कंपनीस सादर करणे 
आव्यक आहे. शेतकरी परिपुर्ण माहितीसह विहित नमुन्यातील अर्ज सादर करू न शकल्यास उपलब्ध 
माहितीच्या आधारे अर्ज सादर करू शकतो, परंतु अर्जातील उर्वरीत माहिती ७ दिवसांच्या आत विमा कंपनीस 
सादर करणे आवश्यक राहील. पीक नुकसानीचा पुरावा म्हणून मोबाईल फोनवरील प्रणालीद्वारे घेतलेली 
छायाचित्रे देता येतील. याबरोबरच भारतीय हवामान विभागाचे अहवाल,प्रसार माध्यमातील बातम्या आदि 
तपशील सहपत्रित करता येईल. 


ई) नुकसान निश्चिती व अहवाल सादर करणे 


१) विमा कंपनीने माहिती प्राप्त झाल्यापासून ४८तासांच्या आत नुकसानीचे मुल्यांकन निश्चित करण्यासाठी 
विहित अनुभव व शौक्षणिक पात्रतेच्या निकषानुसार पर्यवेक्षकाची नियुक्‍ती करावी. यामध्ये कोणत्याही 
विषयाची पदविका व दोन वर्षाचा अनुभव किंवा कृषि व संलग्न विषयाची पदवी व १ वर्षाचा अनुभव अपेक्षित 


पृष्ठ ३६ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१९/प्र.क्र.१४६/११-ओ 


उ) 


आहे.त्याचप्रमाणे सेवानिवृत्त कृषि/फलोत्पादन/कृषि विस्तार शाखेचे अधिकारी, सेवानिवृत्त बँक अधिकारी 
ज्यांना पीक कर्ज वाटपाचा अनुभव आहे त्यांची नियुक्‍ती करता येईल. 

पीक नुकसानीचे सर्वेक्षण संयुक्‍त समिति मार्फत करण्यात येईल ज्यात विमा कंपनीचा पर्यवेक्षक,तालुका 
स्तरावरील कृषि अधिकारी आणि संबंधित शेतकरी यांचा समावेश असेल. 

पुढील १० दिवसांच्या आत नुकसानीचा अहवाल तयार करण्यात यावा. 

नुकसानीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत (विमा हप्ता जमा झाला आहे या अटींचे अधिन 
राहून) नुकसान भरपाई देण्यात यावी. 

काढणीपश्चात जोखीमकरीता, जर अधिसुचित पिकाचे बाधीत क्षेत्र हे एकूण पेरणी क्षेत्राच्या २५ टक्‍के पेक्षा 
जास्त असेल तर अधिसुचित क्षेत्रातील सर्व पात्र शेतकरी हे काढणीपश्चात नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र 
राहतील. संयुक्‍त समितीने विहीत प्रमाणात केलेल्या नमूना सर्वेक्षणाचे आधारे विमा कंपनीमार्फत 
नुकसानीचे प्रमाण ठरविण्यात येईल. 

स्थानिक आपत्तीच्या जोखीमकरीता, जर बाधीत क्षेत्र हे अधिसुचित विमा क्षेत्राच्या २५ टक्के पर्यन्त असेल 
तर वैयक्तिक स्तरावर व २५ टक्के पेक्षा जास्त असेल तर अधिसुचित क्षेत्रातील पात्र शेतकऱ्यांना (विमा 
योजनेत सहभागी झालेले व पिकाचे नुकसान विहित वेळेत पूर्वसूचना दिलेले) नुकसान भरपाईस पात्र 
ठरेल. 

नुकसानीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत विमा कंपनी अनुदेय नुकसान भरपाई अदा 
करेल. 

जर हंगामाच्या शेवटी प्राप्त होणाऱ्या सरासरी उत्पन्नाच्या आधारे निश्चित होणारी नुकसान भरपाई (पीक 
कापणी प्रयोगावर आधारित) ही जर काढणीपश्चात नुकसान भरपाई या अंतर्गत मिळालेल्या नुकसान 
भरपाई पेक्षा जास्त असेल तर नुकसान भरपाई मधील फरक शेतकऱ्यांना अदा करण्यात येईल. परंतु जर 
काढणीपश्चात नुकसान भरपाई या बाबी अंतर्गत मिळाळेळी नुकसान भरपाई ही जर जास्त असेल तर 
फरकाची रक्‍कम शेतकऱ्यांकडून वसुल करण्यात येणार नाही. 


अटी: 


[घर 


नुकसानीच्या अधिसुचने अगोदर ज्या शेतकऱ्यांनी विमा हप्ता रक्कम भरली आहे किंवा त्यांच्या खात्यातून 
विमा हप्ता रक्‍कम वजा करुन घेण्यात आली आहे असेच शेतकरी सदर मदतीसाठी पात्र राहतील. 
स्थानिक आपत्तीच्या शासनामार्फत जोखमीबाबत अग्रीम विमा हप्ता अनुदान (किमान प्रथम हप्ता) प्राप्त 
झाल्यानंतर विमा कंपनीमार्फत सदरच्या तरतुदीची नुकसान भरपाई देण्यात येईल. परंतु काढणी पश्चात 
जोखमीबाबत शासनामार्फत अंतिम विमा हप्ता अनुदान (द्वितीय हप्ता) प्राप्त झाल्यानंतरच विमा 
कंपनीमार्फत सदरच्या तरतुदीची नुकसान भरपाई देण्यात येईल. 

जर हंगामाच्या अखेरीस पीक कापणी प्रयोगाच्या उपलब्ध माहितीच्या आधारे निश्चित होणारी नुकसान 
भरपाई ही जर या तरतुदी अंतर्गत मिळालेल्या नुकसान भरपाईपेक्षा जास्त असेल तर दोन्हीमध्ये जास्त 
होणारी नुकसान भरपाईच्या फरकाची रक्‍कम हंगामाच्या शेवटी शेतकर्‍याला देय राहील. स्थानिक 
आपत्तीच्या घटनेनंतर जर शेतकऱ्यांचा सहभाग किंवा विमा हप्ता वजा करुन घेण्यात आला असेल तर असे 
शेतकरी आर्थिक मदतीस पात्र राहणार नाहीत. 


१२. जोखीमीच्या बाबींकरिता महत्त्वाच्या अटी व शर्ती 


१, विमा कंपनीला विमा हप्ता हा बँक / वित्तीय संस्था किंवा सरळ प्राप्त होईल. जर उपरोल्लेखीत संस्थांच्या 


हलगर्जीपणामुळे विमा हप्ता विमा कंपनीस वेळेत प्राप्त झाला नाही तर सदर विमा प्रस्तावांच्या बाबतीत देय 
असणाऱ्या नुकसान भरपाईचे दायित्व हे संबंधीत बँक / वित्तीय संस्था यांचेवर राहील. 


२. बँक किंवा वित्तीय संस्थेमार्फत कर्जदार शेतकऱ्यांच्या विमा प्रस्तावाच्या बाबतीत जर काही चुकीची माहिती 


पुरविण्यात आल्यास अशा प्रस्तावांच्या बाबतीत नुकसान भरपाईचे दायित्त्व संबंधीत बँक / वित्तीय संस्थेचे 
राहील. 


३. केवळ पीक कर्जाची मंजूरी / वितरण व विमा प्रस्ताव सादर करणे व शेतकरी / बँकेकडून विमा हप्त्याचा भरणा 


आणि पीक उगविण्याचा उद्देश स्पष्ट झाल्याखेरीज विमा कंपनीकडून जोखिमीची स्विकृती दिली जाणार नाही. 


पृष्ठ ३६ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१९/प्र.क्र.१४६/११-ओ 


विविध जोखीमकारिता प्रातिनिधीक सुचक म्हणून पर्जन्यमानाची आकडेवारी, इतर हवामान घटकाची 
आकडेवारी, इस्त्रो किंवा इतर कोणत्याही शासकीय यंत्रणेने (MRSAC) प्रमाणित HSS उपग्रहाद्वारे प्राप्त 
छायाचित्र, महालनोबीस नॅशनल क्रॉप फोरकॉस्ट सेंटर, नवी दिल्ली या संस्थेचा दुष्काळी परिस्थिती 
ठरविण्याबाबतचा अहवाल व जिल्हास्तरावरील अधिकाऱ्यांनी तयार केलेला पीक परिस्थिती अहवाल, 
स्थानिक प्रसार माध्यमांचे अहवाल व छायाचित्रे इत्यादीचा वापर करण्यात यावा. 
४. तसेच महावेध प्रकल्पांतर्गत अधिकृत स्वयंचलीत हवामान केंद्राच्या आकडेवारीचा वापर नुकसान भरपाई 
निश्चिती करिता ग्राहय धरण्यात येईल. याशिवाय खालील सुचकांचा देखील वापर करण्यात यावा. 
१. तीव्र दुष्काळी परिस्थिती - २०१६ च्या दुष्काळ संहितेनुसार महाअँग्रीटेक (महामदत) प्रकल्पांतर्गत 
उपग्रहाच्या सहाय्याने संकलित केलेली माहिती. 
२. शासनाने जाहीर केलेली दुष्काळी परिस्थिती किंवा पावसातील खंड. 
३. दिर्घ सरासरीशी तुलना करता तापमानातील असाधारण वाढ किंवा घट. 
४. कीड व रोगाचा व्यापक प्रमाणातील प्रादुर्भाव. 
५. नैसर्गिक आपत्ती ज्या मध्ये पुरांसह विविध आपत्ति ज्यामुळे व्यापक प्रमाणावर पिकांचे नुकसान झालेले असणे 
५. लागवड क्षेत्रातील तफावत : विमा संरक्षीत क्षेत्र हे पेरणी क्षेत्रापेक्षा जास्त नोंदविणे व जास्तीचे विमा संरक्षण 
टाळण्यासाठी भागधारकांनी सुंदूर योजनेतील समाविष्ट सर्व भुमि अभिलेख दस्तावेज, बँक दस्तावेज, महसुल 
दस्तावेज आणि कर्ज प्रस्ताव इत्यादी बाबीची पडताळणी करुन योग्य ती कार्यवाही करावी. योजनेमध्ये पीक 
बदलाची तसेच स्थानिक आपत्तीमुळे होणा-या नुकसानीला संरक्षण देण्याची तरतूद आहे. असे असतांनाही जर 
पेरणी केलेले क्षेत्र आणि विमा संरक्षीत क्षेत्र यामध्ये तफावत आढळली तर असे विमा प्रस्ताव रद्दबातल केले 
जातील. यासंदर्भात खालील पध्दती अवलंबिण्यात येईल. 
१) ज्या मुख्य पिकांसाठी एमएनसीएफसी कडुन सुदूर संवेदन वा अन्य तंत्रज्ञाचा वापर करुन तालुका 
स्तरावरील सर्वसाधारण पेरणी क्षेत्राची आकडेवारी राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलला उपलब्ध होईल त्याच 
पिकांना लागवड क्षेत्रातील तफावतीची तरतूद लागू होईल. याबाबतीत राज्य शासनासह इतर कोणत्याही 
स्रोताकडुन उपलब्ध होणारी आकडेवारी ग्राह्य धरली जाणार नाही. 
तथापि, तालुकास्तरावरावरुन कळविलेल्या पेरणी / लागवड क्षेत्रापेक्षा जास्त प्रमाणावर क्षेत्र विमा संरक्षित 
झाले असेल तर अशी अनियमितता / विसंगती, सहभागाच्या अंतिम तारखेनंतर परंतु बँकांनी प्राप्त अर्ज 
आणि कागदपत्रांचा ताळमेळ अंतिम करण्यापुर्वी लिखित स्वरूपात भारत सरकारचा कृषि विभाग व 
शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांना निदर्शनास आणुन द्यावे लागेल. त्या सोबत संबंधित बँक 
शाखांची यादी सुध्दा कळविणे आवश्‍यक राहील. जेणेकरुन, शासनास या प्रकरणांची शहानिशा करता 
येईल आणि सबंधित बँका हंगामाची आकडेवारी अंतिम करण्यापुर्वी योग्य त्या सुधारणा करतील. 


२) विमा क्षेत्रातील विसंगती बाबतीत भारत सरकारचा निर्णय अंतिम राहील. एमएनसीएफसी द्वारा 
कळविलेले पेरणी क्षेत्र आणि विमा संरक्षित क्षेत्र यातील फरक तालुकास्तरावर ३०% पेक्षा अधिक 
असल्यास, अशा तालुकयातील सर्व विमा क्षेत्र घटक हे क्षेत्र विसंगती श्रेणी अंतर्गत येतील. 


३) तदनुसार सदर अतिरिक्त क्षेत्र विमा संरक्षीत म्हणून ग्राहय धरले जाणार नाही आणि संबंधित 
शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता रक्‍कम जप्त करण्यात येऊन ती भारत सरकारच्या तंत्रज्ञान निधीला समर्पित 
केली जाईल. 

४ क्षेत्र सुधारणा घटकानुसार, विमा कंपनींद्वारे परत दिलेली विमा हप्ता रक्‍कम केंद्र / राज्य शासनाकडे 
५०:५० या प्रमाणात वर्ग केली जाईल. 

५) विमा नुकसान भरपाईतील परिगणना केलेला क्षेत्र सुधार गुणांक संबंधित तपश्लील राष्ट्रीय पीक विमा 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात येईल. 


पृष्ठ ३६ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१९/प्र.क्र.१४६/११-ओ 


१३.नुकसान भरपाईचे दायित्त्व : 

योजनेच्या तरतुदीनुसार नुकसान भरपाईचे दायित्व संबंधीत विमा कंपनीवर राहणार आहे. या योजनेअंतर्गत 
एकुण जमा विमा हप्ता रक्कमेच्या ३.५ पट किंवा एकुण विमा संरक्षीत रक्कमेच्या ३५ टक्के यापैकी जी रक्‍कम जास्त 
असेल तेवढी नुकसान भरपाई ही संबंधीत विमा कंपनीमार्फत दिली जाईल. त्यापेक्षा जास्त येणारी नुकसान भरपाई 
रक्‍कम ही केंद्र व राज्य शासनामार्फत ५०:५० म्हणजेच समप्रमाणात दिली जाईल. 
१४. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई अदा करण्याची पध्दती: 


१) विमा कंपन्यांनी त्यांना प्राप्त SAT oT होतकरी विमा हप्ता आणि शासनाकडुन प्राप्त अग्रिम विमा हप्ता (पहिला 
हप्ता) या रकमेतून प्रतिकूल हवामानामुळे पेरणी/ळावणी होऊ न शकणे/हंगामाच्या मध्ये प्रतिकूल 
परिस्थिती/स्थानिक आपत्तीच्या दाव्यांची पुर्तता अंतिम विमा हप्ता (दुसरा हप्ता)अदा होण्याची वाट न बघता करणे 
आव्यक आहे. विमा कायद्याचे कलम ६४ बी नुसार बाधीत विमा क्षेत्रासाठी प्राप्त विमा हप्ता होतकरी हिस्सा आणि 
राज्य शासनाने अदा केलेला अग्निम विमा हप्ता (पहिला हप्ता) या निधीचा वापर करुन विमा कंपनीने सदर 
प्रकरणांतील नुकसान भरपाई अदा करणे बंधनकारक आहे. 

२) उत्पन्नाच्या आकडेवारीवर आधारीत आणि काढणीपश्चात नुकसानीचे दावे शासनाकडुन विमा हप्त्याचा दुसरा 
हप्ता प्राप्त झाल्यावर करणे आवश्‍यक आहे. विमा नोंदणीच्या अंतिम मुदतीनंतर १५ दिवसांत पोर्टलवरील अर्जांना 
मंजूरी मिळताच प्राप्त होणा-या अंतरिम विमा सहभागाच्या आकडेवारीच्या आधारे शासनाने सदर दुसरा हप्ता 
वितरीत करणे आवश्यक आहे. उर्वरित विमा हप्ता हंगामातील विमा नोंदणीच्या आकडेवारीची पुर्ण पडताळणी 
झाल्यावर, लागू असल्यास शासनाने अदा करावयाचा आहे. 

३) हंगामाच्या शेवटी नुकसानभरपाई निश्चित करण्याच्या तरतुदीमध्ये राज्य शासनाकडून विहित वेळापत्रकानुसार 
उत्पन्नाची आकडेवारी प्राप्त झाल्यानंतर बँक / विमा प्रतिनिधी यांचे कडून प्राप्त झालेल्या विमा प्रस्तावानुसार 
अधिसुचित क्षेत्रातील अधिसुचित पिकांची नुकसान भरपाई विमा कंपनीच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून निश्चित 
करण्यात येईल. 

४) वित्तीय संस्थेमार्फत योजनेमध्ये भाग घेतलेल्या शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई इलेक्ट्रॉनिक निधी हस्तांतर 
पध्दतीद्वारा संबंधीत बँक / वित्तीय संस्थांकडे वर्ग केली जाईल व तद्नंतर लिखीत स्वरुपात नुकसान भरपाईची 
विस्तृत माहिती विमा कंपनीमार्फत दिली जाईल. नुकसान भरपाईची रक्कम प्राप्त झाल्यानंतर बँक / वित्तीय 
संस्था नुकसान भरपाईस पात्र ठरलेल्या AAPA खात्यावर एक आठवडयाच्या आत नुकसान भरपाई जमा 
करेल व त्याबाबतचे प्रमाणपत्र विमा कंपनीस सादर करेल. तसेच बँकेमार्फत सुचना फलकावर व विमा 
संकेतस्थळावर ही माहिती प्रसिध्द करणे आवश्यक राहील. 

५ जर शेतकऱ्यांनी विमा प्रतिनिधींच्या मार्फत विमा योजनेत सहभाग घेतला असेल तर नुकसान भरपाईची रक्‍कम 
थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर विमा कंपनीमार्फत जमा करण्यात येईल व त्याबाबत त्यांना सुचित करण्यात येईल 
तसेच अज्ञा शेतकऱ्यांची माहिती ही विमा संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणे आवश्‍यक राहील. 

६) हवामान घटकाच्या प्रतिकुल परिस्थितीमुळे पेरणी / लावणी न झाल्यास होणारे नुकसान, स्थानिक नैसर्गिक 
आपत्तींमुळे होणारे नुकसान किंवा काढणी पश्चात होणारे नुकसान या बाबींअतर्गत निश्चित होणारी नुकसान भरपाई 
सुध्दा वर नमुद केल्याप्रमाणेच होतकऱ्यांना अदा करण्यात येईल. 

७ विमा योजनेत सहभागी शेतकरी व इतर भागधारकांच्या तक्रारींचे निवारण विमा कंपनीने विनाविलंब करणे 
आवश्यक राहील. 

८) उत्पादकता चुकीची नोंदवली आहे किंवा इतर कारणास्तव आक्षेपातील विमा नुकसान भरपाईचे दाव्यांच्या 
बाबतीत नुकसान भरपाई अदा केल्यापासून १ महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी नंतर राज्य शासन कोणत्याही 
परिस्थितीत पुनर्गणना करू Wome नाही किंवा विमा दावे प्रकरणे पुनः विचारार्थ पाठवू हकणार नाही. या 
कालावधीच्या राज्यस्तरीय समन्वय समिती /राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती कडे पाठवून तदनंतर कृषि, 
सहकार व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार च्या अखत्यारितील तांत्रिक warm समितीकडे विचारार्थ 
व निर्णयार्थ पाठविण्यात येतील. 


पृष्ठ ३६ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१९/प्र.क्र.१४६/११-ओ 


१५. राज्यस्तरीय समन्वय समिती: 


योजनेचे राज्यस्तरीय संनियंत्रण मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय 


पीक विमा समन्वय समितीतर्फे (81000) करण्यात येईल. या समितीची रचना व कार्ये पुढीलप्रमाणे असतील. 
१. मुख्य सचिव : अध्यक्ष 
२. अपर मुख्य सचिव (वित्त) : सदस्य 
३. अपर मुख्य सचिव (नियोजन) : सदस्य 
४ अपर मुख्य सचिव (कृषि) : सदस्य 
५. प्रधान सचिव (महसुल) : सदस्य 
६. प्रधान सचिव (सहकार) : सदस्य 
७. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य : सदस्य 
८. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य : सदस्य 
९. विमा कंपनीचे प्रतिनिधी : सदस्य 
१०. संचालक (अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई) : सदस्य 
११. रिझर्व बँक ऑफ इंडियाचे प्रतिनिधी : सदस्य 
१२. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रतिनिधी : सदस्य 
१३. नाबार्ड चे प्रतिनिधी : सदस्य 
१४. राज्यस्तरीय बँकर्स समिती ( 5(_[80) यांचे प्रतिनिधी : सदस्य 


१५. महाराष्ट्र सुदुर सर्व्हेक्षण उप योजना केंद्र नागपुर(॥॥३5॥०७) : सदस्य 


१६. भारतीय हवामान विभाग (IMD ) यांचे प्रतिनिधी : सदस्य 
१७. स्कायमेट वेदर सर्व्हिसेस लि. यांचे प्रतिनिधी : सदस्य 
१८. उपसचिव (कृषि) महाराष्ट्र शासन : सदस्य सचिव 


राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीची कार्य: 

१. योजनेच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवणे. 

२. पीक उत्पादनाची उपलब्ध आकडेवारी, पिकाखालील क्षेत्र आणि विहित संख्येप्रमाणे पीक कापणी प्रयोग 
घेणेसाठी असलेली क्षमता विचारात घेऊन प्रत्येक हंगामाच्या वेळी अधिसुचित करावयाची क्षेत्रे आणि पिके, 
जिल्हा समुह निश्चित करणे, जोखीमस्तर निश्चित करणे, विमा संरक्षीत रक्‍कम निश्चित करणे, कार्यान्वयीन 
यंत्रणेची निवड करणेबाबत कार्यवाही करणे इ. बाबत निर्णय घेणे. 

३. योजनेच्या अंमळबजावणीवेळी येणाऱ्या विविध अडचणीच्या संदर्भात विचार विनिमय करुन निर्णय घेणे व 
आवड्यक असल्यास केंद्र शासनाशी पत्रव्यवहार करणे. 

४.केंद्र शानाने मार्गदर्शक सूचनेद्वारे वेळोवळी विहित केलेली जबाबदारी पार पाडणे. 

योजनेच सनचव ; 

राज्यस्तरावर योजनेचे सनियंत्रण आयुक्‍त, कृषि यांच्यामार्फत राज्यस्तरीय पीक विमा योजना समन्वय 
समितीद्वारे करण्यात येईल. योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना होण्याच्या दृष्टिने खाळीळ बाबीच्या 
अनुषंगाने जिल्हा स्तरीय समितीच्या व क्षेत्रीय यंत्रणेच्या सहायाने आयुक्‍त, कृषि यांचेकडून उपाययोजना केल्या 
जातील. 


पृष्ठ ३६ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१९/प्र.क्र.१४६/११-ओ 


अ) संबंधित बँकेमार्फत योजनेत सहभागी होणाऱ्या कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती स्वतंत्रपणे 
संकलित केली जाईल. उदा. शेतकऱ्याचे संपूर्ण नाव, बँक खाते क्रमांक, गावाचे नाव, शेतकऱयांची वर्गवारी (अल्प 
व अत्यल्प भूधारक शेतकरी/अनुसुचित जाती व जमाती / स्त्री, पुरुष ), विमा संरक्षित क्षेत्र, पिकांचा तपश्ील, 
विमा संरक्षित रक्‍कम, जमा विमा हप्ता, विमा हप्ता अनुदान इत्यादी तपशील बँकेमार्फत संकलित करून विहित 
मुदतीमध्ये विमा प्रस्ताव व विमा हप्ता रकमेचा तपशील संबंधित विमा कंपनीस सॉफ्ट व हार्ड कॉपी मध्ये सादर 
केली जाईल. राज्य शासनामार्फत पीक कापणी प्रयोगाचा सविस्तर तपशील संबंधित विमा कंपनीस विहित 
कालावधीत सादर केला जाईल. 

ब) संबंधित विमा कंपनीकडून नुकसान भरपाईची रक्‍कम लाभार्थी शहोतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट जमा केली जाईल. 
बँकेमार्फत नुकसान भरपाईचा शेतकरी निहाय तपशील सुचना फलकावर प्रसिध्द केला जाईल. 

क) योजनेअंतर्गत लाभार्थी शेतकऱयांची बँक निहाय व अधिसुचित क्षेत्र निहाय यादी विमा कंपनीमार्फत पीक विमा 
संकेतस्थळावर व संबंधित विमा कंपनीच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केली जाईल. याबाबत शोतकऱ्यांच्या तक्रारीचे 
निवारण करण्याबाबत सुध्दा विमा कंपनीमार्फत कार्यवाही करण्यात येईल. 

ड) योजनेतील ५ टक्के लाभार्थी होतकऱ्यांची तपासणी विमा कंपनीच्या क्षेत्रिय / स्थानिक कार्यालयामार्फत केली 
जाईल व याचा स्वतंत्र अहवाल राज्यस्तरीय व जिल्हा स्तरीय समन्वय समितीस पाठविला जाईल. 

इ) विमा कंपनीकडून तपासण्यात आलेल्या लाभार्थीपैकी १० टक्के लाभार्थ्याची तपासणी जिल्हास्तरीय समन्वय 
समितीमार्फत केली जाईल व याचा अहवाल राज्य शासनास पाठविला जाईल. 

ई) १ ते २ टक्के लाभार्थ्यांची तपासणी विमा कंपनीच्या मुख्य कार्यालयामार्फत अथवा केंद्र शासनाने नेमलेल्या स्वतंत्र 
यंत्रणेमार्फत केली जाईल व त्याचा अहवाल केंद्र शासनास सादर केला जाईल. 

3) क्षेत्र गुणांक परिगणना पीक संरक्षित क्षेत्र व पेरणी क्षेत्राचा तपशील प्राप्त होताच मात्र पीक कापणी प्रयोग सुरू 
होण्यापूर्वी करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे उत्पादकता नोंदी मधील त्रुटी त्वरित राज्य शासनाचे निदर्शनास 
आणाव्यात. तथापि, अंतिम पीक उत्पादकता आकडेवारी प्राप्त झाल्यानंतर १५ दिवसानंतर सदर त्रुटी कळवता 
येणार नाहीत. 

१६. जिल्हास्तरीय आढावा समिती: 
प्रत्येक हंगामाच्या वेळी कृषि विभागातर्फे राज्यातील कृषि विषयक परिस्थितीचे सुक्ष्म निरिक्षण व संनियंत्रण 
करण्यात येईल. जिल्हास्तरावर खालीलप्रमाणे समिती स्थापन करण्यात येत आहे. 


१. जिल्हाधिकारी : अध्यक्ष 
२. सरव्यवस्थापक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक : सदस्य 
३. व्यवस्थापक, अग्रणी बँक : सदस्य 
४.कृषि विकास अधिकारी जिल्हा परिषद : सदस्य 
५. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी : सदस्य सचिव 


सदर समिती दर पंधरवडयास प्रत्येक पिकाचे पेरणी क्षेत्र, हवामान परिस्थिती, किडी व रोगाचा प्रादुर्भाव, 
पिकांच्या नुकसानीचा अंदाज इ. बाबतचा सविस्तर अहवाळ अंमलबजावणी करणा-या संस्थेस (संबंधीत विमा 
कंपनी) सादर करेल. वैयक्तिकस्तरावर पंचनामे करणेसाठी यंत्रणेची नियुक्‍ती करणे, लाभार्थी तपासणी इ. बाबत 
कार्यवाही करेल. योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीची जबाबदारी सदर समितीवर राहील. 


त्याच प्रमाणे जिल्हयाचे मा. पालकमंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर योजनेच्या अंमळबजावणीचा 
आढावा घेईल . 


१७. जिल्हास्तरीय सुकाणू समितीः- 


पिकांच्या उत्पन्नाची आकडेवारी कृषि विभागाला अचूक व वेळेवर उपलब्ध होण्यासाठी पीक कापणी 
प्रयोगांचे नियोजन, अंमलबजावणी आणि पर्यवेक्षणासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात खालीलप्रमाणे सुकाणू समिती स्थापन 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३६ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१९/प्र.क्र.१४६/११-ओ 


१. निवासी उपजिल्हाधिकारी : अध्यक्ष 
२. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (विकास), जिल्हा परिषद : सदस्य 
३. कृषि विकास अधिकारी जिल्हा परिषद : सदस्य 
४. सॅम्पल सर्वे ऑर्गनायझेशनचे प्रतिनिधी : सदस्य 
५. विमा कंपनीचे प्रतिनिधी : सदस्य 
६. तंत्र अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालय : सदस्य सचिव 


सदर समितीवर विमा कंपनीच्या प्रतिनिधीची उपस्थिती अनिवार्य असेल, जेणेकरुन विमा कंपनीला संपूर्ण 
परिस्थितीची माहिती ego, पीक कापणी प्रयोगांचे नियोजन, वेळापत्रक, पीक कापणीसाठीच्या प्लॉटची निवड, 
फॉर्म २ प्रत प्राप्त करणे आणि प्रत्येक प्लॉटचे उत्पन्न इ. माहिती प्राप्त करुन घेता येईल. 
पीक कापणी प्रयोगांचे नियोजन, पीक कापणीचे अहवाल इ. सर्व माहिती राष्ट्रीय पिक विमा पोर्टलवर अपलोड करणे 
आणि संबंधित कर्मचा-यांचे प्रशिक्षणाची जबाबदारी समितीच्या अध्यक्षांची असेल. सुकाणू समितीच्या बैठकांचे इतिवृत्त 
जिल्हास्तरीय आढावा समितीकडे आणि राज्यस्तरीय नोडळ अधिकारी म्हणुन कृषि आयुक्तांना सादर करणे 
बंधनकारक राहील. संबंधित विमा कंपनीने दैनंदिन एक जबाबदार अधिकारी पिक काढणीच्या कालावधीत किमान तीन 
महिन्यांसाठी सुकाणू समितीच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयात प्रतिनियुकक्‍्त करणे समन्वय आणि पीक कापणीबाबतची 
माहिती प्राप्त करुन घेण्यासाठी बंधनकारक असेल. याकरिता विमा कंपनीच्या प्रतिनीधीला आवश्‍यकतेनुसार पुरेशी 
जागा व सुविधा जिल्हा प्रशासनाने उपलब्ध करुन देणे आवश्‍यक असेल व याची खातरजमा जिल्हा सुकाणू समितीचे 
अध्यक्ष करतील 
१८. योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांच्या प्राप्त होणाऱ्या तक्रारीबाबत करावयाची कार्यवाही :- 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या संदर्भात शहोतकरी, लोकप्रतिनिधी यांचे मार्फत सातत्याने नुकसान भरपाई न 
मिळणे / कमी मिळणे, विमा कंपनी कडून प्रतिसाद न मिळणे, विमा कंपनी कडून पिक पंचनामे वेळेत न होणे, 
बँकांमार्फत शेतकऱ्यांचे अर्ज न स्विकारणे, विमा कंपनीस माहिती सादर करतांना बँकांमार्फत त्रुटी राहणे /विलंब होणे, 
विमा कंपनी मार्फत रक्‍कम प्राप्त झाल्यानंतरही बँकांमार्फत लाभार्थ्यांना विहित कालावधीत अदा न करणे इ. प्रकारच्या 
तक्रारी प्राप्त होत असतात. 

कृषि विभागास प्राप्त झालेल्या तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही होणेचे दृष्टीने सतत पाठपूरावा होत असतो. 
त्यानुसार, प्राप्त होणाऱ्या विविध तक्रारींचे निरसन अनुक्रमे तालुकास्तर, जिल्हास्तर, विभागस्तर, व राज्यस्तरावरील 
समितीमार्फत करणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी तालुकास्तरावर संबंधित तहसीलदार, जिल्हास्तरावर संबंधित 
जिल्हाधिकारी, विभागियस्तरावर विभागीय आयुक्‍त, तसेच राज्यस्तरावर सचिव कृषि यांचे अध्यक्षतेखाली 
खालीलप्रमाणे समिती स्थापन करणेत येत आहेत. 


तालुका स्तरावरील समिती 


योजनेसंदर्भात स्थानिक स्तरावरील विविध लोकप्रतिनिधी शेतकरी यांचेकडून प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींचे 
निराकरण स्थानिक स्तरावरच होण्याच्या दृष्टिकोनातून तालुकास्तरावर तहसीलदार यांचे अध्यक्षतेखाली खालील 
प्रमाणे तक्रार निवारण समिती गठित करण्यात येत आहे. 


१) तहसीलदार : अध्यक्ष 
२) गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती : सदस्य 
३) संबंधित मंडळ कृषी अधिकारी : सदस्य 
४ ठोतकरी प्रतिनिधी (2) : सदस्य 
५) अग्रणी बँकचे तालुका स्तरीय प्रतिनिधी : सदस्य 
६) जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक प्रतिनिधी : सदस्य 


पृष्ठ ३६ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१९/प्र.क्र.१४६/११-ओ 


७) संबंधित विमा कंपनीचे प्रतिनिधी : सदस्य 
८) आपले सरकार सेवा केंद्र चालक यांचे प्रतिनिधी : सदस्य 
९) तालुका कृषी अधिकारी : सदस्य सचिव 


तालुकास्तरीय समितीने पार पाडावयाची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या : 

१) योजनेच्या अंमलबजावणी संदर्भात प्राप्त होणाऱ्या होतकऱयांच्या निवारणासाठी योजनेच्या मार्गदर्शक 
सूचनेच्या अधीन राहून कार्यवाही करणे. 

२) योजनेसंबंधी प्राप्त तक्रारींचे अनुषंगाने कार्यवाही करणे. 

३) योजने संबंधित आपले सरकार सेवा केंद्राच्या कामकाजावर तालुकास्तरीय नियंत्रण ठेवणे. 

४) तालुक्यातील सर्व राष्ट्रीयीकृत / खाजगी / सहकारी बँकेच्या शाखांमार्फत करण्यात येणार्‍या 
योजनेच्या सहभागाबाबत सनियंत्रण करणे. 

५) नोंदणी संदर्भातील तक्रारींबाबत पडताळणी करून आवश्यकतेनुसार विभागस्तरीय / जिल्हास्तरीय 


समितीस शिफारस करणे. 
जिल्हा स्तरावरील समिती 
१) जिल्हाधिकारी : अध्यक्ष 
२) जिल्हयाचे जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी : सदस्य 
३) विमा कंपनीचे प्रतिनिधी : सदस्य 
४ जिल्हा अग्रणी बँक अधिकारी : सदस्य 
५) जिल्हा उप व्यवस्थापक, नाबार्ड : सदस्य 


६) निमंत्रीत तज्ञ (कृषि विद्यापीठ शास्त्रज्ञ / संशोधन संस्था प्रतिनिधी) : सदस्य 


७ शेतकरी प्रतिनिधी (जास्तीत जास्त ३) : सदस्य 
८) कृषि उप संचालक, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालय  : सदस्य सचिव 
विभागीय आयुक्त स्तरावरील समिती 
१) विभागीय आयुक्‍त : अध्यक्ष 
2) संबंधित जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी : सदस्य 
३) विमा कंपनीचे प्रतिनिधी : सदस्य 
४) कृषि विद्यापीठ शास्त्रज्ञ : सदस्य 
५) शेतकरी प्रतिनिधी (जास्तीत जास्त २) : सदस्य 
६) संबंधित विभागीय कृषि सह संचालक : सदस्य सचिव 
राज्य स्तरावरील समिती 
१) सचिव / प्रधान सचिव /अपर मुख्य सचिव (कृषी) : अध्यक्ष 
२) आयुक्‍त कृषी : सदस्य 
3) आयुक्‍त सहकार : सदस्य 
४) विधानमंडळ सदस्य (जास्तीत जास्त २) : सदस्य 
५) समन्वयक, राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटी : सदस्य 


पृष्ठ ३६ पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१९/प्र.क्र.१४६/११-ओ 


६) मुख्य सरव्यवस्थापक, नाबार्ड : सदस्य 
७ शेतकरी प्रतिनिधी (जास्तीत जास्त २) : सदस्य 
८) उप सचिव : सदस्य सचिव 


* समिती आवर्यकतेनुसार विद्यापिठे / हवामानशास्त्र विभाग / संशोधन संस्था/कमोडीटी बोर्ड/महाराष्ट्र राज्य 
सुदूर संवेदन उपयोगिता केंद्र / राज्य टेक्निकल सपोर्ट युनिट मधील तज्ञांना निमंत्रीत करु शकेल. 

जिल्हास्तरावरील समितीने तक्रारींचे निरसन करावे. जिल्हा स्तरावरील समितींकडे केलेल्या तक्रारींचे योग्य 
निरसन न झाल्यास विभागीय स्तरावरील समितीने त्या तक्रारींचे निरसन करावे. विभागीय स्तरावर निरसन न 
झालेल्या तक्रारी राज्यस्तरीय समितीसमोर सादर करण्यात याव्यात. गंभीर स्वरुपाच्या तक्रारी, एकाहुन अधिक 
जिल्ह्यांशी संबंधीत तसेच नुकसानीची व्याप्ती रु. २५ लाखांहून अधिक असेल अशा तक्रारी राज्यस्तरीय समितीकडे 
सादर करतील. राज्यस्तरीय समिती तक्रार प्राप्त झाल्यापासून १५ दिवसात निकाली काढेल. समितीचा निर्णय सर्व 
घटकांना मान्य असेल. 

प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेसंदर्भात न्यायालयीन प्रकरणी दाव्यांचे कामकाज पाहण्यासाठी, शासनाचे वतीने 
संपुर्ण कार्यवाही करणेसाठी तसेच जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच येथे दाखल केल्या जाणाऱ्या तक्रारीच्या 
अनुषंगाने संपूर्ण कार्यवाही करणेसाठी संबंधित जिल्हयाच्या जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात 
येत आहे. 

तालुका, जिल्हास्तरावर योजनेच्या अंमलबजावणी संदर्भात प्राप्त होणाऱ्या शेतकऱ्यांचे तक्रार निवारणासाठी 
उपरोक्त समित्यांनी मार्गदर्शक सुचनेच्या अधिन राहुन कार्यवाही करावी. जिल्हा, विभागस्तरावर तक्रारींचे योजनेच्या 
मार्गदर्शक सुचनेनुसार निरसन न झाल्यास कृषि आयुक्तालय स्तरावर सदर प्रकरण संपूर्ण तपशीलांसह विभागीय 
कृषि सह संचालक यांनी अभिप्रायांसह सादर करावे. राज्यस्तरावर सदर योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी 
आयुक्त, कृषि हे सनियंत्रण व पर्यवेक्षण करतील. 

१९. आयुक्त, कृषि, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी अधिसूचित क्षेत्रातील रबी पिकांची (उन्हाळी भात व उन्हाळी भुईमूग 
वगळून) पीक कापणी प्रयोगावर आधारित “सरासरी उत्पन्नाची आकडेवारी संबंधित विमा कंपनीस दिनांक ३१ 
जुले, २०२० पर्यंत,उन्हाळी भात व कांदा ३१ ऑगस्ट २०२० व उन्हाळी भुईमूग ३१ ऑक्टोबर २०२० पर्यंत सादर 
करावी. सदरची आकडेवारी कृषि आयुक्‍ताळयास वेळेत सादर करण्याची संयुक्‍त जबाबदारी ही संबंधित 
जिल्हाधिकारी व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांची राहील. 

२०. अधिसुचित विमा क्षेत्र घटकातील पिकाच्या सर्वसाधारण पीक परिस्थितीच्या मानाने पीक उत्पन्नाच्या अंदाजात 
असामान्य तफावत येत असेल तर विमा कंपनी राज्य शासनाच्या मार्गदर्शनाप्रमाणे विविध तंत्रज्ञानाचा वापर (जसे 
की, उपग्रह छायाचित्र व इतर तंत्रज्ञान) करुन पीक उत्पन्नाचा अंदाज निश्चित करेल. जर या दोन्हीमध्ये लक्षणीय 
फरक दिसुन आल्यास सदरची बाब केंद्र शासनाच्या तांत्रीक सल्लागार समितीपुढे ठेवण्यात येईल व या समितीने 
घेतलेला निर्णय अंतिम राहील. याबाबतीत तांत्रीक सछ़ागार समिती महालनोबिस राष्ट्रीय पीक पुर्वानुमान केंद्र, 
(MNCFC) नवी दिल्ली यांची मदत घेईल. 

२१. शासन असे निर्देश देत आहे की, विमा क्षेत्र घटक म्हणून अधिसूचित केलेल्या मंडळ/मंडळगटामध्ये किमान १० 
पीक कापणी प्रयोग आणि अधिसूचित तालुक्यामध्ये किमान १६ पीक कापणी प्रयोग घेण्यात यावेत. या 
योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी मंडळ किंवा मंडळगट आणि तालुका यापैकी लागू असणाऱ्या 
अधिसूचित क्षेत्रावर आधारित पीक कापणी प्रयोग ग्राह्य धरण्यात यावेत. 

२२. या योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाई निश्चित करतांना पैसेवारी, दुष्काळ, टंचाई परिस्थिती आणि पुरामुळे झालेल्या 
नुकसानी संदर्भात कोणत्याही शासकीय विभाग/संस्थेमार्फत घोषित करण्यात आळेली आकडेवारी ग्राह्य धरण्यात 
येवू नये. यासाठी कृषि आयुक्‍्तालयामार्फत सादर करण्यात आलेल्या राज्य शासनाच्या पीक उत्पादनाच्या 


पृष्ठ ३६ पैकी २० 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१९/प्र.क्र.१४६/११-ओ 


२३. 


२४ 


अंदाजासाठी घेण्यात येणाऱ्या पीक सर्वेक्षण अंदाजाच्या पीक कापणी प्रयोगावर आधारित सरासरी उत्पन्नाची 
आकडेवारी ग्राह्य धरण्यात यावी. 

पीक कापणी प्रयोगाचे क्षेत्रिय काम मंडळ अधिकारी, कृषि सहाय्यक व ग्रामसेवक या अनुक्रमे महसूल, कृषि व 
ग्रामविकास विभागाच्या क्षेत्रिय कर्मचाऱ्यांकडे सोपविण्यात आळे आहे. अधिसूचित विमा क्षेत्रामध्ये निर्धारित 
करण्यात आलेले पीक कापणी प्रयोग घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद व 
जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात पीक कापणी प्रयोगाची प्रभावी अंमलबजावणी 
करण्यासाठी संबंधित तालुक्‍यातील अनुक्रमे तहसिलदार, गट विकास अधिकारी व तालुका कृषि अधिकारी यांचे 
मार्फत सनियंत्रण करावे. या योजनेअंतर्गत पिक कापणी प्रयोगांसाठी मोबाईल अँपचा वापर करणे केंद्र शासनाने 
बंधनकारक केले आहे. अन्यथा विमा हप्ता अनुदानामध्ये केंद्र हिऱ्याची रक्‍कम वितरीत केली जाणार नसल्याचे 
केंद्र शासनाने स्पष्ट केले आहे. ही बाब सर्व क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मचारी यांचे निदर्शनास आणुन द्यावी व त्यानुसार 
अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


, विमा प्रकरणे व विमा हप्ता जमा करणे : 


१. पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय कृषि विमा योजना व राष्ट्रीय पीक विमा कार्यक्रम यामध्ये उपयोगात 
येत असलेली बँक पध्दत ही सहकारी बँकांना तशीच लागू राहील. कार्यान्वयीत विमा कंपनीने प्राधिकृत केलेल्या 
नोडल बँकेशी संपर्क साधावा, परंतु कर्ज वाटप केंद्राशी (प्राथमिक कृषि पतपुरवठा सहकारी संस्थांशी) संपर्क 
ठेवण्याची आवश्‍यकता नाही. व्यापारी बँक / प्रादेशिक ग्रामीण बँकेच्या शाखा यासाठी नोडल बँका म्हणून 
कार्यान्वयित राहतील. अग्रणी बँक आणि व्यापारी बँकांची प्रादेशिक कार्यालये / प्रशासकीय कार्यालये त्यांचे 
अधिनस्त बँकांना योजनेच्या मार्गदर्शक सुचना पाठविणेबाबत कार्यवाही करतील, बँक शाखेकडून विमा कंपनीस 
विहित मुदतीत विमा प्रस्ताव पाठविणेबाबत समन्वयाचे काम करतील आणि विम्याची संपूर्ण माहिती पीक विमा 
पोर्टलवर टाकण्याबाबत कार्यवाही करतील. या व्यतिरिक्त बिगर कर्जदार शोतकऱ्यांचा योजनेत सहभाग 
वाढविणेसाठी विमा कंपनी विमा प्रतिनिधी / विमा मध्यस्थांचा वापर करतील. 

२. कृषि विमा पोर्टलवर दर्शविलेल्या प्रपत्रात नोडल बँक / बँक शाखा घोषणापत्रे / प्रस्ताव विमा कंपनीस सादर 
करतील. त्यामध्ये विमा क्षेत्र घटक, विमा संरक्षित रक्‍कम, विमा हप्ता, शहोतकऱ्यांनी विमा संरंक्षित केलेले क्षेत्र, 
प्रवर्गनिहाय सहभागी शोतकरी संख्या (अल्प आणि अत्यल्प किंवा इतर) आणि इतर प्रवर्गातील शेतकरी संख्या 
(अ.जा./अ.ज./इतर) स्री / पुरुष, बँक खाते क्रमांक इ. माहितीचा समावेश असेल. 

३. ज्या शहोतक-यांचा विमा अर्जांचा तपशिल राष्ट्रीय विमा पोर्टलवर अपलोड केलेला असेल तेच शोतकरी विमा 
संरक्षणासाठी पात्र असतील आणि राज्य व केंद्र शासनाचे विमा हप्ता अनुदान त्यानुसारच अदा केले जाईल. 


कर्जदार शेतकरी: 


४. अधिसुचित पिकांसाठी व अधिसुचित केलेल्या क्षेत्रासाठी कर्ज मंजूर केलेल्या होतकऱ्यांसाठी योजना बंधनकारक 
राहील. योजनेच्या वेळापत्रकानूसार कर्ज मंजूर करणारी बँक शाखा / प्राथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्था 
ही (नोडल बँकेमार्फत) विमा संरक्षीत venga महिनावार पीकनिहाय, विमा क्षेत्रनिहाय, विमा हप्ता दराची 
विहित प्रपत्रात माहिती तयार करुन संबंधीत विमा कंपनीस सादर करेल. कर्ज वितरण करणाऱ्या बँक / प्राथमिक 
कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्था होतक-यांनी भरावयाच्या विमा हप्त्याची रक्‍कम जादा कर्ज रक्‍कम म्हणून मंजूर 
करतील. 

५. किसान क्रेडिट कार्ड द्वारे पीक कर्ज मंजूर केलेल्या शेतकऱ्यांसाठी योजना बंधनकारक राहणार असून ST 
शेतकऱ्यांच्या बाबतीत योजनेच्या वेळापत्रकानुसार त्यांचे विमा प्रस्ताव विहित कालावधीत बँकांनी विमा कंपनीस 
सादर करणे आवश्‍यक आहे. अशा शोतकऱ्यांच्या बाबतीत बँकेने कर्जाच्या अर्जामध्ये शोतकऱ्यांना दिलेल्या 
क्षेत्रावरून विमा संरक्षित क्षेत्र गृहित धरावे किंवा शेतकऱ्याने स्वत:ने दिलेल्या पीक पेरणीच्या माहितीवरून गृहित 
धरणेत यावे. 


पृष्ठ ३६ पैकी २१ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१९/प्र.क्र.१४६/११-ओ 


६. राज्यस्तरीय समितीने निश्चित केलेल्या वेळापत्रकानुसार अंतिम दिनांकापर्यंत व्यापारी बँकेच्या शाखा / प्रादेशिक 
ग्रामीण बँकेच्या शाखा/ नोडल बँक (प्राथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्थेच्या बाबतीत) विमा प्रस्ताव जमा 
करून ते सविस्तर तपशीलासह, पीक विमा हप्त्याच्या रकमेसह विमा कंपनीस पाठवतील. 


बिगर-कर्जदार शेतकरी (ऐच्छिक) 

७. योजनेत सहभागी होऊ इच्छिणारे बिगर कर्जदार शोतकरी आपल्या विमा प्रस्तावाची आवेदन पत्रे भरून व्यापारी 
बँकांच्या स्थानिक शाखेत / प्रादेशिक ग्रामीण बँकेत / प्राथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्था / विमा 
कंपनीच्या अधिकृत विमा प्रतिनिधी किंवा विमा मध्यस्थामार्फत विमा हप्ता रकमेसह सादर करतील. 

८. योजनेत सहभागी होणारा शोतकरी विहित प्रपत्रातील विमा प्रस्ताव भरून व्यापारी बँकेच्या शाखेत/प्रादेशिक 
ग्रामीण बँकेच्या शाखेत / प्राथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्थेत विमा हप्ता भरुन सादर करेल. संबंधीत 
शेतकऱ्यांना संबंधित बँकेत आपळे बचत खाते उघडणे आवश्यक राहील. बँकेतील अधिकारी, aH IT 
आवेदनपत्रे भरणे व इतर बाबतीत सहाय्य व मार्गदर्शन करतील. शोतकऱ्याचे विमा प्रस्ताव स्विकारताना त्यांनी 
विमा संरक्षित केलेली रक्‍कम व लागू होणारी विमा हप्ता रक्‍कम इत्यादी बाबी तपासून पाहण्याची जबाबदारी 
संबंधित बँकांची राहिल. बँकेची शाखा पिकवार व विहित प्रपत्रामधील पीक विमा प्रस्ताव / घोषणापत्र तयार 
करून विमा हप्ता रक्‍्कमेसह अमंलबजावणी करणाऱ्या विमा कंपन्यांना विहित कालावधीत पाठवेल. 

९. बिगर कर्जदार शोतकरी यांना भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण यांनी मान्यता दिलेल्या 
संस्थेमार्फत / विमा प्रतिनिधीद्वारे सेवा घेता येईल आणि संबंधित संस्था / विमा प्रतिनिधी हे शहोतकऱ्यांना योजनेचे 
फायदे आणि योजनेविषयी मार्गदर्शन करणेसाठी योजनेचे प्रवर्तक म्हणून काम करतील त्याचप्रमाणे 
शेतकऱ्यांकडून विमा हप्ता जमा करणे आणि वैयक्तिकरित्या / संकलित केलेल्या विमा हप्त्याची रक्‍कम 
वैयक्तिक प्रस्ताव आणि विमा घोषणापत्र / लाभार्थ्यांचे यादीची सॉफ्ट कॉपी तसेच शेतकऱ्यांच्या माहितीसह विमा 
कंपनीस पाठवतील व विमा कंपनीमार्फत सदरची माहिती पीक विमा पोर्टलवर भरण्यात येईल. 

१०. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने मान्यता दिलेल्या संस्था, विमा कंपनीने नियुक्‍त केलेले 
प्रतिनिधी शेतकऱ्याकडून विमा हप्ता स्विकारतेवेळी शोतकऱ्यांचे पीकाखालील क्षेत्र, विमा संरक्षित रक्‍कम 
इत्यादी बाबत संबंधीत भुमि अभिलेख दस्तऐवज तपासून पाहतील, त्याचप्रमाणे भाडेतत्वावर किंवा कुळाने 
असलेल्या शेतकऱ्यांच्या करारनामा / सहमती पत्राची प्रत अभिलेखात जतन करतील. प्राधिकृत केलेल्या 
संस्था / विमा प्रतिनिधी जमा झालेल्या विमा हप्त्याची रक्‍कम व संकलित प्रस्ताव ७ दिवसात विमा कंपनीस 
पाठवतील. अशा शोतकऱ्यांच्या बाबतीत त्यांचे बँक खाते असल्याबाबतची खातरजमा करतील व याचा तपशील 
विमा कंपनीस पाठवतील. 


बिगर-कर्जदार शोतकऱ्यांचा योजनेत सहभाग- थेट विमा कंपनी मार्फत: 


११. योजनेत सहभागी होवू इच्छिणाऱ्या बिगर कर्जदार शेतकरी वैयक्तिकरित्या किंवा पोस्टाने त्यांचा विमा प्रस्ताव 
विहित प्रपत्रात योग्य त्या विमा हप्त्यासह विमा कंपनीस पाठवून योजनेत सहभागी होऊ शकतात. तसेच 
शासनाने प्राधिकृत केलेल्या पीक विमा संकेतस्थळाद्वारे किंवा विमा कंपनीच्या संकेतस्थळाद्वारे देखील बिगर 
कर्जदार शेतकरी योजनेत सहभागी होऊ शकतात. उपरोक्त पध्दतीने योजनेत सहभागी होणाऱ्या बिगर 
कर्जदार शेतकऱ्यांजवळ योजनेत सहभागी झाल्याचा पुरावा उदा. अर्जाची झेरॉक्स किंवा विमा हप्ता भरल्याची 
पावती असणे बंधनकारक आहे. विमा प्रस्तावात भरळेळी माहिती चुकीची असल्याचे निदर्शनास आल्यास 
शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता जप्त केला जाईल व शेतकऱ्यांस नुकसान भरपाई मिळणेचा अधिकार राहणार नाही. 

१२. पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी सादर केलेला विमा प्रस्ताव अपूर्ण असल्यास / आवश्‍यक असणारे 
पुरावे व कागदपत्रे प्रस्तावासोबत सादर न केल्यास / योग्य तो विमा हप्ता भरलेला नसल्यास प्रस्ताव 
स्विकारल्यापासून १ महिन्याच्या आत सदर प्रस्ताव परत करण्याचे अधिकार विमा कंपनीस आहेत. विमा 
कंपनीने प्रस्ताव नाकारल्यास विमा हप्त्याची संपूर्ण रक्‍कम संबंधित शेतकऱ्याला विमा कंपनीमार्फत परत दिली 
जाईल. 

१३. पिक बदलाचा पर्याय - बिगर कर्जदार शेतकरी पीक पेरणीच्या नियोजनांनुसार पेरणीच्या अगोदर योजनेत 
सहभागी होवू शकतात. परंतु पीक नियोजनात काही कारणास्तव बदल झाल्यास त्याबाबतची माहिती योजनेत 


पृष्ठ ३६ पैकी २२ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१९/प्र.क्र.१४६/११-ओ 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


सहभागी होण्याच्या अंतिम दिनांकाच्या २ कार्यालयीन दिवस अगोदर संबंधित विमा कंपनीस वित्तीय संस्थेच्या 
माध्यमातून किंवा विमा प्रतिनिधीद्वारे कळविणे आवश्‍यक आहे. तसेच बदललेल्या अधिसुचित पिकाचा पीक 
पेरणीचा स्वयंघोषणा पत्र व आवश्‍यकता असल्यास जास्तीची विमा हप्ता रक्‍कम संबंधित विमा कंपनीस अदा 
करणे आवश्यक आहे. अगोदर भरलेला विमा हप्ता हा पेरणी केलेल्या पिकाच्या विमा हप्त्यापेक्षा जास्त 
असल्यास अतिरिक्त विमा हप्ता रक्‍कम विमा कपंनीमार्फत परत केली जाईल. 
कर्जदार शेतकरी देखील पीक नियोजनामध्ये काही बदल झाल्यास विमा संरक्षित पिकाचे नाव बदलू 
शकतात परंतु त्यासाठी कर्जदार शेतकऱ्यांनी पीक बदलाबाबत संबंधित बँकेस योजनेत सहभागी होण्याच्या 
अंतिम दिनांकाच्या २ कार्यालयीनदिवस अगोदर लेखी स्वरूपात कळविणे आवश्‍यक आहे जेणेकरून त्यांचे 
प्रस्तावित पीक विमा संरक्षित होऊ शकेल. परंतु अधिसुचित नसलेले पीक बदळून त्या ऐवजी अधिसुचित पीक 
विमा संरक्षित करावयाचे झाल्यास त्यासाठी अधिसुचित पिकाची पेरणी केलेले स्वयं घोषणापत्र बँकेस सादर 
करणे आवश्‍यक आहे. 
अधिसुचित पिकासाठी मंजूर केलेली सर्व कर्जे विहित कालावधीत विमा संरक्षित केली जातील याची सर्व 
बँकांनी दक्षता घेणे आवश्‍यक आहे. 
नोडल बँकांनी / प्राथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्थांनी विहित कालावधीनंतर सादर केलेले सर्व विमा 
प्रस्ताव विमा कंपनीमार्फत नाकारण्यात येतील व सदर सर्व विमा प्रस्तावांचे दायित्व हे संबंधित बँकांचे राहील 
त्यामुळे नोडल बँकांनी / प्राथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्थांनी विहित कालावधीनंतर कोणताही विमा 
प्रस्ताव स्विकारू नये. सर्व नोडल बँकांनी / प्राथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्थांनी जमा विमा हप्त्यासह 
योजनेत सहभागी झालेल्या शोतकऱ्यांचा एकत्रित अहवाल विहित कालमर्यादेत संबंधित विमा कंपनीकडे 
पाठविण्याची दक्षता घ्यावी. जर बँकेने विहित कालमर्यादेत विमा प्रस्ताव विमा कंपनीकडे सादर केले नाही तर 
त्याची जबाबदारी सर्वस्वी संबंधित बँकेची राहील. 
बँकांच्या सर्व शाखा, सर्व नोडल बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांची 
(कर्जदार व बिगर कर्जदार) यादी व इतर आवश्‍यक माहिती जसे की, शेतकऱ्याचे संपूर्ण नाव, बँक खाते क्रमांक, 
गावाचे नाव, अल्प - अत्यल्प भुधारक अशी वर्गवारी, अनुसूचित जाती / जमाती, पुरुष / स्त्री वर्गवारी, विमा 
संरक्षित क्षेत्र, पिकाचे नाव, जमा विमा हप्ता, शासकिय अनुदान इ. माहिती संबंधित प्राथमिक कृषि पत पुरवठा 
सहकारी संस्था / बँकेची शाखा यांचेकडून सॉफ्ट कॉपीमध्ये घेऊन सदरची माहिती तपासून अंतिम मुदत 
संपल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत संबंधित विमा कंपनीकडे पाठविण्याची कार्यवाही करतील व पीक विमा 
योजनेच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करतील. 
बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती विमा कंपन्या मध्यस्थ संस्थांकडून विहित प्रपत्रात प्राप्त करून घेतील. बँका 
/ वित्तीय संस्था, विमा मध्यस्थ संस्था यांच्या माध्यमातून योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांची (कर्जदार व 
बिगर कर्जदार) माहिती प्राप्त करून घेण्याची जबाबदारी सर्वस्वी संबंधित विमा कंपनीची आहे व सदरची 
माहिती पीक विमा योजनेच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यास संबंधित विमा कंपनीही बँकेस मदत करेल. 
सर्व विमा कंपन्या त्यांच्याकडे प्राप्त झालेली योजनेतील सहभागी शेतकऱ्यांची माहिती तपासतील व 
योजनेअंतर्गत शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या अनुदानाचा अंतिम विमा हप्ता मिळणेच्या १ महिना अगोदर विमा 
कंपनीच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करतील. 


२५. प्रचार, प्रसिध्दी व प्रशिक्षण : 


१) 


सदर योजनेस क्षेत्रीय स्तरावर पुरेशी प्रसिध्दी देणे आवश्‍यक आहे. हकश्राव्य माध्यम, राज्याचे कृषि विस्तार 
अधिकारी यांच्या सेवा यासाठी उपयोगात आणल्या जाव्यात. तसेच विमा हप्ता गोळा करणे, विमा प्रकरणांची 
छाननी करणे, इत्यादी कामे करणाऱ्या व्यक्‍तींना प्रशिक्षण देणेही आवश्‍यक आहे. अंमलबजावणी करणाऱ्या 
संस्थेने याची व्यवस्था करावी. योजनेसंबंधीची माहिती पुस्तिकांचे क्षेत्रीय स्तरावर वितरण करण्यात यावे. 
योजनेची मुख्य वैशिष्टये दाखविणारा एक माहितीपट संबंधीत विमा कंपनीने तयार करून जास्तीत जास्त 
शेतकऱ्यांना दाखवावा. 


पृष्ठ ३६ पैकी २३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१९/प्र.क्र.१४६/११-ओ 


२) शोतकऱ्यांमध्ये योजनेसंबंधी जागृती निर्माण करण्यासाठी व प्रशिक्षण देण्यासाठी एक खास कृती आराखडा 
संबंधीत विमा कंपनीने तयार करावा. 


३) विमा कंपनीने एकुण विमा हप्ता रकमेच्या ०.५ टक्के रक्कम क्षेत्रीय पातळीवर योजनेच्या War व प्रसिध्दीवर 
खर्च करावी व केलेल्या खर्चाचा तपशिल हंगामाच्या शेवटी राज्य व केंद्र शासनाला सादर करावा. सदर खर्च 
एकुण विमा हप्ता रकमेच्या ०.५ CHIESA कमी असल्यास फरकाची रक्कम विमा कंपनीने 'तंत्रज्ञान निधी' मध्ये 
नोंदणीच्या अंतिम तारखेपासून तीन महीन्यांच्या आत जमा करावी. 


२६. योजनेमध्ये निरनिराळया संस्थांच्या भुमिका व जबाबदा-या: 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत केंद्र सरकार, राज्य शासनाकडील विविध विभाग तसेच विविध संस्थाचा म्हणजे, 
सहभागी शासकीय व खाजगी विमा कंपनी आणि विविध आर्थिक संस्था यांचा सहभाग राहिल. प्रधानमंत्री पीक विमा 
योजनेच्या सुलभ आणि परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक संस्थेने त्यांना नेमुन दिलेले काम जास्तीत जास्त 
चांगल्या प्रकारे पार पाडणे बंधनकारक आहे. 


अ) केंद्र शासनाच्या भुमिका व जबाबदाऱ्या: 


at 


99 


ब) राज्य शासनाच्या भुमिका व जबाबदाऱया 


केंद्र शासनामार्फत प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी वेळोवेळी 
मार्गदर्शक सुचना जाहीर केल्या जातील. तसेच राज्य शासनाला जनजागृती / प्रसिध्दी करण्यासाठी 
समन्वय व मदत केली जाईल. 


. केंद्र शासनामार्फत वित्तीय संस्था / बँका यांना रिझर्व बँक ऑफ इंडिया व नाबार्डद्वारे प्रधानमंत्री पीक विमा 


योजनेच्या वित्तीय बाबींच्या परिपुर्ततेसाठी मार्गदर्शक सुचना देण्यात येतील. 


. "राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टल" चे व्यवस्थापन. 
. टेक्निकल सपोर्ट युनिट / केंद्रीय प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षाची स्थापना करणे व आव्यक सेवा-सुविधा 


पुरविणे. 
तांत्रीक सल्लागार समितीची स्थापना / पुनर्रचना. 


. मागील हंगामातील विमा हप्ता रकमेच्या केंद्र शासनाच्या हिऱ्याच्या Co टक्के रकमेच्या ५० टक्के रक्‍कम 


आगावू विमा हप्ता रक्‍कम म्हणून पिक विमा नोंदणीच्या अंतिम तारखेनंतर १५ दिवसांच्या आत विमा 
कंपन्यांना अदा करणे. 


. शहोेतकरी सहभागाची जिल्हानिहाय आकडेवारी राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलवर अंतिम होताच १५ दिवसांच्या 


आत उर्वरित विमा हप्ता रक्‍कम अदा करणे. 


. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीचे पर्यवेक्षण व आढावा घेतला जाईल तसेच पीक विमा 


हप्ता व इतर आवऱ्यक बाबींबाबत विमा कंपनीस सुचना देण्यात येतील. वेळोवेळी विमा कंपनींच्या कार्याचा 
आढावा घेऊन गरज असल्यास त्यामध्ये सुधारणा करणेबाबत सुचना देण्यात येतील. 


. राज्य शासन व इतर समभाग धारकांसाठी प्रशिक्षण / कार्यशाळा आयोजित करण्यात येईल. 
१०, 


योजनेच्या तरतुदीबाबत मागदर्शन करणे तसेच नुकसान भरपाई निश्चित करतांना काही अडचणी आल्यास 
त्यावर निर्णय घेणे. 


. योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये पारदर्शकता, सुप्रशासन आणणे आणि शेतक-यांना विमा नुकसानभरपाई 


वेळेवर मिळावी यासाठी आव्यक तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी सहाय्य, मार्गदर्शन आणि संसाधने उपलब्ध 
करुन देणे. 


व्‌ 


योजनेच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी राज्य शासन खालील कार्ये पार पाडेल. 


णः 


योजनेची अधिसुचना निर्गमित झाल्यानंतर राज्य शासनामार्फत योजना अंमलबजावणीसाठी निवडण्यात 
आलेल्याविमा कंपनीच्या सहाय्याने अधिसुचनेतील आवऱ्यक माहिती पिक विमा योजनेच्या संकेतस्थळावर 
प्रसिध्द करण्यात यावी. 


पृष्ठ ३६ पैकी २४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१९/प्र.क्र.१४६/११-ओ 


२. जिल्हानिहाय व पिकनिहाय पेरणी व काढणीच्या अंदाजीत तारखा कृषि विद्यापीठांकडून/'ेंद्रिय 
संस्थांकडून प्राप्त करून कृषि विभागाचे संकेतस्थळावर कृषि आयुक्‍तालायमार्फत प्रदर्शित करण्यात 
याव्यात. 


३. नुकसान भरपाई विहित कालावधीत निश्चित करण्यासाठी तसेच योजनेच्या परिणामकारक 
अंमलबजावणीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणेबाबत आव्यक कार्यवाही करण्यात यावी. 

४. योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये सहभागी सर्व यंत्रणा/संस्था/ शासकीय विभाग/समिती यांना आवऱ्यक ते 
निर्देश देणे. 

५. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत अधिसुचित करण्यात आलेल्या पिकांची मागील १० वर्षातील विमा क्षेत्र 
घटक निहाय उत्पन्नाची आकडेवारी विमा कंपनीस देण्यात येईल. 

६. मागील हंगामातील विमा हप्ता रकमेच्या केंद्र शासनाच्या हिऱ्याच्या ८० टक्के रकमेच्या Yo टक्के रक्‍कम 
आगावू विमा हप्ता रक्‍कम म्हणून पिक विमा नोंदणीच्या अंतिम तारखेनंतर १५ दिवसांच्या आत 
सर्वसाधारण वित्तीय नियम (जीएफआर) / प्रकरणातील दिशानिर्देशांची पूर्तता करुन विमा कंपन्यांना अदा 
करणे. 

७. शेतकरी सहभागाची जिल्हानिहाय आकडेवारी राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलवर अंतिम होताच १५ दिवसांच्या 
आत उर्वरित विमा हप्ता रक्‍कम अदा करणे. 

८. राज्य सरकारने संबंधित विमा कंपनीद्वारे मागणी केल्यापासून ३ महिन्यांच्या आत विमा हप्ता अनुदानाचा 
राज्य हिस्सा कंपनीस अदा करणे आवश्यक राहील. अनुदान अदायगीस विलंब झाल्यास राज्य सरकारला 
दरमहा १% दंडव्याज द्यावे लागेल. 


९. विमा हप्त्याचा राज्य हिस्सा कंपन्यांना वितरित करण्यासाठी शक्यतोवर सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन 
प्रणाली (पीएफएमएस) / पीएफएमएस लिंक्ड सिस्टीमचा वापर करण्याचा राज्य शासन प्रयत्न करेल. 


१०. पीक विमा योजनेत शेतकऱयांचा विशेषत: बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढविण्यासाठी राज्य 
शासनाच्या कृषि आणि इतर संबंधीत विभागामार्फत मोठया प्रमाणावर जनजागृती व प्रसिध्दी करण्यात 
येईल. 


११. वेळापत्रकानुसार विहित नमुन्यात अधिसुचित पिकांच्या उत्पन्नाची आकडेवारी विमा कंपनीस सादर करणे. 

१२. स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती व काढणी पश्चात नुकसान या बाबींअंतर्गत वैयक्तिक स्तरावर नुकसान भरपाई 

निश्चित करण्यासाठी विमा कंपनीस मदत करणे. 

१३. अधिसुचित क्षेत्रात आवश्यकतेनुसार पीक कापणी प्रयोगांची अंमलबजावणी करण्यात यावी व विमा 

कंपनीस विहित कालावधीत पीक कापणी प्रयोगांचे आधारे उत्पन्नाची आकडेवारी पाठविण्यात यावी. 

१४. पीक कापणी प्रयोगाचे वेळी विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींना उपस्थित राहणे तसेच पीक कापणी प्रयोगाची 
आकडेवारी भरण्यासाठी क्षेत्रीय / जिल्हा / राज्य स्तरावर वापरण्यात येणाऱ्या तक्ता क्र. २ तपासण्याची 
मुभा देण्यात येईल. पीक कापणी प्रयोगांद्वारे मिळणारे उत्पन्नाचे अंदाज हे अचूक व दिलेल्या 
कालमर्यादेमध्ये प्राप्त होणेसाठी CHAT माध्यमांद्वारे मुद्रण केले जाईल. 

. योजनेसाठीच्या एकुण तरतूदीपैकी किमान २ टक्के तरतूद राज्य शासनाने प्रशासकिय खर्च, पिक कापणी 
प्रयोग, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, राज्य टेक्निकल सपोर्ट युनिट, प्रवासखर्च आणि आकस्मिक 
खर्चासाठी वापरण्यात यावा. 


क) विमा कंपनीच्या भुमिका व जबाबदाऱ्या: 


१. विमा कंपनी ही राज्य शासन व इतर अंमलबजावणी यंत्रणा यांच्यातील दुवा म्हणून काम करेल. 

२. अधिसुचनेप्रमाणे आवश्‍यक बाबींची राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीला पुर्तता करेल. 

३. या योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाई निश्चित करणेबाबत कार्यवाही व नुकसान भरपाई शेतकऱ्याच्या बँक 
खात्यावर थेट अदा करण्याची जबाबदारी विमा कंपनीची राहील. 


g षु 


es 


पृष्ठ ३६ पैकी २५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१९/प्र.क्र.१४६/११-ओ 


8. 


99 


१२. 


नरः 


१४. 


g & 


es 


१६. 


१७. 


१८ 


१९, 


वेळापत्रकाप्रमाणे सरासरी उत्पन्नाची आकडेवारी प्राप्त झाल्यानंतर नुकसान भरपाई निश्चित करणे व अदा 
करणे. 


. आवश्यकतेप्रमाणे पुनर्विम्याचे प्रयोजन करण्यात यावे. 


डाटाबेस - पिक उत्पन्न आणि हवामान घटक तसेच कृषि विम्याचा डाटाबेस तयार करणे. 


. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेचा आढावा घेऊन परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी आवश्‍यक सुचनांसह 


कृषि सहकार आणि किसान कल्याण मंत्रालय (केंद्र शासन) यांना सादर करणे. 


. पीक हंगाम सुरु होण्यापूर्वी संबंधीत विमा कंपनीने खाजगी विमा प्रतिनिधींची नियुक्‍ती लेखी स्वरुपात 


जाहीर करणे आव्यक आहे. 


. सेवाशुल्क अंमलबजावणी यंत्रणांना देणे. 
१०. 


योजनेची पारदर्शक पध्दतीने प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन 
पथदर्शक प्रकल्प राबविण्यासाठी विमा कंपन्यांनी पुढाकार घ्यावा. 


far कर्जदार शोतक-यांच्या सहभागामध्ये किमान १० टक्के वाढ करण्याच्या दृष्टीने योजनेची माहिती 


शेतक-यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी जनजागृती व प्रसिध्दीसाठी प्रयत्न करणे, त्यासाठी आवश्यक ते 
मनुष्यबळ व साधनसामुग्री उपलब्ध करुन देणे तसेच राज्य शासन व इतर संस्थांमध्ये जनजागृती व 
प्रसिध्दीसाठी समन्वय साधणे. 

केंद्र व राज्य शासनाने मागणी केल्याप्रमाणे मासिक प्रगति अहवाल / सांख्यिकी व इतर अनुषंगीक माहिती 
पुरवठा करणे. 

अधिकृत बँका आणि प्रतिनिधी यांचेकडून विमा धारक शेतकऱ्यांची / लाभार्थ्यांची माहिती संकलित करुन 
ती संकेतस्थळावर प्रसारित करणे. 

विमा नियामक प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या विहित कालावधीत योजनेसंदर्भातील विविध तक्रारींचे 
निवारण करण्यात यावे तसेच शेतकऱ्यांच्या तक्रारींची नोंद घेण्यासाठी भारतीय कृषि विमा कंपनीच्या 
नियंत्रणाखाली डॉकेट सुविधेवर आधारित टोल फ्री नंबर उपलब्ध करुन देण्यात यावा. 


.कर्जदार aH सहभागासाठी स्वत: विमा कंपनीने कार्यवाही करावी त्यासाठी मध्यस्थ यांची 


नेमणूक करू नये. 

ज्या जिल्हयासाठी विमा कंपनीची नियुक्‍ती करण्यात आलेली आहे, त्या जिल्हयासाठी जिल्हा मुख्यालयी 
दुरध्वनी सुविधा असलेले कार्यालय सुरु करणे आवश्यक आहे. तसेच सदर जिल्हा कार्यालयात कृषि 
पदवीधारक प्रतिनिधींची नियुक्ती करणे आवश्‍यक आहे. ज्या जिल्हयात काम देण्यात आलेले आहे, त्या 
जिल्हयातील तालुका स्तरावर कार्यालयाची स्थापना करावी व कमीत कमी एका प्रतिनिधीची नेमणुक 
करावी. सदर कार्यालय व प्रतिनिधीचा तपज्लील कृषि विमा संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात यावा. ज्या 
ठिकाणी काही तांत्रिक कारणास्तव विमा कंपनीस कार्यालय उघडण्यासाठी जागा उपलब्ध होऊ शकली 
नाही तेथे जिल्हा / तालुका कृषि अधिकारी यांच्या कार्यालयात विमा कंपनीच्या प्रतिनिधीस जागा उपलब्ध 
करुन दिली जाईल. 

केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी पर्यवेक्षक (Loss 
Accessor) याची नेमणूक करणे बंधनकारक राहिल. 


.योजनेत शेतकरी सहभागाची माहिती बँकेकडून प्राप्त झाल्यानंतर विमा कंपनीमार्फत शहोतकरी सहभागाचा 


पिकनिहाय अंतिम तपशिल महसूल विभागास उपलब्ध करुन दिला जाईल. त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी 
महसूल विभागाकडील हंगामातील विमा कंपनीला उपलब्ध करुन दिलेल्या महसूल मंडळनिहाय, 
पिकनिहाय पेरणी क्षेत्राच्या नोंदी व विमा योजनेत सहभागी शेतकऱ्यांचा तपशिलाच्या नोंदीची पडताळणी 
करावी व यामध्ये काही तफावत असल्यास तातडीने Presta आणावे. अन्यथा विमा कंपनीस उपलब्ध 
करुन दिलेला पेरणी seqed अंतिम समजण्यात येऊन त्यानुसार विमा नुकसान भरपाई निश्चित 
करण्यात येईल. 

नोडल बँका / व्यापारी बँका / ग्रामीण बँकांनी पोर्टलवर अपलोड केलेले विमा प्रस्ताव आणि विमा हप्ता 
ऑनलाईन जमा केल्याचा तपशिलवार गोषवारा प्राप्त करुन घेण्याची जबाबदारी विमा कंपन्यांची असेल. 


पृष्ठ ३६ पैकी २६ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१९/प्र.क्र.१४६/११-ओ 


२०. विमा कंपनीमार्फत अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकाच्या पेरणी क्षेत्राचा तपशिल व नुकसान भरपाई 
निश्चित करणेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, रिमोट सेन्सीग, उपग्रह छायाचित्र, ड्रोन इत्यादीचा वापर करण्यात 
यावा. 

२१. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या प्रभावी अंमळबजावणीस्तव नोडल dai जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका 
यांचेकडून विमा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर, त्याचप्रमाणे, अधिसूचित पिकांचे सरासरी उत्पनाची 
आकडेवारी,विमा हप्ता अनुदान, तसेच, महसूल मंडळनिहाय पेरणी क्षेत्राची आकडेवारी, शासनाकडून 
प्रापत झाल्यानंतर, विमा कंपनीने २ आठवडयामध्ये नुकसान भरपाई रक्‍कम निश्चित करुन शेतकऱ्यांना 
अदा करणे आवश्‍यक आहे. अन्यथा, विमा कंपनीस १२ टक्के दराने विलंब शुल्कासहित नुकसान 
भरपाईची रक्‍कम लाभार्थी MAHA अदा करावी लागेल. 

२२. विमा कंपन्यांनी हंगामामध्ये नमुद केलेले टोल फ्री क्रमांकावर शेतकऱ्यांना संपर्क साधणे सुलभ व्हावे 
यासाठी टोल फ्री क्रमांकाची क्षमता वाढवुन टोल फ्री क्रमांक विना तक्रार कार्यरत राहील याची दक्षता 
घ्यावी. त्याचप्रमाणे, विहीत टोल फ्री क्रमांक व्यवस्थित कार्यान्वीत नसल्यास फोन,पत्र,ईमेळद्वारे प्राप्त 
शेतकऱ्यांच्या पीक नुकसानीबाबतच्या सूचना, तक्रारींची नोंद घेवुन योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार 
पुढील कार्यवाही संबंधीत विमा कंपनीने करणे आवश्‍यक राहील. 

२३. विमा कंपन्या या वित्तीय संस्थांना सहभागी शेतकऱ्यांची सविस्तर माहिती पीक विमा पोर्टलवर भरण्यासाठी 
मदत करतील. या व्यतिरिक्त इतर कोणतेही प्रारुप / संकेतस्थळ / सुविधा इ. योजनेतील सहभागी 
शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करण्यासाठी विमा कंपन्यांना वापरता येणार नाही. 

२४. विमा कंपनी मार्फत अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांच्या पेरणी क्षेत्राचा तपशीळ, पिक कापणी 
प्रयोगाचे पर्यवेक्षण व नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी राज्य शासनाच्या समन्वयाने आधुनिक 
तंत्रज्ञानाचा वापर करणे विमा कंपनीस बंधनकारक आहे. विमा कंपनी मार्फत नुकसान भरपाई निश्चित 
करताना रिमोट सेन्सिंग, उपग्रह छायाचित्र, ड्रोन इ. चा वापर करण्यासाठी सुयोग्य एजन्सी नेमण्यासारखी 
आव्यक ती मदत राज्य शासन करेल. प्रभावी संनियंत्रण आणि ग्राउंड grt होण्यासाठी हे आवश्‍यक 
आहे. तंत्रज्ञानाच्या वापरामध्ये विमा कंपन्यानी सक्रिय सहभाग घेणे अपेक्षित आहे. 

. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत सहभागी बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांचे प्रमाण कमीत कमी qo टक्के 
वाढविणेबाबत त्या विभागात सर्वात कमी विमा हप्ता दराने निश्चित करण्यात आलेल्या विमा कंपनीची 
जबाबदारी राहील. तसेच सदर जिल्हा/ क्लस्टर मध्ये ऑनलाईन टेन्डर प्रक्रियेतून सहभागी इतर विमा 
कंपन्यांना, निश्चित करण्यात आलेल्या विमा कंपनीपेक्षा कमी दराने बिगर कर्जदार शेतकरी सहभाग 
वाढविण्याची मुभा दिली जाईल. यासाठी इच्छुक विमा कंपन्यांनी सदर अधिसूचना निघाल्यापासून ७ 
दिवसांच्या आत लिखित स्वरुपात कळविणे आवशयक आहे. सदर जिल्हयामध्ये शेतकऱयांचा दुबार 
सहभाग होणार नाही याची जबाबदारी संबंधित विमा कंपनीची राहील. एखादया जिल्हयामध्ये निश्चित 
करण्यात आलेल्या विमा कंपनी व्यतिरिक्त इतर कंपन्यांचा सहभाग हा सदर राज्य शासनाच्या पथदर्शी 
प्रकल्पावर आधारित असेल. 

२६. पिक कापणी प्रयोगाच्या सह-पर्यवेक्षणासाठी GRA प्रमाणात मनुष्यबळ उपलब्ध करणे आणि पिक कापणी 

प्रयोग Sra अनिवार्यपणे वापर करणे. 

२७. विमा कंपन्यांनी योजनेच्या जाहिरातीसाठी, जागरुकता निर्माण करण्यासाठी आणि क्षमता विकासासाठी 
पुरेसे आणि वचनबध्द मनुष्यबळ निर्माण करणे आवश्‍यक आहे. याबाबतचे सविस्तर नियोजन हंग्राम सुरु 
होण्यापुर्वी कंपनीने केंद्र व राज्य शासनाला सादर करणे आवश्‍यक आहे. 

२८.विमा कंपन्यांकडे प्राप्त झालेल्या कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांचा अर्ज जर अपूर्ण असेल, आवश्‍यक 
प्रमाणपत्राची प्त जोडली नसेल, आधार नंबर किंवा आधार नोंदणी क्रमांक/ पोचपावती किवा विमा हप्ता 
भरला नसेल तर सदर अर्ज अनुक्रमे १५ दिवस किंवा १ महिन्याच्या आत स्वीकारणे अथवा फेटाळण्याचा 
अधिकार विमा कंपन्यांना राहील. अर्ज फेटाळला गेल्यास विमा कंपनी सदर शेतकऱ्याचा भरलेला संपूर्ण 
विमा हप्ता परत करेल. 


२ षु 


es 


पृष्ठ ३६ पैकी २७ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१९/प्र.क्र.१४६/११-ओ 


ड) बँका/वित्तीय संस्थांच्या जबाबदाऱ्या : 


च, 


१०, 


भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि राष्ट्रीय कृषि व ग्रामिण विकास बँक (NABARD) यांच्या नियमात बसणाऱ्या व 
शेतकऱ्यांना हंगामी पिक कर्ज वितरण करणाऱ्या सर्व बँका व संस्था या योजनेत वित्तीय संस्था म्हणून 
मानल्या जातील. 


. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत, सहकारी बँकांच्या बाबतीत प्रत्येक जिल्हयातील जिल्हा मध्यवर्ती 


सहकारी बँक ही नोडल बँक म्हणून कार्य करील व व्यापारी बँका तसेच ग्रामीण बँकांच्या बाबतीत सदर 
बँकेची प्रत्येक शाखा ही नोडल बँक म्हणून कार्य करील. 


| व्यापारी बँकांची तसेच ग्रामीण बँकांची विभागीय / प्रशासकीय कार्यालये, प्रत्येक जिल्हयातील जिल्हा 


मध्यवर्ती सहकारी बँका (नोडल बँका) यांनी योजनेच्या अनुषंगाने त्यांना प्राप्त झालेल्या सर्व मार्गदर्शक 
सुचना, शासन निर्णय इ. त्यांच्या नियंत्रणाखालील सर्व शाखांना पाठविणे आवश्‍यक आहे. 


| व्यापारी बँकांची तसेच ग्रामीण बँकांची विभागीय / प्रशासकीय कार्यालये, प्रत्येक जिल्हयातील जिल्हा 


मध्यवर्ती सहकारी बँका (नोडल da) यांनी कर्जदार शेतकऱ्यासाठी कर्ज मंजूर करताना त्यांच्या विमा 
हप्ता रकमेसाठी जादा कर्ज मंजूर करणेबाबत आपल्या अधिनस्त सर्व बँकांना सुचना द्याव्यात. 


. योजनेत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या बिगर कर्जदार san um सर्व बँकांनी योग्य ते मार्गदर्शन व मदत 


करणे आवश्‍यक आहे. जसे, शेतकऱ्यांचे बँकेत खाते उघडणे, योग्य तो विमा हप्ता घेवून त्यांना विमा 
प्रस्ताव भरण्यास मदत करणे व त्याबाबतचे अहवाल अद्ययावत करणे इ. 


. सर्व बँका / वित्तिय संस्थांनी अर्जदार शोतक-यांचा तपशिल इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीनेच राष्ट्रीय पीक विमा 


पोर्टलवर अपलोड करणे बंधनकारक आहे. त्यादृष्टीने सर्व बँका / वित्तिय संस्थांनी सीबीएस इंटेग्रेशान 
करुन घेणे गरजेचे आहे, जेणेकरुन माहितीचे तात्काळ आदान-प्रदान शक्‍य होईल. 


. सर्व नोडल बँकांनी कर्जदार व बिगर कर्जदार ]शोतकऱयांचा जमा विमा हप्ता रक्‍कम, विमा प्रस्ताव व 


अनुषंगिक माहीती विहीत मुदतीत स्वतंत्रपणे संबंधित विमा कंपनीस सादर करणे आवश्‍यक आहे. 


. सर्व अग्रणी बँका / नोडल बँकांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील अधिसुचित पिकांसाठी घेतलेली सर्व कर्जे व 


कर्जदार शेतकरी योजनेअंतर्गत विमा संरक्षित केळे जातील व एकही कर्जदार शेतकरी विमा 
संरक्षणापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी व त्याबाबतच्या सुचना बँकांनी आपल्या अधिनस्त 
सर्व शाखांना देण्यात याव्यात. संबंधित बँकाच्या त्रुटीमुळे / दिरंगाईमुळे / हलगर्जीपणामुळे काही कर्जदार 
शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण न मिळाल्यास व त्या हंगामात नुकसान भरपाई मंजूर झाल्यास विमा संरक्षित न 
झालेल्या सर्व शोतकऱयांना मंजूर नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी सर्वस्वी त्या बँकेची / शाखेची 
राहील. 


. घोषणापत्र / प्रस्ताव आणि विमा हप्ताविमा कंपनीला बँकेमार्फत/ प्राथमिक कृषी पत पुरवठा संस्था 


यांच्याकडून विहित मुदतीनंतर जमा झाला तर ते तात्काळ नाकारले जातील व अशा कोणत्याही 
घोषणापत्राबाबत संबंधीत बँक जबाबदार राहील. त्यानुसार विहित मुदतीनंतर राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलवर 
अर्ज दाखल करण्याची सुविधा बंद केली जाईल. तथापि या संबंधी काही तक्रारी उदभवल्यास त्यांचे 
निराकरण विहित तक्रार निवारण समितीच्या कार्यपद्धतीनुसार करण्यात येईल. अधिसूचित पिकांसाठी 
हंगामी पीककर्ज घेणा-या कर्जदार शेतक-यांना प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थांसह कोणत्याही वित्तीय 
संस्थेने विमा योजनेतून सूट देण्याचा निर्णय घेतलेला असेल तरीदेखील stam कोणत्याही निर्णयावर हे 
कलम प्रचलित राहील व अज्ञा शहोतक-यांचा पीक विमा योजनेतील सहभाग बंधनकारक राहील. तथापि 
किसान क्रेडीट कार्ड अथवा तत्सम शोती कर्जे, जी विशिष्ट पिकाच्या पिक कर्ज मर्यादेनुसार नसतात त्या 
शेतक-यांचा विमा योजनेतील सहभाग बंधनकार नाही. मात्र बँका अज्ञा होतक-यांना बिगर कर्जदार 
शेतकरी म्हणून विमा योजनेत सहभागी होण्यास प्रोत्साहित करु हाकतात. 

सर्व नोडल बँका / व्यापारी बँका व ग्रामीण बँकांच्या सर्व शाखांनी पिकवार व अधिसुचित क्षेत्रवार पिक विमा 
प्रस्ताव विहीत विवरण पत्रात (बिगर कर्जदार होतकऱ्यांसाठी वेगळे) भरून विमा हप्ता रकमेसह विहीत 
वेळेत संबंधित विमा कंपनीकडे पाठविणे अत्यंत आवश्‍यक आहे. जर एखाद्या बँकेने जमा विमा हप्ता रक्‍कम 
विहीत वेळेत विमा कंपनीकडे सादर केले नाही तर उशिराच्या कालावधीतील जमा विमा हप्ता रकमेवरील 


पृष्ठ ३६ पैकी २८ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१९/प्र.क्र.१४६/११-ओ 


११ 


१२. 


१२३. 


१४ 


g षु 


es 


१६. 


१७ 


१८ 


१९, 


व्याजासह (बचत खात्यावर देय असलेला प्रचलित व्याज दर) विमा हप्ता रक्‍कम विमा कंपनीकडे भरणेची 
जबाबदारी संबंधित बँकेची राहील. 


ud नोडल बँका / व्यापारी बँका / ग्रामीण बँकांनी होतकरीनिहाय पिक विमा प्रस्ताव व विमा हप्ता जमा 


केल्याचा तपशिल (NEFT/RTGS/UTR) राष्ट्रीय पिक विमा पोर्टलवर ऑनलाईन अपळोड करणे 
MAI आहे. तसेच सर्व प्रस्तावांचा गोषवारा विहित वेळेत विमा कंपनीलाही पाठवणे आवश्यक आहे. 

सर्व बँकांनी योजनेअंतर्गत अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये संबंधित विमा कंपनीमार्फत मंजूर झालेली नुकसान 
भरपाई रक्कम प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित लाभार्थी aH rea बँक खात्यावर ७ दिवसांच्या आत जमा 
करणे आवश्‍यक आहे. जर एखाद्या बँकेने नुकसान भरपाईची रक्‍कम विहीत वेळेत शेतकऱ्यांच्या बँक 
खात्यावर जमा केली नाही तर संबंधित बँकेने व्याजासह (बचत खात्यावर देय असलेला प्रचलित व्याज दर) 
नुकसान भरपाईची रक्‍कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करणे बंधनकारक राहील. 

नोडल बँक / प्रशासकीय कार्यालये योजनेत भाग घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची अनुषंगिक माहीती शेतकऱ्याचे 
संपूर्ण नाव, अचुक बँक खाते क्रमांक, गावाचे नाव, अल्प - अत्यल्प भुधारक अशी वर्गवारी, अनुसूचित जाती 
जमाती, महीला शोतकरी अशी वर्गवारी, विमा संरक्षित क्षेत्र, पिकाचे नाव, जमा विमा हप्ता, शासकिय 
अनुदान इ. माहीती संबंधित प्राथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्था / बँकेची शाखा यांचेकडून Soft 
Copy मध्ये घेऊन सदरची माहीती तपासून अंतिम मुदत संपल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत संबंधित विमा 
कंपनीकडे पाठविण्याची कार्यवाही करेल. 


. संबंधित विमा कंपनी बँकेकडून विमा प्रस्ताव प्राप्त झाले नंतर ते तपासून बँकेला पोहच देईल. संबंधित बँक 


आपलेकडे उपलब्ध असलेल्या दस्तऐवजावरून सदर विमा प्रस्तावाची पुर्नतपासणी करेल व यामध्ये काही 
दुरूस्ती आढळल्यास १५ दिवसांचे आत विमा कंपनीच्या निदर्शनास आणेल अन्यथा विमा कंपनीने पोहच 
दिलेले विमा प्रस्ताव अंतीम समजून त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल व भविष्यात त्यामधील कोणतेही 
बदल स्वीकारले जाणार नाहीत. 


. संबंधित बँकेने नुकसान भरपाई मिळालेल्या sana यादी नोटीस बोर्डावर प्रसिध्द करणे आवश्‍यक 


आहे. तसेच प्राप्त झालेली नुकसान भरपाई रक्कम सर्व शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले असल्याचे 
प्रमाणपत्र विमा कंपनीस पाठविणे आवश्‍यक आहे तसेच नुकसान भरपाई पात्र शहोतकऱ्यांची यादी विमा 
कंपनीच्या सहाय्याने पिक विमा पोर्टलवर प्रसिध्द करणे आवश्‍यक आहे. 

सर्व बँकांना विमा प्रस्तावाशी संबंधित असलेले सर्व दस्तऐवज संबंधित विमा कंपनीस तपासणीसाठी 
आवड्यकतेनुसार उपलब्ध करून द्यावे लागतील. 


. बँकेने कोणताही शेतकरी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही याची खात्री करावी जर एखादा 


शेतकरी वित्तीय संस्थेच्या चुकीमुळे योजनेच्या लाभापासून वंचित राहीला तर सदर शेतकऱ्याला देय 
असणारी नुकसान भरपाई अदा करणेची जबाबदारी संबंधित बँकेची राहील. 


.दोतकऱ्याची पूर्ण अर्ज भरण्याची जबाबदारी ही बँकेच्या शाखेची राहिल. जर एखादया शेतकऱ्याला अर्ज 


भरता येत नसेल तर सदर अर्ज शेतकऱ्यांच्या वतीने भरण्याची जबाबदारी बँकेच्या शाखेची राहिल, 
जेणेकरुन पिक विमा योजनेत सहभागी होऊ इच्छिणारा एकही शेतकरी पिक विमा संरक्षणापासून वंचित 
राहणार नाही. 

प्रतिकूल हवामानामुळे पेरणी/लावणी होऊ न शकणे, प्रतिकूल परिस्थितीत हंगामाच्या मध्यावर द्यावयाची 
मदत आणि स्थानिक आपत्ती या घटकांच्या बाबतीत ज्या शहोतक-यांचा विमा हप्ता संबंधित घटकाची 
अधिसूचना जारी होण्याच्या आत जमा झाला असेल / बँक खात्यातून वर्ग केलेला असेल त्यांनाच पात्र 
समजले जाईल. सबब बँकांनी कर्जदार होतक-याचा विमा हप्ता पीक कर्ज मंजूरी/किसान क्रेडीट कार्डचे 
नुतनीकरण केल्यापासून १५ दिवसांच्या आत विमा कंपनीकडे देणे बंधनकारक आहे, अन्यथा अशा होतक- 
यांच्या बाबतीत संभाव्य नुकसानभरपाईची सम्पूर्ण जबाबदारी संबंधीत बँकेची राहील. अशी परिस्थिती 
उद्भवू नये यासाठी बँकांनी विमा नोंदणीच्या अंतिम तारखेपुर्वी किमान एक महिना आधीच कर्जदार शहोतक- 
यांचा विमा हप्ता विमा कंपनीकडे जमा करावा आणि त्यानंतर मंजूर केलेल्या कर्जखात्यांच्या बाबतीत 
दररोज विमा हप्ता जमा करावा. 


पृष्ठ ३६ पैकी २९ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१९/प्र.क्र.१४६/११-ओ 


२०. 


२१ 


२२. 


बँकांना जमा विमा हप्त्याचे ४ टक्के सेवा शुल्क देण्यात येते. त्यासाठी बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना विमा 
प्रस्ताव सादर करण्याबाबतीत बँकांनी आवऱ्यक ते सर्व सहकार्य करावयाचे आहे. 


. बँकांनी कर्जदार व बिगर कर्जदार शहोतक-यांचे विमा प्रस्ताव सादर करताना शोतक-याचे बँक खाते आधार 


कार्डशी सलग्न करणे अनिर्वाय आहे. या बाबतच्या आवश्‍यक त्या कागदपत्राची तपासणी संबंधीत बँकानी 
करावयाची आहे. 

बँक / नोडल बँक यांचेकडून संबंधित विमा कंपनीस विमा arses (Declaration) पाठविण्यास विलंब 
झाल्यास बँकेला द्यावयाच्या सेवा शुल्कामध्ये कपात करण्यात येईल. 


ई) कर्ज पुरवठा करणारी बँक/वित्तीय संस्था 


qe 
<: 


प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेबाबत BAHAI Alea करणे 
aan विहीत प्रपत्रात विमा प्रस्ताव तयार करणेस मदत करणे आणि बिगर कर्जदार saws 
विविध कागदपत्र संकलित करणे. 


. विमा नोंदणी सुरु होण्यापुर्वी सर्व कर्जदार शेतक-यांचे आधार व मोबाईल क्रमांक प्राप्त करुन घेणे. 
. कर्जदार व बिगर कर्जदार शोतकऱ्यांची स्वतंत्र प्रपत्रात माहीती संकलित करुन ती विमा कंपनीस विमा 


हप्त्यासह वेळेत सादर करणे. 


. विमा कंपनी किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या प्रतिनिधी आणि जिल्हास्तरीय समन्वय समिती मार्फत 


करण्यात येणाऱ्या छाननी / पडताळणीसाठी विमा पॉलिसी प्रस्ताव व इतर आवश्‍यक कागदपत्रांचे जतन 
करावे. 


. आपल्या कार्यक्षेत्रामधीळ नोडल बँक आणि त्याअंतर्गत सेवा पुरविणाऱ्या इतर बँकाच्या कार्यालयामधील 


संबंधित अभिळेख व नोंदी या विमा कंपनीस उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. 


७. विमा संरक्षण घेणाऱ्या कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांची क्षेत्र व पिकांसंबधी आकडेवारीची नोंद ठेवणे. 


१०, 


११ 


१२. 


१२३. 


. पोर्टलवर विमा प्रस्ताव अपलोड करण्याच्या अंतिम तारखेपासून १५ दिवसांच्या आत आणि विमा कंपनीने 


मागणी केल्यापासून ७ दिवासांच्या आत विमा प्रस्तावांची माहिती संकलित व प्रमाणित करुन देणे. 

ज्या अधिसूचित क्षेत्रामध्ये पेरणी/लावणी होऊ न शकलेले क्षेत्र/हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती अथवा 
स्थानिक आपत्ती आढळून आलेली आहे त्या विमा क्षेत्रातील विमा हप्ता भरलेले मात्र पोर्टलवर प्रस्ताव 
अपलोड होउ न शकलेल्या शहोतक-यांची यादी उपलब्ध करुन देणे. 

विमा नोंदणीची मुदत संपण्यापुर्वी शेतक-यांचा विमा हप्ता कपात करुन घेणे व ती रक्‍कम संबंधित विमा 
कंपनीला थेट इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीद्वारे हस्तांतरीत करणे. 


.विमा कंपनीकडुन प्राप्त विमा नुकसानभरपाई रक्‍कम शेतक-यांच्या खात्यावर ७ दिवसांच्या आत जमा 


करणे व जी रक्‍कम अदा होऊ शकली नाही ती रक्कम प्राप्त झाल्यापासून १० कार्यालयीन दिवसांच्या आत 
कारणांसह संबंधित विमा कंपनीला परत करणे व त्याची माहिती केंद्र व राज्य शासनाला कळवणे. 
जिल्ह्यात प्रतिकुल हवामानामुळे पेरणी/लावणी होऊ न शकल्याची अधिसूचना काढण्यात आलेली असेल 
तर त्या पिकासाठी शोतक-यांची पुन्हा नोंदणी करण्यात येऊ नये. 

प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये बँकेच्या शाखा या अंतिम सेवा केंद्रे मानण्यात आलेल्या आहेत. सबब सर्व कर्जदार 
शेतकरी आणि इच्छुक बिगर कर्जदार शेतकरी यांची पिक विमा नोंदणी करुन घेणे ही सर्व बँक शाखांची 
जबाबदारी आहे. यामध्ये हयगय अथवा चूकीची माहिती देण्यात आल्यास संबंधित बँक/बॅक 
शाखा/प्राथमिक सेवा संस्था जबाबदार असतील. 


१ 
2. 


> 


बिगर कर्जदार शेतक-यांची नोंदणी जनसुविधा केंद्रमार्फत सुनिश्चित करणे 

गाव पातळी वरील कर्मचारी यांना पिक विमा सहभाग वाढविण्यासाठी पोर्टलव्दारे अथवा जिल्हा पातळीवर 
काम करणा-या संबंधीत पिक विमा कंपनीव्दारे पिक विम्याविषयी प्रशिक्षण देणे. 

जनसुविधा केंद्रामार्फत शेतक-यांकडून जमा केलेली विमा हप्त्याची रक्‍कम संबंधीत विमा कंपनीकडे 
शेतक-यांकडून प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून तीन दिवसांच्या आत ऑनलाईन जमा करणे. 


पृष्ठ ३६ पैकी ३० 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१९/प्र.क्र.१४६/११-ओ 


8. 


जनसुविधा केंद्रामध्ये जमा झालेल्या विमा हप्त्यांचा अहवाळ व शेतकरी सहभागाच्या गोषवा-यासह 
संबंधीत विमा कंपन्यांना दररोज सादर करणे. 


. राष्ट्रीय पिक विमा पोर्टलवर भरण्यात आलेली होतकरी सहभागाची माहिती आणि संबंधीत विमा कंपनीला 


अदा केलेली विमा हप्ता रक्‍कम यांची पडताळणी विमा नोंदणीची अंतिम मुदत संपल्यावर ७ दिवसांच्या 
आत करणे. 


. हंगामासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या प्रती शहोतकरी सेवाशुल्काच्या दरानुसार सेवा शुल्काचे देयक 


संबंधीत विमा कंपनी कडे पुढील महिन्यातील १० तारखेस अथवा त्यापुर्वी सादर करणे. 


७. विमाधारक शेतक-यांच्या तक्रार निवारण करणेसाठी व विमा पश्चात सेवा सुनिश्चित करणे. 


. राष्ट्रीय पिक विमा पोर्टलवर भरण्यात आलेली वैयक्तिक शहोतक-यांची माहिती व॒ सादर केलेली 


कागदपत्रे यामध्ये त्रुटी अथवा चुका आढळून आल्यास संबंधीत सेवा केंद्र जबाबदार असेल व अज्ञा 
चुकांमुळे देय पिक विमा दाव्यांना जबाबदार राहील. 


. विमा सहभाग नोंदवलेले शेतकरी काही त्रुटी, चुका अथवा विपरीत बाबीमुळे योजनेच्या फायदयापासून 


वंचित राहणार नाही यांची जनसुविधा केंद्रावरील गावपातळी सेवक (व्हिएलईज) यांनी खात्री करणे. 
जनसुविधा केंद्रावरील गावपातळी सेवक (व्हिएलईज) यांचे सेवेतील त्रुटी, गैरव्यवहार यामुळे योजनेच्या 
फायदयापासून शेतकरी वंचित राहील्यास त्यांचा अहवाल सादर करुन त्यांचे वर प्रशासकीय व 
कायदेशीर कार्यवाही करणे 


प) जन-सुविधा केंद्रा वरील गावपातळी सेवक (व्हि.एल.ई.) 


शेतकरी विशेषतः बिगर कर्जदार शेतक-यांना योजने बाबत शिक्षित करणे व योजनेची वैशिष्ठ्ये समजावून 
सांगणे 


. विमाकंपनी / UIT मार्फत योजनेच्या प्रचार व प्रसिध्दीसाठी देण्यात आलेल्या जाहीराती, प्रचार 


साहित्य, बॅनर, पोस्टर, पत्रके इ. होतक-यां पर्यंत पोहचवण्यासाठी कार्यक्षेत्रामध्ये ठळकपणे प्रसिद्ध करणे. 


. bad बिगर कर्जदार होतक-यांचे विमा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात आवरयक कागदपत्रासह स्विकारणे व 


ऑनलाईन भरुन घेणे. 


. अंमलबजावणी करणा-या विमा कंपनीने मार्गदर्शक सुचनेच्या तरतुदीनुसार शेतकरी विमा हप्ता जमा 


करणे. 


. राष्ट्रीय पिक विमा पोर्टल वर बिगर कर्जदार शोतक-यांची माहिती मोबाईल नंबरसह योग्य तपशिल 


आव्यक कागदपत्रासह अदयावत करणे व निश्चित कालावधीत जनसुविधा केंद्रामार्फत विमा हप्ता रक्‍कम 
जमा करणे. बिगर कर्जदार शोतक-यांचे पिक विमा प्रस्ताव भरतांना योग्य ती काळजी घेणे व जोडलेल्या 
कागदपत्राचा प्रस्तावाशी ताळमेळ घालणे. 


. विमा धारक शेतक-यांना विमा पश्चात सेवा देणे तसेच पिक विमा दाव्यांची सुचना अथवा या संबंधीत तक्रारी 


असल्यास त्याबाबतची सुविधा निर्माण करणे. 


. जनसुविधा केंद्र शेतक-यांच्या वतीने विमा अर्ज भरतांना विमा प्रस्तावासाठी आवश्‍यक / गरजेची सर्व 


कागदपत्रे अपलोड करेल. राष्ट्रीय पिक विमा पोर्टलवर संपूर्ण व आवश्‍यक ती सर्व माहिती बिनचुक 
भरण्याची प्राथमिक जबाबदारी ही गावपातळीवरील सेवकाची आहे. आवश्‍यक कागदपत्रांशिवाय असलेले 
अर्ज विमा नुकसान भरपाईसाठी विचारात घेतले जाणार नाहीत व कागदपत्रांतील त्रुटींसाठी जनसुविधा 
केंद्राचे चालक जबाबदार असतील. 


. जन सुविधा केंद्रामार्फत विमा अर्ज दाखल करण्यासाठी शेतक-यांनी संबंधीत जनसुविधा केंद्र / विशेष हेतू 


वाहन यांना कोणतेही शुल्क / फी अदा करणे आवश्‍यक नाही. 


इ) विमा प्रतिनिधींच्या भुमिका व जबाबदारी 


षे 
२. 


प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेबाबत BAHT मार्गदर्शन करणे. 
aan विहीत प्रपत्रात विमा प्रस्ताव तयार करणेस मदत करणे आणि बिगर कर्जदार saws 
आधार क्रमांक आणि मोबाईल क्रमांकासह विविध कागदपत्र संकलीत करणे. 


पृष्ठ ३६ पैकी ३१ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१९/प्र.क्र.१४६/११-ओ 


ER 


प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार विमा कंपनीचा प्रतिनिधी म्हणून विमा हप्ता गोळा 
करणे आणि त्याची पावती देणे. 


. बिगर कर्जदार sani प्रपत्रात माहीती संकलित करुन ती विमा कंपनीस विमा हप्त्यासह वेळेत सादर 


करणे. अशा प्रकारे वेळेत माहिती सादर केलेले व विमा हप्ता रक्‍कम राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलवर विहित 
मुदतीत ईलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने जमा केलेले अर्जच विमा संरक्षणास पात्र असतील. 


. संबंधीत विमा प्रतिनिधींनी योजनेत सहभागी झालेला शेतकरी योजनेतील लाभापासून वंचित राहणार 


नाही याची दक्षता घ्यावी. विमा प्रतिनिधीच्या त्रुटींमुळे/ दिरंगाईमुळे/हलगर्जीपणामुळे या योजनेच्या 
लाभापासून योजनेत सहभागी शेतकरी वंचित राहील्यास या संबंधात काही नुकसान भरपाई दयावयाची 
झाल्यास संबंधीत विमा कंपनीची जबाबदारी राहील. विमा प्रतिनिधीच्या सेवेमध्ये काही त्रूटी/चुका 
आढळल्यास त्यावर प्रशासकीय / HAA कार्यवाही करण्यात येईल. 


य) विमाधारक शेतकऱ्यांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या 
कर्जदार शेतकऱ्यांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या 


१: 


कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ही योजना बंधनकारक असल्याने सर्व कर्जदार शोतकऱ्यांनी त्यांच्या कर्ज 
मागणीच्या अर्जामध्ये नमूद केलेल्या पिकासाठी व क्षेत्रासाठी विमा संरक्षण घेणे बंधनकारक आहे. 


. कर्जदार शेतकऱ्यांचे विमा प्रस्ताव सुध्दा योजनेत सहभागी होण्याच्या अंतिम दिनांकापुर्वीच स्विकारले 


जातील. 


. कर्जदार adn पिक नियोजनामध्ये काही कारणास्तव बदल झाल्यास पेरणी नंतर तात्काळमात्र पिक 


विमा नोंदणीची मुदत संपण्यापुर्वी किमान दोन दिवस आधी संबंधित बँकेस कळवावे व सोबत पेरणी 
प्रमाणपत्र सादर करावे. 


. सर्व कर्जदार शेतक-यांनी विमा नोंदणीच्या अंतिम मुदतीच्या आत संबंधीत बँकेकडे आपले आधार कार्ड व 


मोबाईल क्रमांक सादर अथवा प्रत्यक्ष ई-केवायसी करणे बंधनकारक आहे. सर्व बँकांनी आधार 
कायद्यानुसार प्रत्येक कर्ज खात्यासाठी संबंधित होतक-याचा आधार क्रमांक घेणे बंधनकारक आहे. 


. विमा प्रस्ताव पुर्वनिश्चित तारखेपर्यंतच स्विकारले जातात. सबब सर्व कर्जदार शेतक-यांनी आपल्या 


बँकेकडे चौकशी करुन विमा प्रस्ताव दाखल झाल्याची खात्री करुन घेणे आवश्‍यक आहे. 


. स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांच्या झालेल्या नुकसानीची तसेच चक्रीवादळ, वादळी पाऊस व अवेळी 


पाऊस यामुळे कापणी नंतर शेतात वाळविण्यासाठी ठेवलेल्या पिकांचे नुकसान झाल्यास त्याबाबतची 
माहीती ४८ तासांच्या आत संबंधित बँक /वित्तीय संस्था / विमा कंपनी यांना देणे आवश्‍यक आहे. 


. कर्जदार शेतक-यांनी एकाच जमीनीवर विविध बँकांकडुन कर्ज घेणे, एकाहुन अधिक बँकांकडुन विमा 


प्रस्ताव दाखळ करणे अथवा बिगर कर्जदार म्हणुनदेखील त्याच पिकाचा विमा हप्ता भरणे असे प्रकार करु 
नयेत. असे आढळल्यास विमा संरक्षण नाकारले जाऊन विमा हप्ता जप्त करण्यात येईल तसेच योग्य 
प्रशासकीय कार्यवही देखील करण्यात येईल. 

बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या: 

योजनेत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या बिगर कर्जदार शोतकऱयांनी जवळच्या प्राधिकृत बँका / प्राथमिक कृषि 
पत पुरवठा सहकारी संस्था / संबंधित विमा कंपनीची कार्यालये किंवा विमा प्रतिनिधींशी संपर्क साधून 
विमा प्रस्ताव विहीत प्रपत्रात योग्य त्या विमा हप्त्यासह तसेच आव्यक त्या कागद पत्रासह विहीत वेळेत 
सादर करावीत. 

अर्जदाराने आपल्या अर्जासोबत आधार कार्ड/आधार नोंदणीची प्रत, ७/१२ उतारा, भाडेपट्टा करार 
असलेल्या शेतकऱ्यांच्या करारनामा / सहमती पत्र, पेरणी घोषणापत्र आणि बँक पासबुकाची प्रत सादर 
करुन प्रत्यक्ष ईलेक्ट्रॉनिक साक्षांकन करणे बंधनकारक आहे. राष्ट्रीय पिक विमा पोर्टलला महाभुलेख 
संकेतस्थळाचे एकत्रिकरण कार्यान्वित झाल्यावर विमा पोर्टलवर संबंधित शेतकऱ्यांच्या जमीन धारणेची 
पडताळणी होणार असल्याने पुन्हा अर्जासोबत ७/१२ उतारा अपलोड करण्याची आवश्‍यकता राहणार 
नाही. 


पृष्ठ ३६ पैकी ३२ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१९/प्र.क्र.१४६/११-ओ 


३. आपले सरकार सेवा केंद्रांद्वारे नोंदणी करणा-या शेतक-यांनी प्रस्तावासोबत आपला मोबाईल क्रमांक 
नमुद करुन आधार क्रमांकाचे स्वयंसाक्षांकन करणे बंधनकारक आहे. 

४. बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी संबंधित बँकेत स्वत:च्या नावे खाते उघडणे आवश्यक आहे. 

५. शोेतकऱ्यांनी विमा प्रस्तावामध्ये आपल्या जमिनीचा सर्व्हे नं. नमूद करावा. 

६. VASAT धारण केलेल्या जमिनीचा पुरावा म्हणून ७/१२ उतारा तसेच शोतात अधिसुचित पिकाची पेरणी 
केलेले स्वयंघोषणा पत्र विमा प्रस्तावा सोबत देणे आवश्‍यक आहे. राष्ट्रीय पिक विमा पोर्टलला महाभुलेख 
संकेतस्थळाचे एकत्रिकरण कार्यान्वित झाल्यावर विमा पोर्टलवर संबंधित शेतकऱ्यांच्या जमीन धारणेची 
पडताळणी होणार असल्याने पुन्हा अर्जासोबत ७/१२ उतारा अपलोड करण्याची आवश्‍यकता राहणार 
नाही. 

७. शोतकऱ्यांनी अधिसुचित पिकासाठी एका क्षेत्रासाठी, एकाचवेळी अणि एकाच विमा कंपनीकडून विमा 
संरक्षण घेणे बंधनकारक आहे. जर त्याने एकाच क्षेत्रासाठी २ किंवा त्यापेक्षा अधिक विमा संरक्षण एकाच 
किंवा वेगवेगळया विमा कंपनीकडून घेतले तर त्याचा जमा विमा हप्ता जप्त करून त्याच्यावर कायदेशीर 
कार्यवाही करण्यात येईल. 

८. स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांच्या झालेल्या नुकसानीची तसेच चक्रीवादळ, वादळी पाऊस व अवेळी 
पाऊस यामुळे कापणी नंतर शेतात वाळविण्यासाठी ठेवलेल्या पिकांचे नुकसान झाल्यास त्याबाबतची 
माहीती ७२ तासांच्या आत संबंधित बँक /वित्तीय संस्था / विमा कंपनी यांना देणे आवश्‍यक आहे. 

९. बिगर कर्जदार होतकरी विमा संरक्षणासाठी वेब पोर्टलदवारे थेट अर्ज भरू हठाकतील .त्यासाठी पिक विमा 
पोर्टलवर (www.pmfby.gov.in) शोतक-यांसाठी ऑनलाईन अर्ज उपलब्ध करून दिलेला आहे. विमा 
हप्त्याची रक्‍कम ही पेमेंट गेटवे द्वारे ऑनलाईन भरावयाची आहे. अर्ज सदरच्या प्रणालीवर पूर्ण 
भरल्यानंतर विशहोष ओळख क्रमांकासह पोचपावती मिळेल .तसेच शोतकऱ्यांच्या नोदणी केलेल्या मोबाईल 
नंबर वर ही एसएमएस दवारा सूचित केले जाईल.. 

qo. तथापि बिगर कर्जदार शोतकऱ्यांनी स्वत:चे अर्ज संबंधित विमा कंपनीला किंवा पिक विमा पोर्टल दवारे 
सादर करतांना त्यांच्याकडे संबंधीत विमा संरक्षीत पिक तेवढ्या क्षेत्रार असणे आवश्‍यक आहे तसेच 
त्यासंदर्भात राज्यस्तरीय समितीने ठरवून दिलेले कागदोपत्री पुरावे आणि आधार क्रमांक / आधार नोंदणी 
क्रमांक सादर करणे आवश्‍यक आहे. विमा प्रस्तावत नमूद करण्यात आलेली माहिती चुकीची अथवा 
अयोग्य असल्याचे नंतरच्या काळात केव्हाही आढळल्यास संबंधीत शोतकरी विमा हप्त्याची रक्कम आणि 
दाव्याचा (लागू असल्यास) हक्क गमावतील. 

२७. शेतक-यांना अर्ज भरण्यासाठी बँकामध्ये होणारी गर्दी टाळता यावी व शहोतक-यांना अर्ज भरण्यास सुलभता यावी 
म्हणुन मागील खरीप हंगामापासुन प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांचे अर्ज / विमा हप्ता Common 
Service Centre (CSC) मार्फत ऑनलाईन पध्दतीने स्विकारण्यात येत आहेत. 

याकरिता राज्यात सी.एस.सी. ई. Teta सर्व्हिसेस इंडिया लिमिटेड द्वारे कार्यान्वीत “आपले सरकार सेवा 

oe” (Seles सेवा केंद्र) सुविधा शहोतक-यांना प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेचे अर्ज भरण्याकरीता उपलब्ध 
करण्यात आले आहेत. राज्यात कार्यान्वीत आपले सरकार प्राधिकृत सेवा केंद्र, कृषि विभागाने नियुक्‍त केलेल्या 
विमा कंपनीच्या वतीने होतक-यांचे पिक विमा अर्ज भरण्यास मदत करतील व विमा हप्ता स्विकारतील या करिता 
प्राधिकृत आपले सरकार सेवा केंद्राचे चालक विमा योजनाचे अर्ज ऑन लाईन पध्दतीने भरतील. विमा अर्जा 
करिता आवश्‍यक कागदपत्रे जसे की, ७/१२ उतारा, आधार कार्ड, बँकखात्याचे तपशिल इत्यादी अर्जास ऑन 
लाईन पध्दतीने जोडतील. शहोतक-यांना विमा अर्जाची प्रत, पोहोच उपलब्ध करुन देतील. त्यादृष्टिने संबंधित विमा 
कंपन्यांनी CSC मार्फत करार करणे बंधनकारक आहे. यासंदर्भात कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत 
सरकार यांचेस्तरावरुन कळविण्यात येणा-या सूचना बंधनकारक राहतील. 

नुकसान भरपाईचे प्रमाण व देय नुकसान भरपाई निश्चित करणे, ऑन अकाऊंट क्लेम्स, आणि प्रतिबंधित 

पेरणीचे दावे निश्चितीसाठी आवश्‍यक हवामानाची आकडेवारी व डिजीटल माहिती घेण्यासाठी विमा कंपन्यांना 
खालील स्त्रोतांचा वापर करता येईल. 


«७ मानवरहित यान (ड्रोन) / उपग्रहाद्वारे उपलब्ध सुदूर संवेदन माहिती. 


पृष्ठ ३६ पैकी ३३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१९/प्र.क्र.१४६/११-ओ 


«७ स्वयंचलित हवामान केंद्रे )एडब्ल्युएस / (स्वयंचलित पर्जन्यमापन केंद्रे (एआरजी) 
© महालनोबिस नॅशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर (एमएनसीएफसी) चे अहवाल / दुष्काळ मुल्यांकन अहवाल 
«७ सदर हवामानविषयक माहितीचे मुल्य संबंधित विमा कंपनी अदा करेल. स्वयंचलित हवामान de (AWS) / 
स्वयंचलित पर्जन्यमापन केंद्रे (एआरजी) यांचा दर्जा संबंधित नियंत्रक संस्थेच्या प्रचलित मानकांनुसार असणे 
आव्यक राहिल. 
राज्य शासनामार्फत राज्यात प्रत्येक महसुल मंडळस्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारण्यासाठी महावेध 
प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पांतर्गत हवामानाची आकडेवारी उपलब्ध होणार असुन त्यामुंळे नुकसान 
भरपाई निश्चित होण्यास मदत होणार आहे. त्यानुसार प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत लागणारी 
हवामानविषयक माहिती महावेध प्रकल्पाच्या अटी व शर्तीनुसार या प्रकल्पांतर्गत निश्चित केलेल्या स्कायमेट वेदर 
सर्व्हिसेस लि. या एजन्सीकडून घेणे विमा कंपनीला बंधनकारक राहील. महावेध प्रकल्पातर्गत हवामानाची 
आकडेवारी खरीप व रब्बी हंगामासाठी कमीत कमी ६ महिने कालावधी करिता रक्‍कम रु. ३२५०/- अधिक 
स्थानिक कर इतकी रक्‍कम विमा कंपन्यांना संबंधीत कंपनीकडे भरावी लागणार आहे. ६ महिन्या पेक्षा कमी 
कालावधी करीता हवामान विषयक माहिती आवश्यक असल्यास स्कायमेट वेदर सर्व्हिसेस लि. या कंपनीने 
निश्चित केलेल्या दराप्रमाणे विमा कंपनीस रक्‍कम भरावी लागेल. 


. “आधार” या ओळखपत्राच्या वापरातुन शासनामार्फत देण्यात येणा-या सेवा, सुविधा,लाभ व अनुदेय वितरण 


लाभार्थ्यांना करण्याच्या प्रक्रियेत सुलभता, पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणून योजनेचा लाभ थेट शेतक-यांना 
देण्याकरिता,केंद्र शासनाच्या दिनांक ०८ फेब्रुवारी, २०१७ चे राजपत्रान्वये खरीप हंगाम २०१७ पासून सदर 
योजनेअंतर्गत सहभागी होणाऱ्या सर्व कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना आधार कार्ड प्रमाणिकरण करणे 
अनिवार्य केले आहे. 


योजनेत सहभागासाठी शेतकऱ्यांचे आधारकार्ड सक्तीचे करण्यात आळे असल्यामुळे सर्व बँकांनी आपल्या 
शेतक-यांचे आधार क्रमांक प्राप्त करणे आवश्‍यक आहे.सदर बाब बँकेमार्फत तसेच विमा कंपन्या व विमा 
मध्यस्थांमार्फत नोंदणी करणा-या बिगर कर्जदार शेतक-यांनाही लागू राहील. आधारकार्ड उपलब्ध नसल्यास 
पिक विमा योजनेत सहभागासाठी आधार नोंदणी करुन त्याचा पुरावा सादर करणे आवश्‍यक आहे. 


सर्व बँकांनी आधार कायद्याच्या अधिसूचनेनुसार व्याजदर सवलत योजनेखाली पीक कर्ज / किसान क्रेडीट कार्ड 
मंजूर करतांना आधार / आधार नोंदणी क्रमांक घेणे बंधनकारक आहे.जेणेकरुन प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत 
आधार शिवाय कर्जदार शेतकरी सहभागी होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.संबंधीत बँक शाखांनी अशा खातेदारांचा 
वेळोवेळी आढावा घेणे आवश्‍यक आहे. 


२९. निधी वितरणासाठी संगणकीय प्रणालीचा वापर 


विमा हप्त्याचा राज्य हिस्सा कंपन्यांना वितरित करण्यासाठी शक्‍यतोवर सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन 
प्रणाली (पीएफएमएस) / पीएफएमएस लिंक्ड सिस्टीमचा वापर करण्याचा राज्य शासन प्रयत्न करेल. 
बँका, सीएससी आणि विमा एजंटांना विमा हप्त्याचा भरणा राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलच्या पेमेंट-गेटवे (पे- 
जीओवी) च्या माध्यमातून किंवा आरटीजीएस / एनईएफटी द्वारे विमा कंपनीला करणे आवश्‍यक आहे. त्यानंतर 
विहित कालमर्यादेत सदर भरण्याचा तपशील राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलवर अपलोड करणे अनिवार्य राहिल. विमा 
कंपन्यांचे बँक तपशील राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलवरच उपलब्ध केले जातील. त्यानुसार, विमा कंपन्या, बँक शाखा, 
सीएससी आणि विमा एजंट्ससह सर्व भागधारकांनी या उद्देशासाठी समर्पित बँक खाती अनिवार्यपणे राखून ठेवली 
पाहिजेत. बँकर्स चेक / डिमांड ड्राफ्टच्या स्वरूपात कोणत्याही प्रेषणाची / आर्थिक व्यवहाराची परवानगी नाही. 


३०. सेवाशुल्क: 


१. कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्याकडून जमा केलेल्या विमा हप्त्याच्या ४ टक्‍के रक्‍कम संबंधित विमा 
कंपनीकडून बँक सेवा शुल्क म्हणून बँकाना परस्पर देय होईल. पोर्टलवरील आकडेवारी निश्चित झाल्यानंतर 
१५ दिवसांच्या आत विमा कंपनीने सदर रक्‍कम अदा करावी. 


पृष्ठ ३६ पैकी ३४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१९/प्र.क्र.१४६/११-ओ 


२. विमा प्रतिनिधींना विमा कंपनीने निश्चित केलेल्या दराने afar दिले जाईल. तथापि, सदरचे कमिडान हे विमा 
नियामक प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या मर्यादेच्या आत असेल. 

३. विमा कंपनीकडुन सेवा शुल्क अदा करण्यास विलंब झाल्यास वार्षिक १२ टक्के व्याज देय राहील. 

४. ज्या विमा प्रस्तावांच्या बाबतीत अपुर्णता/चुका/विसंगती आढळुन येतील त्यासाठी सेवा शुल्क देय असणार 
नाही. 

५. आपले सरकार सेवां केंद्रांना केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या दरानुसार विमा कंपन्यांनी सेवाशुल्क अदा करावे. 


३१. वस्तू व सेवा कर (Goods and Service 182-0591) : 
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेला वस्तु व सेवा करातून वगळण्यात आले आहे. 


३२. नियंत्रण अधिकारी व आहरण संवितरण अधिकारी : 

या योजनेसाठी आयुक्‍त, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे नियंत्रण अधिकारी राहतील. तसेच 
सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषीत करण्यात येत आहे. याशिवाय केंद्र शासनाने सदर योजनेकरिता वेळोवेळी विहित केलेल्या मार्गदर्शक सुचना 
मधील सर्व अटी व शर्ती योजनेतील सर्व सहभागीदाराकरिता लागू राहील. 


३३. सदर शासन निर्णय मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे अध्यक्षतेखाळीळल दिनांक २०/०८/२०१९ व 
१८/११/२०१९ रोजी झालेल्या राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीच्या सभेत दिलेल्या मंजूरीनूसार व केंद्र 
शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनाच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९११२८१५१३२५५५०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सहपत्र: परिशिष्ट. BALASAHEB K 
RASKAR 


(बा. कि. रासकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 

२. मा. मंत्री (कृषि )यांचे खाजगी सचिव. 

३. मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव. 

४. सचिव, कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, कृषि व सहकार विभाग, कृषिभवन, नवीदिल्ली. 

५. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 

६. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

७. अपर मुख्य सचिव,नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

८. सचिव, कृषि व फलोत्पादन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

९. अपर मुख्य सचिव (महसूल) महसूल व वनविभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१०. अपर मुख्य सचिव (सहकार), सहकार,पणन व वस््रोद्योगविभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

११. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे-४११ ००१ (4 प्रती). 

१२. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारीसं स्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-४११ ००१. 

१३. अध्यक्ष व कार्यकारी संचालक, भारतीय कृषि विमा कंपनी, १३ वा मजला, अंबादिप बिल्डिंग, कस्तुरबा गांधी 
मार्ग, कॅनॉट प्लेस, नवी दिल्ली. 


पृष्ठ ३६ पैकी ३५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१९/प्र.क्र.१४६/११-ओ 


१४. विभागीय महसूल आयुक्त (सर्व) 

१५. जिल्हाधिकारी (सवी 

१६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

१७. कृषि संचालक, (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१८.महासंचालक, माहीती व जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ (प्रसिध्दीकरिता) 

१९. अतिरिक्त निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-४११ ००१ 

२०. विमा संचालक, म्हाडा बिल्डींग, पहीला मजला, TST), मुंबई-४०० ०५१ 

२१. महालेखापाल, महाराष्ट्र, १/२, (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

२२. विभागीय व्यवस्थापक, भारतीय कृषि विमा कंपनी मर्यादित, नवीन स्टॉक एक्सचेंज बिल्डींग, २० वा मजला, 
दलाल स्ट्रीट, मुंबई-४०० ०२३ 

२३. रिलायंस जनरल इन्श्युरन्स कंपनी लि. वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, ५ वा मजला, चिंतामणी अव्हेन्यू, विरानी 
औदयोगीक वसाहती जवळ, गोरेगाव (इ), मुंबई-४०००६३. दुरध्वनी क्र ०२०-६९०००६६३ टोल फ्री क्र 
१८००२७००४६२ 

२४. विभागीय व्यवस्थापक, फ्युचर जनरली जनरल इंशुरन्स कं. लि., इंडिया बुल्स फायनान्स सेंटर, टॉवर-३, ६ 
वा मजला, सेनापती बापट मार्ग, एलफिस्टन रोड,पश्चिम,मुंबई ४०००१३. 

२५. विभागीय व्यवस्थापक, बजाज अलियांन्झ जनरल इंशुरन्स क॑. लि. कॉमरझोन, १ ला मजला, टॉवर १, समर्थ 
अशोक मार्ग, येरवडा, पुणे ४११००६ 

२६. विभागीय व्यवस्थापक, भारती एक्सा जनरल इंशुरन्स कं.लि. १९ वा मजला, परिणी क्रुसेंझो जी ब्लोक, बांद्रा 
कुर्ला कॉप्लेक्स,एम सी ए क्लब समोर,बांद्रा पुर्व,मुंबई ४०००५१ 

२७. सरव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅक मर्यादित, ९ नगिनदास स्ट्रीट, मुंबई-४०० 023 

२८. मुख्य अधिकारी, सेन्ट्रल फायनान्स एजन्सी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्यादित, ९ नगिनदास 
स्ट्रीट, मुंबई-२२३ 

२९. सहायक महाप्रबंधक, रुरल प्लॅनींग अँड क्रेडिट डीपार्टमेंट, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, न्यू सेन्ट्रल ऑफीस, 
फोर्ट, मुंबई- ४०० ००१. 

३०. व्यवस्थापक, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, रिजनल ऑफीस, डॉ.अँनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई-४०० ०१८. 

३१. सरव्यवस्थापक, नाबार्ड, पुनमचेंबर्स, शिवसागर इस्टेट, डॉ.अँनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई-४०० ०१८. 

३२. उप सरव्यवस्थापक, नाबार्ड, ५४ वेलस्ली रोड, शिवाजीनगर, पुणे-४११ ००५. 

३३. उपसरव्यवस्थापक, एस.एल.बी.सी., बँक ऑफ महाराष्ट्र, १५०१, शिवाजीनगर, पुणे-४११ ००५. 

३४. व्यवस्थापक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, (सवी. 

३५. विभागीय कृषि सह संचालक (सवी. 

३६. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-४११ ००१ (4 प्रती). 

३७. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सवी. 

३८.विभागीय सांख्यिक, व्दारा- विभागीय कृषि सह संचालक कार्यालय (सवी. 

३९. सहसचिव (19-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

४०. क्रेडिट स्पेशालिस्ट, नियोजन विभाग, HATHA, मुंबई-४०० ०३२. 

४१. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

४२. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

४३. अधिदान व लेखाधिकारी, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मंबई ३२. 

४४. सर्व विधानसभा सदस्य. 

४५. सर्व विधान परिषद सदस्य. 

४६. सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची कार्यालये. 

४७. निवडनस्ती, ११-ओ. 


es 


पृष्ठ ३६ पैकी ३६ 


Se 


ae (६९२) >२ | (a) baba ae (9) ७५७> | (७४2) (9) ७४५७> व्य 
Und lb} | ॥>8॥७॥ | ॥>३1४) ॥>४॥७७| | a> ॥७४॥७७॥ | ४१७1७९७ | ARES | 4४७ 


- 


os"Ip 
Penge ee (2०५००७५ ४७९1०७४) '३ १४19099915 
Ale D Bie : 18:18 8२५६२] [he Hu rfe.3 Orbin PubPlOdl : bib Bibh® ॥१९] b : os विरे 
b - © Eh 


ot ~ १७०८ HilrS [pod 115 २190] ih |ebbiBk 
He 


००292७ | core | 
००'०७१ Ea 
cn 


pba bipBie| (५९२) >> 
Ie lee} | ioe Lk} 
"हे (९1 1 ह ola 


००'०059 


[a ७. 1. की. a अ.” |. जी. ee के... || 


((%) ॥५-०> 


oh’ S8tb 
2120219 | (५२९२) >> 
12083 lek} | 120311९] 
"हे RUB ममे रे Bp 


INDIE : 18219 


(9) ७५७) | (4७०) | (9) ७४५४७१ | (po)an | (9) ७४५४७) (५४७२) 
"ह Ri LAR) ७५०२७ (be phigPih Khe LOAbs) "2 (२४10202 Leb} 


2 - le EhK 


६०६७ '8 >> [2 150] “beds PIBIALS 1१] 


०८- ०७०८ Hird [pod [bine 15९] 4२७ ८४113 
28 


fs 


© 


छे 


tb ei ee ee ee 


1 0420 
hepa [12012 | (4२२) >> (b>) >> | (१) bb» (६२२2) (9) bebo (deb) (9) hepa (deb) 
128158) | Uribe} | 128158) | ॥>81४७) | Uraibb| | 2२21281501 Uraibb| | >> 123810) |  PRIAB Ib} | aPabipain | र a 
३४19 ola age = ४1938 ७५०७ (2४७७७ ehoe loaba) 2 ५198919 1 


8२३९१] [he bo rfe.3 Orbin 9171090]: bib blb-h@ 1७४९] ७: क BGR 
=e Ebb 
६01002 “3 Ad 12 180] ‘ead PRIA Ib] 
0d - Sbod Hird [bed 1151२ Ib! doth [ebb IK 
s¢ 


७ (|... See De cel आ... ही. ८ २.0 क. ह. eS टा ee 


(a) (५) 
hppa 112219) (५२२) >> | ७१५०> 12019) (pd)ab | (a) baba (५९२) (a) (५९९२) (७) bebo (५९२) 
12815९) | ॥>817ए९॥ | Uribe) | 12815) | 12815९) | 2211811] | bbs 1218170] | AD 1218170] | 2000210] | aPawipAlin |. 4२७ ह Ie 
७: ४ Sh 


"2 Rib 1 8) Rol» "2 (२1२) ३ धू "2 २५18] (3५२०२७ (>:]-0७००10 ७॥७>७ 1920) ' (२४10088212 1३] 
110190080: 18:31 8२६९] [he १९-28 ८०२०० HoPI@Al: bib ७०% 1] 
8- 18८0४ 
६०1७७ '8 Ad 1 Leb] (४१०२ DRIAL Leb] 
ot ~ १७०८ ५13 [pod 120२15९] 4२७ (६४-13 
०& 


९७ |_९९__ a ९१ |»? | १ | ७ |_9१ | GS | ४_| 
(a) 

“gS be 
‘gH mag) na =e '३ ५1२९ ७५०७ (५५६००५४ ४9०७ 19208) “2 ४०091: 


8२९२] [he २०१0228 Orbin HoPI@al : bib ७८०१1७] ७: ds 212 


9 -1£ ६७6 
६1६७२ '8 dD 12 Leb] "७५०> २७४० Leb] 
od - $bod ७18 [ped 115715] lh ८७४1-12 
b& 


६ | ७ | % | ९४ |? [19 |_9७ |_१ | 8 | ६ | 0 |_९_| 


( Kes bpp» ( nee bpp» 
(६९२2) AD (Q)bdbs | (bd) >> | (A) baba (2) पस 
IB Lb] U2 Leb] 12815] >> ne Ibbi |]  DIBIAE 1३) 4२७ "4४ 


२241384 नह वनराजा spat eg i nb 


"G2) “> Bu dfES @abin ॥२३० [pall : blk ७0% Leb| ६ : ५ ३१७ 
3 -181८06 


६०६७७ '8 >> 1128 150] “bé>bd> DRIAL Ib] 


Ot ~ १९७०८ ७1३ [pod 517 19] 4२|७ [ebb BK 
ts 


६ 6 ; : ae Reel ae) cae 


O° 
° 
७ 
> 
अ 
wv 
०) 
P= 
0 
ठा 
° 
oO 
७ 
UT 
wv 


ii li tae 
= or | we ii > : i 


| ७४७ 
( ee edad 
(५९९२2) ae >> | (१) baba (b>) 
AD In Ib} U2 Ib] | AD 12 Ib} ae 
"हे Qh ae bale (110 "2 RK 12) 8] ७५०0०७ (2-0[००0 Kh LOABA) “2 ४ 101829. Lib] 


[1]: 13218) ६2] कू BenTeS (abn [bie [Palit : २0०९-०५ Ib] £:' 
6 71 EhK 
६०2 hb *8 vd Ihe 1१९] *५५०> BRIAR 1१] 
ot - Shoe bil [psa 121017 15९] oth [८७८1२ 
es 


I ठा cy 20 
© 


टॅ 


०00१6 


४) 
eb ep eo ep य ५ शश 


(१) bpp» ( मावळ dpb» 
21218 तल ताल (4) baba (4) baba (4) १२५०) 
128 [३] ne 128 1] ae 128 1] ल 0४]>> Leb} 


2.26 aa = eT ae ३८६७०९७००० (2७००1७ Bho® LOAbA) 8९५1199 व्या 
[०४६२७ : 18210 *६२] > >>> ६००1-10 bio [Palit : bib ६७-0५ [१९] 
2 712६७४ 


०2- ९७०८ ४1६8 [ped 157 11२] ih [ebb BK 
88 


७४ sa pa यारा ठ कंधारी रि 


bh bh >t 3) hp? 
ह... ae (%) bcp» 1. >> (a) 1. (%) bcp» कशात 
PRIA 19९] क ‘eis 


३४4198 a: eee 


“tb RorfeS Oabin 1124121911 : bib ६ : क ahh 
७ - le EhK 
६०10 '8 Av | oie “bdbb» DIRIAB 1१) 
ot - Shoe 11108 [| ral. h BK 


क. oa. 


58 


पक ला वयात मत. फळही धि काळत किक कळत लिक किडा यक कळती ल आत eee कक आळ्या जिळ जाहा जड कळ 


(a) (५) 
hops 1218 | (५:९२) >> | ४५५२> 12218) (६२२2) >> | (9) bobs | (4२2) >> | (a) bobs | (bd) >> (१) ७५०> (६९२) 


हेस ISS) pala "हे Rit 1 ह Be "हे पर ag) ५०२ (2-० [६०>1॥ ८>8९ 12299) 'हे (२100009 15९] 
अळी "६२| tb BodfeS ७०229 Abie [palit : bib ७104१ 1३ ६: afin 
ob 7121६१ 


६०12012 "Bad 1128 lb} “db d BRIAR 15२] 
०८- ०७०८ Hire ७०> lenis Leb} 4२७७ [ebb ak 
38 


ied i i Es Ea Ea Ea क ००१७ | शिका Ew शिक Es ES 
८४७ | ७४ | ५ | ४७४ | ? ee es a ee ee | ह. | ८ | ४. 
(9) ॥५५०> (%) ४१५२4२ 
212018 (ep >) 212018 (pd) >> | (१) bps | (५९2) (@) babs | (pd) ab | (a) bapa (4५९९२) 
12815९] | 221281580९] 1३8 Leb] 12815.) | 112815] | 2210208150] Una lee} | 12817] | 022170) | 2030७७७ 4२७ ae 
"2 DIK 1228] pola "2 DIK Ida] Sep "2 DIK ॥>>९| [rape (D+ Phi@P1h ७०७ 1OABA) “2 DIK In BAL 1१९] 


"६७ यू ७०२९8 ७०२1-10 194219 [Palit : bil ७०१ 1१९] ६ : ५ ahh 
bb 718 ६७४ 


Ot ~ ९७०८ ४1६8 [ped 157 11२] 4२७ |e bhi BK 
68 


wm | ow | om» | १ | 7 | o» | ७ |_9 | 8 | @¢ | e |__0__| 
(a) (५) Hebb (b>) 
hppa 12219) (५९२) >> binfie | (६२२2) >> | (धे) baba | (धस२2) >> | (a) bapa | > ima (2) bec a (4९९२) 
IZ leh} | ॥>8॥१७| | Wilke} | ॥>81७४| | ॥>81७९| | ॥३8॥७१ए९| | ॥>8॥७९ 19९] २७०७ bb] | 3990180 4२७७. 418 
"2 (२४ Ida} pola " (२४ Lda} Sep "2 (२४ 10) 8] [ach ble (b+Phi@bih ७॥७>७ 1922९8) 'ह DIK 100022 1] 


"Ql >>08 Oabin 18>1702)08 101502 : bib [०५ [| h : क ताळ 


tb 718 EhK 
lei hp "BAD 128 15९]. "७१-२> BRIAR 1५९] 
Od ~ ०७०८ HllrS [pod 512 15९] 4२७ [८४1113 
28 


४ | ७ | ७ | ४ | १? | |_$ | | 8 | ६ | ९0 | ७ | 
selma les 
120218 12 15] | AP LB U2 Ib} | 02 12 ebb» 1218 150] | Ab 12 bbl | 1७४०011] Pip ‘eke 

agcumy nen | gyms | agcimy pene | बयान पहले हशबी 


"९ कै.) @rbin BipOlic olin’ : bib ७०५1७९] h : 'फ ahi 
Eb - le EhK 
६०1६७७ '8 Ab 2 150) "४५०२ DBJAB Leb] 
od ~ Sbod ४॥३ > Ibis tip 15९) [७ [ebb I BK 
88 


4o 
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रब्बी हंगाम 2098 - २० 


विमा संरक्षित रक्‍कम, विमा हप्ता दर इ. तपशिल 


प्रपत्र अ-१४ 


विमा संरक्षण प्रति हे. (उंबरठा उत्पन्न पातळीपर्यन्त) 
विमा हप्ता 
: दर (टक्के) ) 
शिळ जळा 
००० १३.९० 
या 


७. :| ७७. | "४. |. अ. "|. "त्रे. “| ती, |! ee ee ee 


( nee ebb» 
1. >> कता (9) ॥१५०> (4९९2) (१) bb» (b>) (a) (b>) - 
U2 ibb| | A> U2 ie} | Unie} | a> 19815) ७५७२ ००२1५७] 29७७ | PLP ia 


tba | कळक कळक वायव्य सवानाच 


"६2 > buries Oabin 18-11702)£ 151100: blb Bibh® ॥१ए| ७ : क ABR 
hb - le EhK 
६010102 “3 A> 122180 ‘ead PRIA 1४] 
od ~ Sbod Hird [> [bln |h Ib! doth ८1-1२ 
bh 


ee | ७ | % | ९ |? |__9 | ७ |_9 | 86 |[_ ६ | |_४__ 


zeal eel [eel [=~ [- 
TT ५129819512 | 8 २४॥>१8४१ | 8२४1०8 ७५०७ | (2०७५७६००1७ ४७>९ 19288) 'हे ऐ]५101891> Lib] 


"@) '$ ७08 ७०२०1० BlpOlic 11100 : bib ७७-०५ |b] h : 'फ गिरे 
5-8 घटे 


Ot ~ ०७०८ ७॥॥8 [pod 1210710] lh (८४-13 
th 


tb ee ee व न 


Py) 
hebba 12219 | (dab2) Ab ean (9) ecb a (a) bobs | (4२2) >> | (घे) be>bd on 
12 ९] | 12 Ib} ॥>815९) | >> णी 1७815९) | U2 lek} | ७४१७1७१] 7 
h : ५ 8१. 


३ ६1981 bole ayes Teak pene (Seph\@bIh Bho 19298) “2 ९१५1०७9 > Le} 
"६२ 4 DANES @abin BlpOlie 51९: bib Bi-h Leb] 
७७- le EhK 
@le|hb '8 >> 123150] ‘edbd PBIB 1४] 
od ~ $bod HllrS [pod ॥-७॥२ Leb] bib (८1-16 
th 


( oa 4२) ( nes 4२) 
on Ab (a) bebba (4) Bebb» (4) Bebb» ig 
>> वती 1281९) | >> se >> ह्य 1३] | ०७४०७ Leb] शि 


टश पण वल ay ae 193 44 Serre po Bb LAB) “2 yk In RAB 1४९) 
9७ - Kk EbK 
0t - Shoe Bir [psd Lb 1s | fe 19]. 4२७. [८४113 
Bh 


“0७3 


wm | ९ | % | ९ | ? || १ | ३ |_90| 8 | ek 


“3 Ris is aya i= [agua | १७ (2०७००1७ Bho® 1929) “2 Rik ama 12९ = 
५ :"क 


"६७] '4 ७०२08 (०0०0 Aphh : bib ७०१ 1१९] 


Sb -& EhK 
@le|hb '8 >> U2 Ib] ‘edbd PBI Leb] 
od ~ $bod HllrS [pod ॥-5॥२ Leb} bib (८1-16 
hh 


त्र्‍् | ° : i ea ES pe ae] ae - : शिक pe 


= द 
००००७८ 000°8 00°00be iat a oo hth rx = Ea oooht Ea | >. | 
लिक लनल 


eb i 


“2 jis Ig) ola ore rae २०8002 ee 5 isi Sis 3 
ot ~ Ie Eh 
@lehb '8 AD 1128150] ‘dba DRIAL [eb] 
od - 9७०८ bled [७०11517215 4२७ ८१-1३ 
3h 


1& ठा wr eed >० झो स्ट 
© 


us 
I& 
3 


8 
2 

जा 
a 


Ea Ea Ea Eo ooh ००१४६ Ea jth za ES eo 


te [५४ |__0७ | ९३ |? ek 


३४५19 950> |_'ह ये 193 5% | ७५0७ | (भु gmp 19288) सिध पय 
[pplaAbie: 12219} "@| '4 bore (६०००1० Abhh: bib ७0५ 1४] 3 : "क abe 
be - le EhK 
६2180) '3 Ab Lhe Leb} ‘hebba ४०७ Leb} 
od - 9७०८ ble? [७०11517215] 4२७ ८१-1३ 
Oh 


ee | vw | om | ७ | 27 [| » | 8 | १ | os | ८६ fe fe | 
ऱ्य मिळना eee l= [sf 
Heike} | 8 1४९) | iWdibk} | 221218 1४९) | ॥>8 1४९) | Wreilbe) | 12810९७ | 12819९) | Bab lbb} | APatepalio थर =e 


"हे Rift Ia) ale "ह Rit Ibe) Bp "ह Rift Ua) 9५०२७ (-phigblh Bho® LAA) 'हे RIK 1013212 1) 
pails : Bele} "६२| “> ००९७ [Pablo Abfh : bib ७0% lb} १:५५ afin 


te - ke EhK 
६०1६] *8 >> Ine 1३२]. ‘dpb > BRIAR 190) 
0% ~ १७०८ ७118 fhe 1191217 4२७ ८४1113१ 
2) 


ug 
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना 
अधिसूचित मंडळांची संख्या, रबी २०१९ -२० 


कोकण विभाग 


[स स्॥1 
काळा कह 5: गळा ता जाकी 
कव्या य ककी 
cee [७ [ट्र 
es 
es 
a Ea क्क त्ता 
क| ळकर वर कर्क 
ल ca CO 
; जावा 
ae ae 
perme 
१४ नांदेड ६ | | 
(व्या 
खर 
<r [र 
(आना वडया 
जाग्या या 

Lael 


१९ [Sacre 


= 
कक्कर क| [रू [1 
क गॅस [1 ॥॥ [सरण ॥ [र 
ee 
er जतला 


gO 
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना 
अधिसूचित तालुक्यांची संख्या, रबी २०१९ -२० 


ie 
[क [करकर ३ [क 


pole 
a आक आक्का 
ती 3. 0... री. |. "ह 
९ ९ 


४] 
र 
[१ [ग्र करक क [क [% 
पळा काडा काक वाम काळत ह वका का 
आढळ जच हळ दजा पाक Us Fc ल 
epee es र्गळ 
i ध्या कया क काची 
; 
a कर्गरर्गनर्शनरकणश्‍श्‍ 
oper Pe ete fe 
a 
बन्या पर फडा नक कका त्या प व्या ळ्या 
2 ० 
काकण 11 रश 1७ 
Se as 
oh 
वात) RE मानी RO वित हत 
ee य क. जय. 


नागपूर विभाग 
एकूण पिकनिहाय अधिसूचित 
तालुक्यांची संख्या 


GQ 
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना 


अधिसूचित ग्रामपंचायतींची संख्या, रबी २०१९ -२० 


हरभरा 


aa ” 


geil Mees 
i 


RR 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत मंडळ/तालुका अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक - गहू (बागायत) 


जिल्हा/तालुका 


अ. 
क्र 


०८ ww A LO 


दिंडोरी 
मोहाडी 
कसबेवणी 
वरखेडा 


उमराळे 
ननाशी 
कोशींबे 


+3 
+3 


+} 
+} 


रबी २०१९-२० 


निफाड 

चांदोरी 
सायखेडा 
पिंपळगाव बसवंत 
ओझर 

रानवड 


लासलगाव 
देवगाव 
नांदुर (म.) 


+} 
+} 


पिक - गहू (बागायत) रबी २०१९-२० 
अ. | जिल्हा/तालुका | 


२ धुळे 
१ धुळे १ od हहर) +} 
2 शिरुड +} 
३ बोरकूंड +} २४ बोराडी 
४ आर्वी } 
२५ आर्थ 
५ सोनगीर +} 
६ नगाव (बु) +} २६ जवखेडे 
७ फागणे +} 
८ मुकटी } २७ होळनांथे 
९ धुळे (ग्रामिण) +} २८ थाळनेर 
१० कुसुंबा +} 
११ AA) +} २९ सांगवी 
१२ लामकानी } 
४ शिंदखेडा ३० शिंदखेडा +} 
२ साक्री १३ साक्री +} ३१ चिमठाणे +} 
१४ कासारे +} ३२ शोवाळे +} 
१५ Fela.) } ३३ खलाणे } 
१६ दुसाने +} ३४ नरडाणे +} 
१७ निजामपूर } 34 बेटावद +} 
३६ वर्षी } 
१८ ब्राम्हणवेल 
३७ दोंडाईचा +} 
१९ पिंपळनेर +} ३८ विखरण +} 
२० कुडाशी +} ३९ विरदेल } 
२१ उमरपाटा +} 


२२ दहीवेल } 


पिक - गहू (बागायत) 


३ 
१ 


२ 


३ 


8 


8 
टं) 


२ 


जिल्हा/तालुका 


नंदुरबार 
नंदुरबार 


नवापूर 


शाहादा 


तळोदा 


जळगाव 
जळगाव 


भुसावळ 


mM LL 0०७८ 4९७ 


नंदुरबार 
रनाळे 
मांडळ 


खोंडामाळी 


नवापूर 
नवागाव 


खांडबारा 
चिंचपाडा 


विसरवाडी 


शहादा 
मोहिदेतऱ्हा 
म्हसावद 

ब्राम्हणपूरी 


सारंगखेडा 
प्रकाशा 


द| 


जळगाव 
म्हसावद 


भोकर 
पिंपराळा 
नाशिराबाद 
असोदा 


भूसावळ 
कुऱ्हे 
वरणगाव 


+} 
+3 


8 


4 


& 


C) 


८ 


रबी २०१९-२० 


यावल 


रावेर 


मुक्‍ताईनगर 


अंमळनेर 


चोपडा 


साकळी 
किनगाव 


रावेर 


खानापूर 
खिर्डी 
ऐनपूर 


खिरोदा 
FART (बु.) 


सावदा 
मुक्‍ताईनगर 


Pel 
घोडसगाव 


अंमळनेर 
शिरुड 
नगाव 


पातोंडा 
अमळगाव 
मारवाड 
भरवस 
वावडे 


& gq 


a 5 4 


चोपडा 
हातेड 
लासूर 


अडावद 
धानोरा (प्रा.) 
गोरगावले 
चहार्डी 


पिक - गहू (बागायत) रबी २०१९-२० 
अ. | जिल्हा/तालुका i 


४ जळगाव ४ जळगाव 
९ एरंडोल ४५ एरंडोल +} १५ भडगाव ८२ भडगाव +} 
४६ रिंगणगाव +} ८३ आमदडे 
४७ कासोदा +} 
४८ उतराण (गृह) } ८४ कोळगाव +} 
८५ कजगाव 
१० धरणगाव ४९ पाळधी +} 
५० चांदसर +} ५ अहमदनगर 
५१ साळवा +} १ अहमदनगर १ जेऊर +} 
५२ सोनवद (बु) +} २ कापूरवाडी +} 
५३ पिंपरी (खु. +} ३ चिंचोडी (प.) +} 
५४ धरणगाव } ४ भिंगार } 
११ पारोळा ५५ पारोळा +} ५ वाळकी +} 
५६ बहादरपूर +} ६ रुई छत्तीसी 
५७ शोळावे } 
७ नलेगाव +} 
५८ तामसवाडी +} ८ सावेडी +} 
५९ चोरवड } ९ नागापूर } 
१२ चाळीसगाव ६० चाळीसगाव +} qo चास +} 
६१ खडकी +} ११ केडगाव 
६२ हातले } 
२ पारनेर १२ पारनेर +} 
६३ मेहूणबारे +} १३ भालवणी +} 
६४ बहाळ } १४ सुपा +} 
१५ वाडेगव्हाण } 
६५ तळेगाव +} 
६६ शिरसगाव } १६ टाकळी (धो.) +} 
१७ पळशी +} 
१३ जामनेर ६७ जामनेर +} १८ वडझीरे +} 
६८ नेरी +} १९ निघोज } 
६९ मालदाभाडी } 
३ श्रीगोंदा २० श्रीगोंदा ah 
७० पहूर +} २१ पेडगाव + 
७१ शोंदुर्णी +} 
७२ तोंडापूर } २२ मांडवगण +} 
२३ कोळगाव 
७३ फत्तेपूर +} २४ बेलवंडी +} 
७४ वाकडी } २५ दाव दैठाण +} 
२६ काष्टी +} 
१४ पाचोरा ७५ पाचोरा +} २७ चिनाळा } 
७६ नगरदेवळा +} 
७७ गाळण } ४ कर्जत २८ राशीन +} 
२९ कर्जत +} 
७८ नांदरा +} ३० भांबोरा } 
७९ कुर्‍हाड (बु.) +} 
८० वरखेडी (बु.) +} ३१ मिरजगाव +} 
८१ पिंपळगाव } ३२ कोंभाळी +} 


३३ माही जळगाव } 


पिक - गहू (बागायत) रबी २०१९-२० 


५ अहमदनगर ५ अहमदनगर 


५ जामखेड ३४ जामखेड +} १० संगमनेर ६६ संगमनेर +} 
34 अरणगाव } ६७ धांदरफळ (बु.) +} 
६८ घारगाव +} 
३६ खर्डा +} ६९ डोळासणे +} 
30 नान्नज +} ७० साकूर +} 
३८ नायगाव 3 ७१ पिंपरने } 
६ उठोवगाव ३९ शोवगाव +} ७२ आश्ची +} 
४० भातकूडगाव +} ७३ सिबलापूर +} 
४१ धोर जळगाव छो.) } ७४ तळेगाव +} 
७५ सामनापूर } 
४२ येरंडगाव 
११ अकोले ७६ अकोले +} 
४३ भोधेगाव +} ७७ समरोरपूर +} 
४४ चापडगाव } ७८ विळगाव } 
७ weet ४५ पार्थर्डी +} ७९ राजूर +} 
४६ मानिक दौंडी ८० साकिरवाडी +} 
८१ शोंडी +} 
४७ करंजी +} ८२ कोतुळ +} 
४८ मिरी } ८३ ब्राम्हणवाडा ) 
४९ टाकळी मानूर +} १२ rR ८४ कोपरगाव +} 
५० कोरडगाव } ८५ रवंदे +} 
८६ सूरेगाव } 
८ नेवासा ५१ नेवासा (खु) +} 
५२ नेवासा (बू) } ८७ दहीगाव बोलका +} 
८८ पोहेगाव 
५३ सालबतपूर 
१३ राहाता ८९ राहाता +} 
५४ घोडेगाव +} ९० लोणी +} 
५५ वडाळा भैरोबा +} ९१ बाभळेश्वर +} 
५६ सोनाई +} ९२ शिर्डी +} 
५७ चांदा +} ९३ पूणतांबा } 
५८ कूकाणा } 
१४ श्रीरामपूर ९४ श्रीरामपूर +} 
९ राहूरी ५९ राहूरी +} ९५ बेलापूर +} 
६० सात्रळ +} ९६ टाकळीभान +} 
६१ तहाराबाद } ९७ उंदीरगाव } 
६२ वांबोरी +} 
६३ ब्राम्हणी 
६४ देवळाली +} 
६५ टाकळी frat } 


पिक - गहू (बागायत) 


२ 


8 


जिल्हा/तालुका 


हवेली 


मुळशी 


भोर 


मावळ 


०८ ww A -0 


mn त“ 


खेड शिवापूर 
खडकवासला 
कोथरुड 
चिंचवड 


कळस 
भोसरी 
वाघोली 


हडपसर 
उरळीकांचन 
थेऊर 


अंबावडे 

भोलावडे 
संगमनेर 
निघूडघर 


नसरापूर 
वेळू 
किकवी 


लोणावळा 
कार्ला 
खडकाळा 
तळेगाव दाभाडे 


काळे कॉलनी 
शिवणे 
वडगाव मावळ 


४] 


द 


खेड 


आंबेगाव 


शिरुर 


रबी २०१९-२० 


जुन्नर 
राजूर 
आपटाळे 


ओतूर 


वडगाव 


SATE (आनंद) 


दिंगोरे 


नारायणगाव 


बेल्हा 


ल 


निमगाव सावा 


राजगूरु नगर 
कन्हेरसर 
वाडा 

कुडे (बु) 


कडूस 


पाईट 


ईट 


चाकण 
पिंपळगाव त.खेड 


आळंदी 


आंबेगाव 


ळं 


घोडेगाव 


i 


शिरुर 


रांजणगाव गणपती 


टाकळी हाजी 


मलठण 


पाबळ 


बळ 


तळेगाव ढमढेरे 
कोरेगाव भीमा 


न्हावरा 


वडगाव 


डगाव रासाई 


+} 
+} 


पिक - गहू (बागायत) रबी २०१९-२० 
अ. | जिल्हा/तालुका | अ. मंडळ अ. जिल्हा/तालुका अ. मंडळ 
६ पुणे ६ पुणे 
९ बारामती ६४ बारामती +} ११ पुरंदर ८० सासवड +} 
६५ उंडावडी केपी } ८१ भिवडी +} 
८२ राजेवाडी } 
६६ मालेगाव +} 
६७ पणदरे } ८३ जेजूरी +} 
८४ कुंभार वळण } 
६८ वडगाव निंब 
८५ परिंचे +} 
६९ सूपा +} ८६ वाल्हा } 
७० लोणी (भा.) +} 
७१ मोरगाव } 
१० इंदापूर ७२ इंदापूर +} 
७३ लोणी देवकर +} 
७४ बावडा } 
७५ सणसर 
७६ निमगाव केतकी +} 
७७ काटी +} 
७८ अंथूरणे +} 
७९ भिगवण } 


पिक - गहू (बागायत) 
जिल्हा/तालुका 


0 
4 


२ 


३ 


सातारा 
सातारा 


जावळी 


पाटण 


m -० ०८ “८७ A © 


n S 


सातारा 
खेड 
ay 
कनेर 
ate 
कोडोली 


नागठाणे 
आंबवडे 
दहिवड 
परळी 


वडूथ 
तासगाव 
अपरशिंगे 


मेढा 
आनेवाडी 
कुडाळ 
करहर 


केळघर 
बामणोली 


पाटण 
म्हावशी 
हेळवाक 
मरळी 
मोरगीरी 
ढेबेवाडी 
चाफळ 
येराड 


तारळे 
मल्हारपेठ 
तळमावले 
PR 
areas 


5 


& 


कोरेगाव 


खटाव 


रबी २०१९-२० 


कराड 
उंब्रज 
इंडोली 
सूपने 


मसूर 
कवठे 
कोपर्डे-हवेली 
सैदपूर 
शेणोली 


कोळे 
उंडाळे 
काले 
मलकापूर 
येळगाव 


कोरेगाव 
कुमठे 
रहिमतपूर 
शिरंबे 
वाठारकिरोली 


वाठार (स्टे.) 
पिंपोडे (बु.) 
सातारा रोड 
किन्हई 


पूसेसावळी 
मायणी 
निमसोड 
कातरखटाव 
कलेढोन 


पिक - गहू (बागायत) 
अ. | जिल्हा/तालुका 


७ सातारा 
७ माण 


८ फलटण 


९ खंडाळा 


१० वाई 


११ महाबळेश्वर 


84 
९६ 


दहीवडी 
मालवडी 
गोंदवले (बु.) 
कूकृडवाड 
आंधळी 


म्हसवड 

मार्डी 

शिंगणापूर 
वर 


फलटण 
आसू 


होळ 
गिरवी 


आदर्की (बु.) 
वाठार (नि.) 
बरड 
राजळे 
तरडगाव 


खंडाळा 
वाठार (बु.) 
शिरवळ 
लोणंद 


पसरणी 
पाचवड 
धोम 
वाई 


भुईंज 
ओझर्डे 
सूरुर 


तापोळा 
लामज 


३ 


8 


रबी २०१९-२० 


जत 


खानापूर 


वाळवा 


मिरज 
मालगाव 
अरग 


कवलापूर 
बुधगाव 


क. डिग्रज 
सांगली 


जत 
डफळापूर 
कुंभारी 
शेगाव 


खानापूर 
करंजे 
विटा 
लेंगरे 
भाळवणी 


वाळवा 
आष्टा 
कोरेगाव 


ईस्लामपूर 
पेठ 
कामेरी 


कासेगाव 
ताकारी 
बहे 


चिकूर्ड 
तांदुळवाडी 


+} 
+} 


पिक - गहू (बागायत) 


८ 
रश 


& 


0) 


é 


qo 


जिल्हा/तालुका 


सांगली 
तासगाव 


पळूस 


कडेगाव 


शिराळा 


आटपाडी 


कवठेमहांकाळ 


कोल्हापूर 
हातकणंगले 


cS ०८ WA © 


तासगाव 
विसापूर 
मांजर्ड 


मणेराजूरी 
सावळज 
येळावी 


भिलवडी 
अंकल खोप 
पलूस 
कुंडल 


कडेगाव 
शाळगाव 
नेवरी 

वांगी 
चिंचणी (अं.) 


शिराळा 
मांगले 
सागाव 
शिरसी 


चरण आरळा 
कोकरुड 


आटपाडी 
दिघंची 


खरसूंडी 


कवठेमहांकाळ 
कूची 
ढालगाव 


देशिंग 
हिंगणगाव 


हातकणंगले 
हेरळे 
कबनुर 

र्ई 

हूपरी 


वडगाव 
वाठार त. वडगाव 


+} 
+} 


3 


8 


qo 
१ 


रबी २०१९-२० 


करविर 


गडहिंग्लज 


औरंगाबाद 
औरंगाबाद 


०८ ww A -0 


नी ल्य 


१० 


शिरोळ 
नृसिंहवाडी 


नांदणी 


गी 


जयसिंगपूर 


शिरढोण 
कुरुंदवाड 
दत्तवाड 


कसबा बावडा 
निगवे (बु.) 
मुडशिंगी 


सांगरुळ 
शिरोली-दुमाळा 


इसपुर्ली 
कनेरी 


गडहिंग्लज 
कडगाव 


दुंडगे 


हलकर्णी 
कसबा-नुल 


महागाव 
नेसरी 


औरंगाबाद 


गव 


बाद 


भावसिंगपूरा 


उस्मानपूरा 


नपूरा 


कांचनवाडी 


चौका 


हरसूल 


चित्ता. 


पिंपळगाव 


करमाड 


TS 


चिखलठाणा 
लाडसांगवी 


पिक - गहू (बागायत) रबी २०१९-२० 
अ. | जिल्हा/तालुका 


१० औरंगाबाद १० औरंगाबाद 
२ फुलंब्री ११ फुलंब्री +} ६ कन्नड ४४ कन्नड 
१२ तिरबावडा +} 
१३ आळंद +} ४५ चापनेर 
१४ वडोदा बाजार } 
४६ चिखलठाणा 
३ पैठण १५ पैठण 
४७ पिशोर +} 
१६ बिडकीन ४८ नाचणवेल 
१७ लोहगाव +} ४९ करंजखेड +} 
१८ ढोरकीन +} ५० चिंचोली (पी.) 
१९ बालानगर +} 
20 पिंपळवाडी (पि.) } ५१ देवगाव 
२१ पाचोड +} ७ खूलताबाद ५२ वेरुळ 
२२ विहामांडवा +} 
२३ नांदर } ५३ सुलतानपूर +} 
५४ सावंगी 
२४ अडूळ 
८ सिल्लोड ५५ सिल्लोड +} 
४ गंगापूर २५ गंगापूर +} ५६ निल्लोड 
२६ भंडाळा 
५७ भराडी +} 
२७ मांजरी ५८ बोरगाव बाजार 
२८ शोंदुरवाडा +} ५९ अजिंठा +} 
२९ वाळूंज ६० गोळेगाव 
३० तुर्काबाद ६१ आमठाणा 
३१ हरसूल +} ६२ अभई 
३२ डोणगाव +} 
३३ सिद.वडगाव } ९ सोयगाव ६३ सोयगाव +} 
६४ सावळज बाजार 
५ वैजापूर ३४ वैजापूर +} 
३५ शिऊर +} ६५ बानोटी 
३६ लोणी (खु) ) 
११ जालना 
३७ खंडाळा +} १ भोकरदन १ भोकरदन 
३८ बोरसर 
२ धावडा +} 
३९ लासूरगाव +} ३ अनावा 
४० गारज 
४ पिंपळगाव (रे) 
४१ महालगाव +} 
४२ नागमठाण +} ५ सिपोरा +} 
४३ लाडगाव } ६ राजूर +} 
७ केदारखेड } 


८ हसनाबाद 


पिक - गहू (बागायत) 


अ. | जिल्हा/तालुका 


११ जालना 
२ जाफराबाद 


३ जालना 


४ बदनापूर 


५ अंबड 


जाफ्राबाद 
माहोरा 
कुंभारझरी 


रामनगर 


पांचाळ वडगाव 
विरेगाव 


वाघरुळ (ज)) 


बदनापूर 
शेलगाव 


धाबाडी 
बावणे पांगरी 
रोषणगाव 


अंबड 
धनगर पिंपरी 


जामखेड 
रोहीलगड 


+} 
+} 


+} 
+} 


+} 


+} 


+} 
+} 


03 


११ 
& 


छे 


जालना 
घनसांगवी 


परतूर 


मंठा 


रबी २०१९-२० 


घनसांगवी 
राणीउंचेगाव 
तिर्थपूरी 


कु. पिंपळगाव 
अंतरवली टेंभे 


रांजणी 
जांब समर्थ 


परतूर 
वाटूर 


श्रीष्टी 


आष्टी 
सातोना (बु.) 
मंठा 


तळणी 
ढोकसाळ 
पांगारी (गो.) 


+} 
+} 


पिक - गहू (बागायत) रबी २०१९-२० 


अ. | जिल्हा/तालुका 


१२ नांदेड १३ परभणी 
१ नांदेड १ नांदेड (ग्रा) +} २ जिंतूर ८ जिंतूर +} 
२ तुणप्पा } ९ बोरी +} 
qo आडगाव (बु.) 
३ विष्णुपूरी +} 
४ वसरणी +} ११ सांगवी (म्हा.) +} 
५ लिंबगाव +} १२ बामणी (बु.) +} 
६ तरोडा (बु) } १३ चारठाणा } 
१३ परभणी ३ पूर्णा १४ पूर्णा 
१ परभणी १ परभणी 
१५ ताडकळस +} 
२ झरी १६ लिमला 
पेडगाव +} १७ कातनेश्वर 
जांब 
१८ चुडावा 


५ शिंगणापूर 
६ दैठणा 


७ पिंगळी 


पिक - गहू (बागायत) 
अ. | जिल्हा/तालुका 


१४ बुलडाणा 
१ जळगाव 
२ संग्रामपूर 
३ चिखली 
३ चिखली 
४ बुलडाणा 


जळगाव 
आसलगाव 
पिपळगाव काळे 


जामोद 
वडशिंगी 


संग्रामपूर 
पातुर्डा 
कवठळ 


एकलारा 
अमडापूर 
पेठ 

oat 
धोडप 


मेरा (खु.) 
शेलगाव आटोळ 
कोलारा 
चांदई 


बुलडाणा 
साखळी (बु.) 
पाडळी 
देऊळघाट 


म्हसला 
धाड 
रायपूर 


+} 
+} 


रबी २०१९-२० 


१४ बुलडाणा 


५ देऊळगाव 
६ मेहकर 
७ सिंदखेडराजा 


so 


Be 
88 
4o 


देऊळगाव (रा) 
मेहूणा राजा 
तुळजापूर 


दे. माही 
अंढेरा 


मेहकर 


हिवरा आश्रम 
देऊळगाव माळी 


डोणगाव 
अंजनी (बु) 


शेवगाव (दे. 
लोणी गवळी 
जानेफळ 
नायगाव दत्तपूर 
वरवंड 


सिंदखेड राजा 
किनगाव राजा 
सोनोशी 


साखरखेर्डा 


दुसरबीड 
मलकापूर (पांग्रा) 
शेंदुरजन 


+} 
+} 


+} 
+} 


पिक - गहू (बागायत) 


अ. | जिल्हा/तालुका 


१४ बुलडाणा 
८ लोणार 


९ खामगाव 


qo शोगाव 


११ मलकापूर 


१२ मोताळा 


लोणार 
टिटवी 
हिरडव 


सुलतानपूर 
बिबी 
अंजनी (खु) 


खामगाव 
आवार 
अटाळी 


काळेगाव 
हिवरखेड 
वझर 
पिंपळगाव राजा 
पारखेड 


बोरी अडगाव 
पळशी (बु.) 
लाखनवाडा 


शेगाव 
जवळा (बु) 
मनसगाव 


माटरगाव 
जळंब 


जांभूळ धाबा 


मोताळा 
बोराखेडी 
शेलापूर (बु.) 
प्रिप्री गवळी 
पिंपळगाव देवी 


धामणगाव बढे 
रोहीणखेड 


१४ 
१३ 


१५ 
१ 


२ 


३ 


8 


रबी २०१९-२० 


बुलडाणा 
नांदुरा (बु.) 


अकोला 
अकोट 


तेल्हारा 


बाळापूर 


पातूर 


m "८ "८ WwW A 5 


क. S 


नांदुरा (बु.) 
निमगाव 
शोंबा (बु.) 
महाळूंगी 


वडनेर 
चांदुरबीस्वा 


कुटासा 
आसेगाव बाजार 


उमरा 
अकोलखेड 


तेल्हारा 
माळेगांव बाजार 
हिवरखेड 
पंचगव्हाण 


अडगाव (बु) 


पातूर 
बाभूळगाव 
आलेगाव 


चान्नी 
सस्ती 


+} 
+} 


पिक - गहू (बागायत) 
अ. | जिल्हा/तालुका 


अकोला 


घूसर 
दहिहांडा 
कापशी 
उगवा 
आगर 
कौलखेड 


बोरगाव मंजू 
शिवणी 
पळशी (बु.) 
सांगळूद 
कुरणखेड 


+} 


रबी २०१९-२० 


१५ अकोला 
६ बार्शीटाकळी 
७  मुर्तीजापूर 


मुर्तीजापूर 
हातगाव 
लाखपूरी 


माना 
शेलू बाजार 
निंभा 


पिक - गहू (बागायत) 


जिल्हा/तालुका 


१६ अमरावती 

१ धारणी 

२ अमरावती 

३ भातकूली 

४ नांदगाव खंडेश्वर 
५ चांदुर रे) 

६ धामणगाव((रे) 


a ळा ळा LF CL 


33 


३४ 


धुळघाट 


सावलीखेडा 
साद्रावाडी 


शिराळा 
नांदगाव पेठ 
माहूली जहागीर 
डवरगाव 


पूर्णा नगर 
खोलापूर 


नांदगाव खंडेश्वर 
धानोरा गुरव 
पापळ 


मंगरुळ चव्हाळा 
शिवणी 


माहूलीचोर 


चांदुर (रे) 
अमला विश्वेश्वर 
घुईखेड 
पळसखेड 
सातेफळ 


धामणगाव (रे.) 


१६ 


|] 


१० 


रबी २०१९-२० 


अमरावती 
धामणगाव (रे.) 


तिवसा 


मोर्शी 


वरुड 


अचलपूर 


चिंचाली 


तळेगाव दशासर 


मंगरुळ दस्तगीर 


अंजनसिंगी 


तिवसा 
वरखेड 


मोझरी 
व्ऱ्हा 
कुऱ्हा 


मोर्शी 
नेर (पिंगळा) 
शिरखेड 


रिध्दपूर 
अंबाडा 
हिवरखेड 
धामणगाव 


पुसला 
शोंदुर्जना घाट 
राजूरा बाजार 


अचलपूर 
परतवाडा 
रासेगाव 


असदपूर 
पथ्रोट 


परसापूर 


+3 
+} 


पिक - गहू (बागायत) 
जिल्हा/तालुका 


१६ अमरावती 
११ चांदुर बाजार 


१२ चिखलदरा 


१३ अंजनगांव सुर्जी 


१७ यवतमाळ 
१ यवतमाळ 


२ बाभूळगाव 


३ कळंब 


४ दारव्हा 


०८ ww A - 


चांदुर बाजार 
बेलारा 
तळेगाव मोहना 
आसेगाव 


शिरजगाव कसबा 
करजगाव 
ब्राम्हणवाडा थडी 


चिखलदरा 
सेमाडोह 

टेंभूरसोडा 
चुर्णी 


बाभूळगाव 


घारफळ 


सावरगाव 
पिंपळगाव (रु.) 


मेटीखेडा 
जोडमोहा 


दारव्हा 
बोरी (खु. 
महागाव 

लाडखेड 


८ 


९ 


यवतमाळ 
दारव्हा 


दिग्रस 


आर्णी 


नेर 


पूसद 


उमरखेड 


रबी २०१९-२० 


चिखली 
लोही 
मांगकिन्ही 


दिग्रस 
तिवरी 


कलगाव 
तूप टाकळी 
सिंगद 


आर्णी 
लोणबेहळ 
अंजनखेड 


जवळा 
बोरगाव 
सावळी 


नेर 
शिरजगाव 
मोझर 


माणिकवाडा 
वटफळी 
मालखेड (खु. 


पुसद 
वरुड 
जांबबाजार 
ब्राम्हणगाव 


खंडाळा 
बेलोरा (खु) 
शोेंबाळपिंपरी 
गौळ (खु) 
बोरी खु. 


उमरखेड 
मुळावा 
विडूळ 
कुपटी 
निगणुर 


बिटरगाव (बु.) 
दराटी 
ढाणकी 
चातारी 


+} 
+} 


पिक - गहू (बागायत) रबी २०१९-२० 
अ. | जिल्हा/तालुका 


१७ यवतमाळ १७ यवतमाळ 


१० महागाव ६४ महागाव +} १६ राळेगाव १०४ राळेगाव +} 
६५ फुल सावंगी +} १०५ झाडगाव +} 
६६ ARG +} १०६ वरध } 
६७ कासोळा } 
६८ गुंज +} १०७ वाढोणा (बा.) +} 
६९ हिवरा +} १०८ धानोरा +} 
७० काळी (दौ.) } १०९ वडकी +} 
११० किन्ही (ज.) } 
११ वणी ७१ वणी +} 
७२ राजूर +} १८ वर्धा 
७३ भालर } १ आर्वी १ आर्वी +} 
२ खरांगणा +} 
३ वाठोडा } 
७४ रासा +} 
७५ कायर +} ४ वाढोणा +} 
७६ शिंदोला +} ५ रोहणा +} 
७७ शिरपूर +} ६ विरुळ } 
७८ गणेशपुर } 
७९ पूनवट २ कारंजा ७ कारंजा +} 
८ ठाणेगाव +} 
१२ मारेगाव ८० मारेगाव ९ सारवाडी } 
८१ मार्डी +} १० कन्नमवार ग्राम 
८२ वनोजा +} 
८३ 4 +} ३ आष्टी ११ आष्टी +} 
८४ वाटोणी } १२ तळेगाव 
१३ जामणी ८५ झरी +} १३ साहूर 
८६ माथार्जून +} 
८७ शिबळा +} ४ वर्धा १४ वर्धा 
८८ खडकडोह +} 
८९ मूकूटबन } १५ सेवाग्राम +} 
१६ तळेगाव (eT) } 
१४ केळापूर ९० पांढरकवडा +} 
९१ पहापळ +} १७ वायगाव 
९२ चालबर्डी } 
१८ आंजी +} 
९३ रुंझा +} १९ वायफळ +} 
९४ करंजी +} २० सालोड (ही.) } 
९५ पाटणबोरी +} 
९६ केळापूर } 
५ सेलू २१ सेलू +} 
१५ घाटंजी ९७ घाटंजी २२ केळझर } 
९८ पारवा +} २३ सिंदी 
९९ कुर्ली +} 
१०० साखरा (खु) +} २४ हिंगणी 
१०१ शिवणी +} 
१०२ घोटी +} २५ झडशी 
१०३ शिरोली } 


८१ 


पिक - गहू (बागायत) रबी २०१९-२० 
अ. | जिल्हा/तालुका | अ. मंडळ अ. जिल्हा/तालुका अ. मंडळ 
१८ वर्धा १९ नागपूर 
६ देवळी २६ देवळी +} ४ रामटेक १६ रामटेक 
२७ अंदोरी +} 
२८ गिरोली } १७ नगरधन 
२९ पूलगाव +} १८ मुसेवाडी 
३० विजय गोपाल +} 
३१ frst } १९ देवलापार 
७ हिंगणघाट ३२ हिंगणघाट +} ५  पारशिवणी २० पारशिवणी 
३३ वाघोली +} 
३४ सावली (वा.) } २१ नवेगाव खैरी 
३५ अल्लीपूर +} २२ कन्हान 
३६ सिरसगाव +} 
३७ कानगाव } २३ आमडी 
३८ वडनेर +} ६ Fler २४ मोौदा 
३९ पोहना } 
२५ धानळा 
८ समुद्रपूर ४० समुद्रपूर +} 
४१ गिरड } २६ खात 
४२ मांडगाव +} २७ कोंदामेंढी 
४३ कंढळी +} 
४४ वायगाव (गोंड) } २८ निमखेडा 
४५ नंदोरी +} २९ चाचेर 
४६ जाम +} 
४७ कोरा } ७ काटोल ३० काटोल +} 
३१ पारडसिंगा +} 
१९ नागपूर ३२ येनवा } 
१ नागपूर (ग्रा) १ खापरी रे) +} 
२ सोनेगाव लोधी +} ३३ मेटपांजरा +} 
३ गोधनी +} ३४ रिधोरा +} 
४ बोरी +} ३५ कोंढाळी ) 
५ वाडी } 
८ नरखेड ३६ नरखेड +} 
२ कामठी ६ कामठी +} ३७ मोवाड +} 
७ कोराडी } ३८ सावरगाव } 
८ वडोदा +} ३९ भीष्णुर 
९ दिघोरी } 
४० जलालखेडा +} 
३ हिंगणा १० हिंगणा +} ४१ मेंढला } 
११ वाणाडोंगरी +} 
१२ कान्होलीबारा +} 
१३ अडेगाव } 
१४ गुमगाव +} 
१५ टाकळघाट } 


पिक - गहू (बागायत) रबी २०१९-२० 
अ. | जिल्हा/तालुका 


अ. 


क्र 9 
१९ नागपूर १९ नागपूर 
९ सावनेर ४२ सावनेर ५४ बेला +} 
५५ सिर्सी +} 
४३ पाटणसावंगी ५६ मकरधोकडा } 
४४ केळवद १२ भिवापूर ५७ भिवापूर +} 
५८ कारगाव +} 
४५ खापा ५९ मालेवाडा ) 
४६ वडेगाव ६० नांद 
१० कळमेश्वर ४७ कममेश्वर १३ कुही ६१ कुही +} 
६२ राजोला +} 
४८ धापेवाडा ६३ तितुर } 
४९ मोहपा +} ६४ वेलतूर +} 
५० तेल कामठी } ६५ मंढळ +} 
६६ पचखेडी } 
११ उमरेड ५१ उमरेड +} 
५२ हेवती 
५३ पाचगाव 


एकूण अधिसूचित मंडळ : १११७ 


८३ 


7 तालुका 


ae 2 TL 
aerial ial 
es हा 


१ उस्मानाबाद 


र 


ne 


पराडा 


उस्मानाबाद 
वाशी 


उमरगा 


लोहा 


भुम 
| गंगाखेड | 


र मानवत 


३ पालम 
३ हदगाव 


नांदेड ४ | हिमायतनगर 


¥ पाथरी 


सोनपेठ 


एकूण अधिसुचित तालुके : ३८ 


भु 
म 


पिक - रबी ज्वारी (बागायत) 


न|. UE ह ह 


८४ 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत मंडळ/तालुका अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


रबी २०१९-२० 


१ नाशिक 
१ निफाड 


२ सिन्नर 


२ अहमदनगर 
१ नगर 


२ पारनेर 


०८ “७ AD -3 


निफाड 
चांदोरी 


सायखेडा 


पिंपळगाव (ब.) 
ओझर 

रानवड 
लासलगाव 
देवगाव 

नांदुर मध्यमेश्वर 


सिन्नर 
वावी 
देवपूर 
शाहा 


जेऊर 
कापूरवाडी 
चिंचोडी पाटील 
भिंगार 


वळकी 
रुई छत्तीसी 


नागापूर 


चास 
केडगाव 


पारनेर 
भलवणी 


Stil 


वाडेगव्हाण 


+} 
+} 
) 


२ अहमदनगर 
२ पारनेर 


३ श्रीगोंदा 


४ कर्जत 


५ जामखेड 


६ ठशोवगाव 


१६ 
१७ 


9¢ 
१९ 


टाकळी ढोकेश्वर 
पळशी 


वडझिरे 
निघोज 


श्रीगोंदा 
पेडगाव 


मांडवगण 
कोळगाव 


बेळवंडी 
देव दैठाण 
काष्टी 
चिनाळा 


राशीन 
कर्जत 
भांबोरा 


मिरजगाव 
कोंभाळी 
माहिजळगाव 


जामखेड 
अरणगाव 


4) 


नायगाव 


शेवगाव 
भाटकूडगाव 
धोर जळगाव (शे) 


+} 
} 


पिक - रबी ज्वारी (बागायत) 


८ 


५ 
रबी २०१९-२० 


अ. | जिल्हा/तालुका | अ. मंडळ अ. | जिल्हा/तालुका | अ. मंडळ 


२ अहमदनगर 
६ aan 


७ पार्थर्डी 


८ नेवासा 


९ राहूरी 


१० संगमनेर 


४२ 
83 
88 


BY 
४६ 
:1५ 
BC 


88 


षु fe) 


५१ 
पर 


43 


Gy 
4Y 
4& 
4g 
ud 


48 
६0 
६१ 


६२ 
६३ 


६४ 
६५ 


&& 
६७ 
न 
६९ 
(go 
७१ 


येरंडगाव 
भोधेगाव 
चापडगाव 


टाकळीमानूर 
कोरडगाव 


नेवासा (खु) 


4 


नेवासा (बु) 
सलबतपूर 
घोडेगाव 


वडाळा भैरोबा 
सोनई 


चांदा 
कुकाना 


राहूरी 
सात्रळ 
तहाराबाद 


वांबोरी 
ब्राम्हणी 


देवळाली 
टाकळी मिया 


संगमनेर 
धादरफळ (बु) 
घारगाव 
डोळासणे 
साकूर 
पिंपरणे 


+} 
+} 
) 


२ 
१० 


११ 


१२ 


१३ 


अहमदनगर 
संगमनेर 


कोपरगाव 


राहाता 


श्रीरामपूर 


पुणे 
हवेली 


७२ 
93 
७४8 
94 


०८ “७ AD -3 


१० 


आश्ची 
सिबलापूर 
तळेगाव 
सामनापूर 


कोपरगाव 
रवंदे 
सुरेगाव 


पोहेगाव 
दहिगाव बोलका 


राहाता 
लोणी 
बाभळेश्वर 
शिर्डी 
पुणतांबा 


श्रीरामपूर 
बेलापूर 
टाकळीभान 
उंदीरगाव 


खेडशिवापूर 
खडकवासला 
कोथरुड 
चिंचवड 


कळस 
भोसरी 
वाघोली 


हडपसर 
उरळीकांचन 
थेऊर 


८६ 


पिक - रबी ज्वारी (बागायत) रबी २०१९-२० 
अ. । जिल्हा/तालुका | अ. मंडळ अ. जिल्हा/तालुका । अ. मंडळ 
क्र क्र क्र क्र 
३ पुणे 
२ खेड ११ राजगूरुनगर +} ५ बारामती ३६ मालेगाव +} 
१२ कान्हेरसर +} ३७ पणदरे } 
१३ वाडा +} 
१४ कुडे (बु.) } ३८ वडगाव (नि.) 
१५ कडूस +} ३९ सुपा 
१६ पाईट } 
४० लोणी a) +} 
१७ चाकण +} ४१ मोरगाव } 
१८ पिंपळगाव त. खेड +} 
१९ आळंदी } ६ इंदापूर ४२ इंदापूर +} 
४३ लोणी देवकर } 
३ आंबेगाव २० घोडेगाव +} 
२१ आंबेगाव } ४४ बावडा 
२२ कळंब +} ४५ सणसर 
२३ मंचर +} 
२४ पारगाव } ४६ निमगाव केतकी +} 
४७ काटी +} 
४ शिरुर २५ शिरुर +} ४८ att } 
२६ रांजणगाव गणपती } 
४९ भीगवण 
२७ टाकळी हाजी +} 
२८ माळलठाण } ७ पुरंदर yo सासवड +} 
५१ भिवडी } 
२९ पाबळ +} 
30 तळेगाव ढमढेरे +} ५२ राजेवाडी 
३१ कोरेगाव भिमा } 
५३ जेजूरी + 
३२ न्हावरा ५४ कुभार वळण 
३३ वडगावरासई ५५ परिंचे 
५ बारामती ३४ बारामती ५६ वाल्हा 


३५ उंडवाडी के.पी. 


८७ 


पिक - रबी ज्वारी (बागायत) रबी २०१९-२० 
अ. । जिल्हा/तालुका | अ. मंडळ अ. जिल्हा/तालुका । अ. मंडळ 
४ सातारा ४ सातारा 
१ सातारा १ सातारा +} ३ कोरेगाव १८ कोरेगाव +} 
२ खेड +} १९ कुमठे +} 
3 वर्ये +} २० रहिमतपूर +} 
४ कण्हेर +} २१ शिरंबे +} 
५ ale +} २२ वाठारकिरोली } 
६ कोडोली } 
२३ वाठार स्टे.) +} 
७ नागठाणे +} २४ पिंपोडे (बु.) +} 
८ आंबवडे +} २५ सातारा रोड +} 
९ दहिवड +} २६ किन्हई } 
qo परळी } 
४ खटाव २७ खटाव +} 
११ वडूथ +} २८ औंध } 
१२ तासगाव +} 
१३ अपशिंगे } २९ पुसेगाव +} 
३० बुध } 
2 जावळी मेढा १४ जावळी मेढा +} 
१५ आनेवाडी +} ३१ वडूज 
१६ कुडाळ +} 
१७ करहर } ३२ पूसेसावळी 
३३ मायणी +} 
३४ निमसोड } 
34 कातरखटाव +} 
३६ कलेढोन } 


पिक - रबी ज्वारी (बागायत) 


८८ 
रबी २०१९-२० 


"ब “|| (| व| | 


४ सातारा 
५ माण 


६ फलटण 


७ खंडाळा 


८ वाई 


३७ 


३८ 
३९ 


BR 


83 


Be 


BY 


४६ 


vg 


BC 


88 


षु ठ 


षु | 


4R 
43 


GY 


4Y 
५६ 
4g 


GS 


48 
६० 
६१ 
६२ 


दहिवडी 


मलवडी 
आंधळी 


गोंदवले (बु.) 
कूकूडवड 


म्हसवड 
मार्डी 
शिंगणापूर 
वर 
फलटण 
आसू 
होळ 


गिरावी 


आदर्की (बु.) 
वाठार (नि.) 


बरड 
राजळे 


तरडगाव 


खंडाळा 
वाठार (बु.) 
शिरवळ 


लोणंद 


पसरणी 
पाचवड 
वाई 
धोम 


+} 
+} 


+} 
+} 


+f 
+} 


४ सातारा 
८ 


वाई 


९ महाबळेश्वर 


५ सांगली 
जत 


२ आटपाडी 


३ क. महांकाळ 


६३ 
६४ 
&4 


६७ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


भुईज +} 
ओझर्डे +} 
सुरुर } 


तापोळा +} 
लामज } 
जत 

डफळापूर 

कुंभारी 

शेगाव 

उमदी 

माडग्याळ 

मुचंडी 

संख 

आटपाडी 

दिघांची 

खरसूंडी 

क. महांकाळ 


oat 


ढालगाव 
देशिंग 


हिंगणगाव 


८९ 


पिक - रबी ज्वारी (बागायत) रबी २०१९-२० 
अ. । जिल्हा/तालुका | अ. मंडळ अ. जिल्हा/तालुका । अ. मंडळ 
६ औरंगाबाद ६ औरंगाबाद 
१ औरंगाबाद १ औरंगाबाद +} ४ वैजापूर २५ वैजापूर +} 
२ भावसिंगपूरा +} २६ शिरुर +} 
३ उस्मानपूरा +} २७ लोणी wy) +} 
४ कांचनवाडी } २८ खंडाळा +} 
२९ बोरसर } 
५ चौका +} 
६ हरसूल +} ३० लासूरगाव +} 
७ चित्ता-पिंपळगाव } ३१ गरज } 
८ करमाड +} ३२ महालगाव +} 
९ चिखलठाणा +} ३३ नागमठाण +} 
१० लाडसावंगी } ३४ लाडगाव } 
२ फुलंब्री ११ फुलंब्री +} ५ कन्नड ३५ कन्नड +} 
१२ तिरबावडा +} ३६ चापनेर +} 
१३ आळंद +} ३७ चिकलठाणा } 
१४ वडोदा बाजार i 
३८ पिशोर +} 
3 पैठण १५ पैठण न्य ३९ नाचनवेल +} 
१६ बिडकीन } ४० करंजखेड +} 
४१ चिंचोली (प) +} 
qo लोहगाव +} ४२ देवगाव } 
१८ ढोरकीन +} 
१९ बालानगर +} ६ खुलताबाद ४३ वेरुळ 
२० पिंपळवाडी (पि.) +} 
२१ पाचोड } ४४ सूलतानपूर +} 
४५ सावंगी } 
२२ विहामांडवा +} 
२३ नांदर } 
२४ अडूळ 


go 


पिक - रबी ज्वारी (बागायत) रबी २०१९-२० 
अ. | जिल्हा/तालुका | अ. मंडळ अ. जिल्हा/तालुका । अ. मंडळ 
७ जालना ७ जालना 
१ भोकरदन १ भोकरदन +} ५ अंबड २७ अंबड +} 
२ सिपोरा } २८ धनगर पिंपरी } 
३ धावडा +} २९ जामखेड +} 
४ अनावा +} 30 रोहिलगड +} 
५ पिंपळगाव (रे) } ३१ गोंडी } 
६ हसनाबाद +} ३२ वडीगोद्री +} 
७ राजूर +} ३३ सुकापूरी } 
८ केदार खेड } 
६ घनसांगवी ३४ घनसांगवी +} 
२ जाफराबाद ९ जाफ्राबाद +} ३५ राणीऊचेगाव } 
१० माहोरा +} 
११ कुंभारझरी } ३६ तिर्थपूरी 
१२ टेंभूर्णी +} ३७ कुम. पिंपळगाव +} 
१३ वरुड (बु) } ३८ आंतरवली टेंभे +} 
३९ रांजणी +} 
३ जालना १४ जालना शा.) +} ४० जांब समर्थ } 
१५ जालना।(ग्रा.) } 
७ परतूर ४१ परतूर +} 
१६ नेर +} ४२ वाटूर } 
१७ शोेताली +} 
१८ रामनगर } ४३ श्रीष्टी 
१९ पांचाळ वडगाव +} ४४ आष्टी +} 
२० विरेगाव } ४५ सातोना (बु.) } 
२१ वाघरुळ (ज.) ८ मंठा ४६ मंठा 
४ बदनापूर २२ बदनापूर +} ४७ तळणी +} 
२३ शेलगाव } ४८ ढोकसाळ +} 
४९ TART AT) } 
२४ धाबाडी +} 
24 बावणे (पा.) +} 
२६ रोषणगाव } 


९१ 


रबी २०१९-२० 

अ. | जिल्हा/तालुका | अ. मंडळ 
क्र क्र 
८ उस्मानाबाद 
१ कळंब १ कळंब +} 

२ येरमाळा } 

३ शिराढोण +} 

४ गोविंदपूर } 

५ इटकूर +} 

६ मोहा } 


एकूण अधिसुचित मंडळ : ३४१ 


तालुका पातळीवरील अधिसूचना 


रबी ज्वारी (बागायत) 


जिल्हा EI तालुका तालुका 

क्र 

१ | जळगाव उस्मानाबाद 

२ चोपडा तुळजापूर 

३ [ester उस्मानाबाद परांडा 
जळगाव 

४ [धरणगाव भुम 

५ पाचोरा 

एकूण अधिसुचित तालुके : १२ 
६ [भडगाव 


पुणे 


पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) 
अ जिल्हा/तालुका 


१ नाशिक 
१ नांदगाव 


२ सुरगाणा 


३ निफाड 


नांदगाव 
मनमाड 
हिसवळ (बु.) 
जातेगाव 
वेहेळगाव 


सुरगाणा 
उंबरठाण 


are 
मनखेड 
बोरगाव 


निफाड 
चांदोरी 
सायखेडा 


पिंपळगाव (ब.) 
ओझर 
रानवड 


लासलगाव 
देवगाव 
नांदूर (म.) 


९३ 

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत मंडळ/तालुका अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 

रबी २०१९-२० 
जिल्हा/तालुका 


१ 
8 


4 


नाशिक 
सिन्नर 


चांदवड 


सिन्नर 
वावी 
देवपूर 
शाहा 


पांढूर्ली 
gr 
नांदुर (शिंगोटे) 


चांदवड 
वडनेर भैरव 
वडाळी (बु.) 


दिघवद 
रायपूर 
दुगांव 


पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) 
अ जिल्हा/तालुका 


१ शिरपूर 


२ शिंदखेडा 


३ नंदुरबार 
१ नवापूर 


१ 


AW A) 


होळनांथे 
थाळनेर 


सांगवी 


शिंदखेडा 
चिमठाणा 
शेवाळे 
खलाणे 


नरडाणे 
बेटावद 


वर्षी 
दोंडाईचा 


विखरण 
विरदेल 


नवापूर 


नवागाव 


खांडबारा 


+} 
ef 


९४ 
रबी २०१९-२० 
जिल्हा/तालुका 


३ नंदुरबार 
१ नवापूर 


२ शाहादा 


३ तळोदा 


४ अक्कलकूवा 


चिंचपाडा 
विसरवाडी 


शहादा 
मोहीदे (त.) 
म्हसावद 
ब्राम्हणपूरी 
सारंगखेडा 
प्रकाशा 


वडाळी 
असलोद 
मंदाणा 
कलसाडी 


तळोदा 


बोरद 
प्रतापपूर 


सोमावल 
अक्कलकूवा 


खापर 
मोरांबा 


भये 
+} 


९५ 
पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) रबी २०१९-२० 


जिल्हा/तालुका जिल्हा/तालुका 


४ जळगाव ४ जळगाव 
१ जळगाव १ जळगाव +} ५ धरणगाव २६ धरणगाव +} 
2 म्हसावद } २७ साळवा +} 
२८ सोनवद (बु.) +} 
3 भोकर + } 28 पिंपरी + } 
४ पिंप्राळा +} 30 पाळधी +} 
५ नशिराबाद } 39 चांदसर } 
६ असोदा ५ पुणे 
१ हवेली १ खेडशिवापूर +} 
२ अंमळनेर ७ अंमळनेर +} २ खडकवासला +} 
८ शिरुड +} ३ कोथरुड +} 
९ नगाव } ४ चिंचवड +} 
५ कळस +} 
१० पातोंडा ६ भोसरी } 
११ अमळगाव +} ७ वाघोली +} 
१२ मारवाड +} ८ हडपसर +} 
१३ भरवस +} ९ उरळीकांचन +} 
१४ वावडे } qo थेऊर } 
३ चोपडा १५ चोपडा +} २ मुळशी ११ पौड +} 
१६ हातेड } १२ पिरंग्ूट +} 
१३ माले +} 
१७ लासूर +} १४ मुठे +} 
१८ अडावद +} १५ घोटावडे +} 
१९ धानोरा (प्रा.) } १६ थेरगाव } 
२० गोरगावले +} 
२१ चहार्डी } 
४ एरंडोल २२ एरंडोल +} 
२३ कासोदा +} 
२४ उतराण (गृह) +} 
२५ रिंगणगाव } 


पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) 
अ जिल्हा/तालुका 


भोर 
आंबावडे 
भोलावडे 
संगमनेर 
निघूडघर 


नसरापूर 
वेळू 
किकवी 


९६ 


रबी २०१९-२० 
जिल्हा/तालुका 


४ मावळ 


लोणावळा 
कार्ला 
खडकाळा 
तळेगाव (दा.) 


काळे कॉलनी 
शिवणे 
वडगाव मावळ 


९७ 


पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) रबी २०१९-२० 
याला a. जिल्हा्तालुका 
५ पुणे 
५ वेल्हे ३२ वेल्हे +} ८ आंबेगाव ५८ पारगाव 
३३ विंझर +} 
३४ आंबावणे +} ९ शिरुर ५९ शिरुर 
३५ पानशेत } 
६० रांजणगाव गणपती 
६ जुन्नर ३६ जुन्नर +} 
३७ राजूर +} ६१ टाकळीहाजी 
३८ आपताळे +} 
३९ ओतूर +} ६२ मलठण 
४० वडगाव (आनंद) +} 
४१ डिंगोरे } ६३ पाबळ 
४२ नारायणगाव +} ६४ तळेगाव ठढमवेरे 
४३ बेल्हा +} 
४४ निमगाव सावा } ६५ कोरेगाव भीमा 
७ खेड ४५ राजगूरुनगर +} ६६ न्हावरा 
४६ कान्हेरसर } 
६७ वडगाव रासई 
४७ वाडा +} 
४८ कुडे (बु.) } १० बारामती ६८ बारामती 
४९ कडूस ६९ उंडवाडी केपी. 
५० पाईट ७० मालेगाव 
५१ चाकण +} ७१ पणदरे 
५२ पिंपळगाव त. खेड } 
७२ वडगाव (नि.) 
५३ आळंदी 
७३ सुपा 
८ आंबेगाव ५४ घोडेगाव 
७४ लोणी (भा.) 
५५ आंबेगाव 
७५ मोरगाव 


५६ कळंब 


५७ मंचर 


९८ 
पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) रबी २०१९-२० 


जिल्हा/तालुका जिल्हा/तालुका 


५ पुणे ६ सातारा 
११ इंदापूर ७६ इंदापूर ५) १ सातारा १ सातारा +} 
७७ लोणी देवकर } २ खेड 
७८ बावडा ३ a +} 
४ Hux +} 
७९ सणसर ५ ae +} 
६ कोडोली } 
८० निमगाव केतकी +} 
८१ काटी +} ७ नागठाणे +} 
८२ अंधूर्ण } ८ आंबवडे +} 
९ दहिवड +} 
८३ भिगवण १० परळी } 
१२ पुरंदर ८४ सासवड ११ वडूथ +} 
१२ तासगाव +} 
८५ भिवडी १३ अपशिंगे } 
८६ राजेवाडी 
८७ जेजूरी 


८८ कुभार वळण 


८९ परिंचे 


९० वाल्हा 


पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) 
अ जिल्हा/तालुका 


६ सातारा 
२ जावळीमेढा 


३ पाटण 


४ कराड 


0 
-““0 (९ 


जावळी मेढा 


आनेवाडी 
कुडाळ 
करहर 
केळघर 
बामणोली 


पाटण 
म्हावशी 


२ हेळवाक 


मरळी 
मोरगीरी 


ढेबेवाडी 
चाफळ 
येराड 


तारळे 
मल्हारपेठ 
तळमावले 
कुठरे 
आवर्ड 


कराड 
उंब्रज 
इंदोली 
सुपने 


९९ 
रबी २०१९-२० 
जिल्हा/तालुका 


६ सातारा 
४ कराड 


५ कोरेगाव 


६ खटाव 


मसूर 
कवठे 

कोपर्डे हवेली 
सैदपूर 
शेणोली 


कोळे 
उंडाळे 
काले 
मलकापूर 
येळगाव 


कोरेगाव 
कुमठे 
रहिमतपूर 
शिरंबे 
वाठारकिरोली 
वाठार (स्टे.) 


पिंपोडे (बु.) 


सातारा रोड 
किन्हई 


खटाव 


पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) 
अ जिल्हा/तालुका 


६ सातारा 
६ खटाव 


७ माण 


८ फलटण 


&& 


६७ 


७१ 


७२ 


93 
७४8 


७५ 


७६ 


७७ 


७८ 


WS 


८१ 


८२ 


पूसेसावळी 


मायणी 
निमसोड 


कातरखटाव 
कलेढोन 


दहिवडी 
मलवडी 
गोंदवले (बु.) 


कुकूडवाड 
आंधळी 


म्हसवड 
मार्डी 


शिंगणापूर 
वर 


फलटण 
होळ 

गिरवी 
आदर्की (बु) 
वाठार (नि.) 
बरड 
राजाळे 


तरडगाव 


+f 
} 


१०० 


& 
8 


qo 


99 


i) 
१ 


रबी २०१९-२० 
जिल्हा/तालुका 


सातारा 
खंडाळा 


वाई 


महाबळेश्वर 


सांगली 
मिरज 


८३ 


८४ 


खंडाळा 
वाठार (बु) 
शिरवळ 
लोणंद 
पसरणी 
पाचवड 


धोम 
वाई 


भुईज 
ओझर्डे 


सुरुर 


तापोळा 
लामज 


मिरज 
मालगाव 
अरग 
कवलापूर 
बुधगाव 
क. डिग्रज 


सांगली 


पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) रबी २०१९-२० 


जिल्हा/तालुका जिल्हा/तालुका 


७ सांगली ७ सांगली 
२ जत ८ जत ७ आटपाडी ३६ आटपाडी 
९ डफळापूर ३७ दिघंची 
१० कुंभारी ३८ खरसूंडी 
११ शोगाव ८ क. महांकाळ ३९ क. महांकाळ 
१२ उमदी ४० कुची 
१३ माडग्याळ ४१ ढालगाव 
१४ मुचांडी ४२ देसिंग 
१५ संख ४३ हिंगणगाव 
३ खानापूर १६ खानापूर +} ८ कोल्हापूर 
१७ करंजे +} १ शिरोळ १ शिरोळ +} 
१८ विटा +} २ नृसिहवाडी } 
१९ लेंगरे +} 
२० भाळवणी } 
९ औरंगाबाद 
४ तासगाव २१ तासगाव +} १ औरंगाबाद १ औरंगाबाद +} 
२२ विसापूर +} २ भावसिंगपूरा +} 
२३ मांजर्ड +} ३ उस्मानपूरा +} 
२४ मणेराजूरी +} ४ कांचनवाडी } 
२५ सावळज +} 
२६ येळावी } ५ चौका +} 
६ हरसूल } 
५ पळूस २७ भिलवडी +} 
२८ अंकलखोप +} ७ चित्ता-पिंपळगाव 
२९ पलूस +} 
30 कुंडल } ८ करमाड +} 
९ चिकलठाणा +} 
६ कडेगाव ३१ कडेगाव +} १० लाडसावंगी } 
३२ शाळगाव +} 
३३ ART 5-3 २ फुलंब्री ११ फुलंब्री +} 
३४ वांगी +} १२ तिरबावडा +} 
३५ चिंचणी } १३ आळंद +} 
१४ वडोदा बाजार } 


पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) 
अ. जिल्हा/तालुका 


९ औरंगाबाद 
३ पैठण 


४ गंगापूर 


२५ 


२६ 


२७ 


QC 


२९ 


30 


349 


१०२ 


रबी २०१९-२० 
जिल्हा/तालुका 


९ औरंगाबाद 
पैठण ४ गंगापूर 


बिडकीन 

५ वैजापूर 
लोहगाव 
ढोरकीन 


बालानगर 


पिंपळवाडी (पि.) 
पाचोड 
विहामांडवा 
नांदर 
अडूळ 
गंगापूर ६ कन्नड 
भंडाळा 
मांजरी 
शेंदुरवाडा 
वाळूंज 
७ खुलताबाद 
तुर्काबाद 


हरसूल 


३२ 


३३ 
३४ 


३५ 
३६ 


३७ 
३८ 


३९ 


&० 


४१ 
BQ 


83 


88 
४५ 


ve 
:1९ 
BC 
88 
4o 
५१ 


42 


43 


डोणगाव 


सिद. वडगाव 
वैजापूर 


महालगाव 
नागमठाण 


खंडाळा 
बोरसर 


ळाडगाव 
गरज 
शिरुर 
लोणी (खु.) 


ORIN 


कन्नड 
चापनेर 


पिशोर 
नाचणवेल 
करंजखेड 
चिंचोली (पा.) 
देवगाव 
वेरुळ 


सुलतानपूर 


सावंगी 


पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) 
अ. जिल्हा/ 


९ औरंगाबाद 
८ सिल्लोड 


१० जालना 
१ भोकरदन 


२ जाफ्राबाद 


३ जालना 


४ बदनापूर 


अ. 


षु 8 
4Y 


५६ 
4g 
4d 
48 
६० 
६१ 


०८ “७ A WO 


मंडळ 


सिल्लोड 
Fes 


भराडी 
बोरगाव बाजार 
अजिंठा 
गोळेगाव 
आमठाणा 
अभई 


भोकरदन 
सिपोरा 
धावडा 
अनावा 
पिंपळगाव (रे) 
हसनाबाद 
राजूर 

केदार खेड 


जाफ्राबाद 


० माहोरा 


कुंभारझरी 
टेंभुर्णी 
वरुड (बु) 


जालना (श.) 
जालना (ग्रा.) 


नेर 
शोेताळी 
रामनगर 


पांचाळ वडगाव 
विरेगाव 


वाघरुळ (ज.) 


बदनापूर 
शेलगाव 


धाबाडी 
बावणे (पा.) 
रोषणगाव 


tf 
fa 


१०३ 


रबी २०१९-२० 


अ. जिल्हा/ 
१० जालना 
५ अंबड 


६ घनसांगवी 


७ परतूर 


८ मंठा 


अ. 


२७ 
RC 


२९ 
३० 
३१ 


३२ 
३३ 


38 
३५ 


३६ 
३७ 
३८ 
३९ 
go 
४१ 
BR 
83 
88 
४५ 
BE 
v9 


BC 


88 


ASO 


अंबड 
धनगर पिंपरी 


जामखेड 
रोहीलगड 
गोंडी 


वडीगोद्री 
सुकापूरी 


घनसांगवी 
राणीऊचेगाव 


तिर्थपूरी 

कुम. पिंपळगाव 
अंतरवली टेंभे 
रांजणी 

जांब समर्थ 
परतूर 

वाटूर 

श्रीष्टी 

आष्टी 
सातोना (बु.) 
मंठा 

तळणी 


ढोकसाळ 


पांगरी (गो.) 


+} 
भये 


पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) 
अ. जिल्हा/तालुका 


११ उस्मानाबाद 
१ उस्मानाबाद 


२ तुळजापूर 


३ परांडा 


उस्मानाबाद (शा.) 


उस्मानाबाद (ग्रा.) 
बेंबळी 
केशेगाव 
पाडोळी 
तेर 

ढोकी 
जागजी 
तुळजापूर 
मंगरुळ 
सावरगाव 
सलगरा 
इटकळ 
जळकोट 
नळदुर्ग 
परांडा 
आसू 
जवळा 
अनाळा 


सोनारी 


१०४ 
रबी २०१९-२० 
जिल्हा/तालुका 


११ उस्मानाबाद 
४ भुम 


५ वाशी 


६ कळंब 


७ उमरगा 


२५ 


३८ 


३९ 


भुम 
वालवड 
$c 

अंभी 
माणकेश्वर 
वाशी 
तेरखेडा 
पारगाव 
कळंब 
इटकूर 
येरमाळा 
शिराढोण 
गोविंदपूर 
मोहा 
उमरगा 
डाळिंब 
नारंगवाडी 
मुळज 


मुरुम 


पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) 
अ. जिल्हा/तालुका 


२ धर्माबाद 


३ मुखेड 


१३ परभणी 
१ परभणी 


fe) 
° 


0 
A 


0 
cc Ww 


बिलोली 


आदमपूर 
लोहगाव 


सगरोळी 
कुंडलवाडी 
धर्माबाद 
करखेली 
जारीकोट 


मुखेड 
जांब (बु.) 
जाहूर 
चांडोळा 
मुक्रमाबाद 
बाऱ्हाळी 
येवती 
परभणी 
झरी 
पेडगाव 
जांब 
शिंगणापूर 
दैठणा 


पिंगळी 


रबी २०१९-२० 
जिल्हा/तालुका 


परभणी 
गंगाखेड 


सोनपेठ 


पालम 


पाथरी 


मानवत 


२१ 


२२ 


गंगाखेड 
महातपूरी 
माखणी 
राणी सावरगाव 
सोनपेठ 
आवळगाव 
पालम 
चाटोरी 
बनवस 
पाथरी 
बाभळगाव 
हादगाव (बु.) 
मानवत 
केकरजवळा 


कोल्हा 


१०६ 


पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) रबी २०१९-२० 
अ. जिल्हा/ अ. मंडळ अ. जिल्हा/ अ. मंडळ 
१३ परभणी १४ नागपूर 
७ जिंतूर २३ जिंतूर १ रामटेक १ रामटेक +} 
2 नगरधन +} 
२४ सांगवी (म्हा.) ३ मुसेवाडी +} 
४ देवलापार } 
२५ बामणी (बु) 
२ उमरेड ५ उमरेड +} 
२६ चारठाणा ६ हेवती +} 
पाचगाव } 
२७ आडगाव (बु) 
८ बेला +} 
२८ बोरी ९ Rett +} 
qo मकरधोकडा } 
८ पुर्णा २९ पूर्णा 
३ भिवापूर ११ भिवापूर 
३० ताडकळस +} 
३१ लिमला } १२ कारगाव +} 
१३ मालेवाडा } 
३२ कालत्नेश्वर 
१४ नांद 
३३ चुडावा 
४ कुही १५ कुही +} 
९ सेलू ३४ सेलू १६ राजोला } 
३५ देऊळगाव घाट १७ तितूर 
३६ वालूर १८ वेलतूर 
३७ कुपटा १९ मांढळ +} 
२० पचखेडी } 


३८ चिकलठाणा (बु.) 


एकूण अधिसुचित मंडळ : ५५४ 


तालुका पातळीवरील अधिसूचना रबी ज्वारी (जिरायत) 


7 il न a ( 2 = 7 = a 


il Pe [sere [ललत 
एकूण अधिसुचित तालुके : ०८ 

र ae रक्कि 

ee 


१०८ 
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत मंडळ/तालुका अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक - हरभरा रबी २०१९-२० 
= | जिल्हा/तालुका hs | मंडळ = जिल्हा/तालुका = मंडळ | | 
क्र. क्र. क्र. क्र 
१ धुळे १ धुळे 
१ धुळे १ धुळे (शहर) +} 3 शिरपूर २३ शिरपूर ra 
2 शिरुड +} २४ बोराडी +} 
३ बोरकुंड +} २५ अर्थ +} 
४ आर्वी } २६ जावखेडे } 
५ सोनगीर +} २७ होलनाथे aot 
६ नागांव (बुद्रूक) +} २८ थळनेर +} 
७ फागणे +} २९ सांगवी } 
८ मुकटी } 
४ शिंदखेडा ३० शिंदखेडा +} 
९ धुळे (ग्रा) +} ३१ चिमठाणा +} 
१० कुसांबा +} ३२ शोवाडे +} 
११ AR) +} 33 खलाने } 
१२ लामकानी } 
३४ नरडाणे +} 
२ साक्री १३ साक्री +} ३५ बेटावद +} 
१४ कासारे +} ३६ वार्शी } 
१५ म्हसदी( प्र.) } 
३७ दौंडाईचा +} 
१६ दुसाने +} ३८ विखरण +} 
१७ निजामपूर +} ३९ विरदेल } 
१८ ब्राम्हणवेल } 
१९ पिंपळनेर +} 
20 कुडाशी +} 
२१ उमरप्ट्टा +} 


२२ दहीवेल } 


१०९ 


पिक - हरभरा रबी २०१९-२० 
a जिल्हा/तालुका is मंडळ हिं जिल्हा/तालुका जर मंडळ शि 
क्र. क्र : क्र 
२ नंदूरबार ३ जळगांव 
१ नंदूरबार १ नंदूरबार +} १ यावल ५ साकली +} 
२ रनाळे +} ६ किनगांव } 
३ मंडल +} 
४ खोंडामळी } 2 रावेर ७ रावेर +} 
८ खानापूर 
चु कोरीट + } 
६ धानोरा +} ९ ftast +} 
७ आष्टे } १० ऐनपूर +} 
११ खिरोदा +} 
२ शाहादा ८ झाहादा +} १२ निंभोरा (बु.) +} 
९ मोहिदे (त) +} १३ सावदा } 
qo म्हसावद +} 
११ ब्राम्हणपुरी } ३ मुक्ताईनगर १४ अंथुर्ली +} 
१५ GST +} 
१२ सारंगखेडा +} १६ घोसगांव } 
१३ प्रकाशा i} 
४ अंमळनेर १७ अंमळनेर +} 
१४ वडाळी +} १८ Bros } 
१५ असलोद +} 
१६ मंदाना +} १९ नागांव +} 
१७ कलसाडी } २० पाटोदा } 
३ अक्राणी १८ रोशमाळ +} २१ अमलगांव +} 
१९ चुलवद } २२ मारवाड +} 
२३ ARG +} 
२० खुंटामोडी +} २४ वावदे } 
२१ तोरणमाळ } 
५ एरंडोल २५ एरंडोल +} 
४ अक्कलकुवा २२ अक्कलकुवा +} २६ कासोदा et 
२३ खापर +} २७ उतराण (गृह) +} 
२४ ART } २८ रिंगणगांव } 
२५ मोलगी ५) ६ धरणगांव २९ धरणगांव +} 
२६ दाब +} 30 सालावा +} 
२७ वडफली } ३१ सोनवड (बु) +} 
३२ पिंपरी (खु) +} 
3 जळगांव ३३ पालधी +} 
१ यावल १ यावल +} ३४ चांदसर } 
२ भालोद +} 
३ बामणोद +} 
४ फैजपूर } 


११० 


पिक - हरभरा रबी २०१९-२० 
ei | जिल्हा/तालुका | . | मंडळ ae जिल्हा/तालुका a मंडळ | | 
3 जळगांव ३ जळगांव 
७ जळगाव ३५ जळगाव -) ११ चोपडा ५२ चोपडा +} 
३६ म्हसावद +} ५३ हातेड +} 
३७ भोकर +} ५४ ORR + 
३८ पिंपराळा +} ५५ अडावद +} 
३९ नाशिराबाद +} ५६ धानोरा (प्रा) +} 
४० असोदा } ५७ गोरगावले +} 
५८ चहार्डी } 
८ भुसावळ ४१ भूसावळ +} 
४२ He +} @ जामनेर ५९ जामनेर +} 
४३ वरणगाव +} ६० नेरी Fa 
४४ पिंपळगाव बु. } ६१ मालदाभाडी +} 
६२ पहूर +} 
९ बोदवड ४५ बोदवड +} ६३ शोंदुर्णी +} 
४६ नाडगाव +} ६४ तोंडापूर +} 
४७ करंजी } ६५ फत्तेपूर +} 
६६ वाकडी } 
१० भडगाव ४८ भडगाव +} 
४९ आमदडे 4 
५० कोळगाव +} 


५१ कजगाव } 


१११ 


पिक - हरभरा रबी २०१९-२० 
| अ. | , 
ee | जिल्हा/तालुका क | मंडळ जिल्हा/तालुका = मंडळ | | 
४ अहमदनगर ४ अहमदनगर 
१ नगर १ जेऊर -) ५ शोवगांव ३७ एरंडगाव +} 
२ कापूरवडी +} ३८ बोधेगाव +} 
३ चिंचोडी पाटील +} ३९ चापडगाव } 
४ भिंगार +} 
५ नाळेगांव +} ६ पार्थर्डी ४० पाथर्डी +} 
६ सावेडी +} ४१ माणिकदोंडी +} 
७ नागापूर } ४२ कारंजी +} 
४३ मिरी } 
८ चास +} 
९ केडगांव +} ४४ टाकळीमानुर +} 
qo वाळकी +} ४५ कोरडगांव } 
११ रुई छत्तीशी } 
७ नेवासा ४६ नेवासा (खु) +} 
२ पारनेर १२ टाकळी ढोकेश्वर +} ४७ नेवासा (बु.) +} 
१३ पळशी +} ४८ सलबतपूर } 
१४ वडडझीरे +} 
१५ निघोज } ४९ घोडेगांव Fay 
५० वडाळा भैरोबा +} 
१६ पारनेर +} ५१ सोनई +} 
१७ सुपा +} ५२ चांदा +} 
१८ भाळवणी +} ५३ कुकाना } 
१९ वाडेगव्हाण } 
८ संगमनेर ५४ संगमनेर +} 
३ श्रीगोंदा २० श्रीगोंदा +} ५५ धादरफळ J.) +} 
२१ पेडगांव +} ५६ घारगांव +} 
२२ मांडवगण +} ५७ SIGUA 4} 
२३ कोळगांव +} ५८ साकुर +} 
२४ बेलवंडी +} ५९ पिंपर्णे } 
२५ देव दैठण +} 
२६ काष्टी +} ६० आश्वी +} 
२७ चिनाला } ६१ सिबलापूर +} 
६२ तळेगांव +} 
४ कर्जत २८ राशीन +} ६३ सामनापूर } 
२९ कर्जत +} 
३० भांबोरा } ९ अकोले ६४ अकोले +} 
६५ FRR +} 
३१ मिरजगाव +} ६६ विळगांव } 
३२ कोंभळी +} 
३३ माहीजळगांव } ६७ राजूर +} 
६८ साकीरवाडी +} 
५ शोवगांव ३४ शोवगांव +} ६९ शोंदी i} 
३५ भातकुडगांव +} ७० कोटुल +} 
३६ ढोर जळगांव (स) } ७१ ब्राम्हणवाडा } 


११२ 


पिक - हरभरा रबी २०१९-२० 
1 | जिल्हा/तालुका | : | मंडळ = जिल्हा/तालुका ग मंडळ | | 
8 अहमदनगर 
४ अहमदनगर १२ श्रीरामपूर ८२ श्रीरामपूर 
१० कोपरगांव ७२ कोपरगांव ma 
७३ रवंदे +} ८३ बेलापूर 
७४ सुरेगांव } 
८४ टाकळीभान 
७५ पोहेगांव +} 
७६ दहीगांव बोलका } ८५ उंदीरगांव 
११ राहाता ७७ राहाता १३ राहूरी ८६ राहूरी +} 
८७ सात्रळ +} 
७८ लोणी ८८ तेहराबाद +} 
८९ वांबोरी +} 
७९ बाभळेश्वर ९० ब्राम्हणी } 
८० शिर्डी ९१ देवळाली +} 
९२ टाकळी मिया } 


८१ पुणतांबा 


११३ 


पिक - हरभरा रबी २०१९-२० 
| ेल्ललक्ल [= [Re] [क] केल्क्तक्ल [ ज्त् 
५ पुणे ५ पुणे 
१ हवेली १ खेडशिवापूर +} ५ जुन्नर ३२ जुन्नर +} 
२ खडकवासला +} ३३ राजूर +} 
३ कोथरुड } 38 आपटाळे } 
४ चिंचवड +} ३५ ओतूर +} 
4 कळस +} ३६ वडगांव (आनंद) +} 
६ भोसरी a ३७ डिंगोरे } 
७ वाघोली } 
३८ नारायणगांव +} 
८ हडपसर +} ३९ बेल्हा +} 
९ उरळीकांचन +} ४० निमगांव सावा } 
१० थेऊर } 
६ खेड ४१ राजगुरुनगर +} 
२ मुळशी ११ पौड ra ४२ कन्हेरसर +} 
१२ पिरंगुट +} ४३ वाडा +} 
१३ माले +} ४४ कुडे (बु) } 
१४ मुठे } 
४५ कडूस +} 
१५ Bers +} ४६ Use 
१६ थेरगांव } 
४७ चाकण +} 
३ भोर १७ भोर +} ४८ पिंपळगांव त. खेड +} 
१८ अंबावडे +} ४९ आळंदी } 
१९ Words +} 
२० संगमनेर +} © आंबेगांव yo घोडेगांव 
२१ निघुडघर } 
५१ आंबेगांव 
२२ नसरापूर +} 
२३ वेळू +} ५२ कळंब 
२४ किकवी } 
५३ मंचर 
४ मावळ २५ लोणावळा +} 
२६ कार्ला +} ५४ पारगांव 
२७ खडकाळा } 
२८ तळेगांव +} 
२९ काळे कॉलनी +} 
३० शिवणे ra 


३१ वडगांव मावळ } 


११४ 


पिक - हरभरा रबी २०१९-२० 
6 अ. न ) 
a | जिल्हा/तालुका क्र | मंडळ ८ जिल्हा/तालुका a मंडळ | | 
५ पुणे ५ पुणे 
८ शिरुर ५५ शिरुर -) १० इंदापूर ७२ इंदापूर +} 
५६ रांजणगांव गणपती  -) ७३ लोणी देवकर +} 
५७ टाकळी हाजी +} ७४ बावदा } 
५८ मलठण +} 
५९ पाबळ } ७५ सनसार +} 
७६ निमगांव केतकी +} 
६० तळेगांव ढमढेरे ef ७७ काटी +} 
६१ कोरेगांव भिमा को ७८ अुथुर्णे Fa 
६२ न्हावरा +} ७९ भिगवण } 
६३ वडगांव रासई } 
११ दौंड ८० दौंड +} 
९ बारामती ६४ बारामती +} ८१ देऊळगांव राजे +} 
६५ उंडवाडी (क,) +} ८२ रावणगांव } 
६६ मालेगांव +} 
g पणदरे } ८३ केडगांव क्य 
८४ वरवंड +} 
६८ वडगांव (नी.) +} ८५ पाटस +} 
६९ सुपा +} ८६ यवत +} 
७० लोणी (भा.) +} ८७ राहू } 
७१ मोरगांव } 
१२ पुरंदर ८८ सासवड +} 
८९ भिवाडी +} 
९० राजेवाडी +} 
९१ जेजुरी +} 
९२ PAR वळन } 


११८ 


पिक - हरभरा रबी २०१९-२० 
I क्र क्र. क्र. 
६ सातारा ६ सातारा 
१ कोरेगांव १ कोरेगांव +} ४ वाई २४ पसरणी +} 
२ कुमठे +} २५ पाचवड +} 
३ रहिमतपूर +} २६ धोम +} 
४ शिरंबे +} २७ वाई } 
५ वाठारकिरोली } 
२८ भुईज +} 
६ वाठार स्टेशन +} २९ आझर्डे +} 
७ पिंपोडे (बु.) +} ३० सुरुर } 
८ सातारारोड +} 
९ किन्हई } ७ सांगली 
१ मिरज १ मिरज + 
2 खटाव qo खटाव +} २ मालगांव +} 
११ औंध +} ३ आरग } 
१२ पुसेगांव +} 
१३ बुध +} ४ कवलापूर +} 
१४ वडूज } ५ बुधगांव 
१५ पुसेसावळी +} 
१६ मायणी +} ६ क. डिग्रज +} 
१७ निमसोड +} ७ सांगली 
१८ कातरखटाव +} 
१९ कलेढोन } 2 जत ८ जत +} 
९ डफळापूर +} 
३ खंडाळा २० खंडाळा +} १० कुंभारी +} 
२१ वाठार (बु) +} ११ शोगांव } 
२२ शिरवळ +} 
२३ लोणंद } १२ उमदी +} 
१३ माडग्याळ +} 
१४ मुचंडी +} 
१५ संख } 


११६ 


पिक - हरभरा रबी २०१९-२० 
नि अ. ; ; 
| जिल्हा/तालुका is | मंडळ जिल्हा/तालुका ee मंडळ | | 
क्र. क्र : , 
७ सांगली ७ सांगली 
३ खानापूर १६ खानापूर +} ८ क. महांकाळ ४७ क. महांकाळ +} 
१७ करंजे +} ४८ कुची +} 
१८ विटा +} ४९ ढालगांव +} 
१९ लेंगरे +} yo देशिंग +} 
२० भाळवणी } ५१ हिंगणगांव } 
४ वाळवा २१ वाळवा +} ८ औरंगाबाद 
२२ आष्टा +} १ औरंगाबाद १ औरंगाबाद +} 
२३ कोरेगांव } २ भावसिंगपूरा ey 
३ उस्मानपुरा +} 
२४ इस्लामपूर +} ४ कांचनवाडी +} 
२५ पेठ + } षु चौका + } 
२६ कामेरी } ६ हरसुल } 
२७ कासेगांव +} ७ चित्ता पिंपळगांव +} 
२८ ताकारी +} ८ करमाड +} 
२९ बहे } ९ लाडसांगवी +} 
१० चिकलठाणा } 
३० fags +} 
३१ तांदुळवाडी } २ फुलंब्री ११ फुलंब्री +} 
१२ तिरबावडा +} 
५ तासगांव ३२ तासगांव +} १३ आळंद +} 
३३ विसापूर +} १४ वडोदा बाजार } 
३४ मांजर्ड } 
3 पैठण १५ पैठण +} 
३५ मणेराजूरी +} १६ बिडकिन } 
३६ सावळज +} 
३७ येळावी } १७ लोहगांव +} 
१८ ढोरकिन +} 
६ पळूस ३८ भिलवडी +} १९ बालानगर +} 
३९ अंकल - खोप +} २० पिंपळवाडी - i } 
४० पलूस +} 
४१ कुंडल } २१ पाचोडा +} 
२२ विहामांडवा +} 
७ कडेगांव ४२ कडेगांव +} 23 नांदर +} 
४३ शाळगांव +} २४ ALS } 
४४ नेवरी +} 
४५ वांगी +} ४ गंगापूर २५ गंगापूर +} 
४६ चिंचणी } २६ ASIST +} 
२७ मांजरी } 


११७ 


पिक - हरभरा रबी २०१९-२० 
fe जिल्हा/तालुका > मंडळ दिं ल जिल्हा/तालुका aS मंडळ हिं 
क्र. क्र. . क्र 
८ औरंगाबाद ८ औरंगाबाद 
४ गंगापूर २८ शोंदुरवाडा +} ८ सिल्लोड ५९ अजिंठा +} 
२९ वाळूंज +} ६० गोळेगांव +} 
३० तुर्काबाद } ६१ आमठाणा +} 
६२ अभई } 
३१ हरसुल +} 
३२ डोणगांव +} ९ सोयगांव ६३ सोयगांव +} 
३३ सिद. वडगांव } ६४ सावलज बाजार 
५ वैजापूर ३४ वैजापूर +} ६५ बानोटी 
३५ शिरुर +} 
३६ लोणी (खु) +} ९ जालना 
३७ खंडाळा +} १ भोकरदन १ भोकरदन +} 
३८ बोरसर } २ सिपोरा 
३९ लाडगांव +} ३ धावडा +} 
४० महालगांव +} ४ अनावा +} 
४१ नागमठाण } ५ पिंपळगांव (रे.) } 
४२ गरज +} ६ हसनाबाद +} 
४३ लासूरगांव } ७ राजूर +} 
केदारखेड } 
६ कन्नड ४४ कन्नड +} 
४५ चापनेर +} २ जाफ्राबाद ९ जाफ्राबाद ao 
४६ चिकलठाणा } १० माहोरा +} 
११ कुंभारझरी } 
४७ पिशोर +} 
४८ नाचणवेल +} १२ टेंभुर्णी क्म 
४९ करंजखेड 44 १३ वरुड (बु) } 
Yo चिंचोली (पा.) + } 
५१ देवगांव } ३ अंबड १४ अंबड +} 
१५ धनगर पिंपरी 
७ खुलताबाद ५२ वेरुळ 
१६ जामखेड +} 
५३ सुलतानपूर १७ रोहीलगड +} 
१८ गोदी +} 
५४ सावंगी १९ वडीगोद्री +} 
२० सुकापुरी } 
(A सिल्लोड Gy सिल्लोड + } 
५६ निल्लोड +} ४ घनसांगवी २१ घनसांगवी +} 
५७ भराडी +} २२ राणीऊचेगांव } 


५८ बोरगांव - बाजार } 


११८ 


पिक - हरभरा रबी २०१९-२० 
iS अ. : | 
| जिल्हा/तालुका य | मंडळ जिल्हा/तालुका i मंडळ | | 
क्र. क्र : 
९ जालना ९ जालना 
४ घनसांगवी २३ तिर्थपूरी ५5) & मंठा ३३ मंठा 
२४ कुम पिंपळगांव +} 
२५ अंतरवली टेभें +} ३४ तळनी (दुधा) +} 
२६ रांजणी +} ३५ ढोकसाळ +} 
२७ जांब समर्थ } ३६ पांगारी (गो.) } 
५ परतूर २८ परतूर 5) ७ बदनापूर ३७ बदनापूर +} 
२९ वाटूर +} ३८ Ber +} 
३० सृष्टी } ३९ धाबाडी +} 
४० बावणे पांगरी ra 
३१ आष्टी +} ४१ रोषणगाव } 
३२ सातोना (बु) } 


११९ 


पिक - हरभरा रबी २०१९-२० 
| अ. : अ. . 
जिल्हा/तालुका मंडळ जिल्हा/तालुका मंडळ 

क्र क्र क्र. 

qo उस्मानाबाद qo उस्मानाबाद 

१ उस्मानाबाद १ उस्मानाबाद (शहर) ४ वाशी २१ वाशी 
२ उस्मानाबाद (ग्रा) २२ तेरखेडा 
3 बेंबळी २३ पारगांव 
४ केडोगांव ५ कळंब २४ कळंब 
५ पाडोळी २५ इटकूर 
६ तेर २६ येरमाळा 
७ ढोकी २७ शिराढोण 
८ जागजी २८ गोविंदपूर 

२ तुळजापूर ९ तुळजापूर +} २९ मोहा 
१० सलगरा } 

६ उमरगा ३० उमरगा 

११ सावरगांव +} 
१२ मंगरुळ ३१ डाळीब 
१३ इटकळ ३२ नारंगवाडी 
१४ जळकोट ३३ मुळज 
१५ नळदुर्ग ३४ मुरुम 

३ भुम १६ भुम ८ लोहारा ३५ लोहारा 
१७ वालवड ३६ माकणी 
१८ ईट ३७ जेवळी 
१९ अंभी 
२० माणकेश्वर 


१२० 


पिक - हरभरा रबी २०१९-२० 
नि जिल्हा/तालुका | अ. | मंडळ अ. | जिल्हा/तालुका | अ. मंडळ | | 
११ नांदेड ११ नांदेड 
१ नांदेड १ नांदेड (हहर) +} ८ मुखेड ३३ मुखेड +} 
२ वजीराबाद +} ३४ जांब +} 
३ नांदेड (ग्रा) +} 34 चांडोळा } 
४ तुपा +} 
५ विष्णुपूरी +} ३६ जाहुर +} 
६ वसरणी } ३७ येवती +} 
३८ मुक्रमाबाद +} 
७ लिंबगांव ३९ areal } 
८ तरोडा (बु) ९ किनवट ४० किनवट +} 
४१ बोदडी +} 
२ अर्धापूर ९ अर्धापूर +} ४२ TERT +} 
qo दाभड } ४३ इस्लामपूर +} 
४४ मांडवी +} 
११ माळेगांव ४५ दहेली +} 
४६ शिवणी } 
४ बिलोली १२ बिलोली 
१२ परभणी 
१३ आदमपूर 5) १ परभणी १ जांब 
१४ कुंडलवाडी } 
२ झरी 
१५ लोहगांव 
३ पेडगांव 
१६ सगरोळी 
४ शिंगणापूर 
५ धर्माबाद १७ धर्माबाद ५ परभणी 
१८ करखेली ६ दैठणा 
१९ जारीकोट ७ पिंगळी 
६ हादगांव २० हादगांव +} २ गंगाखेड ८ गंगाखेड 
२१ तामसा +} 
२२ मंठा +} ९ महातपूरी 
२३ आष्टी } 
qo माखणी 
२४ पिंपळखेड +} 
२५ तळणी } ११ राणी सावरगांव 
२६ निवघा (बा.) ३ सोनपेठ १२ सोनपेठ 
७ देगलूर २७ देगलूर +} १३ आवलगांव 
२८ खानापूर } 
४ जिंतूर १४ चारठाणा +} 
२९ झाहापूर १५ सांगवी (म्हा.) +} 
१६ बामणी (बु) } 
30 मरखेल +} 
३१ मालेगांव (A) +} १७ आडगांव (बु.) +} 
३२ हणेगांव } १८ बोरी +} 
१९ जिंतूर } 


पिक - हरभरा 


a अ. 
जिल्हा/तालुका 
क्र. क्र 


१२ परभणी 
५ पुर्णा 


६ सेलू 


१३ बुलडाणा 
१ चिखली 


२० 


२१ 


२२ 


२३ 


२४ 


२५ 
२६ 


२७ 
RC 


२९ 


cw A -0 


१२१ 


रबी २०१९-२० 
: अ. अ. 
मंडळ जिल्हा/तालुका 
क्र. क्र 
१३ बुलडाणा 
पुर्णा १ चिखली 9 
८ 
ताडकळस ९ 
qo 
लिमला ११ 
कातनेश्वर २ बुलडाणा १२ 
चुडावा १३ 
सेलू +} १४ 
देऊळगांव - घाट 
q षु 
वालूर +} 
कुपटा १६ 
चिखलठाणा (बु.) १७ 
१८ 
मेरा (खु.) +} 
शेलगांव - अटोल +} 
कोलारा ra 
चांदई } 
चिखली + } 
हटणी 


मंडळ 


एकलारा 
अमडापूर 


बुलडाणा 
साखळी (बु) 
पाडळी 
देऊळघाट 
धाड 
म्हसला 


रायपूर 


१२२ 


पिक - हरभरा रबी २०१९-२० 
a अ. . | 
| जिल्हा/तालुका | a | मंडळ जिल्हा/तालुका a मंडळ | | 
क्र. > ; 
१३ बुलडाणा १३ बुलडाणा 
३ देऊळगांवराजा १९ देऊळगांवराजा +} ८ नांदुरा ४७ नांदुरा (बु.) +} 
२० मेहुणाराजा +} ४८ शोंबा (बु.) +} 
२१ तुळजापूर +} ४९ वडनेर +} 
२२ दे. माही +} ५० चांदुरबीस्वा +} 
२३ अंढेरा } ५१ निमगांव +} 
५२ म्हाळुंगी } 
४ शिंदखेडराजा २४ सिंदखेड राजा +} 
२५ कि.राजा +} ९ खामगांव ५३ बोरीअडगांव +} 
२६ सोनशी +} ५४ लखनवाडा +} 
२७ साखरखेर्डा } ५५ पिंपळगांव राजा +} 
५६ काळेगांव +} 
२८ दुसरबीड +} ५७ खामगांव +} 
२९ मलकापूर पांगरा +} ५८ अवार +} 
३० शोंदुरजन } ५९ हिवरखेड +} 
६० अटाळी +} 
५ लोणार ३१ लोणार +} ६१ वझर ज्ये 
३२ टिटवी +} ६२ TRUS zat 
३३ हिरवड } ६३ पळशी (बु) } 
३४ सुलतानपूर +} १० मेहकर ६४ मेहकर +} 
३५ बीबी +} ६५ हिवरा आश्रम +} 
३६ अंजनी खुर्द } ६६ डोणगांव +} 
६७ देऊळगांव माळी } 
६ जळगांव जामोदे ३७ जामोद +} 
३८ जळगांव +} ६८ sort g) +} 
३९ वडडरिंगी +} ६९ Aaa (दे.) +} 
४० पिंपळगांव काळे +} ७० लोणी गवळी +} 
४१ असलगांव } ७१ WARS +} 
७२ नायगांव दत्तपूर +} 
७ संग्रामपूर ४२ सोनाळा +} ७३ वरवंड } 
४३ बावणबीर +} 
४४ संग्रामपूर 5) ११ मलकापूर ७४ मलकापूर +} 
४५ कवठळ +} ७५ धरणगाव +} 
४६ पातुर्डा } ७६ नरवेल +} 
७७ दाताळा +} 
७८ जांभूळ धाबा } 


१२३ 


पिक - हरभरा रबी २०१९-२० 
(नीं जिल्हा/तालुका र. मंडळ ts जिल्हा/तालुका त मंडळ 
क्र क्र क्र. क्र 
१४ अकोला १४ अकोला 
१ अकोट १ अकोट ५ अकोला २७ अकोला +} 
२ मुंडगाव २८ कौलखेड } 
३ पणज 
२९ घूसर 
४ चोहोट्टा 
३० दहिहांडा 
५ कुटासा 
३१ कापशी 
६ उमरा 
३२ उगवा 
७ आसेगांव बाजार 
३३ आगर 
८ अकोलखेड 
३४ बोरगाव मंजू 
२ तेल्हारा ९ तेल्हारा +} 
१० मालेगांव बाजार +} 34 शिवणी 
११ हिवरखेड +} 
१२ अडगांव (बु.) +} ३६ पळशी (बु) 
१३ पार्थर्डी } 
३७ सांगळूद 
१४ पंचगव्हाण 
३८ कुरणखेड 
३ बाळापूर १५ बाळापूर 
६ बार्शी टाकळी ३९ बार्शी टाकळी +} 
१६ पारस ४० महाण +} 
४१ राजंदा +} 
१७ उरळ (J) ४२ धाबा +} 
४३ पिंजर +} 
१८ निंबा ४४ खेडा (बु) } 
१९ हातरुण ७ मृूर्तीजापूर ४५ मूर्तीजापूर +} 
४६ हातगांव +} 
२० व्याळा ४७ लाखपूरी } 
४८ माना +} 
२१ वडेगांव ४९ शोेलू बाजार +} 
५० निंभा +} 
४ पातूर २२ पातूर +} ५१ कुरुम +} 
२३ बाभूळगांव +} ५२ जामठी } 
२४ आलेगांव +} 
२५ art +} 


२६ सस्ती } 


१२४ 


पिक - हरभरा रबी २०१९-२० 
| क्र. क्र क्र 
१५ यवतमाळ १५ यवतमाळ 
१ उमरखेड १ बिटरगाव (बु.) +} ६ पुसद ३४ पुसद +} 
२ दराटी +} ३५ वरुड +} 
३ ढाणकी +} ३६ जांबबाजार +} 
४ चातारी +} ३७ ब्राम्हणगांव } 
५ उमरखेड +} 
६ मुळावा +} ३८ खंडाळा +} 
७ विडूळ ea ३९ बेलोरा (खु. +} 
८ कुपटी +} 
९ निगणुर } ४० शोंबाळपिंपरी +} 
४१ गोौळ (खु) +} 
१ केळापूर १० केळापूर +} ४२ NY } 
११ पांढरकवडा +} 
१२ पहापळ +} ७ दारव्हा ४३ दारव्हा +} 
१३ चालबर्डी +} ४४ बोरी (खु) +} 
१४ रुंझा +} ४५ महागाव +} 
१५ करंजी +} ४६ लाडखेड } 
१६ पाटणबोरी } 
४७ चिखली +} 
३ आर्णी १७ आर्णी +} ४८ लोही +} 
१८ लोणबेहळ +} ४९ मांगकिन्ही } 
१९ अंजनखेड } 
८ महागाव ५० महागाव 
२० जवळा +} 
२१ बोरगाव +} ५१ फुलसावंगी 
२२ सावळी } 
५२ ARE +} 
४ मारेगाव २३ मारेगाव +} ५३ कासोळा 
२४ मार्डी +} 
२५ वनोजा +} ५४ गुंज 
२६ कुंभा +} 
२७ वाटोनी } ५५ हिवरा 
५ कळंब २८ कळंब +} ५६ काळी दौ. 
२९ कोठा +} 
३० सावरगाव +} ९ दिग्रस ५७ कलगाव 
३१ पिंपळगाव रुई +} 
३२ मेटीखेडा +} ५८ तुप टाकळी +} 
३३ जोडमोहा } ५९ सिगद 
१० घाटंजी ६० घाटंजी 


६१ पारवा 


१२५ 


पिक - हरभरा रबी २०१९-२० 
EI अ. न . 
| जिल्हा/तालुका क़ | मंडळ जिल्हा/तालुका = मंडळ | | 
क्र. क्र : 
१६ वर्धा १६ वर्धा 
१ आर्वी आर्वी +} ५ समुद्रपूर २२ समुद्रपूर +} 
२ खरंगणा +} २३ गिरड } 
३ वाठोडा } 
२४ मांडगांव +} 
४ वाढोना +} २५ कंढळी +} 
५ Weal +} २६ वायगांव (गोंड) } 
६ विरुळ } 
२७ नंदोरी +} 
२ कारंजा ७ कारंजा +} २८ जाम +} 
ठाणेगांव } २९ कोरा } 
९ सारवाडी ६ वर्धा ३० वर्धा +} 
३१ सेवाग्राम +} 
qo कन्नमवार (ग्रा.) ३२ तळेगांव (टा.) } 
३ देवळी ११ देवळी +} 33 वायगाव +} 
१२ अंदोरी +} ३४ आंजी +} 
१३ गिरोली } 34 वायफळ +} 
३६ सालोड (ही.) } 
४ हिंगणघाट १४ हिंगणघाट +} 
१५ वाघोली +} ७ आष्टी ३७ आष्टी +} 
१६ सावली +} ३८ तळेगाव +} 
१७ अल्लीपूर +} ३९ साहूर } 
१८ सिरसगांव } 
८ सेलू ४० सेलू +} 
१९ कानगांव +} ४१ केळझर +} 
२० वडनेर +} ४२ सिंदी +} 
२१ Weal } ४३ हिंगणी +} 
४४ झडशी } 


१२६ 


पिक - हरभरा रबी २०१९-२० 
a जिल्हा/तालुका 3 मंडळ a जिल्हा/तालुका Be मंडळ 
क्र. क्र. क्र. क्र 
१७ गोंदिया १७ गोंदिया 
१ तिरोडा १ तिरोडा +} 3 सडकअर्जुनी १२ सडकअर्जुनी +} 
२ ठाणेगांव +} १३ Wes +} 
३ परसवाडा } १४ डव्वा +} 
१५ शोंडा + } 
४ बडेगांव +4 १६ कोसमतंडी } 
५ मुंडीकोटा } 
४ देवरी १७ देवरी +} 
२ अर्जुनी मोरगांव ६ अर्जुनी मोरगांव +} १८ मुल्ला +} 
७ बोंडगांव देवी +} १९ सिंदी बिरी +} 
८ कन्हेरी/केशोरि } २० काकोडी } 
९ महागांव +} २१ चिंचगड 
१० नवेगांव बांध +} 
११ गोठणगाव } 


sige cog अधिसुचित मंडळ : ८७१ 


१२७ 


पिक - हरभरा तालुकास्तरीय अधिसूचना रबी २०१९-२० 
fe जिल्हा sit तालुका ie जिल्हा डा तालुका 
क्र. क्र. क्र. क्र. 
१ कोल्हापूर १ करवीर (कोल्हा) ३ नाशिक ११ सिन्नर 
२ कागल १२ येवला 
३ हातकणंगले १३ नांदगाव 
४ गडहिंग्लज ४ अहमदनगर १ जामखेड 
५ भुदरगड ५ नांदेड १ नायगाव 
६ आजरा २ हिमायतनगर 
७ शिरोळ ३ मुदखेड 
८ पन्हाळा ६ बुलढाणा १ शोगाव 
९ शाहूवाडी २ मोताळा 
२ उस्मानाबाद १ परांडा ७ जळगाव १ पारोळा 
3 नाशिक १ नाशिक २ चाळीसगाव 
२ मालेगाव ३ पाचोरा 
३ कळवण ८ यवतमाळ १ वणी 
४ चांदवड २ राळेगाव 
५ त्र्यंबकेश्वर ३ झरी जामणी 
६ दिंडोरी ४ यवतमाळ 
७ बागलाण ५ नेर 
८ देवळा ९ परभणी १ मानवत 
९ STANT २ पाथरी 
१० निफाड ३ पालम 


एकूण अधिसुचित तालुके : ४० 


१२८ 
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत मंडळ/तालुका अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक - उन्हाळी भात रबी २०१९-२० 
अ. | जिल्हा/तालुका | अ. 1) ie जिल्हा/तालुका | अ. aa 
क्र क्र क्र क्र. 
१ रायगड १ रायगड 
१ माणगांव १ माणगांव ५5) २ रोहा ५ रोहा 
२ इंदापूर +} 
३ गोरेगांव +} ६ कोलाड 
४ लोणेरे } 
७ नागोठणे 
तालुकास्तरीय अधिसूचना 
पिक - उन्हाळी भात रबी २०१९-२० 
अ. जिल्हा अ. तालुका अ. जिल्हा 0 तालुका 
क्र. क्र. क्र क्र 
3 गोंदिया १ गोदिंया ३ गोंदिया ६ देवरी 
२ तिरोडा ७ मोरगांव अर्जुनी 
३ ania ८ सडकअर्जुनी 
४ गोरेगाव 
५ सालेकसा 


एकूण अधिसुचित तालुके : ०८ 


पिक - उन्हाळी भुईमूग 


१२९ 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत मंडळ/तालुका अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


रबी २०१९-२० 


जिल्हा/तालुका मंडळ a जिल्हा/तालुका गी मंडळ 


१ धुळे 
१ धुळे 


०८ “७ A -5 


कुसंबा 
नेर (A) 
सोनगिर 
नगांव (बु.) 


लामकानी 
फागणे 


७ शिरुड 


बोरकुंड 
आर्वी 
मुकटी 


भये 
fs 
4 

} 


= 
+} 
+} 
ठे 
a) 

} 


२ परभणी 

१ गंगाखेड १ गंगाखेड +} 
२ महातपुरी ) 
३ माखणी 
४ राणी सावरगांव 

२ सोनपेठ ५ सोनपेठ +} 


६ आवलगांव } 


एकूण अधिसुचित मंडळ : १६ 


१ रायगड 


२ नाशिक 


१२ 


१३ 


महाड 
माणगांव 
मालेगांव 
बागलाण 
कळवण 
देवळा 
नांदगांव 
निफाड 
येवला 
चांदवड 
नांशेक 
त्र्यंबकेश्वर 
दिंडोरी 
इगतपुरी 
सिन्नर 
साक्री 
शिरपूर 


शिंदखेडा 


१३० 
तालुकास्तरीय अधिसूचना 
रबी २०१९-२० 


४ नंदुरबार 


५ जळगांव 


नंदुरबार 
नवापूर 
शहादा 
तळोदा 
जळगांव 
भुसावळ 
बोदवड 
मुक्‍ताईनगर 
एरंडोल 
धरणगांव 
जामनेर 
यावल 
रावेर 
अमळनेर 
चोपडा 
पारोळा 
चाळीसगांव 
पाचोरा 


भडगांव 


१३१ 
पिक - उन्हाळी भुईमूग रबी २०१९-२० 


६ अहमदनगर १ नगर 9 ६ पुरंदर 


२ पारनेर ७ बारामती 
३ राहुरी ८ इंदापूर 
४ श्रीरामपूर ९ दौंड 
५ श्रीगोंदा ८ सातारा १ सातारा 
६ कर्जत २ पाटण 
७ जामखेड ३ कराड 
८ शोवगांव ४ वाई 
९ पार्थर्डी ५ खटाव (वडूज) 
१० नेवासा ६ माण (दहीवडी) 
११ संगमनेर ७ फलटण 
१२ अकोला ८ खंडाळा 
१३ कोपरगांव ९ सांगली १ मिरज 
१४ राहाता २ जत 
७ पुणे १ हवेली ३ खानापूर (विटा) 
२ खेड ४ वाळवा (इस्लामपूर) 
३ आंबेगांव ५ तासगांव 
४ शिरुर ६ पलूस 


५ भोर ७ कवठेमहांकाळ 


१३२ 
पिक - उन्हाळी भुईमूग रबी २०१९-२० 


१० १ पन्हाळा १३ १ 


२ बावडा २ पातूर 
3 करवीर (कोल्हापूर) 3 बार्शी -टाकळी 
४ राधानगरी ४ अकोला 
५ कागल ५ तेल्हारा 
६ भुदरगड १४ अमरावती १ तिवसा 
११ उस्मानाबाद १ उस्मानाबाद २ अंजनगांव (सु. 
२ कळंब ३ अचलपूर 
३ तुळजापूर १५ यवतमाळ १ यवतमाळ 
४ उमरगा २ घाटंजी 
१२ परभणी १ परभणी ३ पुसद 
२ पाथरी ४ उमरखेड 
३ जितूर ५ महागाव 


४ पुर्णा एकूण अधिसुचित तालुके : १०२ 


१३३ 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत तालुका अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 
तालुकास्तरीय अधिसूचना 
पिक - रबी कांदा रबी २०१९-२० 
अ. जिल्हा अ. तालुका अ. जिल्हा अ. तालुका 
क्र क्र क्र क्र 
१ नाशिक १ मालेगांव ४ अहमदनगर १ नगर 
२ नांदगांव २ पारनेर 
३ बागलाण ३ श्रीगोंदा 
४ कळवण ४ कर्जत 
५ देवळा ५ जामखेड 
६ नाशिक ६ aaa 
७ त्र्यंबकेश्वर ७ पार्थर्डी 
८ दिंडोरी ८ नेवासा 
९ निफाड ९ राहुरी 
qo सिन्नर १० संगमनेर 
११ येवला ११ अकोले 
१२ चांदवड १२ कोपरगांव 
२ धुळे १ धुळे १३ श्रीरामपूर 
२ साक्री १४ राहाता 
३ शिरपूर ५ पुणे १ हवेली 
४ शिंदखेडा २ जुन्नर 
3 जळगाव १ जळगांव ३ खेड 
२ भुसावळ ४ आंबेगांव 
३ बोदवड ५ शिरुर 
४ अंमळनेर ६ बारामती 
५ चोपडा ७ इंदापूर 
६ एरंडोल ८ दौंड 
७ धरणगांव ९ पुरंदर 
८ पारोळा 


९ चाळीसगांव 


१३४ 


पिक - रबी कांदा रबी २०१९-२० 
अ. जिल्हा अ. तालुका अ. जिल्हा अ. तालुका 
६ सातारा १ कोरेगांव ९ अकोला ४ अकोला 

२ खटाव ५ अकोट 

३ माण ६ तेल्हारा 

४ फलटण १० अमरावती १ अमरावती 

५ खंडाळा २ चांदूर रेल्वे 
७ औरंगाबाद १ औरंगाबाद ३ तिवसा 

२ पैठण ४ मोर्शी 

३ गंगापूर ५ वरुड 

४ वैजापूर ६ अंजनगांव (सु.) 
८ उस्मानाबाद १ उस्मानाबाद ७ अचलपूर 

२ तुळजापूर ८ चांदूर बाजार 

३ उमरगा ९ धामणगांव रेल्वे 

४ लोहारा ११ बुलढाणा १ बुलढाणा 

५ परंडा २ मोताळा 

६ भुम ३ खामगाव 

७ वाजली ४ शेगाव 

८ कळंब ५ जळगाव जामोद 
९ अकोला १ बाळापूर ६ मेहकर 

२ पातूर ७ सिंदखेड राजा 

३ मुर्तिजापूर एकूण अधिसुचित तालुके : ८७ 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) रबी २०१९-२० 
| अ.क्र. | क्र जिल्हा तालुका महसुल मंडळ | अ. क्र. |________ ग्रामपंचायत | | 
१३५ 

i eo अहमदनगर अकोला अकोले बि अकोले 
२ आंबड 
३ औरंगपूर 
8 धामनगांव अवारी 
4 धुमाळवाडी 
& इंदोरी 
0 HOU 
८ कळस खु 
९ मनोहरपूर 
| a | ० म्हाळादेवी 
Bs q नवलेवाडी 
१२ निळवंडे 
१३ निंब्रल 
१४ परखतपूर 
१५ रूंभोडी 
१६ सुगाव बु 
१७ उंचखडक बु 
१८ वाशेरे 

ब्राम्हणवाडी १९ बदगी 

२० बेलापूर 
२१ भोलेवाडी 
२२ बारी 
२३ ब्राम्हणवाडा 
२४ चैतन्यपूर 
२५ चास 
२६ जाचकवाडी 
२७ जांभाले 
२८ कळंब 
२९ करंदी 
३० कौठवाडी 
३१ केली कोतूळ 
३२ केली ओतूर 
३३ लहीत खु 
३४ मनयाले 
३५ नाचनठाव 
३६ पिंपळदरी 
३७ वाघापूर 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) रबी २०१९-२० 
१३६ 

कोतुळ ३८ अंभोल 
३९ आंबीत खिंड 
go धामनगांवपाट 
४१ घोटी 
४२ कोहाने 
४३ कोतूळ 
४४ लहीत बु 
४५ लींगदेव 
४६ मोग्रास 
४ पैठण 
Be पलसुंदे 
४९ पांगरी 
Yo पिंपळगाव खिंड 
५१ सातेवाडी 
4R शिलवंडी 
५३ सोमालवाडी 
48 ताले 

राजुर द्‌ बाभूळवंडी 
री चितळेवेढे 
40 देवगाव 
ठ्ट दिंगबर 
५९ जामगाव 
६० कातालपूर 
६१ केलूंगण 
६२ rest 
६३ लाडगाव 
&8 मालेगाव 
६५ पिंपळगाव नाकविंडा 
६६ पिंपरकने 
Ay राजूर 
६८ शेलव्हिरे 
६९ aria 
७० IRIS 
७१ तेरूंगण 
७२ टिटवी 
७३ विठा 
७४ रानड खु.बु. 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) रबी २०१९-२० 
१३७ 

साकीरवाडी ७५ आंबित 
७६ चिंचवणे 
७७ धामनगाव 
७८ गोंडोशी 
W& खडकी खु. 
८० खुंटेवाडी डी 
८१ कुमशेत 
८२ लव्हाळी ओतूर 
८३ मावेश्ी 
८४ पाचनाइ 
८५ पाडालने 
८६ साकीरवाडी 
८७ सावरकूटे 
८८ ors 
८९ शिरपुंजे बु. 
९० शिसवड 
९१ वंजूलशेत 

समशेरपुर ९२ चांदगिरवाडी 
९३ देवठाण 
९४ इकदरे 
84 घोडसरवंडी 
९६ जायनवाडी 
९७ केलीरूम्हनवाडी 
९८ खिरविरे 
९९ कोकणवाडी 
|_१००_ | ०० कोंभालने 
|_१०१_ | ०१ म्हाळुंगी 
१०२ मुथालाने 
१०३ पाचपटवाडी 
१०४ पडोशी 
१०५ पेधेवाडी 
१०६ पिंपळदारवाडी 
१०७ समशेरपूर 
१०८ सांगवी 
१०९ सावरगावपट 
|_११०_ | १० तहकारी 
Ez ११ तिराधे 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) रबी २०१९-२० 
१३८ 
शेंडी ११२ आंबेवांगन 

११३ बरी 
११४ भंडारदरा 
११५ चिंचोडी 
११६ घाटघर 
११७ गुहीरे 
११८ जहांगिरवाडी 
११९ कोलटेंभे 
१२० कोंदानी 
१२१ मान्हेरे 
१२२ मुरशेत 
१२३ मुतखेल 
१२४ पांजरे 
१२५ पेंडरोत 
१२६ रतनवाडी 
१२७ साम्रद 
१२८ शेंडी 
१२९ शिंगनवाडी 
१३० उडवाने 
१३१ वाकी 
१३२ वारंगघुशी 

विरगाव १३३ बाहीरवाडी 
१३४ धोकरी 
१३५ डोंगरगाव 
१३६ गानोरे 
१३७ गारदानी 
१३८ हिवरगाव 
१३९ कुंभेफळ 
१४० मेहेंदुरी 
१४१ पिंपळगाव निपानी 
१४२ रेडे 
१४३ सुगाव खु. 
१४४ टाकळी 
१४५ तांभोळ 
१४६ उंचखडक खु. 
१४७ विरगाव 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) रबी २०१९-२० 
१३९ 
जामखेड अरणगाव १४८ आगी 
१४९ अरणगाव 
१५० बावी 
१५१ चौडी 
१५२ धानोरा गट 
१५३ धोंड पारगाव 
१५४ डोणगाव 
१५५ फक्राबाद 
१५६ हाळगाव 
१५७ कौडगाव 
१५८ खांडावी ग्रुप 
१५९ पाटोदा 
१६० पिपरखेड 
जामखेड १६१ जामखेड 

१६२ खुरदेठन 
१६३ कुसडगाव 
१६४ मोहा 
१६५ पाडळी 
१६६ रत्नापूर 
१६७ साकत 
१६८ सावरगाव 
१६९ शिउर 
१७० ferent 

खर्डा १७१ धनेगाव 
१७२ दिघोळ ग्रुप 
१७३ जातेगाव 
१७४ जवळके 
१७५ खर्डा 
१७६ मोहरी 
१७७ सातेफळ 
१७८ सोनेगाव 
१७९ तरडगाव गट 

नान्नज १८० आपटी 
१८१ बोराळे 
१८२ चोभेवाडी 
१८३ घोडेगाव 
१८४ गुरेवाडी 
१८५ जवळा 
१८६ मतेवाडी 
१८७ मुंजेवाडी 
१८८ नान्नज 
१८९ पिंपळगाव उंडा 
१९० पोतेवाडी 
१९१ राजेवाडी 
१९२ वाघा 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) रबी २०१९-२० 
been Ue aR CF 

नायगाव १९३ आनंदवाडी 
१९४ बाळगव्हाण 
१९५ बांधखडक 
१९६ देवदेठन 
१९७ धामणगाव 
१९८ जायभायवाडी 
१९९ लोणी 
२०० नाहुली 
२०१ नायगाव 
२०२ पिपळगाव अळवा 
२०३ राजुरी 
२०४ सारोळा 
२०५ तेलंगशी 
२०६ वाको 

कर्जत भांबोरा २०७ बारडगाव दगडी 

२०८ बारडगाव सुद्रिक 
२०९ भांबोरा 
२१० धालेवाडी 
२११ दुधोडी 
२१२ जलालपूर 
२१३ कुळधरन 
२१४ पिंपळवाडी 
२१५ राक्षसवाडी बुद्रुक 
२१६ राक्षसवाडी खुर्द 
२१७ सिद्धटेक 
२१८ तळवडी गट 

कर्जत २१९ अळसुंडे 
२२० अंबी जळगाव 
२२१ बहिरोबावाडी 
२२२ बजरंगवाडी 
२२३ बेनवडी 
२२४ दुर्गाव 
२२५ कापरेवाडी 
२२६ कर्जत 
२२७ खाटगाव 
२२८ कोरेगाव 
२२९ कुंभेफल 
२३० लोनिमसदपूर 
२३१ म्हाळंगी 
२३२ निम्बे 
२३३ थेरवाडी 
२३४ वडगाव तनपुरा 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) रबी २०१९-२० 
[१ ______1_ १ 
कोंभळी २३५ भोसे 
२३६ बिटकेवाडी 
२३७ चांदे बुद्रुक 
२३८ चांदे खुर्द 
२३९ चिंचोली रमजान 
२४० खांडावी 
२४१ कोंभळी 
२४२ कोपर्डी 
२४३ कौंडाने 
२४४ मुळेवाडी 
२४५ नागामठान 
२४६ नांदगाव 
२४७ रेहकुरी 
२४८ रुईगव्हान 
२४९ शिदे 
२५० सुपे 
२५१ थेरगाव 
२५२ वालवड 
माही २५३ बाभुळगाव खालसा 

२५४ चापडगाव 
२५५ चिंचोली काळदत 
२५६ दिघी 
२५७ डिक्साळ 
२५८ जळगाव 
२५९ जळकेवाडी 
२६० खंडाळा ग्रुप 
२६१ माही 
२६२ मलठन 
२६३ नागापूर 
२६४ नवसरवाडी 
२६५ निंबोडी 
२६६ निमगाव डाकू 
२६७ पाटेगाव 
२६८ पाटेवाडी 
२६९ सीतपूर 
२७० टाकळी खंडेशरी 
२७१ तरडगाव 

मिरजगाव २७२ बेलगाव 
२७३ घुमरी 
२७४ गुरव पिपरी 
२७५ कोकणगाव 
२७६ मांदळी 
२७७ मिरजगाव 
२७८ नागलवाडी 
२७९ निमगाव गांगर्डा 
२८० रातनजन 
२८१ रावळगाव 
२८२ तिखी 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) रबी २०१९-२० 
१४२ 

राशिन २८३ अखोनी 
२८४ औटेवाडी 
२८५ चिलवडी 
२८६ देशमुखवाडी 
२८७ गणेशवाडी 
२८८ कल्याचीवाडी (गट) 
२८९ कानगुडवाडी 
२९० कर्मणवाडी 
२९१ करपडी 
२९२ खेड 
२९३ परीटवाडी 
२९४ राशिन 
२९५ शिपोरा 
२९६ सोनलवाडी 
२९७ तोरकडवाडी 
२९८ वायसेवाडी 

कोपरगाव दहेगाव बोलका | २९९ आपेगाव 

३०० भोजडे 
३०१ दहीगाव बोलका 
३०२ धोत्रे 
३०३ घोयेगाव 
३०४ गोधेगाव 
३०५ कान्हेगाव 
३०६ कासली 
३०७ खोपडी 
३०८ लौकी 
३०९ पढेगाव 
३१० सडे 
३११ शिरसगाव 
३१२ तळेगाव माळे 
३१३ टिळवणी 
३१४ उक्कडगाव 
३१५ वारी 

कोपरगाव ३१६ बोलकी 
३१७ डाउच खुर्द 
३१८ जेऊर कुंभारी 
३१९ जेऊर पाटोदा 
३२० करंजी बुद्रुक 
३२१ कोकमठाण 
३२२ कोपरगाव (म्युनसिपल) 
३२३ ओगदी 
३२४ संवत्सर 
३२५ शिगणापूर 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) रबी २०१९-२० 
१४३ 

पोहेगाव ३२६ अंजनापूर 
३२७ बहादराबाद 
३२८ बहादरपूर 
३२९ चांदेकसरे 
३३० देडे कोऱ्हाळे 
३३१ धोंडेवाडी 
३३२ डाऊच बुद्रुक 
३३३ घारी 
३३४ जवळके 
३३५ काकडी 
३३६ मानेगाव 
३३७ पोहेगाव बुद्रुक ग्रुप 
३३८ रांजणगाव देशमुख 
३३९ शहापूर 
३४० सोनेवाडी 
३४१ वेस 

रवंदे ३४२ अचलगाव 

३४३ ब्राम्हणगाव 
३४४ चांदगव्हाण 
३४५ धामोरी 
३४६ धरणगाव 
३४७ खिरडी wes 
३४८ मळेगाव थडी 
३४९ मायगाव देवी 
३५० मोरविस 
३५१ मुर्शदापूर 
३५२ नाटेगाव 
३५३ रवंदे 
३५४ सांगवी भुसार 
३५५ सोनारी 
३५६ टाकळी 
३५७ येसगाव 

सुरेगाव ३५८ बक्‍तारपूर 
३५९ चासनळी 
३६० es चांदवड 
३६१ हांडेवाडी 
३६२ हिंगणी 
३६३ कारवाडी 
३६४ कोळगाव थडी 
३६५ कोळपेवाडी 
३६६ कुंभारी 
३६७ माधी बुद्रुक 
३६८ माधी खुद 
३६९ माहेगाव देशमुख 
३७० मंजूर 
३७१ शाहाजापूर 
३७२ सुरेगाव 
३७३ वेळापूर 
३७४ वडगाव 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) रबी २०१९-२० 
(हकक काया काकाचा 
नगर भिंगार ३७५ बारदरी 
३७६ भातोडी पारगाव 
३७७ कौडगाव 
३७८ खांडके 
३७९ 
३८० 
३८१ 
३८२ 
३८३ 
३८४ 
३८५ 
३८६ सोनेवाडी 
३८७ बाराबाभळी 
| चास | ३८८ अकोलनर 
३८९ भोरवाडी 
३९० भोयरे खुद 
३९१ भोयरे पठार 
३९२ चास 
३९३ घोसपुरी 
३९४ कामरगाव 
३९५ निमगाव वाघा 
३९६ पिपळगाव कौडा 
३९७ पिपळगाव वाघा 
३९८ सारोळा कासार 
३९९ सोनेवाडी पी लेडगा 
चिचोंडी पाटील | ४०० आठवड 
४०१ चिचोंडी पाटील 
४०२ दडामीगव्हाण 
४०३ कोल्हेवाडी 
४०४ मदडगाव 
४०५ मांडवे 
४०६ नारायणडोह 
४०७ निंबोडी 
४०८ सांडवे 
४०९ सारोळा बद्दी 
४१० शहापूर केकती 
४११ टाकळी काझी 
४१२ उक्कडगाव 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) रबी २०१९-२० 
१४५ 

जेऊर ४१३ आव्हाडवाडी 
४१४ बहिरवाडी 
४१५ धनगरवाडी 
४१६ डोगरगन 
४१७ इमामपूर 
४१८ जेऊर 
४१९ खोसपुरी 
४२० मजले चिंचोली 
४२१ मांजर सुंभा 
४२२ पांगरमल 
४२३ ससेवाडी 
४२४ उदरमल 

कापूरवाडी ४२५ आगडगाव 
४२६ बुऱ्हानगर 
४२७ देवगाव 
४२८ कापूरवाडी 
४२९ पिंपळगाव उज्जेनी 
४३० पोखर्डी 
४३१ रतडगाव 
४३२ शेंडी 
४३३ वारुळवाडी 

केडगाव ४३४ हमीदपूर 
४३५ हिंगणगाव 
४३६ हिवरे बाजार 
४३७ जाखणगाव 
४३८ खातगाव टाकळी 
४३९ नेप्ती 
४४० निंबगाव घाना 
४४१ टाकळीखातगाव 

नागापुर ४४२ देहरे 
४४३ ईसळक 
४४४ Oo खारे 
४४५ नांदगाव 
४४६ नवनागापूर 
४४७ निबळक 
४४८ पिपरी घुमट 
४४९ शिगवे 
४५० विळद 
४५८१ वडारवाडी 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) रबी २०१९-२० 
१४६ 
नाळेगाव ४५२ दरेवाडी 
843 वाकोडी 
४५४ अहमदनगर (म्युनसिपल) 
रुई छत्तीशी ४५५ आंबिलवाडी 
४५६ दहीगाव 
४५७ गुणवडी 
४५८ हातवळण 
४५९ मठ पिपरी 
४६० पारगाव मौला 
४६१ रुई OTe 
४६२ साकत खुद 
४६३ शिराढोन 
४६४ तांदळी वडगाव 
४६५ वडगाव तांदळी 
४६६ वाळुंज 
४६७ वाटेफळ 
सावेडी ४६८ पिंपळगाव माळवी 
४६९ वडगाव गुप्ता 
वाळकी ४७० अरणगाव 
४७१ बाबुडी बेद 
४७२ बाबुडी घुमट 
४७३ देऊळगाव सिद्धी 
४७४ गुंडेगाव 
४७५ हिवरेझरे 
४७६ खडकी 
४७७ खंडाळ 
४७८ राळेगण 
४७९ वाळकी 
नेवासा चांदा ४८० चांदा 
४८१ देडगाव 
४८२ देवगाव 
४८३ फत्तेपूर 
४८४ कौठा 
४८५ महालक्ष्मी हिवरे 
४८६ माका 
४८७ म्हालास पिपळगाव 
४८८ पाचुंडा 
४८९ रास्तापूर 
४९० साहापूर 
४९१ तेलकुडगाव 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) रबी २०१९-२० 
ea ae Sa ee ee 

घोडेगाव ४९२ बेल्हेकरवाडी 
४९३ धनगरवाडी 
४९४ घोडेगाव 
४९५ लोहारवाडी 
४९६ लोहगाव 
४९७ मांडेगव्हाण 
४९८ मोरया चिंचोरे 
४९९ पानसवाडी 
५०० राजेगाव 
५०१ शिंगणापूर 
40 शिंगवे तुकाई 
५०३ वंजारवाडी 
५०४ वांजोली 
५०५ झापवाडी 

कुकाणा ५०६ आंतरवली 
५०७ भेंडा बुद्रुक 
५०८ भेडा खुर्द 
५०९ चिलेखनवाडी 
५१० देवसडे 
५११ गेवराई 
५१२ गौडेगाव 
493 जेउर हेबती 
५१४ कुकाना 
५१५ नाजिक चिंचोली 
५१६ नंदुरशिकरी 
५१७ पाथरवाला 
५१८ पिंपरी शाहाली 
५१९ सौंदळा 
५२० सुकाली खड 
५२१ सुलतानपूर 
422 तारावाडी 
५२३ age 
428 वाकडी 

नेवासा बु ५२५ बहिरवाडी 
५२६ बेल पिंपळगाव 
५२७ बेलपंधारी 
५२८ भालगाव 
५२९ घोगरगाव 
५३० गोधेगाव 
५३१ जेनपूर 
५३२ जयगुडे आखाडा 
५३३ लेकुरवाली आखाडा 
५३४ नेवासा बुद्रुक 
५३५ पाचेगाव 
५३६ पुनाटगाव 
५३७ सुरेगाव गंगापूर 
५३८ उस्ताळ खालसा 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) रबी २०१९-२० 
१४८ 

नेवासा खु ५३९ बाकू पिपळगाव 
५४० चिंचबन 
५४१ गोणेगाव 
५४२ हांडी निमगाव 
५४३ खडका 
५४४ खुपटी 
५४५ मक्‍्तापूर 
५४६ मुकिदपूर 
५४७ मुरमे 
ठ४८ नेवासा खुद 
५४९ पिचडगाव 
५५० प्रवरा संगम 
५५१ टोका 
५५२ उस्ताहल दुमला 

सलाबतपुर 443 बाभुळखेडे 
५५४ दिघी 
५५५ गळनिंब 
५५६ गिडेगाव 
द५७ गोगलगाव 
५५८ गोपाळपूर 
५५९ जळके बुद्रुक 
५६० जळके खुद 
५६१ खामगाव 
५६२ खेडले काजली 
4&3 मंगलापूर 
५६४४ रामडोह 
4&4 सलाबतपूर 
५६६६ शिरसगाव 
५६७ वरखेड 

सोनई ५६८ अमळनेर 

SE गणेशवाडी 
५७० गोमलवाडी 
५७१ करजगाव 
द७२ खेडले परमानंद 
द७३ लांडेवाडी 
द७४ Pant 
५७५ पाणेगाव 
५७६ शिरेगाव 
५७७ सोनई 
Yad तामसवाडी 
५७९ वाटापूर 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) रबी २०१९-२० 
१४९ 
वडाळा बहिरोबा | ५८० बऱ्हानपूर 
५८१ भानसहिवरे 
५८२ हिंगोनी 
५८३ कांगोनी 
५८४ करेगाव 
५८५ खरवंडी 
५८६ खुणेगाव 
५८७ माळीचिंचोरा 
५८८ नागापूर 
५८९ नारायणवाडी 
५९० निपाणी निमगाव 
५९१ रांजणगाव देवी 
द्‌९२ वडाळा बहिरोबा 
पारनेर भाळवणी ५९३ भाळवनी 
५९४ भांडगाव 
५९५ दैठाणे गुंजाळ 
५९६ ढवळपुरी 
५९७ गोरेगाव 
५९८ हिवरे कोर्डा 
५९९ जामगाव 
६०० काळकूप 
६०१ माळकूप 
६०२ पाडळी कान्हूर 
६०३ सरोला अडवाई 
६०४ वडगाव आमली 
निघोज ६०५ aye 
६०६ देवीभोयरे 
६०७ गांजी भोयरे 
६०८ गुणोरे 
६०९ जवळा 
६१० कोहकडी 
६११ निघोज 
६१२ पाथरवाडी 
६१३ राळेगन थेरपाल 
६१४ रेणवडी 
६१५ सांगवीसुर्या 
६१६ शिरापूर 
६१७ वडनेर बुद्रुक 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) रबी २०१९-२० 
१५० 

पळशी ६१८ देसवडे 
६१९ काटाळवेढे 
६२० खडकवाडी 
६२१ मांडवे केडी. 
६२२ म्हसोबाजप 
६२३ पळशी 
६२४ पळसपूर 
६२५ पोखरी 
६२६ वासुंदे 
६२७ dpe 
६२८ वडगाव सावताल 
६२९ वारणवाडी 

पारनेर ६३० चिंचोली 
६३१ गटेवाडी 
६३२ हत्तलखिडी 
६३३ करंदी 
६३४ किन्ही 
६३५ पानोली 
६३६ पारनेर 
६३७ पिंपरी जलसेल 
६३८ पुणेवाडी 
६३९ सिद्धेश्वरवाडी 
६४० तिखोल 
६४१ वडुले 
६४२ विरोली 

सुपा ६४३ आपधूप 
६९४४ अस्तगाव 
६४५ बाबुडी 
६४६ डिक्सल 
६४७ हंगा 
६४८ लोणी हवेली 
६४९ पिपरी गवळी 
६५० रांजणगाव मशिद 
६५१ रायतळे 
६५२ रुई छत्रपती 
६५३ शाहाजापूर 
द्द सुपा 
६५५ वाघुंडे खुर्द 
६५६ वाळवणे 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) रबी २०१९-२० 
१५१ 
टाकळी ढोकेश्वर ६५७ अक्कलवाडी 

६५८ बोंद्रे 
&48 ढोकी 
६६० धोत्रे बु. 
६६१ गारगुंडी 
६६२ काकाणे वाडी 
६६३ कान्हूर पठार 
६६४ कारेगाव 
६६५ कर्जुले हर्या 
६६६ कासरे 
६६७ नांदूर पठार 
६६८ पिंपळगाव रोठा 
GES पिपळगाव तुर्क 
६७० पिपरी पठार 
६७१ सावरगाव 
६७२ टाकळीढोकेश्वर 
६७३ वडगाव दर्या 
६७४ वेसदरे 

वडझिरे ६७५ आलकुटी 
६७६ बाभुलवाडे 
६७७ दरोडी 
६७८ गारखिंडी 
६७९ जाधववाडी 
६८० कळस 
६८१ लोनिमौला 
६८२ म्हस्केवाडी 
६८३ पाबळ 
६८४ पाडळी आळे 
६८५ पाडळी दर्या 
६८६ रंधा 
६८७ ant कसारी 
६८८ वडझिरे 

वाडेगव्हाण ६८९ भोयरे गांगर्डा 
६९० घाणेगाव 
६९१ जातेगाव 
६९२ कडूस 
६९३ कुरुंद 
६९४ मावळे वाडी 
६९५ म्हसणे 
६९६ मुंगशी 
६९७ नारायण गव्हाण 
६९८ पाडळी रांजणगाव 
६९९ पळवे बु. 
७०० पळवे खु 
७०१ पिपळनेर 
७०२ राळेगणसिद्धी 
७०३ वडनेर हवेली 
७०४ वाडेगव्हाण 
७०५ वाघुंडे बुद्रुक 
७०६ यादववाडी 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) रबी २०१९-२० 
१५२ 
पाथर्डी करंजी ७०७ भोसे 

७०८ दगडवाडी 
७०९ देवराई 
७१० घाटशिरस 
७११ करंजी 
७१२ कौडगाव 
७१३ खांडगाव 
७१४ लोहसर 
७१५ मांडवे 
७१६ मोहोज बुद्रुक 
७१७ मोहोज खुर्द 
७१८ पारेवाडी 
७१९ सातवड 
७२० शिरापूर 
७२१ सोमठाणे खुर्द 
७२२ तिसगाव 
७२३ वैजू बाभुळगाव 

कोरडगाव ७२४ आगासखांड 
७२५ औरंगपूर 
७२६ भुते टाकळी 
७२७ दुले चनंदगाव 
७२८ जिरेवाडी 
७२९ कळस पिंपरी 
७३० कोरडगाव 
७३१ नांदूरनिबादेत्य 
७३२ निपाणी जळगाव 
७३३ पागोरी पिपळगाव 
७३४ शेकाटे 
७३५ सोमठाणे नलावडे 
७३६ सोनोसी 
७३७ सुसरे 
७३८ तोंडली 
७३९ वाळुंज 

माणिकदौंडी ७४० आल्हनवाडी 
७४१ बोरसेवाडी 
७४२ चिचपूर इजदे 
७४३ चितळवाडी 
७४४ धनगरवाडी 
७४५ घुमटवाडी 
७४६ जाट देवळे 
७४७ कारेगाव 
७४८ करोडी 
७४९ लांडकवाडी 
७५० माणिकदौंडी 
७५१ मोहरी 
७५८२ मोहटे 
७५३ पत्र्याचा तांडा 
७५४ पिंपळगाव टप्पा 
७५५ पिरेवाडी 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) रबी २०१९-२० 
१५३ 
मिरी ७५६ आडगाव 

७५७ चिचोंडी 
७५८ ढमाळवाडी 
७५९ धारवाडी 
७६० डोंगरवाडी 
७६१ गितेवाडी 
७६२ हनुमान टाकळी 
७६३ जवखेडे दुमला 
७६४ जवखेडे खलासा-कासारवाडी 
७६५ कडेगाव 
७६६ कामत शिगवे 
७६७ कासार पिपळगाव 
७६८ कोल्हार 
७६९ कोपरे 
७७० मिरी 
७७१ राघु हिवरे 
७७२ रेणुकाइवाडी 
७७३ शंंकरवाडी 
७७४ शिगवे केशव 
७७५ शिराळ 

पाथर्डी ७७६ चितळी 
७७७ डांगेवाडी 
७७८ धामणगाव 
७७९ ढवळेवाडी 
७८० हरतळ 
७८१ केळवंडी 
७८२ खेडं 
७८३ पाथर्डी (म्युनसिपल) 
७८४ मढी 
७८५ माळी बाभुळगाव 
७८६ निवडूंगे 
७८७ पाडळी 
७८८ रांजनी 
७८९ सेदापूर 
७९० साकेगाव 
७९१ शिरसाठवाडी 
७९२ सांगवी बु 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) रबी २०१९-२० 
१५४ 
टाकळी मानुर ७९३ अकोले 
७९४ अंबिकानगर 
७९५ भालगाव कासलवाडी 
७९६ भारजवाडी 
७९७ भिलवडे 
७९८ चिचपूर पानगळ 
७९९ ढाकणवाडी 
८०० एकनाथवाडी 
८०१ जांभळी 
८०२ जावळवाडी 
८०३ जोगेवाडी 
८०४ खरवंडी कासार 
८०५ कोल सांगवी 
८०६ मालेवाडी 
८०७ मिडसांगवी 
८०८ मोहोज देवढे 
८०९ मुंगुसवाडे 
८१० पिंपळगव्हाण 
८११ टाकळी मानूर - चुंभली 
८१२ तिनखंडी 
८१३ वडगाव धाकणवाडी 
८१४ येळी 
राहता बाभळेश्वर ८१५ बाभळेश्वर 
८१६ भगवतीपूर 
८१७ कोल्हार बुद्रुक 
८१८ लोहगाव 
८१९ ममदापूर 
८२० नांदूर बुद्रुक-खुद 
८२१ पिपरी निर्मल 
८२२ राजुरी 
८२३ रांजनखोल 
८२४ तिसगाव 
लोणी ८२५ आडगाव बुद्रुक 
८२६ आडगाव खुर्द 
८२७ चंद्रपूर 
८२८ दाढ बुद्रुक 
८२९ दुर्गापूर 
८३० गोगलगाव 
८३१ हनमतगाव 
८३२ हसनापूर 
८३३ लोणी बुद्रुक 
८३४ लोणी खुद 
८३५ पठारे बुद्रुक 
८३६ पिपरी लौकी 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) रबी २०१९-२० 
१५५ 
पुणतांबा ८३७ चितळी 
८३८ धनगरवाडी 
८३९ जळगाव 
८४० नाथुपाटलाचीवाडी 
८४१ पुणतांबा 
८४२ रामपूरवाडी 
८४३ शिगवे 
८४४ वाकडी 
राहाता ८४५ अस्तगाव 
८४६ दहीगाव PST 
८४७ एकरुखे 
८४८ केळवड बुद्रुक-खुर्द 
८४९ खडके वाके 
८५० कोऱ्हाळे 
८५१ पिंपळस 
८५२ राहाता 
८५३ राहता पिंप्लस (म्युनसिपल) 
८५४ रांजणगाव खुर्द 
८५५ साकुरी 
८५६ वाळकी 
शिर्डी ८५७ डोऱ्हाळे 
८५८ कानकुरी 
८५९ नांदुरखी बुद्रुक 
८६० नांदुरखी खुर्द 
८६१ निघोज 
८६२ निमगाव कोऱ्हाळे 
८६३ पिंपळवाडी 
८६४ र्ई 
८६५ सावळी विहीर बुद्रुक 
८६६ सावळी विहीर खुर्द 
८६७ शिर्डी (एनपी) 
राहुरी ब्राम्हणी ८६८ ब्राम्हणी 
८६९ चेडगाव 
८७० केदळ बुद्रुक 
८७१ केदळ खुर्द 
८७२ कोढवड 
८७३ मानोरी 
८७४ मोकळ ओहळ 
८७५ पिंपरी वाळन 
८७६ शिलेगाव 
८७७ उंबरे 
८७८ वाळन 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) रबी २०१९-२० 
१५६ 
देवळाली प्रवरा | ८७९ अंबी 
८८० अमळनेर 
८८१ बोधेगाव 
८८२ ब्राम्हनगाव भांड 
८८३ चांदेगाव 
८८४ चिंचोली 
८८५ दावणगाव 
८८६ देवळाली प्रवरा 
८८७ गंगापूर 
८८८ गुहा 
८८९ जातप 
८९० करजगाव 
८९१ कासापूर 
८९२ लाख 
८९३ पिंपळगाव wart 
८९४ राहुरी (म्युनसिपल) 
८९५ THAR 
राहुरी बु ८९६ बारागाव नांदूर 
८९७ देसवंडी 
८९८ घोरपडवाडी 
८९९ जांभळी 
९०० कुरनवाडी 
९०१ मल्हारवाडी 
९०२ मोमीन अखाडा 
९०३ पिपरी अवघड 
९०४ राहुरी खु. 
२०५ तमनार आखाडा 
९०६ ववरथ 
| सात्रळ | ९०७ धानोरे 
९०८ कानडगाव 
९०९ कोल्हार खुर्द 
९१० निभेरे 
९११ रामपूर 
९१२ सात्रळ 
९१३ सोनगाव 
९१४ तांभेरे 
९१५ तांदूळनेर 
९१६ तुळापूर 
ताहाराबाद ९१७ चिंचले 
९१८ चिंचविहिरे 
९१९ दरडगावथडी 
९२० गणेगाव 
९२१ कांगार बुद्रुक 
९२२ कोळेवाडी 
९२३ महिसगाव 
९२४ शेरी चिकलठान 
९२५ ताहाराबाद 
९२६ वरशिदे 
९२७ वडनेर 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) रबी २०१९-२० 
१५७ 
टाकळी मिया ९२८ आरडगाव 
९२९ खुडसरगाव 
९३० कोपारे 
९३१ माहेगाव 
९३२ मालुंजे खुर्द 
९३३ मांजरी 
९३४ मुसळवाडी 
९३५ पाथरे खुर्द 
९३६ टाकळीमिया 
९३७ टीळापूर 
९३८ वांजुलपोई 
९३९ तांदुळवाडी 
वांबोरी ९४० बाभुळगाव 
९४१ धामोरी बुद्रुक 
९४२ धामोरी खुद 
९४३ दिग्रस 
९४४ गुंजाळे 
९४५ कात्राड 
९४६ खडांबे बुद्रुक 
९४७ खडांबे खुद 
९४८ कुकडवेधे 
९४९ सडे 
९५० वांबोरी 
९५१ वरवंडी 
संगमनेर अश्वी बुद्रुक ९५२ अश्वी बुद्रुक 
९५३ औरंगपूर 
९८४ चिचपूर खु 
९5५ कौची 
९५६ कोकणगाव 
९५७ मानोली 
९५८ निमगाव जाली 
848 ओझर खुर्द 
९६० प्रतापपूर 
९६१ रहीमपूर 
९६२ सादतपूर 
९६३ उंबरी 
धांदरफळ बु. ९६४ धांदरफळ बुद्रुक 
९६५ धांदरफळ खुर्द 
९६६ कोठे धांदरफळ 
९६७ मिर्झापूर 
९६८ नांदुरी दुमाला 
९६९ निमज 
९७० निमगाव बुद्रुक 
९७१ निमगाव खुर्द 
९७२ पेमगिरी 
९७३ पिंपळगाव कोंझिरा 
९७४ सांगवी 
९७५ सावरचोल 
९७६ शिरसगाव धुपे 
९७७ वडगाव लांडगा 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) रबी २०१९-२० 
१५८ 

डोळासणे ९७८ चंदनपुरी 
९७९ डोळासणे 
९८० हिवरगाव पावासा 
९८१ जवळे बालेश्वर 
९८२ करजुले पाथर 
९८३ खांदरमलवाडी 
९८४ महालवाडी 
९८५ नांदूर खांदरमल 
९८६ पिपळगाव माठ 
९८७ पोखरी बालेश्वर 
९८८ रयतवाडी 
९८९ सारोळे पाथर 
९९० सावरगाव घुले 
९९१ सावरगाव ताल 
९९२ वरुडी पाथर 
९९३ झोल 

घारगाव ९९४ अकलापूर 
९९५ अंबी दुमाला 
९९६ अंबी खलासा 
९९७ भोजदरी 
९९८ बोरबनवाडी 
९९९ बोटा 
१००० घारगाव 
१००१ कोठे बुद्रुक 
१००२ कोठे खुर्द 
१००३ कुरकुंडी 
१००४ कुर्कुटवाडी 
१००५ मालेगाव पाथर 
१००६ म्हसवंडी 
१००७ वानकुटे 

पिंपरणे १००८ अंभोरे 
१००९ देवगाव 
१०१० दिग्रस 
१०११ जाखुरी 
१०१२ जोरवे 
१०१३ खांडगाव 
१०१४ खराडी 
१०१५ कोल्हेवाडी 
१०१६ कोलवडे 
१०१७ मालुंजे 
१०१८ निंबळे 
१०१९ निमगाव टेंभी 
१०२० पिंपरणे 
१०२१ रायती 
१०२२ संगमनेर खुर्द 
१०२३ शिरापूर 
१०२४ वाघापूर 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) रबी २०१९-२० 
१५९ 
साकुर १०२५ बिरेवाडी 

१०२६ दरेवाडी 
१०२७ हिवरगाव पाथर 
१०२८ जांभूळवाडी 
१०२९ जांबुत बुद्रुक 
१०३० कोठे मलकापूर 
१०३१ खांबे 
१०३२ खरशिदे 
१०३३ मांडवे बुद्रुक 
१०३४ पिंपळगाव देपा 
१०३५ रणखांबवाडी 
१०३६ साकुर 
१०३७ शिदोडी 
१०३८ वरवंडी 

संगमनेर बु. १०३९ चिकनी 
१०४० चिखली 
१०४१ घुलेवाडी 
१०४२ गुंजाळवाडी 
१०४३ जवळे कडलग 
१०४४ कासार दुमाला 
१०४५ मंगलपूर 
१०४६ निमगाव भोजापूर 
१०४७ राजापूर 
१०४८ संगमनेर (म्युनसिपल) 
१०४९ सायखिंडी 
१०५० वेल्हाळे 

शिबलापूर १०५१ अश्वि खुद 
१०५२ चणेगाव 
१०५३ दाढ खुद 
१०५४ हंगवाडी 
१०५५ कनकपूर 
१०५६ कानोली 
१०५७ खली 
१०५८ ओझर बुद्रुक 
१०५९ पानोडी 
१०६० पिप्री लौकी अजमपुर 
१०६१ aera 
१०६२ शिबलपूर 
१०६३ झरेकाठी 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) रबी २०१९-२० 
१६० 

समनापुर १०६४ करुळे 
१०६५ कौठे PASAT 
१०६६ खांजापूर 
१०६७ कुरन 
१०६८ मालाड 
१०६९ मालेगाव हवेली 
१०७० मेडवन 
१०७१ निळवंडे 
१०७२ पोखरी हवेली 
१०७३ सामनापूर 
१०७४ सोनोशी 
१०७५ सुकेवाडी 
१०७६ टिगांव 
१०७७ वडगावपाण 

तळेगाव १०७८ चिचोली गुरव 
१०७९ चोरकोठे 
१०८० we 
१०८१ कासरे 
१०८२ लोहारे 
१०८३ मीरपूर 
१०८४ नान्नज दुमाला 
१०८५ निमोन 
१०८६ पळसखेडे 
१०८७ पारेगाव बुद्रुक 
१०८८ पारेगाव Be 
१०८९ पिंपळे 
१०९० सोनेवाडी 
१०९१ तळेगाव 
१०९२ वडझारी बुद्रुक 
१०९३ वडझारी खुर्द 

शेवगाव भातकुडगाव १०९४ FAIR 

१०९५ भातकुडगाव 
१०९६ भावी निमगाव 
१०९७ भायगाव 
१०९८ दहिगाव ने 
१०९९ देव टाकळी 
११०० ढोरसडे 
११०१ हिंगणगाव 
११०२ जोहरापूर 
११०३ खामगाव 
११०४ मजले शहर 
११०५ रांजनी 
११०६ शहर टाकळी 
११०७ सुलतानपूर बुद्रुक 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) रबी २०१९-२० 
१६१ 

बोधेगाव ११०८ अधोडी 
११०९ बालम टाकळी 
१११० बोधेगाव 
११११ दिवटे 
१११२ गायकवाड जळगाव 
१११३ गोळेगाव 
१११४ हातगाव 
१११५ कांबी 
१११६ कोनोशी 
१११७ लाड जळगाव 
१११८ नागलवाडी 
१११९ पिंगेवाडी 
११२० राणेगाव 
११२१ शेकटे खुर्द 
११२२ शेकटे बुद्रुक 
११२३ शिगोरी 
११२४ सुकळी 

| चापडगाव | ११२५ अंतरावली बुद्रुक 
११२६ अंतरावली खुर्दऱे 
११२७ बेलगाव 
११२८ चापडगाव 
११२९ खडके 
११३० खामपिपरी 
११३१ लखमापुरी 
११३२ मडके 
११३३ मुंगी 
११३४ प्रभुु वडगाव 
११३५ राक्षी 
११३६ सोनसांगवी 
११३७ सोनविहीर 
११३८ ठाकूर पिपळगाव 
११३९ वरखेड 
११४० चेडे चांदगाव 

ढोरजळगाव ११४१ अखातवाडे 

११४२ अव्हाणे बुद्रुक 
११४३ अव्हाणे खुर्द 
११४४ FSM 
११४५ ढोरजाळगावणे 
११४६ ढोरजळगांवसे 
११४७ लोळेगाव 
११४८ मळेगावणे 
११४९ निंबेनांदूर 
११५० सामनगाव 
११५१ वडूले बुद्रुक 
११५२ वडूले खुद 
११५३ वाघोली 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) रबी २०१९-२० 
१६२ 

एरंडगाव ११५४ बोडखे 
११५५ दादेगाव 
११५६ दहीगावशी 
११५७ दहीफळ (जून) 
११५८ दहीफळ (नवीन) 
११५८९ एरंडगाव 
११६० एरंडगाव भागवत 
११६१ गदेवाडी 
११६२ कहेटाकळी 
११६३ खानापूर 
११६४ खुंटेफळ 
११६५ कुरुडगाव 
११६६ ताजनापूर 
११६७ तळणी 
११६८ विजापूर 
११६९ घोटन 

ayaa ११७० आखेगाव तीतर्फा 
११७१ अमरापूर 
११७२ भगूर 
११७३ हसनपूर 
११७४ खराडगाव 
११७५ कोळगाव 
११७६ मालेगाव 
११७७ मंगरूळ बुद्रुक 
११७८ मंगरूळ खुर्द 
११७९ नाजिक बाभुळगाव 
११८० साल वडगाव 
११८१ शेवगाव 
११८२ सुलतानपूर खुर्द 
११८३ ठाकूर निमगाव 
११८४ थाटे 
११८५ वाडगाव 
११८६ वारूर बुद्रुक 

श्रीगोदा बेलवंडी ११८७ बेलवंडी बुद्रुक 

११८८ एरंडोली 
११८९ घारगाव 
११९० घोटावी 
११९१ कौडेगव्हाण 
११९२ पारगाव सुद्रिक 
११९३ पिंपळगावपीसा 
११९४ पिंपरी कोलंदर 
११९५ उक्कडगाव 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) रबी २०१९-२० 
१६३ 

चिंभळा ११९६ बाबुर्डी 
११९७ बोरी 
११९८ चिंभळे 
११९९ हंगेवाडी 
१२०० लोणी व्यंकनाथ 
१२०१ मढेवडगाव 
१२०२ शिरसगाव बोडखा 
१२०३ येळपने 

देवदेठन १२०४ अरणगाव दुमला 
१२०५ देवदेठन 
१२०६ ढवळगाव 
१२०७ हिंगणी 
१२०८ PRATT 
१२०९ माठ 
१२१० म्हसे 
१२११ निंबवी 
१२१२ राजापूर (ग्रूप) 
१२१३ रायगव्हाण 
१२१४ सारोळा सोमवंशी 
१२१५ येवती बु. 

काष्टी १२१६ गार 
१२१७ काष्टी 
१२१८ लिपणगाव 
१२१९ म्हातारपिंपरी 
१२२० निमगाव खलू 
१२२१ सांगवी दुमाला 
१२२२ वांगदरी 

कोळगाव १२२३ भानगाव 
१२२४ चांभुडी 
१२२५ चिखली 
१२२६ ढोरजे 
१२२७ घुटेवाडी 
१२२८ कोळगाव 
१२२९ कोरेगाव 
१२३० कोतुळ 
१२३१ मुंगूसगाव 
१२३२ सुरेगाव 
१२३३ उख्खलगाव 
१२३४ विसापूर 

मांडवगण १२३५ बांगाड॑ 
१२३६ बनपिप्री 
१२३७ चवरसांगवी 
१२३८ घोगरगाव 
१२३९ कामठी 
१२४० खांडगाव 
१२४१ मांडवगण 
१२४२ पिसोरेखंड 
१२४३ रुईखेल 
१२४४ तरडगव्हाण 
१२४५ थिटेसांगवी 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) रबी २०१९-२० 
१६४ 

पेडगाव १२४६ अधोरेवाडी 
१२४७ अजनुज 
१२४८ आनंदवाडी 
१२४९ आर्वी (ग्रूप) 
१२५० चांडगाव 
१२५१ चिखलठानवाडी 
१२५२ हिरडगाव 
१२५३ कौठा 
१२५४ पेडगाव 
१२५५ शेडगाव 
१२५६ टाकळी कडेवळीत 

श्रीगोंदा १२५७ आढळगाव 
१२५८ बेलवंडी कोठार 
१२५९ चोराचीवाडी 
१२६० देऊळगाव 
१२६१ गव्हाणेवाडी 
१२६२ घोडेगाव 
१२६३ घुगलवाडगाव 
१२६४ कोकणगाव 
१२६५ कोसेगव्हाण 
१२६६ सुरोडी 
१२६७ टाकळी लोणार ग्रुप 
१२६८ तांदळी दुमाला 
१२६९ वेळू 
१२७० वडाळी 

श्रीरामपूर बेलापुर १२७१ बेलापूर बुद्रुक 

१२७२ बेलापूर खुर्द 
१२७३ भेर्डापूर 
१२७४ कान्हेगाव 
१२७५ लाडगाव 
१२७६ मालुंझा बुद्रुक 
१२७७ मातापूर 
१२७८ निपाणी वडगाव 
१२७९ पडेगाव 
१२८० उंबरगाव 
१२८१ वळदगाव 

श्रीरामपुर १२८२ भैरवनाथनगर 
१२८३ ब्राम्हानगाव वेताळ 
१२८४ दत्तनगर 
१२८५ एकलहरे 
१२८६ फत्तेबाद 
१२८७ गळनिंब 
१२८८ कडित बुद्रुक 
१२८९ खंडाळा 
१२९० कुरनपूर 
१२९१ मांडवे 
१२९२ शिरसगाव 
१२९३ श्रीरामपूर 
१२९४ उक्कलगाव 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) रबी २०१९-२० 
१६५ 

टाकळी भान १२९५ भामाठान 
१२९६ भोकर 
१२९७ घुमानदेव 
१२९८ गुजरवाडी 
१२९९ कमलपूर 
१३०० कारगाव 
१३०१ खानापूर 
१३०२ Rast 
१३०३ खोकर 
१३०४ महंकाळ वडगाव 
१३०५ मालवाडगाव 
१३०६ मुठेवडगाव 
१३०७ टाकलीभान 
१३०८ वडाला महादेव 
१३०९ वांगी बुद्रुक 
१३१० वांगी खुद 

उंदीरगाव १३११ दिघी 
१३१२ गोडेगाव 
१३१३ गोवर्धनपूर 
१३१४ हारेगाव 
१३१५ जागराबाद 
१३१६ मालेवाडी 
१३१७ मातुलठान 
१३१८ नार 
१३१९ नायगाव 
१३२० निमगाव खैरी 
१३२१ रामपूर 
१३२२ सरला 
१३२३ उंदिरगाव 

एकूण अधिसुचित ग्रामपंचायत : १३२३ अहमदनगर र पिक : रबी ज्वारी (जिराय 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक- हरभरा रबी २०१९-२० 
अ. क्र. जिल्हा तालुका महसुल मंडळ | अ.क्र. | क्र. | eat 
१६६ 
| a | अमरावती अचलपूर अचलपूर 0 al अचलपूर (म्युनसिपल) 
२ अंबाडा कंदारी 
३ भुगाव 
8 बोरगाव पेठ 
4 देवमाळी 
& घोडेगाव 
हिया जावर्डी 
८ कविठा बु 
8 नारायणपूर 
|_१०_ | रामपूर बेलाज 
असदपूर |_११_ | असदपूर 
२ हिवरा पूर्णा 
३ इसापूर 
४ काकडा 
4 खैरी 
& कोल्हा 
| | निभारी 
८ सावळापूर 
९ शहापूर जहांगीर 
२० वास्नी खुर्द 
२१ येलाकी 
२२ येसुरना 
| परतवाडा | २३ बेलखेडा 
२४ दर्याबाद 
२५ देवगाव 
२६ धामणगाव गाढी 
२७ धोतरखेडा 
२८ एकलसपूर 
२९ गोळखेडा 
३० कांदली 
३१ कोठारा 
३२ मल्हारा 
३३ निमदरी 
३४ निमकुंड 
३५ पांढरी 
३६ परतवाडा (अचलपूर) 
३७ पिपळखुटा 
३८ सालेपूर 
३९ वझर 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक- हरभरा रबी २०१९-२० 
अ. क्र. जिल्हा तालुका महसुल मंडळ | अ.क्र. | क्र | eet 
१६७ 

परसापूर ४० हनवतखेडा 
४१ हरम 
४२ खान जामनगर 
४३ परसापूर 
४४ उपातखेडा 
४५ वडगाव फत्तेपुर 
४६ भिलोना 
४७ सावळी दातुरा 
Be टवलार 

'पथरोट ४९ कुष्टा खु. 
4e Pel बु. 
49 पथरोट 
42 रामपूर बु. 
43 सिधी बु. 
48 वडनेर भुजंग 
44 वाघडोह 
ठ््‌ जवळापूर 
yo कसमपूर 

रासेगाव Ke बालेगाव 
५९ बोपापूर 
fo बोडी 
६१ बोरगाव दोरी 
६२ चमक बु. 
६३ चवसाळा 
a8 दोनोडा 
a4 नायगाव 
६६ रासेगाव 
न सावळी बु. 
नि तुळजापूर जहांगीर 
६९ वासनी बु. 
Ku येवता 
| 9a | q चमक खु. 
2 निजामपूर 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक- हरभरा रबी २०१९-२० 
अ. क्र. जिल्हा तालुका महसुल मंडळ | अ.क्र. | क्र |______ ग्रामंचायत || 
१६८ 
अमरावती अमरावती ७३ अमरावती (म्युनसिपल) 
७४ लोनटेक 
७५ मलकापूर 
७६ सुकळी 
बडनेरा | ७७ | अंजनगाव बारी 
ty भानखेड बु. 
९ भानखेड खु. 
८० कस्तूरा मोगरा 
८१ काट आमला 
८२ पारडी 
८३ पिंपरी 
८४ उदखेड 
८५ वडगाव जिरे 
देवुर्जन ८६ ब्रह्मणवाडा गोविदपूर 
८७ चिचखेड 
८८ डवरगाव 
८९ धानोरा कोकाटे 
९० कापूस तळणी 
९१ करजगाव 
९२ केकतपूर 
९३ नांदुरा पिगलाई 
माहुली जहागीर | ९४ अंतोरा 
84 देवरी 
९६ डिंगरगव्हाण 
९७ माहुली जहागीर 
Re नांदुरा लष्करपूर 
९९ सालोरा खुर्द 
|_१००_ | सावंगा 
| aoa | q वाघोली 
०२ यावली शाहीद 
नांदगाव ०३ जळका WT 
०४ कठोरा खुद 
०५ नांदगाव पेठ 
०६ पिंपळ विहीर 
|_१०७ | सावडी 
०८ शेवती जहांगीर 
नवसारी ०९ गोपाळपूर 
|_११०_ | ० कठोरा बु.. 
|_१११_ | १ रेवसा 
१२ टाकळी जहांगीर 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक- हरभरा रबी २०१९-२० 
अ. क्र. जिल्हा तालुका महसुल मंडळ | अ.क्र. | क्र. | eat || 
१६९ 
शिराळा ३ ब्राह्मणवाडा भगत 
४ देवरा 
द पुसदा 
& रोहनखेड 
|_११७ | शिराळा 
वडाळी ८ बोडना 
९ बोरगाव धर्माळे 
२० इंदला 
२१ मासोद 
२२ पोहरा 
२३ वडगाव माहोरे 
२४ पिंपळखुटा 
वलगाव २५ आमला 
२६ नांदुरा बु. 
२७ नया अकोला 
२८ टेंभा 
२९ वनारसी 
३० वलगाव 
३१ कामुंजा 
३२ कुंड सर्जापूर 
अंजनगाव सुर्जी | अंजनगाव | 33 अंजनगाव (ARTIS) 
38 दहीगाव खुर्द 
३५ खोडगाव हुसेनपूर 
३६ मलकापूर बु. 
३७ शेलगाव 
३८ खानापूर पांढरी 
भंडाराज ३९ भंडाराज 
४० हिरापूर 
४१ जवार्डी 
४२ कळमगव्हाण 
४३ कार्ला 
४४ निमखेड बाजार 
४५ तुरखेड 
४६ खिरला 
कापूस तळणी ४७ बोराळा 
ve धनेगाव 
४९ घोडजगाव 
Go जवळा बु. 
५१ कमलापूर तरोडा 
42 कापूस तळणी 
५३ कसबेगव्हाण 
Ge पोही 
44 साखरी 
५६ सोनगाव 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक- हरभरा रबी २०१९-२० 
अ. क्र. जिल्हा तालुका महसुल मंडळ | अ.क्र. | क्र. |______ ग्रामंचायत || 
॥___%0 1 
कोकरडा Yo चिंचोली शिगणे 
ge एकलारा 
48 हयापुर 
६० खासपूर 
६१ खिरगव्हाण 
& कोकरडा 
&3 कोतेगाव 
नि लाखनवाडी 
&4 निभारी 
नि पिंपळगव्हाण 
सातेगाव ६७ चौसाळा 
&¢ गावंडगाव बु. 
६९ हिंगणी 
| avo | लखाड 
| ava | सातेगाव 
2 आडगाव खाडे 
७३ हसनापूर पारडी 
विहीगाव ७४ चिंचोली बु. 
७५ चिंचोली खुद 
नि हातोंडा 
| ao | कुंभारगाव बु 
छट मु-हा बु. 
(8 टाकरखेडा मोरे 
८० विहीगाव बु. 
८१ वनोजा 
८२ वरुड खुर्द 
भातकुली | आसरा | ८३ आसरा 
८४ खालखोनी 
८५ जसापूर 
८६ नांदेड खुर्द 
८७ बोरखेडी खु. 
८८ म्हेसपूर 
८९ सायत 
९० हरताळा 
९१ हरतोटी 
आष्टी ९२ आष्टी 
९३ कामनापूर 
९४ खारतळेगाव 
९5 जळका हिरापूर 
९६ धामोरी 
९७ वायगाव 
९८ देवरी 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक- हरभरा रबी २०१९-२० 
अ- क्र. जिल्हा तालुका महसुल मंडळ | अ.क्र. | क्र. |______ ग्रामंचायत || 
aa a eee, ee eee ees 
भातकुली १९९ कानफोडी 
२०० कुमागढ 
२०१ गणोजा देवी 
२०२ गणोरी 
२०३ दाढी 
२०४ बहादरपूर 
२०५ भातकुली 
खोलापूर २०६ खोलापूर 
२०७ नावेड 
२०८ निरुळ गंगामई 
२०९ बेलमारखेडा 
२१० वाठोडा शु. 
२११ वाकी रायपूर 
२१२ विरशी 
२१३ सोनारखेडा 
२१४ हातखेडा 
निभा २१५ निंभा 
२१६ उत्तमसरा 
२१७ कवठा बहाडे 
२१८ कुंड खुर्द 
२१९ गौरखेडा 
२२० परलाम 
२२१ शिवनी बु. 
२२२ हातुर्णा 
२२३ अळणगाव 
पूर्णानगर २२४ पूर्णानगर 
२२५ टाकरखेडा संभू 
२२६ पोहरा पूर्णा 
२२७ मार्की 
२२८ रामा 
२२९ वातोडा 
२३० साहुर 
२३१ आंचलवाडी 
चांदूर रेल्वे आमला वि २३२ आमला वि 
२३३ जळका जगताप 
२३४ कारला 
२३५ मांडवा 
२३६ पाथरगाव 
२३७ रजना 
२३८ शिरजगाव कोरडे 
२३९ सोनगाव 
२४० टेभुर्णी 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक- हरभरा रबी २०१९-२० 
अ. क्र. जिल्हा तालुका महसुल मंडळ | अ.क्र. | क्र | aati 
१७२ 

चांदूर रेल्वे २४१ चांदूर रेल्वे (म्युनसिपल) 
२४२ बासलापूर 
२४३ चांदूर वाडी 
२४४ चिरोडी 
२४५ दहीगाव धावडे 
२४६ धानोरा म्हाळी 
२४७ कळमगाव 
२४८ कळमजापूर 
२४९ मांजरखेड कसबा 
२५० सावंगा विठोबा 
२५१ सावंगी मग्रापूर 

घुईखेड २५२ घुईखेड 
२५३ बोरी 
२५४ धोत्रा 
२५५ जवळा 
२५६ किरजवळा 
२५७ राजुरा 
२५८ सावंगा बु 
२५९ टिटवा 
२६० येरड बाजार 

पळसखेड २६१ पळसखेड 
२६२ भिलटेक 
२६३ धानोरा मोगल 
२६४ दिघी कोल्हे 
२६५ कवठा कडू 
२६६ कोहळा 
२६७ लालखेड 
२६८ मालखेड 
२६९ सावंगी संगम 
२७० सोनोरा बु. 
२७१ टोंगलाबाद 

सातेफळ २७२ बगापूर 
२७३ बग्गी 
२७४ जावरा 
२७५ मांजरखेड दानापूर 
२७६ निभा 
२७७ निमगव्हाण 
२७८ सातेफळ 
२७९ सुपलवाडा 
२८० वाई बोथ 
२८१ धनोडी 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक- हरभरा रबी २०१९-२० 
अ- क्र. जिल्हा तालुका महसुल मंडळ | अ.क्र. | क्र. |______ ग्रामंचायत || 
१७३ 
चांदूरबाजार आसेगाव २८२ आसेगाव 
२८३ दहीगाव पूर्णा 
२८४ गोविदपूर 
२८५ हिरुल पूर्णा 
२८६ कृष्णापूर 
२८७ रांजना पूर्णा 
२८८ रसुल्लापूर 
२८९ सरफाबाद 
२९० टाकरखेडा पूर्णा 
२९१ तळणीपूर्णा 
२९२ तळवेल 
२९३ विरुलपुर्णा 
२९४ धानोरा 
बेलोरा २९५ बेलोरा 
२९६ चिंचोली काळे 
२९७ खराळा 
२९८ राजुरा 
२९९ वाठोडा 
३०० जालनापूर 
३०१ मिर्जापूर 
ब्राह्मणवाडा ३०२ बेलमंडळी 
३०३ ब्राह्मणवाडा पाठक 
३०४ ब्राह्मणवाडा थडी 
३०५ घाटलाडकी 
३०६ कुरनखेड 
३०७ निमखेड 
३०८ रेडवा 
३०९ सुरळी 
३१० विश्रोली 
३११ वनी 
३१२ सोनोरी 
चांदुरबाजार ३१३ आखतवाडा 
३१४ बेसखेडा 
३१५ बोराळा 
३१६ चांदुरबाजार (म्युनसिपल) 
३१७ जसापूर 
३१८ जावला शहापूर 
३१९ खरवाडी 
३२० माधान 
३२१ नानोरी 
३२२ शिरजगाव बंड 
३२३ निंभोरा 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक- हरभरा रबी २०१९-२० 
अ. क्र. जिल्हा तालुका महसुल मंडळ | अ.क्र. | क्र. | eat 
a %४ _ | 
करजगाव ३२४ बोदड 

३२५ करजगाव 
३२६ कारंजा बहिरम 
३२७ खरपी 
३२८ कुर्हा 
३२९ लाखनवाडी 
३३० रतनपूर 

शिरजगाव कसबा | ३३१ देवरवाडा 
३३२ काजळी 
३३३ wast 
338 सर्फापूर 
३३५ शिरजगाव कसबा 
३३६ वडुरा 

तळेगाव मोहना | ३३७ बेलज 
३३८ बोरगाव मोहना 
३३९ जेनपूर 
३४० कोंडवर्धा 
३४१ कुरळ पूर्णा 
३४२ मासोद 
३४३ पिपरी थुगाव 
३४४ तळेगाव मोहना 
३४५ थुगाव पिंपरी 
३४६ तोंडगाव 
३४७ तुळजापूर गडी 
३४८ फुबगाव 
३४९ हेदतपूर 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक- हरभरा रबी २०१९-२० 
अ. क्र. जिल्हा तालुका महसुल मंडळ | अ.क्र. | क्र. | eat 
१७५ 
चिखलदरा चिखलदरा ३५० आडनदी 
३५१ अमझारी 
३५२ बदनापूर 
३५३ बागलिगा 
३५४ भुलोरी 
३५५ बोरला 
३५६ चिखलदरा (म्युनसिपल) 
३५७ चूणी 
३५८ MOST बाजार 
३५९ जामली वान 
३६० कोहाना 
३६१ मोरगड 
३६२ मोथा 
३६३ सलोना 
३६४ शहापूर 
३६५ सोमवार खेडा 
३६६ सोनापूर 
३६७ तेलखार 
३६८ वस्तापूर 
३६९ आकी 
३७० नागापुर 
चुर्णी ३७१ आवगड 
३७२ बामादेही 
३७३ बारु गव्हाण 
३७४ दहेंद्रि 
३७५ डोमा 
३७६ गंगारखेड 
३७७ काजलडोह 
३७८ काटकुंभ 
३७९ खडीमल 
३८० कोरडा 
३८१ कोयलारी 
३८२ मेहरिमग 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक- हरभरा रबी २०१९-२० 
अ. क्र. जिल्हा तालुका महसुल मंडळ | अ.क्र. | क्र. | eat 
१७६ 
सेमाडोह ३८३ आढाव 
३८४ बीबा 
३८५ चिखली 
३८६ एकताई 
३८७ गडगाभंडुम 
३८८ हातरु 
३८९ माखला 
३९० राहू 
३९१ रायपूर 
३९२ रुईपठार 
३९३ सेमाडोह 
३९४ तारूबांधा 
टेंबुरसोंड ३९५ अंबापाटी 
३९६ चिचखेडा 
३९७ जामली आर 
३९८ काकदरी 
३९९ केळपाणी 
४०० खटकाली 
४०१ खिरपाणी 
४०२ कुलंगना खुर्द 
४०३ सोमठाणा खु. 
४०४ टेंबुरसोडा 
४०५ धर्मडोह 
दर्यापूर दारापुर ४०६ आराळा 
४०७ बोराळ 
४०८ चंडिकापूर 
४०९ दारापूर 
४१० डोंगरगाव 
४११ गौरखेडा 
४१२ मार्कडा 
४१३ नांदेड बु 
४१४ नरशिंगपूर 
४१५ शिगणापूर 
४१६ उपराई 
४१७ वडुरा 
४१८ जसापूर 
४१९ माटरगाव 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक- हरभरा रबी २०१९-२० 
अ. क्र. जिल्हा तालुका महसुल मंडळ | अ.क्र. | क्र. |______ ग्रामंचायत || 

sos ee eg ai ce | 

दर्यापुर ४२० दर्यापूर बनोसा (म्युनसिपल) 
४२१ लेहगाव 
४२२ माहुली धांडे 
४२३ नाचोना 
४२४ थिलोरी 
४२५ पेठा इतबारपूर 

खल्लार ४२६ बेलोरा 
४२७ बेंबला बु 
४२८ चंद्रपूर 
४२९ कान्होली 
४३० खल्लार 
४३१ कोळंबी 
४३२ महिमापूर 
४३३ म्हेसपूर मोचरडा 
४३४ नालवाडा 
४३५ नरदोडा 
४३६ रामगाव 
४३७ सांगवा बु 
४३८ घडा 

रामतीर्थ ४३९ भामोद 
४४० करत खेडा 
४४१ लासूर 
४४२ लोतवाडा 
४४३ नांदरुन 
४४४ रामतीर्थ 
४४५ रुस्तमपूर 
४४६ सुकळी 
४४७ चांडोळा 
४४८ टोंगलाबाद 

सामदा ४४९ गोळेगाव 
४५० हिंगणी मिर्झापूर 
४५१ पनोरा 
४५२ पिंपळखुटा 
४५३ सांगळुद 
४५४ सासन बु. 
४५५ सासन रामापूर 
४५६ शिवर बु. 
४५७ धामोडी 
४५८ सामदा 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक- हरभरा रबी २०१९-२० 
अ. क्र. जिल्हा तालुका महसुल मंडळ | अ.क्र. | क्र. | eat 
१७८ 
थिल्लोरी ४५९ आमला 
8६0 कळमगव्हाण 
४६१ कळाशी 
४६२ खैरी 
४६३ शिरजदा 
न टाकळी 
४६५ नायगाव 
४६६ गायवाडी 
४६७ शिगणवाडी 
वडनेर गंगाई | ४६८ अडुळ बाजार 
४६९ घोडचंदी 
४७० जैनपूर 
४७१ पिपलोद 
४७२ वडनेर गंगाई 
४७३ वरुड बु. 
४७४ एरंडगाव 
येवदा ४७५ तेलखेडा 
४७६ उमरी इतबरपूर 
४७७ उमरी ममादाबाद 
४७८ वडाळ गव्हाण 
४७९ येवदा 
४८० इटकी 
धामणगाव रेल्वे अंजनसिंगी ४८१ अंजनसिंगी 
४८२ अंजनवती 
४८३ अशोक नगर 
४८४ चिंचपूर 
४८५ ढाकुलगाव 
४८६ गव्हा फरकाडे 
४८७ गव्हा निपाणी 
४८८ कावळी 
४८९ पिपळखुटा 
४९० शिदोळी 
भातकुली ४९१ आजणगाव 
४९२ आसेगाव 
४९३ भातकुली 
४९४ बोरावघळ वघळ 
४९५ जळका पठाचे 
४९६ रायपूर कासारखेड 
४९७ सावळा 
४९८ सोनेगाव खर्डा 
४९९ उसळगव्हाण 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक- हरभरा रबी २०१९-२० 
अ. क्र. जिल्हा तालुका महसुल मंडळ | अ.क्र. | क्र. a ग्रामंचायत || 
१७९ 
चिंचोली ५०० आष्टा 
५०१ चिंचोली 
५०२ गिरोली 
५०३ कळाजी 
५०४ कासारखेड 
५०५ निभोरा बोडखा 
Gos, निभोरा राज 
५०७ तळणी 
५०८ विटाळा 
ठ०९ वाकनाथ 
५१० झाडा 
५११ झाडगाव 
५१२ बोरगाव धांडे 
दत्तापूर ५१३ दत्तापूर धामणगाव (म्युनसिपल) 
५१४ घुसळी 
५१५ हिंगणगाव 
५१६ जळगाव आर्वी 
५१७ काशिखेड 
५१८ नारगांवडी 
५१९ तिवरा 
५२० वाढोणा 
५२१ वाघोली 
| धामणगाव | 422 दाभाडा 
423 हिरपूर 
५२४ तरोडा 
424 वडगाव राजडी 
५२६ वाठोडा बु. 
५२७ विरुल रोघे 
५२८ गुंजी 
५२९ जूना धामणगाव 
मंगरूळ दस्तगीर | ५३० बोरगाव निस्ताणे 
५३१ दिघी महल्ले 
५३२ गोकुळसरा 
433 जळगाव 
५३४ मंगरूळ दस्तगीर 
५३५ नायगाव 
५३६ निंबोली 
430 पेठ रघुनाथपूर 
५३८ वसाड 
५३९ वरुड बगाजी 
तळेगाव GAMA | ५४० मल्हातपुर 
५४१ शोंदुरजना खुर्द 
५४२ तळेगाव दशाशर 
५४३ देवगाव 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक- हरभरा रबी २०१९-२० 
अ. क्र. जिल्हा तालुका महसुल मंडळ | अ.क्र. | क्र. | aarti 
१८० 
धारणी धारणी ५४४ धारणी 
५४५ ख-या टेंभरू 
५४६ मांडवा 
५४७ टेंभली 
५४८ टिंग-या 
५४९ झापल 
५५० दिया 
धुळघाट ५५१ भोखरबर्डी 
442 चिंचघाट 
443 दाबीदा 
yyy धुळघाट (जी) 
५५५ गोंडवाडी 
५५६ कलमखर 
449 खापरखेडा 
५५८ कुसुमकोट बु. 
ठ५९ पंखल्या 
५६० राणी तांबोळी 
५६१ रत्नापूर 
५६२ शिरपुर 
हरीसाल ५६३ बैरागड 
५६४ भोडिलावा 
५६५ चाकर्दा 
५६६ चटवा बोड 
५६७ चौरा कुंड 
५६८ धरणमाहु 
५६९ दुनी 
Yo हरदोली 
५७१ हरिसाल 
402 जांभू 
५७३ काकरमल 
५७४ west 
५७५ काटकुंभ 
५७६ मालूर 
५७७ मांगिया 
द७८ नांदुरी 
48 रांगुबेली 
५८० सावळी खेडा 
५८१ कुटंगा 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक- हरभरा रबी २०१९-२० 
अ. क्र. जिल्हा तालुका महसुल मंडळ | अ.क्र. | क्र. |_____ ग्रामंचायत | 
१८१ 
साद्रावाडी 422 बिज rast 
403 दादरा 
५८४ घुटी 
५८५ मोगर्दा 
५८६ राजपूर 
५८७ सादरावाडी 
५८८ टिटंबा 
428 झिलपी 
५९० बिबामल 
५९१ बोबदो 
५९२ सलाई 
५९३ बेरदा बल्डा 
4g तात्रा 
सावळीखेडा ५९५ बिराटी 
५९६ ast 
५९७ डाबका 
५९८ धुळघाट रे 
488 गोलाई 
६०० हिरा बंबाई 
६०१ जामापाणी 
६०२ नागझिरा 
६०३ रानीगाव 
६०४ रानीपीसा 
६०५ रेहटया 
६०६ सुसर्दा 
मोर्शी अंबाडा ६०७ अंबाडा 
६०८ आष्टगाव 
६०९ चिखल सावंगी 
६१० चिंचोली गवळी 
६११ धानोरा 
६१२ गणेशपूर 
६१३ सावरखेड 
६१४ तरोडा 
६१५ उतखेड 
६१६ व-हा 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक- हरभरा रबी २०१९-२० 
अ. क्र. जिल्हा तालुका महसुल मंडळ | अ.क्र. | क्र. | eat 
१८२ 
| धामणगाव | ६१७ धामणगाव 
६१८ घोडगव्हाण 
६१९ काटपूर 
६२० काटसूर 
६२१ मंगरूळ 
६२२ पातूर 
६२३ रोहनखेड 
६२४ शिरजगाव 
६२५ तळेगाव 
६२६ विचोरी 
६२७ वाघोली 
६२८ आडगाव 
हिवरखेड ६२९ भाई पुर 
६३० दापोरी 
६३१ डोंगर यावली 
६३२ हिवरखेड 
६३३ मायवाडी 
६३४ पाळा 
६३५ उमरखेड 
६३६ बेलोना 
मोर्शी ६३७ दुर्गवाडा 
६३८ खानापूर 
६३९ मोशी (म्युनसिपल) 
६४० नशीरपूर 
६४१ पारडी 
६४२ शिरूर 
६४३ सिभोरा 
६४४ तळणी 
६४५ मणिमपूर 
६४६ पिंपळखुटा लहान 
६४७ येरला 
६४८ खोपडा 
नेर पिंगळाई ६४९ भांबोरा 
६५० भिलापूर 
६५१ गोराळा 
६५२ कवठाळ 
६५३ नेर पिंगळाई 
६५४ राजूरवाडी 
६५५ शिरलस 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक- हरभरा रबी २०१९-२० 
अ- क्र. जिल्हा तालुका महसुल मंडळ | अ.क्र. | क्र. | ग्रामंचायत | 
१८३ 
रिदधपुर ६५६ बरहानपूर 
६५७ ब्राह्मणवाडा 
६५८ दाभेरी 
६५९ डोमक 
६६० खेड 
६६१ कोळविहीर 
६६२ पोरगव्हाण 
६६३ रिदधपूर 
६६४ विष्णोरा 
६६५ अष्टोली 
शिरखेड G88 लाडकी बु. 
६६७ लेहगाव 
६६८ लिहिदा 
६६९ नया वाठोडा 
६७० fast 
६७१ पिपुलखुटा मोठा 
६७२ शिरखेड 
६७३ येवती 
६७४ यावली 
६७५ आखतवाडा 
नांदगाव-खांडेश्वर दाभा ६७६ अडगाव बु 
६७७ दाभा 
६७८ जळू 
६७९ जामगाव 
६८० जनुना 
६८१ जावरा 
६८२ पाळा 
६८३ टाकळी बु. 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक- हरभरा रबी २०१९-२० 
अ. क्र. जिल्हा तालुका महसुल मंडळ | अ.क्र. | क्र. | eat 
१८४ 
धानोरा गुरव ६८४ धानोरा गुरव 
६८५ ढवळसरी 
६८६ काजना 
६८७ कोदोरी 
६८८ नांदसावंगी 
६८९ पळस मंडळ 
६९० पिंपळगाव बैनाई 
६९१ रोहणा 
६९२ सार्सी 
६९३ वडाळा 
६९४ धानोरा फशी 
६९५ साखरा 
लोणी ६९६ बेलोरा हिरापूर 
६९७ दहीगाव 
६९८ फुल आमला 
६९९ हिवरा बु 
| soo | 00 लोणी 
| soa | १ शेलू गुंड 
७०२ सिद्धनाथपूर 
७०३ वडुरा 
७०४ वाटपूर 
माहुली चोर ७०५ एरडगाव 
७०६ कंजरा 
| vow | कोठोडा 
७०८ म्हसला 
७०९ माहुली चोर 
|_७१० | ० सातरगाव 
| ७११ | १ सावनेर 
७१२ भगुरा 
७१३ खिरसाना 
मंगरूळ चव्हाळा | ७१४ चिखली वैद्य 
७१५ खानापूर 
७१६ मंगरूळ चव्हाळा 
| ७१ | 6 पिपळगाव निपाणी 
७१८ सालोद 
७१९ शिवरा 
७२० खंडाळा खुर्द 
७२१ वेणी गणेशपूर 
७२२ खेड पिंपरी 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक- हरभरा रबी २०१९-२० 
अ. क्र. जिल्हा तालुका महसुल मंडळ | अ.क्र. | क्र. |_____ ग्रामंचायत || 
१८५ 
नांदगाव खांडेश्वर | ७२३ मोखाड 
७२२४ सिरपूर 
७२५ येणस 
७२६ नांदगाव खंड 
| owe | ७२७ कोहला जटेश्वर 
७२८ लोहगाव 
७२९ पापळ 
७३० पिंपरी निपाणी 
७३१ वाढोना रामनाथ 
७३२ पिपरी गवांडा 
७३३ पुसनर 
शिवणी ७३४ बेलोरा धामक 
७३५ धामक 
७३६ धानोरा शिक्रा 
७३७ कनी मिर्जापूर 
७३८ पहूर 
७३९ फुबगाव 
७४० शेलू नटवा 
७४१ सुलतानपूर 
७४२ वाघोडा 
७४३ येवती 
७४४ शिवनी रसूलपूर 
तिवसा कु-हा ७४५ भिवापूर 
७४६ बोर्डा 
७४७ चेनुष्टा 
७४८ दर्गवाडा 
७४९ घोटा 
७५० कु-हा 
७५१ मार्डा 
७५२ पाथरगाव 
७५३ अंजणवटी 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक- हरभरा रबी २०१९-२० 
अ. क्र. जिल्हा तालुका महसुल मंडळ | अ.क्र. | क्र |_____ ग्रामंचायत || 

१८६ 

मोझरी ७५४ गुरुदेव नगर 
७५५ मोझरी 
७५६ alo बु. 
७५७ शेंदोला खुर्द 
७५८ शोंदुरजना बु 
७५९ शिरजगाव मोझरी 
७६० शिवनगाव 
७६१ फत्तेपुर 

तिवसा ७६२ डेहनी 
७६३ करजगाव 
७६४ सार्सी 
७६५ सातरगाव 
७६६ सुरवाडी खुर्द 
७६७ तिवसा 
७६८ वनी 
७६९ वरुडा 
| ७७० | तळेगाव ठाकूर 

व-हा | ७७१ | अनकवाडी 
७७२ धोत्रा 
७७३ दिवाणखेड 
७७४ मालेगाव 
७७५ मार्डी 
७७६ शेंदुरजना खुर्द 
|_ ७७७ | व-हा 
७७८ वाठोडा खुद 
७७९ सालोरा बु 

वरखेड ७८० आखतवाडा 
७८१ भारवाडी 
७८२ दापोरी खुद 
७८३ धामंत्री 
७८४ जावरा 
७८५ कवाड गव्हाण 
७८६ मूतिजापूर तरोडा 
७८७ निंभोरा देलवाडी 
७८८ ठाणाठुणी 
७८९ उंबरखेड 
७९० वरखेड 
७९१ कौडन्यपूर 
७९२ पालवाडी 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक- हरभरा रबी २०१९-२० 
अ. क्र. जिल्हा तालुका महसुल मंडळ | अ.क्र. | क्र |______ ग्रामंचायत || 
१८७ 
वरुड बेनोडा ७९३ बारगाव 
७९४ बेनोडा 
७९५ ड्संब्री 
७९६ जामगाव खडका 
७९७ जरुड 
७९८ खडका 
७९९ पळसोना 
लोणी ८०० गोरेगाव 
८०१ इत्तमगाव 
८०२ काचुर्णा 
८०३ करजगाव 
८०४ लोणी 
८०५ पेठ मंगरुळी 
८०६ सावंगा 
८०७ शिगोरी 
८०८ झोलम्बा 
पुसला ८०९ जामगाव Fest 
८१० जामठी गणेशपूर 
८११ लिगा 
८१२ पुसला 
८१३ सावंगी 
८१४ उराड 
८१५ वाई खुर्द 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक- हरभरा रबी २०१९-२० 
अ. क्र. जिल्हा तालुका महसुल मंडळ | अ.क्र. | क्र. | ग्रामंचायत || 
१८८ 
राजुरा बाजार | ८१६ अमडापूर 
८१७ बेलोरा 
८१८ चिंचरगव्हाण 
८१९ गाडेगाव 
८२० हातुर्णा 
८२१ इसापूर 
८२२ काटी 
८२३ मंगरुळी 
८२४ नांदगाव 
८२५ पळसवाडा 
८२६ पवनी 
८२७ राजुरा बाजार 
८२८ वडाळा 
८२९ वाडेगाव 
८३० वघाळ 
८३१ वंडली 
८३२ अलोडा 
८३३ डवरगाव 
८३४ मोरचुंड 
शेंदूरजना घाट | ८३५ मालखेड 
८३६ शोंदूरजना घाट (मुनसिपाल परिषद) 
८३७ सातनूर 
८३८ तिवसा घाट 
८३९ झटाम झिरी 
८४० धनोडी 
| वरुड | ८४१ बहादा 
८४२ गव्हाण कुंड 
८४३ कुरळी 
८४४ वरुड (म्युनसिपल) 
८४५ WAIST 
८४६ शहापूर 
८४७ टेंभुरखेडा 
८४८ पिपळखुटा बी. 
वाठोडा ८४९ आमनेर 
८५० बाबुळखेडा 
८५१ बेसखेडा 
८५२ देउतवाडा 
८५३ ढ्गा 
८५४ एकदरा 
८५५ घोराड 
८५६ पोरगव्हाण 
८५७ सुरळी 
८५८ उदापूर 
८५९ वाठोडा 
८६० चांडस 


एकूण अधिसुचित ग्रामपंचायत : ८६० अमरावती र 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक- हरभरा रबी २०१९-२० 
अ. क्र. जिल्हा तालुका महसुल मंडळ | अ.क्र. | क्र | ग्रामंचायत || 
१८९ 
२ नागपूर भिवापूर भिवापूर a अड्याळ पुर्नवसित) 
२ भिवापूर 
३ चिखली 
g गाडेघाट (पुर्नवसित) 
द मारुपार (पुर्नवसित) 
& मेधा 
| ७_| मोखेबर्डी 
८ नागतरोली 
९ नक्षी 
|__१०_ | नेरी-सावरगाव (पुर्नवसित) 
| aa | पंजारेपार (पुर्नवसित) 
२ पुर 
३ सालेशहरी 
g थुटनबोरी (पुर्नवसित) 
द वडध 
& झिलबोडी 
| कारगाव | | | भागेबोरी 
८ गोंडबोरी 
९ जावळी 
२० जावराबोडी 
२१ कारगाव 
२२ मांडवा (ल) 
२३ मानोरा 
२४ नवेगाव (ड) 
२५ पेंढारबोडी 
२६ शिवापूर 
२७ तास 
२८ वाकेश्वर 
२९ वाशी 
३० सेलोटी 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक- हरभरा रबी २०१९-२० 
अ. क्र. जिल्हा तालुका महसुल मंडळ | अ.क्र. | क्र. | ग्रामंचायत || 
१९० 
माळेवाडा ३१ बोटेझरी 
३२ चिचाळा 
३३ धामणगाव (व्ही) 
३४ धापर्ला (ड) 
३५ इंदापूर 
३६ कावडशी (बो 
३७ माळेवाडा 
3¢ मंगरुळ 
३९ पांढरवाणी 
४० सालेभट्टी (चोर) 
४१ सरांडी 
४२ शिवनफळ 
४३ टाका 
४४ उखली 
४५ पहमी 
8& मांडवा (स) 
नांद ४७ आलेसुर 
Be बेसुर 
४९ भगवानपुर 
4o भिवी 
५१ धामणगाव (ग) 
42 महालगाव 
43 नांद 
48 सालेभट्टी (दंदे) 
५५ झमकोली 
ने पिरावा 
मांढळ 4 विरखंडी (ड.) 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक- हरभरा रबी २०१९-२० 
अ. क्र. जिल्हा तालुका महसुल मंडळ | अ.क्र. | क्र. a ग्रामंचायत || 
१९१ 
हिंगणा आडेगाव ष्ट आडेगाव 
4g चिचोली (प) 
go दाभा 
६१ देवळी काळबांडे 
६२ धानोली (गुप) 
&3 डिगडोह(पा) 
&8 गौरला 
a4 गीदमगढ 
नि कवडस 
नि मंगरूळ 
&¢ नेरीमानकर 
६९ सुकळी कलार 
|v | उमरीवाग 
गुमगाव | sa | q धानोली (ग) 
2 गुमगाव 
७३ किरमिट(भ) 
og कोटेवाडा 
७५ सलाई ढाभा 
नि शिरुळ 
हिंगणा | ७७ | देगमा खु 
७८ हिंगणा 
8 जुनेवानी 
८० मेट उमरी 
८१ मांडवघोरड 
८२ मोहगाव (झेड) 
८३ सावंगी (डी) 
८४ मोंढा 
कन्होलीबारा cy देगमा (बु 
८६ कन्होलीबारा 
८७ पेंढरी (डी) 
Le पिपलधारा 
८९ सावलीबीबी 
९० देवली (पेंढरी) 
९१ खडकी 
९२ किन्ही (ड) 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक- हरभरा रबी २०१९-२० 
अ. क्र. जिल्हा तालुका महसुल मंडळ | अ.क्र. | क्र. | ग्रामंचायत || 
१९२ 
| टाकळघाट | ९३ देवली (आ) 
९४ घोडेघाट 
९५ सावंगी (37) 
९६ वनाडोंगरी 
९७ खापरी (गांधी) 
९८ सुकली (गु 
९९ खापरी (मोरेश्वर) 
| seo | वडगाव (ग) 
| 309 | q टाकळघाट 
वनाडोंगरी ०२ खैरी (पन्नासी) 
०३ नागलवाडी 
०४ निलडोह 
०५ रायपूर 
०६ सातगाव (वेनानगर) 
|_१०७ | आमगाव (डी) 
०८ वडधामना 
०९ वागदरा 
|_११०_ | डिगडोह (डी) 
|_१११_ | एसासनी 
२ हळदगाव 
कळमेश्वर धापेवाडा ३ भडंगी 
8 बोरगाव (खु) 
4 बोरगाव (बु 
& धापेवाडा 
| a | कन्याडोल 
८ खापरी 
९ मढासावंगी 
२० मोहगाव 
२१ नीलगाव 
२२ पिपला (किन) 
२३ सोनपूर (आ) 
२४ तोंडाखैरी 
२५ झुनकी 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक- हरभरा रबी २०१९-२० 
अ. क्र. जिल्हा तालुका महसुल मंडळ | अ.क्र. | क्र | eat 
983 
कळमेश्वर २६ आष्टिकला 
२७ ब्राम्हणी 
२८ गोंडखैरी 
२९ कळंबी 
३० लोणारा 
३१ निमजी 
३२ कमलेश्वर (म्युनसिपल) 
३३ पिळकापर 
३४ साहुली 
३५ सावळी (बु) 
३६ सेलू 
३७ वरोडा 
३८ दहेगाव 
३९ खैरी (ल) 
मोहपा ४० चाकडोह 
४१ घोराड 
४२ खुमारी 
४३ कोहली 
४४ मोहपा (म्युनसिपल) 
४५ पानुबळी 
४६ पारडी (दे) 
४७ परसोडी (व) 
Be सावंगी (ग) 
४९ सावळी (खु) 
Yo सोनेगाव 
५१ सोनोली 
42 सुसुंद्री 
43 उबाळी 
५४ उपरवाही 
By वाढोणा (बु) 
नि लिगा 
तेलकामठी yo बुधळा 
५८ लोहगड 
48 मांडवी 
६० म्हसेपठार 
६१ नांदीखेडा 
६२ तेलगाव 
&3 तेलकामठी 
६४ तिडंगी 
६्५ तिष्टी (बु 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक- हरभरा रबी २०१९-२० 
अ. क्र. जिल्हा तालुका महसुल मंडळ | अ.क्र. | क्र. |______ ग्रामंचायत | 
१९४ 
कामठी दिघोरी ६६ आडका 

६७ बिडगाव 
नि चिखली 
&8 दिघोरी 
| ao | ०0 कढोली 
| aa | १ केम 
2 खेडी 
७३ परसाड 
७४ शिवनी 
७५ तरोडी (बु 
७६ टेमसाना 

कामठी | ao | आजनी 
७८ आवंढी 
8 भवरी 
८० गादा 
८१ घोरपड 
£2 कापसी (बु 
८३ लिहिगाव 
८४ महालगाव 
८५ नेरी 
८६ कामठी (म्युनसिपल) 
८७ पावनगांव 
Le रनाळा 
८९ सोनेगाव 
go येरखेडा 

कोरडी ९१ बाभुळखेडा 
९२ भिलगाव 
९३ बीना 
९४ गुमठी 
84 कवठा 
९६ खैरी 
९७ | खापा | प 
९८ खसाळा 
९९ कोराडी 
२०० लोणखैरी 
२०१ महादुला (सीटी) 
२०२ सुरादेवी 
२०३ वारेगाव 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक- हरभरा रबी २०१९-२० 
अ. क्र. जिल्हा तालुका महसुल मंडळ | अ.क्र. | क्र. | eat 
१९५ 
वडोदा २०४ भामेवाडा 
२०५ भूगाव 
२०६ चिकना 
२०७ गुमठला 
२०८ जाखेगाव 
२०९ नन्हा 
२१० वडोदा 
२११ वारंभ 
२१२ केसुरी 
२१३ उमरी 
२१४ गारला 
काटोल काटोल २१५ डोंगरगाव 
२१६ घरतवाडा 
२१७ खुटंबा 
२१८ लाडगाव 
२१९ लिगा 
२२० काटोल (म्युनसिपल) 
२२१ पानवाडी 
२२२ वाढोणा 
२२३ वंदली खु 
२२४ सिरसावाडी 
कोंढाळी २२५ चंदनपार्डी 
२२६ चिखली (मा) 
२२७ धोतीवाडा 
२२८ धुरखेडा 
२२९ दोडकी 
२३० दुधाळा 
२३१ घुबडी 
२३२ जुनापानी 
२३३ कामठी 
२३४ खापरी (बारो) 
२३५ खेरी (खु) 
२३६ कोंढाळी 
२३७ मासोद 
२३८ मिनीवाडा 
२३९ मूती 
२४० पांजरा काटे 
२४१ पुसागोंडी 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक- हरभरा रबी २०१९-२० 
अ. क्र. जिल्हा तालुका महसुल मंडळ | अ.क्र. | क्र. | eat 
१९६ 
मेटपांगरा २४२ अजनगाव 
२४३ चारगाव 
२४४ डोली (भि) 
२४५ गरमसुर 
२४६ काटलाबोडी 
२४७ कोतवालबर्डी 
२४८ मरगसुर 
२४९ मेटपांजरा 
२५० राऊळगाव 
२५१ रिंगणाबोडी 
२५२ सोनखांब 
२५३ वाजबोडी 
२५४ बिहलगोंदी 
पारडसिंगा २५५ अंबाला (सो) 
२५६ भोरगड 
२५७ डिग्रस (बु) 
२५८ फेटरी 
२५९ कळंभा 
२६० खंडाळा (खु) 
२६१ खानगाव 
२६२ मसली 
२६३ पांढरधाकनी 
२६४ पारडसिंगा 
२६५ वांडळीवाघ (वांडळी बु) 
२६६ येरला (धोटे) 
२६७ चिखळलगड 
२६८ डोली (भा) 
रिधोरा २६९ चिखली (मालो) 
२७० ढवलापूर 
२७१ हातला 
२७२ कचारी सावंगा 
२७३ कोहळा 
२७४ कोंढासावळी 
२७५ मालेगाव 
२७६ पंचधार 
२७७ रिधोरा 
२७८ सबकुंड 
२७९ नांदोरा 
२८० गणेशपूर 
२८१ ACTOR 
२८२ वाई (कु) 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक- हरभरा रबी २०१९-२० 
अ. क्र. जिल्हा तालुका महसुल मंडळ | अ.क्र. | क्र. | ग्रामंचायत | 
१९७ 
येनवा २८३ बोरी 
२८४ इसापूर (बु 
२८५ इसापूर (खु) 
२८६ गोंडी (मोह) 
२८७ गोंडी डीग्रस 
२८८ गोन्ही 
२८९ खामली 
२९० खुर्सापार 
२९१ Heel 
२९२ पारडी (गोत) 
२९३ राजनी 
२९४ तपनी 
२९५ येनवा 
२९६ झिलपा 
२९७ गंगालडोह 
२९८ सोनोली 
| ak कुही | कारगाव | २९९ विरखंडी 
कुही ३०० अकोली 
३०१ अंबाडी 
३०२ भटरा 
३०३ इसापूर (नवे) 
३०४ खोबना 
३०५ कुही 
३०६ मुसलगाव 
३०७ रामपुरी 
३०८ सिल्ली 
३०९ उमरपेठ 
मांढळ ३१० बनोर 
३११ चिकना 
३१२ डोडमा 
३१३ डोंगरमौदा 
३१४ हरदोली 
३१५ मांढळ 
३१६ पारडी 
३१७ रुयाद 
३१८ सातारा 
३१९ ठाणा 
३२० वाडेगाव (म) 
३२१ वाग 
३२२ तारणा 
३२३ वेळगाव 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक- हरभरा रबी २०१९-२० 
अ. क्र. जिल्हा तालुका महसुल मंडळ | अ.क्र. | क्र. |_____ ग्रामंचायत | 
१९८ 
पचखेडी ३२४ भिवापूर-फेगड (पुनरवसित) 
३२५ wal 
३२६ किन्ही 
३२७ माजरी 
३२८ पाचखेडी (जी) 
३२९ परसोडी (आर) 
३३० सावंगी 
३३१ तरोली 
राजोली ३३२ अडम 
३३३ बोरी (एन) 
३३४ चापेगडी 
३३५ देवळी कला 
३३६ देवडी खु 
३३७ करहंदला 
३३८ म्हसली 
३३९ राजोला 
३४० गोठनगाव 
३४१ हरदोली (एन) 
३४२ कुजबा 
३४३ साळवा 
तितुर ३४४ कुचडी 
३४५ माळनी ळन 
३४६ ससेगाव 
३४७ तीतूर 
३४८ चितापूर 
३४९ वडेगाव (के) 
वेल्तुर am अंभोरा (खुर्द) -अंभोरा (काळा) - 
गडपायली-मालोदा (पुनरवसित) 
३५१ गोन्हा 
३५२ जीवनापूर (पुनरवसित) 
३५३ खराडा 
३५४ खोकरला 
३५५ खोपडी 
३५६ सिरसी (नवे) 
३५७ सोनेगाव-कुकुडुमारी (पुनरवसित) 
३५८ तुडका (पुनरवसित) 
३५९ वेलतुर 
३६० राजोली 
३६१ शिकारपूर 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक- हरभरा रबी २०१९-२० 
अ. क्र. जिल्हा तालुका महसुल मंडळ | अ.क्र. | क्र. |_____ ग्रामंचायत | 
१९९ 
मौदा चहेर ३६२ चाचर 
३६३ गांगनेर 
३६४ खंडाळा (म) 
३६५ नंदापुरी 
३६६ नरसाळा 
३६७ नेरला 
३६८ निसतखेडा 
३६९ साळवा 
३७० येसांबा 
३७१ दुधाळा 
ढाला ३७२ चिचोली 
३७३ दहेगाव 
३७४ धानला 
३७५ गोवारी 
३७६ मोहाडी 
३७७ पानमारा 
३७८ पिपरी 
खात ३७९ आदासा 
३८० धरमापुरी 
3c9 खात 
३८२ महालगाव 
३८३ मोरगाव 
३८४ निहारवणी 
३८५ पिपळगाव 
३८६ सिरसोली 
३८७ घोट मुंधारी 
३८८ तांडा 
कोंढामेंढी ३८९ आडेगाव 
३९० बर्डपार 
३९१ भांडेवाडी 
३९२ बारी धिवरी 
३९३ धानोली 
३९४ कोंढामेंढी 
३९५ नांदगाव 
३९६ तोंडली 
३९७ वाकेश्वर 
३९८ इंदोरा 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक- हरभरा रबी २०१९-२० 
अ. क्र. जिल्हा तालुका महसुल मंडळ | अ.क्र. | क्र. | ग्रामंचायत | 
२०० 
मौदा ३९९ अंजनगाव 
४०० चिरव्हा 
४०१ धामणगाव 
४०२ मारोडी 
४०३ माथनी 
४०४ मौदा (सीटी) 
४०५ झुल्लार 
४०६ लापका 
४०७ नानादेवी 
४०८ मांगली तेली 
४०९ बाबदेव 
४१० पावदडवना 
४११ बोरगाव 
निमखेडा ४१२ आरोळी 
४१३ बनोर 
४१४ भेडाळा 
४१५ ढानी 
४१६ खर्डा 
४१७ निमखेडा 
४१८ पारडि कला 
४१९ राजोली 
४२० रेवराळ 
४२१ तारसा 
४२२ तुमान 
४२३ विरसी 
४२४ आष्टी 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक- हरभरा रबी २०१९-२० 
अ. क्र. जिल्हा तालुका महसुल मंडळ | अ.क्र. | क्र. | eat 
209 
नागपूर (ग्रामीण) बोरी ४२५ बोरी 
४२६ बोरखेडी 
४२७ बोथली 
४२८ ब्राह्मणी 
४२९ देवळी (गुजर) 
8३० डोंगरगाव 
४३१ दुधा 
४३२ कोलार 
४३३ सोनेगाव (बी) 
४३४ सोनुली 
४३५ वारंगा 
गोधनी ४३६ बेलवाडा 
४३७ भरतवाडा 
४३८ भोकारा 
४३९ बोरगाव 
४४० ब्राम्हणवाडा 
४४१ चिचोली 
४४२ फेटरी 
४४३ घोगली 
४४४ गोधनी 
४४५ गुमथळा 
४४६ खंडाळा 
४४७ oar 
४४८ लोणारा 
४४९ माहुर झरी 
४५० पारडी 
४५१ वळणी 
४५२ येरल 
हुडकेश्वर 843 बहादुरा 
४५४ aa 
४५५ हुडकेश्वर (के) 
४५६ कलमना 
४५७ कापसी (कु) 
४५८ पिंपळा 
४५९ उमरगाव 
४६० विहिरगाव 
४६१ वेळाहरी 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक- हरभरा रबी २०१९-२० 
अ. क्र. जिल्हा तालुका महसुल मंडळ | अ.क्र. | क्र. | ग्रामंचायत | 
२०२ 
खापरी रे ४६२ जामठा 
४६३ काळकुही 
SEL खापरी 
४६५ खरसोली 
४६६ पांजरी (बु 
४६७ पांजरी (लो) 
४६८ US 
४६९ सालाई (जी) 
४७० चिकना 
४७१ मंगरूळ 
सोनेगाव लोधी | ४७२ अलागोंदी 
४७३ आष्टा 
४७४ दहेली 
४७५ मांगली 
४७६ रामा 
४७७ सोनेगाव (लो) 
४७८ किन्हळ माकडी 
वाडी ४७९ बाजरगाव 
४८० दवलामेटी 
४८१ धामना (ली) 
४८२ दुर्गधामना 
४८३ खडगाव 
४८४ पेठ कलडोंगरी 
४८५ रुईखरी 
४८६ सातनवरी 
४८७ सावंगा 
४८८ शिव 
४८९ सोनेगाव (नी) 
४९० सुरब्डी 
४९१ शिरपूर 
४९२ व्याहाड 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक- हरभरा रबी २०१९-२० 
अ. क्र. जिल्हा तालुका महसुल मंडळ | अ.क्र. | क्र. | eat 
203 
नागपूर (शहर) वाडी ४९३ नागपुर (म्युनसिपल) 
नरखेड भिष्णूर ४९४ भिष्णूर 
४९५ खंडाळा (बु 
४९६ खापरीकेने 
४९७ किनखेडा 
४९८ मायवाडी 
४९९ रोहना 
५०० सिगारखेडा 
५०१ थातुरवाडा 
५०२ थुगांवनिपाणी 
५०३ वाडेगाव (यू) 
५०४ जामगाव (खु) 
जलालखेडा ५०५ भारसिंगी 
५०६ दातेवाडी 
५०७ दिनदरगाव 
५०८ घोगरा 
५०९ जलालखेडा 
५१० जामगाव (बु.) 
५११ खापा (गु 
५१२ खराला 
५१३ खरसी 
५१४ लोहारि सावंगा 
५१५ मदना 
५१६ नारसिंगी 
५१७ परसोडी (दी) 
५१८ पेठिस मैलपूर 
५१९ पिपळगाव 
५२० थुगांव देव 
५२१ उमठा 
422 वड विहीरा 
423 विवरा 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक- हरभरा रबी २०१९-२० 
अ. क्र. जिल्हा तालुका महसुल मंडळ | अ.क्र. | क्र | eat 

२०४ 

मेंढाळा ५२४ आरंभि 
424 अंबाडा (साई) 
५२६ बनोरचंद्र 
५२७ दवस 
५२८ हिवरमठ 
५२९ खरबडी 
५३० Hest 
439 मेंढाळा 
५३२ रामती 
५३३ सायवाडा (अ) 
५३४ साखरखेडा 
434 सिजर 
५३६ थडीपवणी 
५३७ वाढोणा 

मेवाड ५३८ बेलोना 
५३९ देवळी 
५४० गोधनी (जी) 
५४१ खैरगाव 
५४२ खरसोली 
५४३ माणिकवाडा 
५४४ येरला 
५४५ मोवाड (म्युनसीपल) 

नरखेड ५४६ अंबाला (दे) 
५४७ बनोर (पी) 
५४८ खेडीकर्यत 
५४९ मोगरा 
५५० मोहंदी धोत्रा 
५५१ मोहंदी दळवी 
442 पिपळगाव (वाखाजी) 
५५३ येनिकोनी 
प५४ नरखेड (म्युनसिपल) 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक- हरभरा रबी २०१९-२० 
अ. क्र. जिल्हा तालुका महसुल मंडळ | अ.क्र. | क्र. | aati 
२०५ 
सावरगाव ५५५ आग्रा 
५५६ जुनोना (फुके) 
५५७ खेडी (गोगो) 
५५८ मालापूर 
448 मसोरा 
५६० पिपला (के) 
५६१ शोमडा 
५६२ सिंदी 
५६३ उमरी 
५६४४ सावरगाव 
५६५ मोहगाव (भदाडे.) 
पारशिवणी आमडी ५६६६ आमडी 
५६७ बनपुरी 
५६८ दुमरी (कला) 
५६९९ केरडी 
५७० माहुली 
५७१ नांदगाव 
५७२ निमखेडा 
403 साटक 
५७४ उमरीपाली 
कन्हान ५७५ बोर्डा 

५७६ बोरी (सिगार) 
५७७ गोंडेगाव 
द७८ जुनी कामठी 
५७९ कांद्री 
५८० कन्हान (पिपरी) (सीटी) 
५८१ खंडाळा (डु) 
५८२ खेडी 
५८३ निलज 
५८४ सिलादेवी 
५८५ टेकाडी (सिटी) 
५८६ घाट रोहना 
५८७ खंडाळा (घ) 
Kee वरंडा 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक- हरभरा रबी २०१९-२० 
अ. क्र. जिल्हा तालुका महसुल मंडळ | अ.क्र. | क्र. | eat | 
२०६ 

नवेगाव खैरी ५८९ आमगाव 
48o भागी Fert 
५९१ बिटोली 
५९२ चारगाव 
483 ढवळापूर 
५९४ कंरभाड 
५९५ कोलित मारा 
५९६ नवेगाव (के) 
480 निंबा 
५९८ पालासावळी 
द९९ सलाई (मा) 
६०० सलाई (मो) 
६०१ सावळी 
६०२ सुवरदरा 
६०३ टेकाडी (का) 

पारशिवनी ६०४ बखरी 
६०५ दहेगाव (ज) 
६०६ डोली 
६०७ गवना 
६०८ गुंढरी वांढे 
६०९ हिंगनाबोरी 
६१० इतगाव 
६११ खंडाळा (मारी) 
६१२ महेंद्री 
६१३ नयाकुंड 
६१४ पालोरा 
६१५ पारडी 
६१६ पार शिवनी 
६१७ पिपला 
६१८ तामसवाडी 
६१९ वाघोडा 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक- हरभरा रबी २०१९-२० 
अ. क्र. जिल्हा तालुका महसुल मंडळ | अ.क्र. | क्र. |_____ ग्रामंचायत | 
२०७ 
रामटेक देवलापार ६२० बांद्रा 
६२१ बेलदा 
६२२ बोथिया पालोरा 
६२३ दाहोदा 
६२४ देवलापार 
६२५ डोंगरताल 
६२६ करवाही 
६२७ कट्टा 
६२८ खानोरा 
६२९ पथराई 
६३० पिडकापार (एस) 
६३१ पिपरीया 
६३२ उमरी 
६३३ वडांबा 
मुसेवाडी ६३४ असोली 
६३५ भंडारबोडी 
६३६ चिचला 
६३७ डोंगरी 
६३८ हिवराबाजार 
६३९ किरणापुर 
६४० मांद्री 
६४१ मुसेवाडी 
६४२ पंचाळा 
६४३ पुसदा 
६४४ सालई 
६४५ शिवनी (भो) 
६४६ वारघाट 
६४७ महादुला 
६४८ टांगला 
नागरधन ६४९ आजनी 
६५० बोरी 
६५१ कचूरवाही 
६५२ लोह डोंगरी 
६५३ नगरधन 
६५४ नवरगाव 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक- हरभरा रबी २०१९-२० 
अ. क्र. जिल्हा तालुका महसुल मंडळ | अ.क्र. | क्र |_____ ग्रामंचायत || 
२०८ 
रामटेक ६५५ भिलेवाडा 
६५६ arst 
६५७ हिवराहिवरी 
६५८ कांद्री 
६५९ खुमारी 
६६० मनसर 
६६१ रामटेक (म्युनसिपल) 
६६२ शितलवाडी 
६६३ सोनेघाट 
६६४ खैरी (बिजेवाडा) 
६६५ पटगोवारी 
६६६ पिंडकापार (एल) 
६६७ मानापूर 
सावनेर बडेगाव GEC बडेगाव 
६६९ बिछवा 
६७० खडुका 
६७१ खुबाला 
६७२ कोची 
६७३ नागलवाडी 
६७४ नंदोरी 
६७५ रायवाडी 
६७६ Rt 
६७७ सिंदेवाणी 
६७८ सिरोजी 
६७९ सोनपूर 
६८० टेंभुरडोह 
केळवद ६८१ हत्तीसर्रा 
६८२ जेतपूर 
६८३ जाटम खोरा 
दरड जोगा T 
६८५ केळवद 
६८६ खैरी (ढाल) 
६८७ खुर्सापार 
६८८ मालेगाव (जो) 
६८९ नंदा गोमुख 
६९० सलाई 
६९१ सावळी (मो) 
६९२ तेलंगखेडी 
६९३ उमरी (भो 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक- हरभरा रबी २०१९-२० 
अ. क्र. जिल्हा तालुका महसुल मंडळ | अ.क्र. | क्र. | eat 
208 
खापा ६९४ गडामी 
६९५ गुमगाव 
६९६ खैरी (पी) 
६९७ किरणापुर 
६९८ कोडेगाव 
६९९ कोथुलना 
| soo | ० निम तलाई 
| ७०१ | १ तिघाई रड 
७०२ उमरी (जा) 
७०३ वाकोडी 
७०४ गाडेगाव 
७०५ खापा (म्युनसीपल) 
पाटणसावंगी ७०६ भाणेगाव 
| vow | भेडाळा 
७०८ ब्रम्हपुरी 
७०९ चांपा 
|_ ७१० | ० चिचोली 
|_ ७११ | १ दहेगाव 
७१२ इसापूर 
७१३ इंटांगोटी 
७१४ गोसेवाडी 
७१५ कोटोडी 
७१६ कुसुंबी 
|_ ७१ | 0 पाटण सावंगी 
७१८ पिपला 
७१९ पोटा 
७२० रोहना 
७२१ सावरा मेंढा 
७२२ सिलेवाडा 
७२३ सिलोरी 
७२४ वाकी 
७२५ वळणी 
७२६ वेलतुर 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक- हरभरा रबी २०१९-२० 
अ. क्र. जिल्हा तालुका महसुल मंडळ | अ.क्र. | क्र |_____ ग्रामंचायत | 
२१० 
सावनेर ७२७ बोरुजवाडा 
७२८ जलालखेडा 
७२९ खानगाव 
७३० खुराजगाव 
७३१ मालेगाव (ता) 
७३२ मानेगाव 
७३३ मांगसा 
७३४ नरसळा 
७३५ सावनेर (म्युनसिपल) 
७३६ पटकाखेडी 
७३७ पांढरी 
७३८ परसोडी 
७३९ रामपुरी 
७४० सावंगी (एच) 
७४१ टाकळी 
७४२ वाघोडा 
७४३ आजनी (से) 
७४४ खपा (एन) 
उमरेड बेला ७४५ बेला 
७४६ कळमना (यू 
७४७ खैरी 
७४८ खुर्सापार (यू) 
७४९ किन्हाळ सिरशी 
७५० सलाई राणी 
हेवती ७०१ आपतुर 
७५२ ब्राम्हणी 
७५३ गावसुत 
oye हेवती 
७५५ पिप्रा 
७५६ उदास 
७५७ वेलसाखरा 
७५८ निर्वाहा 
७५८९ सायकी 
७६० विरली 
माकरधोकडा ७६१ गोधनी 
७६२ मकरधोकडा 
७६३ शिरपूर 
७६४ कळमना (ब) 
७६५ देवळी 
७६६ वायगाव (घोटुली) 
७६७ खुर्सापार (ब) 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अधिसूचना, रबी हंगाम २०१९-२० 


पिक- हरभरा रबी २०१९-२० 
अ. क्र. जिल्हा तालुका महसुल मंडळ | अ.क्र. | क्र. | eat 
299 

पाचगाव ७६८ हळदगाव 
७६९ मांगली 
| ७७० | ०0 मटकाझरी 
Ko १ पाचगाव 
७७२ परसोडी 
७७३ सुरगाव 
७७४ उटी 
७७५ चांपा 
७७६ डव्हा 

सिरशी | ७७७ | बोरगाव के 
७७८ बोठली (थाना) 
७७९ चनोदा 
७८० हिवरा 
७८१ सावंगी बु 
७८२ सावंगी खु 
७८३ BSA 
७८४ सिगोरी 
७८५ शिरसी 

उमरेड ७८६ आंबोली 
७८७ धुरखेडा 
७८८ नवेगांव साधु 
७८९ उमरेड (म्युनसिपल) 
७९० ठोंबरा 
७९१ बोरगाव (ला) 
७९२ ब्राम्हणी 
७९३ सेव 


एकूण अधिसुचित ग्रामपंचायत : ७९३ नागपूर र 


एकृण अधिसुचित ग्रामपंचायत : १६५३ पिक : हरभरा 


